१८ अध्याय ] यथार्थदौपिका. १५३ 


ऐसा. ॥ ५३६१ विना अधिष्ठानादि पॅचक । न घडे बेदांत उपनिषच्छूवणा- 
दिक, । अनुभवज्ञाने सात्त्विक । तेंही न घडे या पांचां साधनांबांचुनी. 
॥ ५२७ ॥ कर्मात वाखाणितां ज्ञान । अनुचित नव्हे व्याख्यान, । येविषयीं 
आणखी समाधान । याच अष्टादर्शी. ॥ ५२८ ॥ “ज्ञाह्मणक्षत्रियविशां 
शूद्राणां 'च” या छोकीं । “कमाणि प्रविभक्तानि” म्हणूनी, मग म्हणेल 
कीं । “ज्ञानं विज्ञानुमास्तिक्‍्यं' इत्यादि या छोकी । त्रहझ्मकमे. ॥ ५३९॥ 
आतां न्याय्य म्हणावें ज्यास, । सात्विक म्हणेल त्यास, । आणि अन्याय्य ते 
राजस, तामस; । त्यांत तामस, अधमाधम जाणावें. ॥ "१४० ॥ कम ऐेसा 
आतां येथुनी, । सात्त्विक, राजस, तामस, म्हणोनी; । त्यांत ज्ञान सात्त्विक 
या छोकेंकरूनी । बोलतो श्रीउत्तमळछोक. ॥ "५४१ ॥ 
सवेभूतेषु येनेक भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्तेषु तज्जञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥ २० ॥ 

भूते जडे सकळ, । तीं नश्वरे, त्यांत केवळ । अविनाशी तत्त्व विमळ । 
देखिजेतें ज्या ज्ञानें; | ५४२ ॥ तें ज्ञान सात्विक, । कीं नश्वरें भूतें अनेक, । 
त्यांत अव्यय अविनाशी भाव एक । देखणे, नाँना नगी एकची हेम जैसें. 
॥ ५४२३ ॥ कीं घटाकार होती जाती, । त्या अनेकी एक अविनादा माती, । 
सर्वेभूतीं आत्मा ऐसा पाहती । ज्या ज्ञानें, ते ज्ञानची सात्विक. ॥ ५४४ ॥ 
तरंग उठती नानाकार, । ते दिसती नारातीही नश्वर, । परी त्यांत अव्यय जळ 
निरंतर, । तरंगनाशे नासेना जळ. ॥ ५४५ । तैसी भूतें उपजती, ना- 
शती, सकळ; । त्या कायीत जे कारण सबाह्य पुष्कळ, । तें अव्यय अवि- 
नाशी केवळ । सात्विक म्हणावे ज्ञान ऐसं. ॥ ५४६ ॥ व्यापकास म्हणतां 
अव्यय, | व्याप्यां भूतांचा बोलिला व्यय, । व्यय जया तया उत्पत्ति, हा निर्णय | 
सुचविला. | ५४७ ॥ जें उपजले, नाठालें, । ते नाशपर्यंत राहिलें, । नाश 
पावतांच नाहींसे जालें, । उरलें ते अव्यय. || "५५४८ ॥ रेसा सर्वदा प्रवाह, । 
यावरूनी सुचविला ऐसा निर्वाह । कीं, प्रकृतिपुरुपांचा बिवाह । अद्वेतपणें 
सर्वेदा. | ५४९ ॥ मध्यान्ही किरणीं जळाभासाचा उदय, । सायान्हीं किर- 
णींच लाचा लय, । तोंपर्यंत त्या जळाभासांत एक अव्यय । प्रकाश सूयो'चा. 
॥ ५५० ॥ अव्ययपर्देकरूनी । खरूप कालत्रयीं विद्यमान म्हणोनी । सुच- 
विले कीं जगदुपादानकारणाचें, यावरूनी । ज्ञान सात्विक जाणावें. ॥५५१ | 
ज्ञान ऐसें अव्ययाचें, | भाव म्हणतां नांव याचें, । तेंची व्यापकस्वरूप साचें, । 


विगन शआआुखणथाेशगाज्न डड. गदा येडा कराव ानवन जम मासगोननाडेनाजोकमोहमेळकडा मधय भाळामींतोंचानाडामेकाळानमतांीमाचातधायाकयाड अव होबेकन्आालचणडकोमकेळनह कनक, 


१. म० १८, छो० ४१. २, स० १८, 'हो० ४२. 





१५४ वामनपँडिंतकृत 


मिथ्या भूर्ते व्याप्यें सुचवी. | ५५२ ॥ अर्थ ऐसा, कीं, /ज्याचा सद्भाव, । 
त्यातेंची असे म्हणावा भाव, । की रज्जूचाच दिसतां भाव, मग अभाव | 
मिथ्या सर्पाचा होतसे. ॥ ५५३ ॥ जें आहे, लाचाच सद्भाव, । जॅ “नाहीं, 
त्याचा अभाव; । असणें हा रज्जूचाच भाव, | नसणें अभाव सपपाचा. ॥५'५४॥ 
एवं स्वरूप एक अव्यय सत्य | भूते अनेकें असल्य, । असलत्यांत सत्य पाहणें 
हें पांडित्य । सात्विक ज्ञानाचे. || "५'१'५ ॥ एवंच “मव खल्विदं जहा” 
श्रुती । “पुरुष एवेदं” ऐसी बोलती, । 'खलु' राब्दे “एव? शब्दे शपथ 
करिती । कीं ब्रह्मची जड तितके. | ५५५६ | कीं ब्रह्म स्वरूपेकरूनी आहे 
जैसें, । जड जग नानाकार न दिसे तेसें, । विलक्षण अन्योन्य ऐसें, । म्हणूनी 
खलुशब्दे एवराब्दे शपथ करिती. | ५५७ ॥ परंतु सर्व जे अनेक, । ते 
एक आणि ब्रह्म एक, । ऐक्य दोंचे सविवेक । करिती ये रीती. 
॥ ५५८ ॥ कीं एक सय, । एक असत्य, । ऐसें पहावें अगत्य । शुत्यक 
साध[वया. ॥ ५५९ ॥ आणि “मायामात्रमिदे देतं" म्हणोनी, । “नेह 
नानास्ति किंचन” इत्यादि बेदवचनीं । प्रपंच मिथ्या, नानात्त नाहींच यें 
रीतीकरूनी । प्रमाणसिद्ध ब्रिंध्यात्व भूतांचे. || ५६० || याकारणें अव्यय- 
भाव । सर्वे भूती पाहणें ज्ञान सात्त्विक, म्हणे देव, । कीं, भाव अव्यय, तेव्हां 
भूतांचा अभाव, । रज्जूंत जैसा सर्पाचा. ॥ ५६१ ॥ कनक अव्ययभाव | 
ज्या नगीं, त्या नगाचा अभाव, । हा अनादि वस्तुसवभाव, । कीं, ब्रह्मची सर्व 
ये रीती मायेने होतसे. | ५६२ ॥ तरी काय सोने जे रीती । भिन्न होतें, 
जेव्हां नग भिन्न होती? । या शंकेच्या परिहाराथ श्रीपती । म्हणतो, “बिभ- 
क्तांच्या ठायीं अविभक्त.' ॥ ५६२॥ “अविभक्त विभक्तेषु” म्हणोनी । देव 
बोले, या बचनीं । अर्थ रऐेसा, कीं, जे वेगळे दिसती नयनीं, । त्यांत वेगळा 
न जाला भाव अन्य. | ५६४ ॥ कीं आकाशादि भूतें, । आणि भोतिके 
शरीरें बहुतें, । हें ये रीती विभक्तपण दिसतें, । लांत अव्ययभाव तो अवि- 
भक्त, ॥ ५६५ ॥ तत्त्व रेसं बोळे भगवंत, । येथ जे रीती जो साजेल द- 
ष्ांत, । तो साधावा संमत । भगवदाक्यास जो पडे. | ५६६ ।॥ सुवणीचा 
नग एक, । ला नगीं कुसरी अनेक, । किंबहुना भूचरजळचरखेचरादिक । 
आकार असती ज्यावरी; | ५६७ ॥ किंबहुना सुवणेमंदिर, । भितीवरी 
रचना सुंदर, । भूचर, जळचर, गगनचर, । आणिं चतुर्दश भुबनेंही; 
: ५६८] किंबहुना मातीच भिती, । चित्रप्रतिमा मातीच्याच दिसती, । यांत 
लोक चौदा भसती, । आणि भूचर, जळचर, गगनचर; || ५६९] तेथें ढोक 


१८ अध्याय ) यथार्थदीपिका, १५५ 


आणि भूचरादिरखसैना विभक्त, । परी भिंती ते तों सर्वामध्ये अविभक्त, । वि- 
भक्तां सर्वो भूतीं ये*रीती भक्त । पाहती अविभक्ता एका बासुदेवातें. ॥५७०॥ 
असोब हे दीर्घ दृष्टांत, । तरंग बिभक्त समुद्रांत, । परी तो समुक्र॑ अविभक्त 
त्या तरंगांत, । जडीं चित्खरूप सवेत्र या प्रकारें. ॥ ५७१ ॥ सर्वे साम्य 
दृष्टांतीं नसे, । परी नाना विभक्ती अविभक्त एक दिसे । दृष्टांत बोलावे ऐेसे । 
बेदवाक्यभगवद्वाक्यबोधार्थ. ॥ ५७२ ॥ नव्हे हें तर्कशात्र; । बेद, बेदांत, 
ञअरझसूत्र, । याचाही मथितार्थ मात्र । भगवद्राणी हे गीता. ॥ ५७२ ॥ 
बेंद, वेदांत, सूत्रे, गीता । आणि पुराणें, यांची एकवाक्यता । तो अर्थ अनु- 
भवा यावा तत्त्वता । म्हणूनी हे दृष्टांत, ॥ ५७४॥ तथापि स्वयुक्तिकल्पित । हे 
नव्हती दृष्टांत, । जे दृष्टांत बोलिले बेदीं आणि पुराणांत । तत्व अनुभवा- 
बयाकारणे, ॥ "५७५ ।॥ कोण दृष्टांत रसा असे? । कीं सर्व विषयीं साम्य 
दिसे. । जे गोष्टीस दृष्टांत तितर्केंची गवसे । तरी तितकियाने सिद्ध तो अर्थ. 
॥ "९७६ ॥ म्हणतां कमलनयन, । नेत्र मानावे बुबुळींकरूनी हीन ? । अथवा 
"नेत्रदृष्टांती आणितां मीन । काय दु्गध मानाबरा नेत्रांते 2 ॥ "५१७७ ॥ सुख 
म्हणतां चद्र प्रण, । तेथें पाहावा काय खुभ्रवर्ण? । गोरपणास उपमा सु- 
वणे, । तरी काय कठिणत्व अंगास मानावे £ ॥ ५७८ ॥ तथापि हे दृष्टांत 
बेदी पुराणीं । वेदव्यासाचीही बोळते बाणी, । त्यावरूनी हे सुजाणीं । दृष्टांत 
संमत मानावे. || "५७९ || दरमस्कधीं भागवतीं । जेथं मूतिमंत श्रुती । 
करिती जगदीश्वराची स्तुती, | तेथं छद अभिनब हा छोक. ॥ ५८० ॥ 
न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निधना- 
दनुमितमंतरा त्वयि विभाति मृषेकरसे । 
अत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपथे- 

बिंतथमनोबिलासमृतमित्यवयंत्यबुधाः ॥ 
श्रुति म्हणति, दुवा! तूं सत्य, । तुजमध्ये प्रपंच हा असल, । त्या प्रपंच- 
मिथ्यात्वाचें ऐसें पांडित्य । कीं पूर्वी हें कांहींच नव्हतें. | ५८१॥ जें हें आतां 
प्रत्यक्ष दिसतें, । हें याच्या उत्पत्तीहून प्रर्बी कांहींच नव्हते; । हेंच याउपरी 
जेव्हां नाश पावते, । तेव्हां ऐसें होते की नाहींच. ॥ ५८२ ॥ रज्जूबरी सर्प 
पाहे, । तो द्रष्टा निजतां सर्प कोठें आहे? । नव्हे सथ, कीं जळोनी राहे । 
भस्म होउनी. | ५८३ ॥ आणि मध्ये असतां हं अनेक । तुजमाजि भासते, 
तो. तूं चैतन्यरस एक, । याळागीं दव्ये मृत्तिकासुवणीदिक । यांची उपमा. 
येविषयीं. ॥ ५८४ ॥ तूं चैतन्यरस * एक । तुजमाजि भासते हें अनेक, । 


१५६ वामनर्षपडितकृत 


यास दब्यजाति मृत्तिकासुवणोदिक । उपमेस आणिजेताती. १॥ ५८५ 1] ज्या 
आम्ही बेदश्रुती । तुझी करितो. आतां स्तुती, । त्याच ट्रॅविणजाति विकल्प- 
पथरीती । शकी अनेक यास उपमा देतसों. | ५८६ ॥ द्रविणजाति म्हणिजे 
द्रव्यजाती, । उदक, अमि, सोनें, माती, । यांच्या बिकल्पपथरीती । म्हणिने. 
भेद नामा द्रव्यांचे. ॥ ५८७ ॥ छांदोग्य उपनिषदी । श्रुति बोळती साम- 
वेदीं, । कीं, एक मृत्तिका घटादिभेदीं । कीं नाना नगी हेम एक. | ५८८ ॥ 
घटादिर्की मातीच सत्य, | घटादिआकार अवध असल, । मातीवांचूनी कांहीं 
न दिसतां अगत्य । प्रथक्ष मिथ्या म्हणावे घटादिक. ॥ ५८९ ॥ भूतें अनेके 
ऐसीं । म्रूषा तुझ्या एकरसीं, । घटादि पात्रे मृपा जेसी । एके. मृत्तिकेंत. 
॥ ५९० ॥ द्रव्यांत एसी एक माती, । ऐशाच नाना सुवणांदि द्रव्यजाती, । 
त्यांची उपमा, म्हणती श्लुती, । तुज आम्ही देतो म्हणूनी अतिस्पष्ट, ॥ ५९१॥ 
बेदी दृष्टांत ये रीती, । त्या या टीकेंत मार्गे बाखाणिल्या श्रुती, । प्रस्तुती 
बोले यदुपती, । कीं, हं ज्ञान सात्तिक, ॥ ५९२ ॥ हे एकदेशी दृष्टांत, । 
कोणी बाचाचापल्य करितील यांत । म्हणूनी बेदसिद्ध दृष्टांत हे श्रीभागवतांत ।* 
श्रुती बोलती म्हणे वाणी व्यासाची. ॥ ५९३ ॥ याकारणें हा एक । वेद- 
स्तुतीमधीळ शोक । यांत उपयोगी तितकाच बाखाणिला, कीं बादी लोक । 
कोणी म्हणतीळ दृष्टांत स्वयुक्तीचे. ॥ ५९४ ॥ प्रस्तुत “अविभक्त विभक्तेष” 
या वचनीं । विभक्तांत अविभक्त तत्व इत्यादि दष्टांतेंकरूनी । ज्या ज्ञानें पाहती, 
ते सात्विक म्हणोनी । वेद म्हणे. ॥ ५९५ । एवंच ज्ञान अंद्वेत, । तेची 
सात्त्विक निश्चित । म्हणूनी बोळे भगवंत, । ज्ञानामध्ये न्याय्य ज्ञान ते ऐसें. 
॥ ५९६ । न्याय्य ह॑ ज्ञान अद्वेत, । हे सात्त्विक; यांस जें बिपरीत, । तै 
राजस ज्ञान, जेथे अवघे देत । म्हणूनी बोलतो या छोकीां. | ५९७ ॥ 
पृथकक्‍त्वेन तु यज्जानं नानाभावान्पूथग्विधान । 
वेति सर्वपु भूतेषु तज्जानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 

पृथक्‌ म्हणजे वेगळेपण, । त्या वेगळेपणेंकरूनी जो प्रवीण, । वेगळेपणेंची 
जाणे वेगळेण्णाची खूण । ते ज्ञान 'राजस जाण तूं. ॥५९८॥ भूते आकाशादि 
पंचविध, । भौतिकें शरीरें विविध, । रेसं जे नानाविध विविध, । प्रथस्विधपणेंची 
त्यातें जाणतो. | ५२९९ ॥ आणि सर्वोभूतीं जो चेतन्यभाव, । ज्याचा कधीं 
नव्हे अभाव, । चिदंश अंश॒& एकाचेची जीव, । ते 'नानात्वेंच जाणतो. 
॥ ६०० ॥ ऐसे नानाभाव सर्व भूतीं । जाणे' जो ज्ञाता ये रीती, । आणि 
जडा पृथग्बिधांते भेदमती । एथखिधची जाणतो, ते ज्ञान राजस. | ६०१ ॥ 


१८ अध्याय ] यथार्थदीपिका. १५७ 


ऐसें बोळे गोविंद, । परंतु भेदमतवाद प्रतिपद, । आणि त्या ज्ञानाचा हेतुही 
मुकुंद । सुचवी, कॉ वाढलें मत ते ज्या बळें. ॥ ६०२ ॥ “पृथक्त्वेन” 
म्हणजे प्रथकपणेंकरूनी, । म्हणजे वेगळेपणाचा हेतु अवल्ंबूर्नी, । वेगळे- 
पण प्रत्यक्ष सिद्ध खरें मानुनी, । एथखिधची जाणे पथखिधार्ते. ॥ ६०३ ॥ 
आणि सर्वभूतीं नानाभाव जाणे, । ते नानाच वेगळेपणाच्या हेतूनें म्हणे, । 
कीं जें ज्ञान म्हणोनी, बोले, ते बाणे । परथक्‍्तेंकरूनी. ॥ ६०४ ॥ कीं 
पृथक्‌त्व खरें म्हणोनी, । अनुभवसिद्ध भेदाते मानुनी, । त्या प्रथक्त्वेंकरूनी । 
पूथग्विधांतें नानाभावांते जाणतो. ॥ ६०५ ॥ ज्या गोष्टीचे धरितां बळ, । 
मत आपुलें होते प्रबळ, । तो ला मतातें हेतु केवळ, । प्रथक्‌ म्हणजे भिन्नत्व 
हेतू. ॥ ६०६ ॥ वेदी सर्वत्र अद्वेत, । ज्ञानकांडी न आढळे द्वैत, । तथापि 
उपदेशवाक्याचा अथे विपरीत । वाखाणिती या हेतूकरूनी. ॥ ६०७ ॥ पथ- 
क्त्वें जें प्रत्यक्ष, ! तो हेतु मानूनी जाले दक्ष, । त्या हेतूनें सबळ पक्ष । 
आपला मानिती. | ६०८ ॥ प्रमाण दावितां श्रुती, । श्रुति बोलती हें न 
घडे म्हणती, । भेद अनुभवसिद्ध अवलंबिती, । आणि न घडे म्हणती अद्वैत. 
॥ ६०९ | जें खर्येच भलता जाणतसे, । ते द्वैतची वेद उपदेशिती कैसे! । 
नवें नसे आणि उपदेश गवसे । ऐशाच उपदेशातें म्हणावें उपदेश. ॥ ६१० ॥ 
ऐसी अबाधित उपदेशरीती, । ते विना गुरुकूपा न कळे, म्हणती श्रुती; । 
हे विवादीं न येतां अद्वेतप्रतीती, । न घडे म्हणती अद्वैत वेदोक्त. ॥ ६११ ॥ 
यास हेतु पृथकपण, । कीं भदांची आयती जे खुण, । ल्या प्रथक्‌ हेतूनेच 
निपुण । वेदोक्त अद्वैत म्हणती घडेना. ॥ ६१२ ॥ “सर्वे खल्बिद जह्षा । 
पुरुष एवेदं” म्हणे जें निगम, । हा अर्थ न घडे म्हणती हेतु परम । 
परथक्‍त्वाचा करूनी. ॥ ६१९ । “तत्वमसि” म्हणूनी श्रुती । वारंवार उप- 
देशिती, । ते या अद्वेतास दूपिती । हेतु प्रथकृत्वाचा करूनी. ॥ ६१४ ॥ 
ज्ञानकांडीं तत्त्वोपदेश, । सर्व शाखांत तेर्थे लेश । द्वैत प्रमाण नसतां, भदाचा 
आवेश । प्रथक्त्वाच्याच हेतूकरूनी. ॥ ६१५ ॥ निल्यमुक्त सर्वेश्वर । ज्याचा 
उपाधीच अद्वैतानुभव निरंतर, । तो या हेतूनें वेदी प्रक्षतर । अद्वेतयुक्तींच 
बोलतो. ॥ ६१६ ॥ त्याचा उपाधि विद्या, । अद्वैतची ओलणें ला आद्या; । 
उपाधि जीवांचा अविद्या, । त्यांस दैतानुभव अखंड. ॥ ६१७ ॥ लांस परथ- 
क्त्वाची प्रतीती, । ते मोडावया जगत्पती । सानुभव बोळे; तो घडेना, म्ह. 
णती, । हेतु अवलंबूनी आपल्या अनुभवाचा. | ६१८ ॥ स्वानुभव खयमेब । 
बेदी बोले देवाधिदेव; । तो अर्थ मोडिती, आपला अविद्यानुभब । तो एथ- 


१५८ वामनर्पडितकुत 


कृत्वें हेतु भवरलंबुनी. ॥ ६१९ ॥ एवं प्रथकत्व हेतूकरूनी/, । पृरथर्गिधत्वच 
तत्त्व मानुनी, । सर्वभूतीं वेगळे नानाभावच म्हणोनी । जाणें ते अविद्येकरूनी 
जाणे, हा भाव. | ६२०॥ एवंच भेदमत जितकें, । अविद्याहेतुकची तितर्के, । 
ऐसे बोलिलं शेषपर्यरके, । राजसहानप्रसंगंकरूनी. | ६२१ । सारिवकडज्ञान 
तें न्याय्य, । राजसज्ञान ते अन्याय्य, । ऐसें बोलोनी यदुवर्य । तामसज्ञानही 
अन्याय्यची बोलतो या छोकीं. । ६२२ | 
यत कृत्छवदेकस्मिन्कार्य सक्तमहेतुकम्‌ । 
अतत्त्वाथवदल्पं च तत्तामसमुदाद्दतम्‌ ॥ २२ ॥ 

जें एक होऊनी सकळ, । ते कारण ज्ञेय केवळ, । याचें ज्ञान'ते सात्विक 
निर्मळ, । तद्विपरीत तामस हें बोलिलों. ॥ ६२३ ॥ एक होऊनी सर्व झालें, । 
तें कारण कृत्ख म्हणूनी बोलिलें, । त्यापासूनी नानारूपे जें सर्व उपजले, । 
तें कार्य एसं बेदसिद्ध ज्ञान सात्विक, । ६२४ ॥ ला कुत्खा कारणासारिखेची 
मानिलें । एक लाचे काये, जें त्यापासूनी उपजलं, । ऐसें जं ज्ञान, ते॑ आसक्त 
जालें । त्या कार्याच्याच ठायी कारण म्हणोनी. ॥ ६२" ॥ ते तामस आहेतुक' 
ज्ञान, । म्हणिजे मुक्तीचे हेतु ते नव्हे, ऐसें व्याख्यान; । कीं, तामस तथापि 
मुक्तिहेतु, रेसे समाधान । मानू नये या ज्ञानेंकरूनी. | ६२६ ॥ आणि 
“अतत्त्वार्थबत्‌? म्हणे भगवंत, । कीं, तत्त्वरूप अर्थ नाहीं यांत, । जें नव्हे 
तस्वार्थवत, । ते॑ अतत्त्वार्थबत्‌ बोलावं. || ६२७ ॥ आणि अल्प तें ज्ञान, । 
म्हणिजे युक्तीचें अल्प गमन, । दृग्दष्टीने समाधान । त्या ज्ञानाविषयीं होईना. 
॥ ६२८ ॥ तें बोलिलें ज्ञान तामस । म्हणूनी बोले श्रीनिवास; । परंतु विशद 
बोलिल्यावीण श्रोतयांस । उकळ याचा होईना. ॥ ६२९ ॥ आतां बिशाद 
अर्ध याचा ये रीती, । कीं, ब्रह्म जाणावें म्हणती श्रुती, । आणि “सवे ख- 
ल्विदं जह्म” ऐसें म्हणती, । की, जाणावें तें त्रक्म सर्व ह. । ६३१० | जें 
स्थावरजंगम, । त्यातंची म्हणावें ब्रह्म; । तेव्हां स्व म्हणूनी नाम । ब्रह्माचे, जें 
सर्व कळे एकत्वे. ॥ ६३११ ॥ एवं सवेशब्दाचे प्रेतिपद । कृत्स्न म्हणे गो- 
'बिंद, । कीं ज्ञान याचेंची नांव, म्हणतो मुकुंद, । जें सर्व कळे एकत्वें. 
॥ ६२२ ॥ आतां येथें प्रस्तुत । तामस ज्ञान बोळे अच्युत, । तें ज्ञान रेस 
कीं कोणी भ्रांत | ब्रह्म म्हणती गगनाते.॥६३३॥ कोणी ऐसें म्हणती, । कीं, जह 
शुद्ध ज्योती; । कोणी प्राणची अह्म मानिती, । परी सर्व ग्रह्म, तेव्हां यांत अह 
नव्हे ते काय! ॥६३४॥ कीं सर्वही ब्रह्म, । म्हणूनी बोलती निगम, । “सर्व 


१. समानार्थक शब्द. 


र 


१८ अध्याय] यथार्थदीपिका, १५९ 


खल्बिदं जह्म'” । प्रसिद्ध वेदी इसादि. ॥ ६३५ ॥ याकारणें तेंही ज्ञान, । 
परी या ज्ञानी असे अज्ञान, । की, कार्यास कारण म्हणतां समाधान । कोण 
पावल? ॥ ६३६ ॥ कीं कारण कनक, । अलंकार काये अनेक' । त्यामध्यें 
मुकुट, कुंडळ, कटक, । कनकची अवघे. || ६३७ ॥ कुंडलास म्हणतां सु- 
वणे, । नव्हे सुवण रेसें म्हणेळ कवण । परंतु कुंडलास सुवणेपण । कैसें 
घडे? ॥ ६३८ ॥ कार्य कुंडलांची आकृती, । ल्या आकृतीस कारण म्हणती; 
तैसें तामसज्ञान बोले श्रीपती । कीं कृत्लासारिखे कार्य मानिलें. ॥ ६३९ ॥ 
हैत्न्न कारण ब्रह्म, । लाच्या ठायी आसक्त जेैसं सात्विकज्ञान परम, । तैसें 
एक कार्य मानूनी, संभ्रम । त्याच्याच ठायीं मनाचा. || ६४० ॥ कारण छृत्स्ता- 
सारिखे कार्य लाचे, । कीं, मानिलें कारणची तें साचे, । आणि सक्त याच्या 
ठार्यी म्हणूनी देवाचें । वचन ऐेसे. ॥ ६४१ ॥ कृत्स्ल म्हणिजे सकळ | जें 
सर्व कार्यरूप कारण केवळ, । त्याच्या कायाच्या ठायी अचळ । ज्ञान तामस 
तेची कारण म्हणोनी. ॥ ६४२ ॥ सर्वगत देखिली हे पोकळी, । तों हेंची 
ब्रह्म म्हणोनी आली उकळी. । तेथेंची उगवली ज्ञानाची कळी, । ब्रह्म मानिलें 
गगन. ॥ ६४२३ ॥ जें कृत्लष सर्वेकारण ब्रक्म, । त्यासारिखं मानिलें व्योम, । 
आणि गगनींच आसक्त जालें परम । ज्ञान ते. | ६४४ | जक्मची हे गगन, । 
ऐसे आरमिलें निदिघ्यासन, । या अथी हें भगवदरचन । “कृत्स्नबदेकस्मिन्‌ 
कार्ये सक्त? म्हणोनी. । ६४५ ॥ जें सर्व कार्यरूप कारण जालें, । लांत 
एक कार्य त्या कारणासारिखे लखिल । आणि तंची तत्त्व म्हणूनी ऐसें आसक्त 
देखिलें । तामस ज्ञान. ॥ ६४६ ॥ ऐसेंच कोणी ज्योतिरूप । मानिलें, ज्योती- 
चेंही प्रकाशक स्वरूप, । ज्योति आणि अधकारही जें अरूप । प्रकाशी सवी 
रूपांते. | ६४७ ।| गगनीं पोकळीचें ज्ञान | ज्या स्वरूपे, तें गगनाचेंही 
निदान, । अलंकाराचे कारण उपादान । कनक अलंकारीं जे रीती. ॥६४८] 
ऐसीच दृष्टिगोचर ज्योती, । ते अतींद्रिय ब्रह्म म्हणूनी म्हणती, । हेही असो; 
कारणत्वरीती । कार्य केसं सिद्ध होते ? ॥ ६४९ ॥ जें जालें सकळ, । आणि 
जैशाचें तैसेची केवळ, । ते कृत््न म्हणावे. निष्कट; । कायीस केंचा हा महिमा? ' 
॥ ६५० | कृत्ख्ासारिखें कार्य मानुनी, । त्यांत तें ज्ञान आसक्त जालें म्ह- 
णोनी, । ऐसें बोलतां कृत्न्राब्दकरूनी । कार्ये तत्त्व नव्हे, रेसं सुचवी देव. 
॥ ६५१ ॥ कीं जरी कृत्कपण । त्या कायोस साघे, तरी ते निपुण । बोळोनी 
तरी विचक्षण । ते ज्ञाते म्हणूनी मग मानावे. ॥ ६५२ ॥ अतरव तें ज्ञान 
अल्प म्हणोनी । भगवंत म्हणे याचवरूनी, । कीं, पुसतां दीघ दृष्टीकरूनी । 


१६० वामनपंडितकृत 


कुंठित होय तेंच अल्पत्ब, ॥ ६५२ ॥ दीषेदृष्टी कारणपण ।.साघे, ते म्हणावें 
कृतक कारण, । हें एकदेशी बोलणें, जाण, । म्हणूनी ज्ञानं म्हणावें हें अल्प. 
॥ ६१४ ॥ कीं आकाश सर्वेगत, । तथापि सवे नव्हे ह॑ निश्चित, । कारणाचे 
सर्वपण वेदबिहित । गमनास न घडे. ॥ ६५५ ॥ तैसे ज्योतीसही । सर्वपण 
सर्वथा नाहीं; । जरी सर्वपण असे कांहीं, । तरी नगीं हेम तैसी जगीं ज्योति 
दिसे. ॥ ६५६॥ कीं ज्योति दृष्टीस दिसे, । जगही दृष्टीस गवसे, । हेम आणि 
नग नाना जैसे । दोन्हीही दृष्टिगोचर. ॥ ६५७ ॥ जें कृत्ळ, ते अतींद्रिय, । 
तें नव्हे दृष्टींचा विषय; । ते बुद्धिगम्य, रेसा वेदांचा निर्णय, । बुद्धीस रूपा 
अरूपीं तेंची दिसे. ॥ ६५८ ॥ दृष्टीस जेव्हां रज्जु दिसे, । तेव्हांच सर्प कार्य 
त्या कारणा रज्जूचें गवसे, । अज्ञानियाच्याही बुद्धीस सर्वत्र ग्रझ दिसतसे, । 
तेंच उमजे गुरुमुर्खेकरूनी. | ६५९ ॥ किंबहुना नव्हे रूपमय, | तो वायु 
व्वर्गद्रियाचा विषय, । त्यासही बुद्धि देखे चिन्मय, । कनकमय नग देखे दृष्टी 
जैसी. । ६६० | तें ज्योतिस्वरूप जेव्हां जालें, । तेव्हां दृष्टिगोचरत्व आलें; । 
वायूंत तेजोरूप कैसे म्हणतां, उडालें । ज्योतिस्वरूपाचे कृत््षपण.॥ ६६१ ॥ 
ऐसेच प्राणादि, वाय्बादि, । कार्यच सर्व इत्यादि; | कारणास कृत्क्षपण जैसें 
बेदी । तैसें न साधे त॑ ब्रह्म. | ६६२ ॥ शोकार्थ एतत्परकार, । परंतु येर्थे 
कोणी टीकाकार । म्हणती तामसज्ञान गीताकार । प्रतिमादिउपासनेस बोलतो. 
॥ ६६३ ॥ हेही गोष्टी खरी, | परंतु ढांसळोनी बोलती वैखरी, । कीं, ज्यां 
कायेरूपां देवांची प्रतिमा कुसरी, । ते देव ता कृत्त नव्हती, कार्य ते. 
॥ ६६४ ॥ ऐसा अर्थ घडे । तरी अबाधित अथे कैसा सांपडे? । प्रतिमाच 
देब ऐसें तो कोणाहीकडे । नलगे ज्ञान. ॥ ६६५ ॥ कीं प्रतिमा पाषाण, । 
किंवा कारण मृत्तिका, सुवणे, । जो प्रजी तो जाणतची असे आपण, । कीं, 
आकृति अमुकिया देवाची. | ६६६ ॥ पाषाणातेंची देव म्हणते, । तरी कां 
प्रतिमा करविते ? ।) तेच आळूृती देव मानिते, । तरी आवाहन विसजन न 
करिते ते प्रजक. ॥ ६६७ ॥ आतां पद्ूंसारिखे जे पाहती, । ते म्हणावे, तरी 
येथे यदूपती । ज्ञान तामस म्हणे, * तो तेव्हां विचाराचे रीती । एजिती तें 
लेखावे. | ६६८ ॥ त्यांत ज्ञानाचे तामसपण जना । ऐसें कीं कारणत्वें का- 
येरूपाचची उपासना, । क्षुद्र देवतांचे ठायी भावना । सर्वेश्वर हेची म्हणोनी 
रेसा अथ. ॥ ६६९ ॥ त्यास प्रमाण अद्वैत, । कीं, जें त ब्रह्म रेसें वेदवि- 
हित, । तेव्हा जे आपणास इष्ट वाटलें दैवत , । तेची कारण सगुणन्रझ मा- 
निती. 1 ६७० ॥ तेंही ज्ञान तामस अंत, । कीं, जगत्कारण एकची भग- 


१८ अध्याय] यथार्थदीपिका. १९१ 


वंत, "जो पिती ब्रह्ययाचा लक्ष्मीकांत, । तोची कारण देवांक्रषींसहित 
विश्वाचा. ॥ ६७१ 1 ऐसा परवी निणेय । या गीतेंत जाला, कीं, जगत्कारण 
अदवस । एक श्रीकृष्ण, वरकड काये । त्रह्मादि देव आणि कषी. ॥ ६७२ ॥ 
'माझिया इेश्वरत्वाचा प्रादुर्भाव । न जाणती क्षि, न जाणती देव, । कीं, मी 
त्यांचा आदि', देवाधिदेव । बोलिला म्हणूनी या छोकीं. ॥ ६७३१ ॥ 

न॑ मे विदुः सुरगणाः प्रभवे न महषयः । 

अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सवशः ॥ 


टीका सांची विशद । मागें जाली प्रतिपद, । ते असो; अजुन म्हणे व्या- 
सादि मुनिवंद, । ऐसेंची बोठती म्हणूनी या तीं छोकीं. ॥ ६७४ ॥ 


परं ज्रद्म परे धाम पवित्रे परमं भवान । 
पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १॥ 
आहुस्त्वामृपयः सर्वे देवर्पि्नारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चव ब्रवीषिमे॥ २॥ 
सवेमतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि त भगवन्व्याक्ते बिदुर्देवा न दानवाः ।॥ ३१॥ 
टीका यांची परवीच जाली, । प्रस्तुत गोष्टी ऐसी निघाली, । कीं, ब्या- 
सादि मुनिवाणी श्रवणासी आळी । एसी अजुनाच्या; ॥ ६७५ ॥ कीं, पर- 
ब्रह्म आदिदेव जगत्कारण | तो हाची एक नारायण, । त्रह्म निर्गुण आणि 
सगुण । हाची श्रीकृष्ण जगदात्मा. | ६७६ | म्हणजे ब्यासादि मुनिजन । 
अनधिकारियास क्षुद्रां देवांचे भजन । बोलतां, त ते देवच थोर ऐसे वचन । 
स्थळस्थळीं पुराणीं बोलिले, ऐसी श्रृती. ॥ ६७७ ॥ 
एकं सद्दिप्रा बहुधा वदंत्यान्ने यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
श्रुति म्हणे सद्रस्तु एक, । त्या वस्तूर्तेची विप्र ब्यासादिक | बहुधा 
बोलती, जे उपास्पदैवतं अनक । आम्नि, यम, वायु, इत्यादि. ॥ ६७८ ॥ 
ऐसें बोले न्यास । पुराणांतरीं थोर भलतियास; । परंतु कृष्णरूपी जगनि- 
वास, । ऐसें बोळे खमुखे सिद्धांत बोलतां. | ६७९ ॥ देवकऊषि नारद, । 
तत्त्ववक्ता विशारद, । असित, देवल, हेही म्हणती, कीं, हाच वरद । परबझ 
स क्ला 2 ऱ्क 


क विनियम 





१. अ० १०, छो० २. २. अ० १०, छि० १२५१, १३१ १४. 


१६२ बामनपंडितकूत 


अज आदिदेव म्हणोनी. ॥ ६८० ॥ द्वापारी ऐस मुनिजन'! रहस्य बीलती, 
करूनी बेदार्थमथन: | तीं सिद्धांतवचनें खकर्णी अजुन । यांच्या मुखे ऐकोनी 
बोले हा झोक. ॥ ६८१॥ “आहस्त्वामृषयः सर्वे” या छोकेंकरूनी । 
म्हणे, म्हणती कपि सर्वही मिळोनी, । आणि नारद, असित, दूवठ, ब्यास- 
मुनी, । हेही म्हणती, कीं, पर ब्रझ आदिदेव एक हा. | ६८२ ॥ आणि 
तूंही मज सांगसी सये, । हें सर्वे सत्यवी मी मानितो निश्चर्ये, । रसे बोळोनी 
धनंजय | सिद्धांत केला य रीती; | ६८२९ ॥ कीं कपि इतर देवतांचा बडि- 
वार | बोलती, कीं, जयांचा मेद अधिकार । त त्या देवांचा श्रप्टल्बप्रकार | सांचे 
मानूनियां भजोत यांत. || ६८४ ।॥ की जरी ते नव्हती जगत्कारण, । त- 
थापि जो तो नग म्हणो य सुवण, । सुवर्णांच्या एक्ये सवी नगी पूणे । कुंडल 
म्हणो ये. | ६८५ ॥ एसी कार्यरूये देवते, । कारणे पुराणींच वर्णिले 
तयांतें, । परी गीतेत ज॑ उपदररिले भगवतं, | हं मिद्गांतरूपे ब्यासनारद 
स्वमुरवे बोलती. || ६८६ ॥ त्यास यास एकत्राक्यता । वाटली अर्जुनातें 
तत्वता, । म्हणूनी जाळा बोठता, । 'सवेमेतहत मन्ये' म्हणोनी. ॥६८०७॥ 
ऐस जगत्कारणः्व, | इतर देवांस नसे हे महत्त्व, । तं सर्व कार्य कारण हाच, 
शेसं तत्व । उपनिपद्वागी' आणि गीतेत सिद्ध जाल. | ६८८ ॥ ज्याचा 
उपाधि शुद्वसत्त, ) सात्विक ज्ञान कळणं याचे कारणत, । इतरांचे ठायीं 
स्थापिती हें महत्त्व । ते तामस ज्ञानी जाणावे. ॥ ६८९ ॥ कपीही तामसां- 
कारणे उपासना । इतरां देरतांच्या बोठती नाना, । कीं, कांहीं काम्यफळ तरी 
त्या जना । जन्मांतरी होणार. || ६९० ॥ अमृत मानूनी कांजी प्याला, । 
तोही क्षुधनें मरावा, तो तत्काळ जिता जाला: | ब्यासादि मुनिजन जनांला । 
क्षुद्र उपासना मुख्यत्वे बोळती यास्तव. ।। ६९१ ॥ त्या वचनाचा आश्रय | 
करूनी, ते उपासक करिती निश्चय, । कीं, जगत्कारण हेची, परी निर्णय । 
त्या ज्ञानाच! तामस म्हणोनी, ॥६०२॥ कीं, कृता जगत्कारणा । जैस जाणावें 
श्रीनारायणा, । तेसें जाणती क्षुद्र दैवतगणा, । याकारणें तेंही ज्ञानची, परी 
' तामस. | ६९३ ॥ बरें तामस जरी जालें, । तरी ज्ञानपण तों त्यास आले, । 
ज्ञानाचें फळ केवल्य बोलिले, । म्हणूनी मानील अजुन. ॥ ६९४ । म्हणूनी 
म्हणतो श्रीबत्सांक, । कीं ते ज्ञान अगा! अहैतुक, । की, ज्ञान ज्याचा हेतु 
तो मोक्षची एक, । तरी मोक्ष नव्हे या ज्ञाने. | ६२५'॥ त्यांत आकाझयादि 
ब्रह्म म्हणती, । त्यांची पश्ूंचमध्ये गणती, । जे , देवतांतर जगत्कारणत्वें जा- 
णती, । यांस कांहीं काम्यफळ. ॥ ६९६५ ॥ परी तें काम्यफळ । लेखावें उपा- 


१८ अध्याय ] यथाथेदीपिका. १६३ 


सनामूळे, । ते जैगत्कारण म्हणूनी ज्ञान निष्फळ, । कीं केवल्यफळ ज्ञानाचे तें 
नव्हे. ॥ ६९७ ॥ म्हणूनी म्हणे भगवंत, । कीं, अतत्त्वाथवत्‌ म्हणजे नव्हे 
तत्त्वार्थवत, । तत्त्वररूप अथ जो जाणती संत, । तो नसे ज्यामध्ये.॥) ६९८ ॥ 
जे कुन होऊनी एकची कारणतत्त्व, । घडे त्या एकासची तत्त्वाथेत्व, । तोची 
अर्थ; आणि अनथंत्ब | त्यास ज सवे कार्य याचें. । ६९९ ॥ कीं सुवणे 
कारण तें अथ, । अथ तोची जें आहे यथार्थ, । सवे अलकार मिथ्या अनथं, । 
कीं, अर्थ नसोनी दिसती. ॥ ७०० ॥ एवं तत्वरूप अथ ज्या ज्ञानांत नसे, । 
तैत्त्वाथ ज्या ज्ञानीं न दिसे, । क्षय सर्व ते सर्वी न गवसे, । ते ज्ञान जाणावें 
अतर्वार्थवतू. | ७०१ ॥ अतर ते अल्प बोलेजेतं, । कीं, युक्ति चढतांच 
कुठित होते; । जे अल्प, ते मागे राहतें, । बुद्धि पुढें चढे ज्याला निषेधूनी. 
॥ ७०२ ॥ बुद्धीची पुरे धाव, । तकाची पुरे हाब, । संदेहाचे नाढळे नांव, । 
ते क्षय अनत साखिका ज्ञानाचे. ॥ ७०२ ॥ तरग शाब्दाचा नुरे, । चित्त 
चित्स्वरूपीं मुरे, । अनतले आत्मा स्फुरे, । ुद्धक्षान सात्विक तयाचे. ॥७०४॥ 
“र हय तामस तयांचा अंत, । की. गगनही पचमावरणपर्यंत, | एवंच क्षेय 
जेव्हा नव्हे अनत, । तेव्हा ज्ञान अव्प सहजची लाचे. ॥ ७०५ | 
दृष्टीस अवकाश दिसे, । अत याचा वाटतो की नसे, । परंतु बेदी पुराणी 
अत गवस । पचमावरणीं. || ७०६ ॥ चतुर्दशळोक पुरुपाकार, । त्यांस सात 
आवरणे बोळती शास्त्रकार; । प्रथ्वी, उदक, तेज, वायु, नभ, अहकार, । 
महत्तव सातते, ७०७ यांत आवरण पहिल | ते दुसरियात नाहीं बोलिले, । 
आवरण दुसरे राहिले । तिसरे लागता. | ७०८ ॥ लस आवरण पाचवं, । 
ते हे गगन जाणाव, । त्यापुढे आवरण त म्हणातरे । अहप्रन्ययस्फतींचे. ॥७०९॥ 
ज्या अहकारापासुनी । आकारा उत्पन्न जाले म्हणोनी, । शास्त्रे बोलती, पुढें 
त्याहुनी । महत्तत्व ज्यापासूनी तो अहकार. || ७१० ॥ अहकाराच्या आव- 
रणी । आकाश नाहीं, एस बदी पुराणी; । तोही महदावरणीं नसे, तेथे 
काहणी । आकाशाची या कोठे? || ७११ ॥ आतां हे शास्ररीती । न मा- 
नूनी, प्रत्यक्षाचवरी येती, । कीं, आकाशास अत न दिसे म्हणती, । तरी जेथ- 
वरी आकारा तेथवरी वायू . ॥ ७१२ ॥ तेव्हा गगन म्हणतां अनंत, । वायू- 
चाही नसे अत, । काँ गगन जेथपर्यत तेथपर्यंत अनत वायूही. | ७१३ ॥ 
ज्या यृहांत वाटे निवारा, । तेथंही असेच वारा, | कीं हालतांच विंजणा एक- 
सरा । वारा प्रगटतो, | ७१४ ।॥ अनंतपणं गगन । त्रद्ा होय, तरी अनंतची 
पबने, । प्रन अह म्हणती ज जन, !ते गगनही अनंतर्ते कां न मानिती £ 


१६४ बामनपंडितकृत 


॥ ७१७ ।|| तेव्हां अनंतत्वे करूनी ! ब्रह्मे मानावी दोनी, । भनंतत्व प्रयक्षा- 
ववरूनी । साधु म्हणती जेघवां. | ७१६ ॥ आतां अमरकोशीं गगनार्चे । 
अनंत म्हणूनी अभिघान, तरी हें सार्चे; । परंतु बहुकाळ वांचती म्ह्गूनी 
देवाचें । जैसें अमर, म्हणूनी अभिधान. | ७१७ ॥ शास््रींच अमर नांव, . 
शास्त्रींच त्याचा अभाव, । ऐसाच गगनासी नाहीं ठाव, । आवरण सरतां 
पांचर्वे. ॥ ७१८ ॥ एवेच जरी शास्त्रप्रमाण, । तरी गगन अहंकारापासूनी 
निर्माण, । आणि प्रलयकाळाचें होता उठाण । लय गगनाचा अहंकारी 
॥ ७१९ ॥ शास्त्री याच कारणें । आकारापर्येत पांच आवरणे । एकापुढे 
एकाची कारणें, | गगनापुढें त्याचे कारण अहंकार. ॥ ७२० ॥ प्रथ्वीचे नसे 
जळीं, । जळाचें आवरण नसे अनळीं, । अनळाचे नाहीं अनिळीं, । नभीं नसे 
अनिळाचें. ॥ ७२१ ॥ नभ नाहीं अहकारीं, । अहंकार आपल्या कारणीं 
नाहीं, यापरी । प्रठयकाळीं कार्य कारणाच्या उदरी । लय पावतां नाहींसंच 
होणार, ॥ ७२२ ]॥ आत्रण दुसारेया आवरणपर्यंत, । हा देशेंकरूनियां 
कार्याचा देखिला अंत, । काळेंकरूनी अंत बदती बेदबेदांत । आपलाल्या 
कारणीं. ॥ ७२३ ॥ अंत ऐसं प्रतिकल्प; । ज्यास अंत, तें अत्प; | जें कृत्त 
कारण, तें अनल्प, । ज्ञेय अद्दय अनंत सातिका ज्ञानाचे. ॥ ७२१४ ॥ ज्ञेय 
ज्याचें अनंत, । त्याच्या ज्ञानासही नाहीं अंत; | तामस ज्ञानास अव्प म्हणतां, 
भगवंत । ज्ञेयही अल्प सुचतसे एसं. ॥ ७२५ |॥ तामसज्ञान एसे बोलिलें । 
कोठें तरी गुणसंख्येने म्हणूनी पहिले, | देवाधिदेवे निरूपिले. । कीं त्रिविध 
बोलिलें सांख्यशास्त्री. ॥ ७२६ ॥ कपिलमुनि भगवदवतार, । तो सखये 
सांख्यश्ाक्रकार, । परंतु जे जाळे भाष्यकार, । विरुद्ध कांही बोलणे तयांचे 
। ७२७ ॥ यालागीं तत्वसंख्या श्रुती । स्थळस्थळीं बोठती, । गीतेंत कांहीं 
बोलिला श्रीपती, । उरलें बोलणें त्यांतील हे॑ सांख्य. | ७२८ ॥ एवंच सा- 
त्त्विकज्ञानची न्याय्य, । राजसतामस अन्याय्य, । या प्रसंगसंगतीनं वष्णिघुर्य । 
श्रीकृष्ण ज्ञान त्रिविध बोलिला, | ७२९ ॥ न्याय्य अन्याय्य प्रसंगें । ज्ञान 
त्रिविध बोलिले श्रीरंग, । परंतु 'ज्ञानकर्मकर्तेही त्रिविध मागें । सांगतो! म्ह- 
णूनी केली प्रतिज्ञा. ॥ ७२० || त्यांत ज्ञान जिविध ' सांगितले, आतां कर्म 
बोलो आरंभिले, । त्यांत सात्विक कर्म पहिलें । बोलतसे या छोकीं. ॥७३१॥ 


आ हिििबड्गकुबक३३३ अअबल्अव विटे 


१, कपिल दा भगवंताचा तिसरा अवतार व्णिलेला आहे. 'मातेम आत्मविद्या शझिकवुनि दे 
सुक्ति कपिल हा तिसरा । अवतार अवण करुनि, गाउनि, इरिभक्त हो! भवा बिसरा '--मोरोपंत- 
कूवत भबतारमाठा, २२. २. यादवत्रेष्ठ 





१८ अध्याय ] यथाथदीपिका. १६४ 


नियर्त संगरदितमरागदवेषतः छतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कमे यस्तत्सास्विकमुच्यते ॥ २३ ॥ 

नियत जे वणोश्रमोचित । नित्यकर्म बेदविहित, । जें न आचरतां बंध 
निश्चित । प्रथवायपातरकेंकरूनी होतसे. ॥ ७२२ ॥ जें केलिया . चुकती । प्र- 
लवायपातकफळें दुर्गती, । आणि उत्तमलोक कर्ते पावती । “कमेणा पितृ- 
लोक? श्रुति म्हणे. ॥*७२३ ॥ त्यांत मुमुक्ष कर्ते सात्विक । भगवदर्पण 
करेती, न होती बद्ध ते एक, । याचाच निणेय मागे बोलिला उत्तमश्होक । 
“यज्ञाथात्कर्मणोन्यत्र लोकोयं कमंबंधनः” म्हणोनी. ॥ ७२१९ ॥ 
ऐसें जे भगंवदर्पित, । नित्यकर्म जें नियत, । तें सात्विक, म्हणे भगवंत । 
अजुंनाप्रती. || ७३५ ॥ यालागीं संगरहित । जें निष्कामकर्म नियत, । तेंच 
आचरावे निश्चित, । परी नसावा संग काम्यकर्माचा. ॥७२३६॥ अतां संगरब्दे 
काम्य । ते टाकूनी यज्ञार्थ जें निलकर्म रम्य, । ते केलें तरी रजोयुणवैषम्य । 
कांहीं उरते, तै नसे, तरी सात्विक कर्म ते. ॥ ७३२७ ॥ कीं कर्म केलें नि- 
यत, । आणि काम्यकमोविरहित, । तथापि चित्तीं रागंदरेषाचे संचित, । तरी 
तेंही कर्म सात्विक म्हणवेना. ॥ ७३८ ॥ कीं निर्मळा करमीचिया जळें | 
भरिलें झुद्ध सत्त्वाचे तळे, । परी रजोगुणाच्या वायुबळें । रागद्वेष सांडी फुट- 
लिया. | ७३९ ॥ किंबद्नना कर्माचा । सहज अनादि गुण हा साचा, । कीं, 
भाव जैसा कर्तयाच्या मानसाचा, । तैसें फल द्यावें त्या कर्मे. ॥ ७४० ॥ कीं मन 
म्हणजे द्रुम, । त्यास जळरूप कर्म; । जैसा बृक्ष, तेसा फठागम, । आंबियास 
आंबे, नमिंबास निबोळिया. || ७४१ ॥ तैसें मन स्वये सत्त, । परी रजोगुणें 
राजसत्व, | तमोगुणें तामतत्ब, । सात्त्विक दोंहींवेगळे. ॥ ७०२ ॥ शुद्ध, 
पवित्र, निर्मळ, । निंबास घातलें गरैगाजळ, । तरी निंबोळीच येईल फळ, । 
आंबा न ये. ॥ ७४३ ॥ कर्म सात्विक, मन राजस, । राजस फळच येणार 
त्यास, । म्हणोनी बोळे जगन्निवास, । कीं, सात्विक ते, जॅ रागद्वेषविरहित 
केले. ॥ ७४४ ॥ सात्तविका मनोरृक्षाचें फल । त्रझानंदानुभव केवळ, । 
त्यास सात्त्विक कर्मची जळ, । कर्म राजस 'तामस अनिल लाला. ॥ ७४५ | 
योग दोहींचा घडे, । तरीच फल मोक्षाचे सांपडे, । तें जळ जातां राजसता- 
मसाकडे । मोक्षफळ मग केंचें 2 | ७४६ ॥ यालागीं रागद्वेषांवांचुनी केलें । 
तरीच सात्त्विककम बोलिलें, । आणि रागदेषरहित जालें । तेंच मनही सात्विक. 


नी सनाण प शाणीचीणणा न्हा कट की... ७-०... कटकन्यापणी टण धए १ शक्‍य पणय शाच्या 








१, अ० ३, शो० ९, २. पाट, लेढे, 


१६६ वामनपंडितकृत 


॥ ७४७ ॥ कर्म, मन, आणि कतो, मिळोनी, । कर्म होते, "म्हणोनी । तिन्ही 
सात्त्विके असावीं, त्यांत दोनी । बोटिलीं सात्तविकें. ॥ ७४८ ॥ कीं कमी 
रागद्वेषरहित । मन केलें, तरी बुद्धींत । परलोककामना असिल्या, जें 
नियत, । तेंही पितृळोकफळ देते, श्रुति म्हणे. | ७४९ ॥ यालागीं जो कतो 
पुढें विशद होणार, । तो याही छोकीं बोळतो गीताकार, । कीं ज्यानें कर्म 
केलें एतत्प्रकार । फळवांच्छारहित तो. | ७५० ॥ जे केलें फलेच्छावाजेतें, । 
आणि मनोरागद्वेषरहिते, | काम्य टाकोनियां, नियत ' नुसतं, । ते कर्म सा- 
त्विक; ऐसा छोकाथे. ॥ ७५१ | सात्विककमे एस न्याय्य, । राजस तामस 
अन्याय्य; । त्यांत राजस कर्म आतां यदुवर्य । बोलतसे या छोकीं. ॥ ७५२॥ 


यत्त कामेप्सुना कमे साहंकारेण वा पुनः | 
क्रियते बहुलायासं तद्रांजसमुदाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 


जं स्वगादि कामनेकरूनी । केलें, अथवा अहंकार मात्र अबलंबुनी, । मज 
थोर याज्ञिक म्हणावें म्हणोनी, । बहु कशे कम करिजेते. | ७५२ ॥ तेंही 
राजस जाणावें, । कां ठोकप्रसिद्धि इच्छिती राजससभावें, | सगोदि कामने- 
सारिखे म्हणावें, । स्वप्रसिद्धीनिमित्त ज॑ केलें. | ७५४ । होऊनी बदोक्त 
फळ, । पुष्पतरूचा जसा परिमळ । दृक्षास इ'छा नसतांही अनिळ । जनाच्या 
प्राणांत पाववी. ॥ ७५५ ॥ ऐसे दऊनि फळ, । न इच्छितांही कीर्ते बिमळ, | 
श्रवणे तूत करी सकळ । जनी त्या कीतीनं; ॥ ७५६ ॥ परंतु तो साह- 
कार, । हरा त्याचच जाणावे फार, । कीं खर्गादे कामास फळ आणि वि- 
स्तार । कोतीचाही. || ७५७ ॥ त्याचे केश सफळ, । साहंकाराचे निष्फळ, । 
तेव्हां केश फळ केशाचें कवळ, । कीं, प्रसिद्रि तों त्याचीही होतसे. ॥७५८॥ 
अहंकार आणि क्रेंश । त्यासही उण नसती लेश, । परी लयास काम्यफळ होते, 
म्हणूनी हृषीकेश । साहकार हेशी यालाची बोलिला. || ७५९ ॥ तथावि 
सात्त्विकची कर्म ते न्याय्य, । राजस द्विविधही अन्याय्य, | कीं, मनुष्यजन्मफळ 
"काय £ । काय सखवगीदि फळे? ॥ ७६० ॥ परिस देऊनी, घेणें ख्वापर; । देणें 
कामधेनु, घेण खर, । तेस नरदेह बय वेंचूनी, पामर । स्वग॑ नश्वर फळ 
साघितो. ॥ ७६१ ॥ लटक्षचाऱ्यांसी योनी । नाना फेरे फिरोनी, । कल्पकोटी 
ठोटतां नरदेहास येउनी, । खगोदि फळें साधिती, हेंही अन्याय्य. | ७६२ | 
नाम गातां जेथे मुक्ती, । कथाश्रवणें घडे भक्ती, | स्गीदि नश्वर भुक्ती । तथे 
सांधी, हाही अन्याय्य. | ७६२३ ।॥ एवच मोक्षसुख अक्षय । सात्त्विक कर्म पा- 


१८ अध्याय] यथार्थदीपिका. १६४ 


विजे, तैची न्यास; । राजस कर्मही अन्याय्य; | आतां अलंत अन्याय्य तामस 
या शोकीं. ॥ ७६४ ॥ 

अनुबंध क्षयं हिसामनपेक्त्य च पोरुषम । 

मोहादारभ्यते कम तत्तामसमुदाहृतम ॥ २५ ॥ 


अजुना! जं तामस कर्म, । तें करितां दिसे जरी धर्म, | तरी कर्म त 
अधर्म, । जें पौरुष न इन्छूनी करिजेतें. ॥ ७६५ ॥ बेदी खगादि का 
मँना, । तं अदृष्ट फळ मिथ्या वाटे मना, । कोतुकार्थ मांडी रचना । यागाची, 
॥ ७६६ ॥. पोरुष म्हणजे पुरुषार्थ, । पुरुष साधावा स्वगोदि अथे, । तो 
वेदोक्त मिथ्या वाटे अदृष्ट पदाथ, । प्रलक्षमात्री श्रद्धा जयाची. ॥ ७६७ | 
तथापि देग्वोनी यागाचा समारभ, । आपण करी कोतुकार्थ आरभ, । द्रब्य- 
मदाचा स्तभ । आवरेना. | ७६८ ॥ कर्म तें म्हणावें अनुबंध, । कीं अनं- 
तरच करी बघ; । आतां. अनादि बघधाचा संबध । आहेची, म्हणसी जरी 
झर्जुना! ॥ ७६% ॥ तरी पायीं सहज शंग्ळा, । दुसरीनेंही बांधळा गळा, । 
तैसा मोहेंकरूनी त्या क्तेया ग्वळा | अनुबच तामसकर्मे हा विशेष. ॥७७०॥ 
कीं याग कौोतुकार्थ जाळा, । तणे गर्व कोटिगुणं आला, । जाणो सोमरूपे 
करूनी प्याळा | मदिरा गवोची! | ७७१ ॥ म्हणसी कर्मप्रकार कैसा ? । 
तरी क्षय आणि हिंसा, । क्षय बोकडाचा आणि वळसा । हिंसेचा बुकिया 
मारिता. ॥ ७०२ ॥ दडपूनी नवही द्वारे, । कत्विज मारिती बुक्यांच्या मारें, । 
न मरतां शीप्र सुष्टिप्रहारे । अधिकाधिक मारिती. | ७७३ ॥ ऐसी परपीडा, 
हिसा, । क्षय त्याच्या प्राणापहाराचा वळसा, | तामसा, कमोचा प्रकार ऐसा । 
पुरे, अजुंना! किती सांगो? ॥ ७७४ ॥ आतां, त्याची आईक वार्ता, । 
या भावे जगदात्मा जगत्कता । सात्त्विक कतो । सांगतो या छोकी. ॥७७५॥ 


मुक्तसंगो5नहंवादी धरत्युत्साहसमन्वितः । 
सिड्यसिद्योर्निविकारः कतो सात्विक उच्यते.॥ २६ ॥ 


काम्य टाकोनी मुक्तसंग, । आणि कतो आपण नव्हे ऐसं अंतरग, । 
की, पांच कर्महेतु बोलिला श्रीरग, । कतृत्व त्या प्रकृतिभागीं देखतो 
। ७७६ ॥ जरी अपरोक्ष आत्मा नाहीं समजला, | तरी आत्मा अकतो इतकें 
उमजला, । म्हणूनी कतो जें म्हणत होता मजला, । ते बोलण ज्याचें राहिलें 


अन्या, क नककी आयो ची शोभा आ्याशशण णी 0ीरी बट गड क अाओवगूमणाककाकाळाभानलकाकमाच 


“कती तामस उच्यले'? इत्यादि पाठ: ।. १, पेरा, प्रसंग. 


१६८ बामनपंडितळृत 


॥ ७७७ ॥ न म्हणे, 'कती आपण! म्हणोनी, । देखे कर्मतिद्धि पाचा हेतं- 
करूनी, । आत्मा न कळे, तरी करी मनीं धरूनी । आत्तवाक्य कीं आत्मा 
अकतो. ॥ ७७८ ॥ 'मी कती, म्हणूनी अहंप्रत्यय, । आत्मा नव्हे हा कती 
अहंकार, ऐसा निश्चय; । प्रकतिभाग कर्ता ऐसा निर्णय; । आयकोनीच जो 
जाणे. ॥ ७७९ ॥ आयकोन आपण अकता जाणे, । म्हणूनी, 'मी कतो, 
न म्हणे, । जरी नाहीं पाबळा स्वात्मखुणे, | तरी 'अहं कता,' ऐसा वादी तो 
नव्हे. ॥ ७८० ॥ आणि धृति भेये जया असे, । उत्साह ज्याच्या चित्ती 
बसे, । कीं काम्यफळ नानारीती बेदी दिसे, । परी घेये ऐसें, कीं ज्यास तें 
तुच्छ. | ७८१ | काम्यफळाची ढालसा । न उपजे घीराच्या मानसा, । 
घैयेयुक्त साधक ऐसा, । आणि नियत निष्कामकमी उत्साह. । ७८२ ॥ फळ- 
बांच्छेवांचुनी । कर्म करितां उत्साह उपजे मनीं, । ऐसें असोनीही काम्य टा- 
कुनी, । निष्कामकर्मयोगीं उत्साह. | ७८२ ॥ आणि कर्म जें आरंमिलें, । 
ते जरी निधि समाप्त झाले, । तरी हर्पाच्या जळे ओल । चित्त नव्हे. 
॥ ७८४ अथवा जं आरभिले, । तें कर्म परिसमाति नाहीं. पावलें, । तथापि 
. संतप्त नाहीं जालं । चित्त ज्याचं. ॥ ७८५ ॥ ऐसी आरंमिल्या कमाची 
सिद्धी, । आणि ऐसी निर्विध़ समाप्ति नव्हतां असिद्धी, । परंतु सिद्धि असिद्धि 
दोहीं ठायी बुद्धी । जयाची निर्विकार. ॥ ७८६ ॥ कीं निष्काम इंश्वरापण । 
कराबया कर्म करितो आपण, । ल्या इेश्वराचें ऐसें इंश्वरपण, । कीं, कांहीं उणें 
त्यास नसे. । ७८७ ॥ तो अवाप्तसकळकाम, । आपण भक्त निष्काम, । 
कर्मसिद्धि होतां कोण काम । सिद्ध होणार दोघांचा 2 ॥ ७८८ ॥ अथवा होतां 
असिद्धी । कोण फळाची खुटेल वृद्धी! कांहींच नसतां, कां बुद्धी । हषेबिषाद- 
युक्त होय? | ७८९ ॥ ज्याची जेसी प्रीती. । प्रीती तेसीच ल्यास दावी 
श्रीपती; । हा म्हणे, 'करावी सेवारीती,' । “सेवा ध्यावी,' तो म्हणे. ॥७९०॥ 
कोतुकें लॅंकरू। लाग मातेची सेवा करूं, । सांडी उदक न शाके सां- 
वरूं । उदकपात्र. | ७९१ ॥ न.पावलें मातेस जळ, । परी ते तृत्त देखोनी 
खेळ, । भगवत्पीति मात्र फळ । ते तो. आरंभमात्रें होतसे. ॥ ७९२ ॥ ऐसा 
सात्त्विका कर्माचा सात्त्विकची कतो, । म्हणोनी सांगे ब्रह्मादिकांचा भतो; । 
आतां राजसा कर्तयाची बातो । बोलतसे या छोकीं. ॥ '७९३ ॥ 


 धरचळळ या) 


१. बोलणारा, 


१८ अध्याय ] यथाथेदीपिका, श्श्र्‌ 


रागी कर्मफलप्रेप्सुलुग्यो हिसारमकोरशु्यिः । 
हर्षशोकान्वित: कता राजसः परिकीर्तित। ॥ २७ ४ 


, विषयांचे ठायीं आवडी, । कमीचिया फळावरी उडी, । आणि दुब्ध लो- 
भाते न सोडी, । प्राणासमान धनधान्य; ॥ ७९४ । परपीडेचे 'ठार्यी चित्त, । 
आणि शचविरहित, । कांहीं लाभ होतां हर्ष अलंत, । हानि होतां शोक बहु; 
॥ ७९५ ॥ ऐसा इषेज्ञीक ज्याला, । तो राजस कतो बोलिला, । आतां तामस 
कती म्हणावें ज्याला, | तो ऐसा म्हणूनी बोलतो या छोकीं. ॥ ७९६ ॥ 

अयुक्तः प्राकतः स्तन्धः शठो नेष्ठतिको5ळसः । 
विषादी दीघधसून्री च कता तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 


सत्कर्म कांहीं आचरे, । परी ल्या कर्मी चित्त न भरे, । मन चहुंकडे 
वावरे, । आणि दिसे कर्मी बैसला; ॥ ७९७ ॥ ऐेसा तो अयुक्त बोलिला, | 
म्हणजे त्या कमी तो नाहीं योजला, । लोकांस करितोसा वाटला, । परी मन 
त्याचें नसे त्यांत. | ७९८ ।॥ आणि तो म्हणावा प्राकृत, । म्हणजे जडबुद्धि 
अत्यंत, । प्रकृतीतेंची वशा होऊनी असे वर्तत, । प्रकृतिघर्म आवरावे, हें नसे. 
॥ ७९९ । आणि स्तब्ध म्हणजे गर्वित, | शठ शक्ति असोनीही न॑ वेंची- 
वित्त, । प्रातःक्ञानादि वजोया निमित्त । अदाक्त म्हणवी शक्ति बरवी असोनी. 
॥ ८०० ॥ आणि कोणी एक । कती देखिला सात्विक, । अपमान लाचा 
करी, कीं, “हा ठक । दंभ करितो.' | ८०१ ॥ आणि अल्मंत आळसी, । 
माध्यान्हीं बैसे प्रात;संध्या करावयासी, । यथाकाळीं न धरी मानसीं । कर्म 
करणें. | ८०२ ॥ कर्म आचरायाचा वळसा, । परी विषादी म्हणजे ऐसा । 
की कर्म न करावें ये रीती ठसा । विषादाचा हृदयांत. | ८०३ ॥ विषाद 
म्हणजे अकर्मण्यता, । कीं कर्म न रुचे चित्ता, । अजुनविषादाची बाता । 
“कर्म न करीं, म्हणूनी प्रथमाध्यायांत. || ८०४ ॥ विषादराब्द प्राकुतीं । 
क्रोधादिकांकडे लाविती, । परी निर्णय योगशास्री ये रीती, । की, अकर्म- 
ण्यता म्हणजे न आवडे कर्म. ॥ ८०५ ॥ आणि दौघंसूत्री । दीर्घ संशय 
कर्ममात्रीं, । म्हणे, 'नृगराजा सर्वस्ब सत्पात्री । अर्पूनी शेवटीं सरड जाळ. 
॥ ८०६ ॥ कर्म करावें, परी । सांग न होय जरी, । नरकप्राते होणार 
तरी,' । ऐसा दीघेख्रुत्री. ॥ ८०७ ॥ शास्रज्ञ विधि सांगती, । तो घडे रेसी 
भ्रांती, । दीर्घैसूत्रीपणेंकरूनी मती । संराययुक्त सर्वदा. ॥ ८०८ ॥ तोही 


२. असंग. 





१५७७, बामनपंडितकृत 


कतो तामस । बोलिजेतो, म्हणे श्रीनिवास, । कीं, सात्विक हीऊनी जयास । 
दीर्थसूत्र, तोही तामसच बोलावा. ॥ ८०९ ॥ “दीघेसूत्री च कती तामस 
उभ्यत* म्हणूनी, । येर्थे या ्वकारेंकरूनी, । दीघंसूत्रीही तामस म्दणे, 
यावरूनी । भठताही दीधेसूत्री वाईट. ॥८१०॥ 'शास्रवेत्ते सदाचारी । जे गोष्टी 
सांगती, तेच वरीं,' । जो ऐसे मनीं न घरी, । तो सात्विक कतोही तामसच, 
अर्थ ऐसा. ॥ ८११ ॥ ऐसे कर्ते त्रिप्रकार, । कीं, ज्ञैसी बुद्धि तदनुसार । 
कता, आणि जेसी धारणा तेसा आचार | कर्तयाचा. । ८१२ ॥ तरी लांच्या 
बुद्धि आणि धारणा । कैशा कळाव्या आपणा? । ऐसें वाटेल येर्थे अंत:करणा, | 
तरी तंही आईक म्हणतो या छोकीं. ॥ ७१२ ॥ 


बुद्धेभेदं 'धृतेखेव गुणतस्त्रिविधं श्टणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण एथक्त्वेन धनजय ॥ २९ ॥ 


धनंजया ! भेद बुद्धीचे, । आणि भेद घधारणाचे, । आईक जे मी बोलतो 
स्वबाचे ) वेगळे वेगळे अशेषकरूनी. ॥ ८१४ ॥ म्हणसी, “भेद कोठोनी* 
आले?! | तरी या गुणाचपासूनी जाले, । ते धनंजया! ऐक, ऐसें बोले. । 
*घनजय' म्हणतां करी श्रवणी सादर. | ८१५ ॥ कीं राजसूय यागाची 
साधने । जिकिलीं सकळां रायांचीं धने. । म्हणूनी तूं धनंजय अमभिधानें । 
प्रसिद्ध जगीं, | ८१६ ।॥ परी तेसीं असंख्यात धने । क्षणांत हरिलीं दुर्यो- 
घन, । अरे! हीं अक्षय मोक्षसुखाचीं साधने । सांठवीं धनंजया! | ८१७॥ 
आतां भद म्हणतां गुणापासुनी, । ते सत्त्व रज तमची, म्हणोनी । त्रिविध भेद 
सांगतो येथूनी, । त्यांत सात्विक बुद्धिभेदविपयीं हा छोक. | ८१८ ॥ 


प्रवृत्ति च निर्वासि च कार्याकार्य भयाभये । 
बंधं मोक्ष च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी ॥३०॥ 


जाणे बंत्र, जाणे मोक्ष, । जाणे दोहींचे दोन्ही पक्ष, । ते बुद्धि म्हणे 
, सरोरुहाक्ष । सात्विकी म्हणोनी. ॥ ८१९ ॥ कीं बंधाचा पक्ष सांडी, । 
मोक्षाचा पक्ष मांडी, । तेच संसारसिंधु ओलांडी, । सात्तविकी यास्तव, 
हा. भाव. ॥ ८२० ॥ आतां कोण पक्ष सांडायाचा? । आणि कोण 
पक्ष मांडायाचा! तरी आईक पार्था! ते वाचा, ॥ या भावें म्हणे, 
“प्रहत्ति ते त्यागाथ.” ॥ ८२१ ॥ याकारणें प्रदृत्ति सांडी, । आणि 


ताना पाणी एकटक शश गचका 1 कनक 


१, कमलनयन कृष्ण, 


पैदा) यथाथदीपिका र्रू 


जाणे निदृत्ति, दीस मांडी, । ईश्वरळुपेनें ओलांडी । संसारसिंधू. ॥ ८२२ ॥ 
नाव पावली पैळ तीर, । म्हणजे पावलाच पैक तीरा नर, । जो यया नावेत 
बैसला; रेस सर्वेश्वर । सुचवी तरला बुद्धियोगें. | ८२३ ॥ रजतमातीत 
बुद्धी । पावे ब्रह्मात्वबोधसिद्धी, । ऐक्यानंदाची तेव्हां समृद्धी ।, संसारिया चि- 
देशातें. ॥८२४॥ यालागी बंधमोक्ष जाणे, । कीं प्रवृत्तीत बंध म्हणे, । ते सांडी, 
निवृत्ति मांडी, तेव्हां बाणे । चिदेशाते बिंबेक्य. ॥ ८२५ ॥ एवंच टाकितां 
प्रश्‍त्ती, । अवलंबितां निवृत्ती, । गुरुमुखेंकरूनी सत्त्वदृत्ती । जाणे खस्वरूपातें. 
1 ८२६ ॥ तेथें जडचैतन्य भाग, । जाणे दोहींचा बिभाग, । कार्यावरूनी 
सांपडे माग । कारणाचा. ॥ ८२७ ॥ कीं जडमात्रास कार्यपण, । उरलें तें 
त्या कार्याचे कारण, । तें काये नव्हे, ऐसा. आत्माच आपण, । जाणे ऐेसें. 
॥ ८२८ ॥ ऐसें जड कार्य । जाणे, आणि कारण ते अकार्य; । 'कायी अ- 
» कायातें ', रेसें यदुवये, । 'जाणे,/ म्हणे 'बुद्धि सात्विकी.! | ८२९ ॥ आणि 
जाणे भय. । तहिलक्षण जाणे अभय, । भय कार्य पाहतां, आणि निर्भय । 
*होणें, पाहतां कारण अभय तें. ॥ ८३९० ॥ कीं ज्या घडी कार्य जड । जडल्वे 
पाहे, तेव्हां संसार अवघड, । 'मी, माझे, ऐसी तडफड । होय पूर्वसंस्कारेंक- 
रूनी, ॥ ८३१ ॥ तें जड कार्य नानाकार । जैसे सागरी तरंगाचे प्रकार, 
समुद्रदृष्टी निर्वेकार । समुद्रची अवघा. ॥ ८२२ 1 किंबहुना भ्रमदृष्टी संपेची 
भय, । रज्जुदृष्टी रज्जूच अभय; । कार्य भय, कारण निर्भय, । सुख कारण- 
दृष्टीच बुद्धीत. ॥ ८२२ ॥ बुद्धि ऐसी सात्विकी । उत्तमछोकें वर्णिली या 
शछोकीं, । की, अभय कारणदृष्टीकरूनची या लोकीं, । कार्यदृष्टी पाहतां अति- 
भय. ॥ ८२३४ | सात्त्विकभेंद ये रीती । बुद्धीचा बोलिळा श्रीपती; । आतां 
राजसभेद पाथीप्रती । सांगतसे या छोकीं. | ८३५ | 
यया घर्ममधर्मे च कार्य बाका्यमेव च । 
अयथावत्पजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥ 
_ ज्या बुद्धीकरूनी जाणे धर्माते, । आणि जाणे अधर्माते, । जाणे कायोतें, 
आणि कारणातें, । परंतु जाणणें तें अन्यथा. ॥ ८३६ ॥ यथास्थित तत्त्व 
इंतकियांचें | जाणावे जे रीती धर्मादिकांचें, । तैसें न जाणोनी जाणे, की, 
साचें । हेंच, जें आपण जाणतो. ॥ ८३७ ॥ “'अयथावत्‌ प्रजानाति” । 
या चरणेकरूनी श्रीपती । म्हणे, धर्मीदिकांतें जाणावें जे रीती, । तैसेंही प्रक्ष 
तो न जाणे. | ८२८ ॥ कीं जें जाणे, तें अन्यथा, | आणि तो जाणे कीं “जाणतो 
तैसेची आहे सर्वथा, । ऐसें ज्या बुद्धीने जाणतो, ते पार्था !। राजसी बुद्धी. ८३२९ 


रके वामनपंडिंतळूत 


आतां जाणावें तैसें । न जाणोनी, जाणेते कैर्स 2 । तरी अन्यधा धमीदिकांचें 
रूप ऐसें, । कीं, धर्म होय आणि नव्हे तत्त घर्मोचे. ॥ ८४० ॥ कीं बेद 
विहित धर्म, । म्हणोनी पझुहिंसादि अगल आचरे कर्म, । परंतु कां*हिंसा 
बोलिला हें वर्म । न कळतां, हिंसा करी, याचें नांग अयथावत्‌.. ॥ ८४१ ॥ 
तरी तात्पर्य वेदाचे निश्‍्तती, । आणि लोभे आवडे प्रवृत्ती, । विषयांकडे मनो- 
बृ्ची । जनांची अनादिसंस्कारे. | ८४२ ॥ ते प्रवृत्ति अनावर, । अविधि 
भोग मोगिती नारीनर; । जैसे पद्चु बानरखर, । तैसे मनुष्यही. | ८४३ ॥ 
परंतु नरदेहीं पापाचरण, । फळ यार्चे नरक दारुण, । म्हणूनी बेदवक्ता 
सर्वेश्र करुण । प्रवृत्ति उणी करी चमत्कारे. । ८४४ ॥ कीं भलती नारी, 
भढता नर, । रमती, हिंसा करिती खैर, । मांस भक्षिती पामर, । मथ पिती. 
॥ ८४'५॥ तें समूळ वजोवें जरी, | तरी कोण बेदाद्ा मस्तकीं धरी? | याका- 
रणे विधि, हें तों करी । श्रीभागवतीं हें स्पष्ट, ।॥ ८४६ ॥ नवयोगी आणि. 
जनक भूपती, । यांचा संवाद भागवतीं, | एकादशस्कंधी जनकाप्रती । नांत 
झाठवा नामें मस बोले हा छोक. || ८४७ | 


लोके व्यवायामिषमद्यसेबा नित्यास्तु जंतोनेहि तत्र चोदना ॥ 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराम्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा ।। 


नवयोगियांत नामे चमस, । तो म्हणे जनकास, । कीं, लोकीं सवी ज- 
मांस । सहज प्रद्वत्ति विषयभोगीं. | ८४८ ॥ बेदांच्या आज्ञेविना । ख्रीसंग 
मद्यर्भांस आवडे जना, । सहज प्रीति लोकांच्या मना । येविषयीं नाहीं वेदविधी. 
॥ ८४९ ॥ आतां शतुकाळीं छीसंगम । बोलती निगम आगम, । आणि मांस 
होमशेष भक्षावें उत्तम, । सौत्रामणियागीं मद्य हुंगावें. ॥ ८५० || विधिवचन 
ये रीती । प्रमाणे बेद बोलती; । परंतु जरी सहज प्रवृत्ति नसती, । तरी हे 
बिघि खरे होते बेदबाचे. | ८५१ ॥ तरी बिधिवाक्याची काय गती? | 
श्वमसयोगी म्हणे, जनका! म्हणसी ये रीती, । तरी बेदांस इष्ट निवृत्ती, । 
कीं बिषयापासूनी परतावे. | ८५२ ॥ सर्वथा न करावा स्रीसंग, । हे बेद- 
तात्पये अंतरंग, ) परी अनावर अनंग, । तीव्र बळ मदनाचे. ॥ ८५३ ॥ 
म्हणूनी ऐसा वेदाझ्ञाप्रवाह, । कीं सत्कुळ वरवघूंचा विवाह, । संग ला खरी- 
पुरुषांचाच युक्त, ऐसा निवोह । सुरतप्रसंगीं. ॥ ८५४ ॥ सर्वथा मांस न सुटे 
जना; । केवळ निषेधितां, बेदवचना । कोणी.न मानिती, म्हणूनी रचना 
यज्ञाची बोलिले. | ८५५ ॥ कीं, पक्षुमांस होमावे, । हुतशेष मांस भक्षावें; ३ 


१८ अध्याय ] वयाथेदीपिका. ज्ञ 


आणि सोत्रामशिषागी इंगावें । मद्य, म्हणूनी बेदाह्ञा. ॥ ८५६ ॥ जे सदा 
खइच्छेनें सेबिती, । विधि ऐसे वेद यांतेंच वदती, । कीं, या बिधीनें वर्ततां 
होती*। वेदविधिर्किकर जैसे तैसे. ॥८५५७॥ आणि खइच्छेनें जे होती प्रशृत्ती, । 
समूळ तीपासूनी जाली निवृत्ती, । जरी बिषयळाल्सा न सोडी इृत्ती, । तरी 
सर्वदा स्बइच्छाविहार राहिला. ॥ ८५८ ॥ उणी न्हावी प्रवृत्ती, । जैसी ख- 
गावी निवृत्ती, । निदृत्तीची सोय धरितां मनोवृत्ती, । पुरुष मोक्षमार्गी ढागळा. 
॥ ८५९॥ याकारणें हेच धर्म । मानूनी, करणें हिसा कमे, । “अयथावत?” 
प्रकर्ष जाणायाचें वर्म । घर्मविषयीं ये रीती. ॥ ८६० ॥ प्रस्तुती इतका प्र- 
संग, । कीं," धमे जाणावा तेसा न जाणे, म्हणे श्रीरग, | कीं, वेदोक्त पथुदिं्ता 
वाटे, परी अंतरंग । न जाणे वेदांचे. ॥ ८६१॥ बेदोक्त तो धभे खरा, । 
परी कळठा नाही बरा, । कीं, सहज प्रवृत्ति नरा, । तेंची बेद काय सांगेळः 
॥ ८६२ ॥ उगीच सध्याउपासना । बेद बोले या विधिवचना, । बिचारितां, 
वेदांबांचूनी जना । सध्या नाहींच ठाउकी.॥ ८६३ ॥ सध्या नव्हे विषय 
कांहीं, । स्वयें सध्याप्रहूत्ति कोणास नाहीं; । ऐेसी असती पद्युहिंसाही, । तरी 
बेदोक्त धमे तो यथावत बोलावा. || ८६४ ॥ बालक शिरते चोळिती, । 
त्याकरितां व्यथा पावती, । म्हणूनी सोन्याची बुली करिती, । बांधिती कड- 
दोरियातें; ॥ ८६५ ॥ कीं तें चोळितां हातें, । मग न चोळिती यातें, । परी 
ते चोळी तयातें । न म्हणवे आवश्यक. ॥ ८६६ ॥ सर्वथा हिंसा करूं नये 
म्हणोनी । श्वुति म्हणे, “न हिंस्यात्सबंभूतानि” । रेसी हिंसा वर्जिली अ- 
सोनी, । वाटे हिंसाची धमे. | ८६७ ॥ पाहतां बेदविहित | धर्म जाणेच 
निश्चित; । परी किम्थ हिंसाधमे प्रवृत्त ? । हें यथावत्पकारें कळेना. ॥ ८६८॥ 
हिंसा न करावी म्हणती, । तेच हुतशेष मांस खावे म्हणूनी वदती; । त्या मांस 
भक्षायाची निव्य प्रवृत्ती, । हिंसा न करावी, हे अरूर्व, ॥ ८६९॥ तथापि हाच 
मुख्य धर्म । रेसें मानूनी, आचरे हिंसाकर्मे, । आणि जाणे, कीं, धमाचे वर्म । 
हेंच, जें मी जाणतो. ॥ ८७० ॥ म्हणोनी म्हणे श्रीपती, । की, “अंवथा-. 
बत्प्रजानाति”, । यथावत्मकार न कळोनी, खमती । प्रकर्षे जाणते, म्हणूनी 
जाणे. ॥ ६७१ ॥ ज्या बुद्धीकरूनी । अयथावत्‌ तेंची यथावत्‌ म्हणोनी । 
प्रकर्षे जाणतो, ते बुद्धि लयावरूनी । राजसी जाण. ॥ ८७२ ॥ आतां ऐेसाच 
जाणे अधमीतें, । परी अयथाबत्‌ प्रकर्षे जाणतो, ऐसे भगवते । बोलिले, 
कीं, तर्वता तरततें । नाहीं कळळा अधमदी. ॥ ८७३ ॥ अधम दिसे खस, । 


१४ बामनंपंडिंतकृत 


म्हणूनी निश्चय राजसी बुद्धीच्या नरा; । परंतु विचार 'क्ररितां बरा, । न 
वाटे तो अधमे सास्विकी बुद्धीत, | ८७४ ॥ कीं पक्कज्ञानी अलंत । बाहेरी 
मूढ, अंतरी पंडित, । न वर्जी चांडाळादिपर्यंत । मुखीं पडला तो प्रास गिळी. 
॥ ८७५ ॥ वर्ण पाहतां ब्राह्मण, । त्यास पातिय चांडाळानमक्षण, । हें 
अधर्मलक्षण । नव्हे कैसे £ ॥ ८७६ ॥ ज्यांस ज्ञानकांड अमान्य, । कर्म- 
कांडारचेंची प्राधान्य, | ते त्यास मानूनी सामान्य, | पब्रितची म्हणती. |८७७॥ 
देखोनी याचें आचरण, । करिती पातित्याचें बिवरण; । जरि तो विश्ववंदय- 
चरण, । कर्मठां वाटे पतित तो. ॥ ८७८ ॥ जे अद्वैत मागोते. दूषिती, । 
भक्तिमागोतें उडबिती, । गोष्टी बोलतां बुडविती । वैराग्याची*॥ ८७९ ॥ 
त्यांच्या दृष्टी अधर्म । वाटे त्या ज्ञानियाचें कर्म; । ज्यांस ठाउकें लाचें वर्म, । 
लांस तो अधर्म वाटेना. | ८८० ॥ याकारणें अधर्म जाणें, । ते. अयथावत्‌ 
प्रकर्षे जाणतो, देव म्हणे, । की, यथास्थित जाणतो ऐसें त्यास बाणे, । परंतु 
तें. अयथानतू. ॥ ८८१ ॥ धर्माधर्म ये रीती । कर्मकांडीं जाणे राजस मती, । 
दुसरी बर्णील श्रीपती । क्ञानकांडीं बुद्धि राजस जयाची. | ८८२ ॥ “यया, 
धममधर्मे "च? या चकारेंकरूनी । धर्म जाणें, तैसा अधर्मही » म्हणोनी, । 
. &कार्य चाकायंमेव च" म्हणोनी दोनी । चकार या 'चरणीं यास्तव. 
॥ ८८२ ॥ कीं, कार्य जाणे जैसें, । अकाये कारणही जाणे तेसें | एका 
'वुकारें ऐसं । बोलिला देव. || ८८४ । दुसरिया 'वकारेंकरूनी ।) हा वेगळा 
जो ज्ञान अयथावत्‌ प्रकर्षे जाणे म्हणोनी, । भगवत बोलेल आतां येथूनी । 
बुद्धि हानकांडीं ज्याची राजस तो ऐसा. ॥ ८८५५ ॥ कीं, कार्य जड म्हणूनी 
जाणे, । तरी हें नव्हे कोण म्हणे ! । परी यथावत्पकारें नेणे, । अयथावत्‌ 
प्रकर्ष जाणतो. ॥ ८८६ ॥ तें केसे£ म्हणोनी । अजुन पुसे, तों एवशर्ब्दे- 
करूनी । 'कार्यमेब प्रजानाति? रेसा अन्वय सुचवुनी, । म्हणे देव अयथा- 
बतू. ॥ ८८७ ॥ कीं कायोतें कायेची जाणतो, । आणि कारणासी ऐक्य 
नाहीं म्हणतो. । एवंच, जडेक्य नव्हे, रेसाच बाणतो । बोध त्यातें अयथाबत्‌, 
॥ ८८८ ॥ कीं, पट कार्य, परी तंतूची असे, । जरी पटतं स्पष्ट दिसे, । 
कार्य जाणती ज्ञानी ऐसे, । ते ज्ञान त्यातें आहे म्हणावें यथावत. ॥ ८८९ ॥ 
कीं, कार्य दिसे, परी ! कारणची जाणे ऐसी बरी । बुद्धि राजसी नव्हे, की, 
जाणते खरी । कार्य म्हणूनी कायोतेचि परी .अयथाबत्‌. ॥ ८९० ॥ पव- 
शब्दे “का्येसेव । अयथावत्मजानाति” म्हणे देव, । अर्थ ऐसा दाकी 


१८ अन्याय] ययार्थदीपिका, १ज्भँ 


देवाधिदेव, । कीं, कारणैक्य नेणे, कार्यच म्हणे, ॥ ८९१ ॥ एवंच कार्व' 
प्रपंच सकळ, । खोपादान कारणची आहे केवळ, । ऐसें नेणे, त्यांच्या बुद्धीस 
मळ ॥*रजोगुणाचा. ॥ ८९२ ॥ आतां अकार्य म्हणजे कारण, । जें सवे 
त्रिगुण कार्य होऊनी निरुण, । याची कारणपणाची जाणे खूण 1 श्रवणद्वारा, 
परंतु अयथावत्‌.. ॥ ८९३ ॥ येथेंही एवशब्दे “अकार्येमेव । अयथाव- 
वजानाति” ऐेसा देव, अन्वय सुचवी देवाधिदेव, । कीं, कारणातेंची 
, जाणे परी अन्यथा. ॥ ८९४ ॥ “अकार्यमेव प्रजानाति? । म्हणिजे कार्य 
नव्हेच तें कारण म्हणूनी मती । लयाची जाणे, कीं, अघिष्टानरीती । बिवर्त 
कार्यही हेंच, रेसें नेणे यथावत, ॥ ८९५ ॥ कारण नव्हे ते म्हणावें कारण । 
हें कारण वाचकच व्याकरण । एवराब्दे नव्हेच कार्य ऐसें विवरण, । म्हणजे 
जडास ज्रह्मत्व न घडेच, ऐसे जाणतो. ॥ ८९६ ॥ कारणच कार्य बोलती 
वक्षृती, । यास अन्यथा जाणे तो “अयथावत्मजानाति” । एवशाब्दे 
एंसं श्रीपती । येथे सुचवी भेदमत. ॥ ८९७ ॥ कीं, कारण ब्रह्म जाणे 
आयकोनी, । परी भेदशासत्र पडले कानीं, । त्रक्म प्रपंच न घडे म्हणोनी, । 
ऐसें अयथावत्‌ प्रकर्षे तो जाणे, | ८९८ ।। प्रपंचाकारें ब्रह्म दिसे, । प्रवाह 
रेसा अनादि असे, । म्हणूनी सर्वे कार्यही ब्रझ्तत्वें गवसे, । लातेंची कळलें 
म्हणावें कारण. ॥ ८९९ ॥ सखये ब्रश जग नसतें, । तरी परोक्ष अपरोक्ष 
ते नुसते । कळतां, कळलेंसं दिसतें । त्या बुद्रिमंतास कारण. 
॥ ९०० ] प्रपंच तेच आपण । कार्यरूषे दिसे कारण, । ऐसी कार- 
णाची दिसे खण, । तोची कारण जाणे म्हणावा यथावत. ॥। ९०१ ॥ खंच 
कायोवेगळे कारण । जाणे, आणि मानी आपणास निपुण, । याच्या बुद्धीची 
: अजुंना ! खूण । जाण राजसी म्हणोनी. 1 ९०२ ॥ कोणी जाणोनी अद्वैत, । 
जडावेगळा आत्माही समजले निश्चित, । परी जड नश्वर अंतवंत, । म्हणूनी 
मिथ्या म्हणती नश्वरतवें. | ९०३ ॥ परंतु जड सर्वही तरक्ष, याचें न 
जाणती बर्म, । कीं, जे मिथ्या त्यांत कैसं सय परम : । ते अपरोक्ष लातें न 
जाले, ॥ ९०४ ॥ ओळंखिठी जरी दसोडी, । तो तंतूची सर्व पासोडी । 
ऐसे जाणे, तोची सोडी । भेद कार्यकारणाचा. ॥ ९०५ ॥ दसोडी तंतु 
जाणे, । पासोडींत स्रार्चे रूप नेणे, | उगाच आयकोनी मिथ्या म्हणे । 
पासोडी्ते. ॥ ९०६ । भूमंडळीं ऐसे नेणो किती ! । 'जड नव्हे न्रक्म' म्हणती; | 
बाणि चिदात्मा जंडनिषे्धे जाणती, । लांचीही गणती यांमध्ये. | ९०७ ॥ 


१ वाममपंडितडत 


आसो. *अयथधावतलानाति! ! या छोकीं म्हणे श्रीपती, ३ कितीएक येथें 
ऐसें वाखाणिती | कीं संशययुक्त जाणतो. | ९०८ ॥ जरी म्हणावें अन्यथा, | 
तरी धर्मास अधर्मत्वें जाणे म्हणावे सर्वथा, । तो. उत्तरछोकी तामसबुद्दीची 
कथा, । तेथे अधर्मास धर्म म्हणे ते तामसी. || ९०९ ॥ येर्थ तद्विपरीत अर्थ । 
बोलावयाकारणे तदर्भ । संशययुक्त जाणे ऐसा वाक्‍्यार्थ । कोणी बोलती. 
॥ ९१० ॥ परंतु संशययुक्त जो जाणे, | तो 'मी जाणतों' रेसें न म्हणे; । 
जो तत्त्व संशायरहित बाणे, । तोवरी तो नेणताच ला गोष्टीचा. ॥९११ ॥ 
प्रथम संरययुक्त भलता जाणे, । परी संदेह दूरी व्हावा म्हणे, । त्यास 
निःसंशय जेव्हां तें बाणे, । तेव्हां तो या प्रकाराचा जाणता. | ९१२ ॥ हेंद्द 
असो 'प्रजानाति” । म्हणूनी म्हणतो यदुपती; । अयथावत्‌ प्रकर्षे जाणे, 
तरीच मती । राजस बोलिली तयाची. | ९१३ ॥ याचा समजला अर्थ । 
भगवत्सनिधिप्रतापे पार्थ, । कीं भगवत्सनिधानेंची जे समथ | ते ऐेस्म., 
श्होकार्थ समजले. | ९१४ ॥ धर्मरूपंची जाणे धर्म, । अधभरूपें अधर्म, । 
कार्य कारणही जड आणि अहम । जाणे प्रकर्षे, परी ते अयथारवंतू. | ९१५ ॥ 
प्रकर्ष जाणतो, । म्हणजे “बरें खरें मी जाणतों,' म्हणतो; । परी सर्वज्ञ भग- 
वंत बोलतो । अयथाबत्‌ म्हणोनी. ॥ ९१६ ॥ ऐसा ज्या टीर्केत अथे, । 
तेची टीका यथार्थ; । अर्थास बाध लागे, तो व्यर्थ, । की, गीतावचन सर्वे- 
ज्ञाचे. | ९१७ ॥ बाध लागे वचना, । जो सर्वज्ञ, तो ऐसें बदेना. । जो 
बाधित अर्थ बोले, सास रचना । न कळे बाक्य़ाची, जाणावें. | ९१८ ॥ 
या दों बुद्धींचे दोन प्रकार, । ऐसे, कीं, राजसी ते सच्छास्रानुसार । कर्मकांड- 
ज्ञानकांडविचार । जाणे कीं 'मज कळतें हेंची सथय.! | ९१९ | परी सर्वज्ञातें 
असंमत । जरी सन्छाखरीतींच तें निश्चित, । की, दीघेदृष्टीरहिंत | अयथा- 
वत्पकार अल्पदृष्टी. 1 ९२० ॥ सोडोनी सच्छास्ररीती, । असच्छाल्र धरूनी 
तामसी मती, । अधमसा दिसोनी त्याप्रती । धर्मची मानी तमोगुण. | ९२१॥ 
असो हे बुद्धि ऐसी राजसी । सांगोनी, आतां जे तामसी । बुद्धि राहिली, ते 
ऐसी । सांगतसे या शोके. । ९२९ । 


अधघमे घर्ममिति या मन्यते तमसावूता । 
सयाथोन्विपरीतांत्य बुद्धिः सा पार्थ तामखी. ॥ ३२ ॥ 


अगा ! अजुंना! जो अधर्म, । लातेंची जे मानिती घर्म | निषिद्ध जे 
विकमे, । सत्कमे मानी तयातें. ॥ ९२२ ॥ श्रुति आगि* स्मृती । जें ळे 


१८ अन्याय] यथारथदीपिका १ 


कर्म निभधिती, ]४ते तें मानी घमेरीती, । शाबरादि भेत्रउपासना धर्म वाटे, 
॥ ९२४ ॥ जारण, मारण, मोहन, । वशीकरण, उचाटण, स्तंभन, । हें 
सर्व नरकाचे साधन । धम मानी. ॥ ९२५ ॥ बुदिक्षति सत्ताची । हे 
गोषी शाखसिद्ध साची, । परंतु बुद्धीस तमाची । भ्रांति करी आवरण ऐसें. 
॥ ९२६ ॥ याकारणें पांडुसुता ! । बुद्धि ते तमसावृता, । भगवंत म्हणे, 
कीं, हे वाती । जे तमे बदृष्टिळी तिये बुद्धीची. ॥ ९२७ ॥ आतां तामसी बुद्धि 
ज्यांची, । प्रवृत्ति वेदी शास्त्री नसेल लांची, । ऐसें म्हणावें, तरी केंची । 
बुद्धि रेसी तयांठा ? ॥ ९२८ ॥ कीं जो अभधमे, । याचें नांव ठेवूनी घे, । 
करूं नये तेन्कर्म । मग करी. ॥ ९२९ । तरी कल्पित नवे आगम, । ते 
पुरातन, रेस मोहरूप तम । निश्चय उपजवी, तों त्या आगमास निगम । 
आणि पुराणें सदा विरुद्ध, ॥ ९३० ॥ निष्टा कल्पित आगमीं, । लया भागमास 
"विरुद्ध जें निगमीं, । तें कळे, परंतु पांडिल्यबळें दुरागमीं । अर्थे बाखाणिती 
विपरीत. 1 ९३१ ॥ धर्म मानी अधमोतें, । येथ सुचविले कल्पित आगमातें, । 
कीं, प्रमाणपूर्वक जं कर्म, लातें । म्हणावें धर्म. ॥ ९३२ ॥ प्रबळ जुद्धीमध्ये 
तम, । ल्या तम प्रमाण ते आगम, । तीं त्या धमोते निषेधिती निगम, । 
आणि सदागम पुराणेंही. ॥ ९३३ ॥ म्हणूनी या संबोचे अर्थ विपरीत । 
वाखाणिती स्वमतसंमत, । कीं, श्रद्धा आगमींच त्यां अथंत, । बुद्धि तमसाबूता 
त्यास हेतू. | ९३४ ॥ हृदयीं धरोनी भाव ऐसे । “सर्वार्थान्विपरीतांश्व” 
म्हणतसे, । कीं, अथ बिपरीत होती, जैसे । सर्व सच्छाल्लें जाणे ये रीती. 
॥ ९३५ ॥ आणि “सवोथोन्वबिपरीतांश्व” म्हणोनी । या चरणी हें सु- 
चवी, कीं, या 'चकारेंकरूनी, । च म्हणजे आणखीही ऐसें, म्हणूनी यावरूनी 
ज्ञानकांडीं ऐसी बुद्धि ज्यांची ते आणिखी. ॥ ९३६ ॥ “सर्व खल्विद 
ब्रह्म” । जडब्रह्मेक्य बोळे निगम, । प्रबळ ज्या बुद्धींत तम, । तीस बाठे कीं 
हें घडेना. | ९३७ ॥ आतां देव बोळतो तरी, । अथे योजिती यापरी, । 
कीं अह्म सरवोच्या अंतरीं । व्यापक म्हणूनी श्रुति सर्व त्रह्म म्हणतसे. ॥९३८॥ 
हा अर्थ विपरीत । कीं आकाशही व्यापक * निश्चित, । म्हणूनी “सर्व खल्वि- 
दमाकाशं” रेसें बोलणें उचित । जरी होय, तरी उचित श्रुलर्य.॥ ९२९ 
बेद म्हणजे इेश्वराचें । सर्वेहपणाचें बोलणें साचें, । व्याख्यान अनुचित 
तयाचं, । तं म्हणावें * विपरीत. | ९४० ॥ आतां वापीमध्यें जळची सारें । 
लोक म्हणती, या प्रकारें । इथ्यादि दृष्टांताच्या आधारें । संपादिती उचितत्व. 
$ ९४१ ॥ परी/ज्या युक्तींकरूनी । श्रुलथ सावे, ला. सोइनी, । न सावे 


श्ज्ट वामनेपॅडितकृत 


या थुक्ती धरूनी, । विपरीत करिती अंथोतें. ॥ ९४२ ॥.की, 'बापी जळ' 
रेस कषण । बोलेळ £ आणि ते श्रवण । मानीळ कोण प्रमाण ? । जळ्ची गार 
निश्चित, ऐसें श्रुति म्हणे. | ९४३ ॥ “सर्व खल्विदे जह” । “पुरुष 
एवेद॑ सर्व” म्हणे निगम, । खलुराब्दे एवशर्व्दे परम । निश्चय करिती 
शपथरूपे. | ९४४ ॥ 'अह्म सवे खलु? म्हणती निगम, । ते म्हणती सर्वी 
ब्यापक असे अहम, । दैतप्रमाणाच्या बळावांचूनी श्रम ॥ बिपरीतार्थी ते करिती. 
॥ ९४५ ॥ असो लांचे दुषण, । मतची त्यांचें बोले जगद्भषण, । बेद 
बोलती सर्वपण, । हे सर्वी न्यापकत्व विपरीत वाखाणिती. ॥ ९४६ ॥ “तर्त्व- 
मसि” म्हणती श्रुती, । 'तो इंभ्वरची तू! ऐसें उपदेशिती, । 'तो तूं 
न होसी! म्हणती, । इल्यादि सर्व अर्थ विपरीत. ॥ ९४७ । सवे भ्रक्ष 
म्हणती श्रुती, । गीतेंत “बासुदेव सवे! म्हणे श्रीपती । भागवतीं उद्धवाप्रती । 
रसाच उपदेश. ॥ ९४८॥ बेदी भारती रऐेसींच प्रमाणं, । रेसींच अदैत बोलत, 
पुराणें, | तें न घडे म्हणोनी गाऱ्हाणे । भेदवादियांचे सववत्र. ॥ ९४९ ॥ 
स्वयुक्तीस युक्त न पडे, । तो अर्थची म्हणती न घडे, । बेद म्हणती हें 
ठायीं न पडे । गुरुमुखावांचूनी. || ९५० ॥ गुरु उपदेश करी, । शिष्य गुरु- 
' भक्ति ल्याउपरी, । जैसी इेश्वराची, तैसीच करी, तरी । गुरु बोलिला ते प्रकाशे, 
श्लृति म्हणे. ॥ ९५१ ॥ 

यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरी । 

तस्येते कथिता ह्यधाः प्रकाशन्ते महात्मन: ॥ 

श्ुत्यथ मार्गे विशद । जाला बहुतां स्थळीं प्रतिपद, । प्रस्तुती गुरुभक्तीं- 

करूनी म्हणती बेद । गुरुच बोलिला ते अर्थ प्रकाशती. ॥ ९५२ ॥ उप- 
योगीं हेंच प्रस्तुत, । कीं, गुरुभक्ति करितां जें कळे अद्वैत, । तें बेद बोलती, 
त्याचा अधे विपरीत । करिती कीं नये स्वानुभबा. ॥ ९५३ । ज्यांची 
बुद्धी ऐसी, । तेही म्हणावी तामसी; । हें असो; आतां सात्तविकपृति कैसी £ । 
तें आईक, या भावें बोठतो हा छोक. ॥ ९५४ ॥ 

श्रत्या यया धारयते मनःप्रार्णदियक्रियाः । 

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी ॥ ३३ ॥ 


पाथो ! ज्या धारणेंकरूनी । मनप्राणइंद्रियांच्या क्रिया जझची म्हणोनी । 


शशवाय की “000 (तककाणतकताकककक्कनक क हती ्यळक मोळक” 


१. अ० ७, हो० १९. 


प रवनटमकटाीन यकत पकट. कामत आयक आकाय. च्व्रंनमकमयवमाननजामचाचयाडआिकभभणमाडॉमक म, 


१८ अन्याय ) यधार्थदीप्रिका १ 


घरिजेखती, कीर्‌ नग न स्फुरती हेमावांचुनी, । तैशा क्रिया बिना अज्ञ. 
॥ ९५५ ॥ ते नग सकळ जेंबी हेम, । तैसा क्रिया सर्वही अंश्ञ हा नेम, ! 
परी ब््या धारणेनें धरिजेताती सप्रेम, । अझत्वे ते धारणा पाची ! * सात््विकी 

॥-९५६ ॥ प्रत्ति अथवा निवृत्ती । जे न विसरे गोष्टी भलती चित्तश्ती, | 
ले घारणा म्हणावी; त्यांत सुप्रदत्ती । चित्ती थारे, तेच सास्विकी घारणा. 
॥ २१०७ ॥ तथापि ब्रानहीनांची धारणा । ऐसी, कीं, तत्व कळले नाहीं 
अंतःकरणा, । दृत्ति तयांची धरी जरी सात्विक आचरणा, ।! तरी जडत्वेंची 
जेडपणा ते धरी. ।। ९५८ ॥ स्फुरती मनप्राणेंद्रियादिवृत्ती । या जडाची 
ज्या चिद्वस्तूकरूनी स्फ़ती, । तोची या दृत्ति, ऐसे. जाणणे मती । धारणा 
जञडाचीच ते. ॥ ९५९ ॥ कारणदृष्टी कार्य दिसे, । तेव्हांच जडपण दृष्टींत 
नसे, । जडत्व चित्स्वरूपीं वसे । कनकीं जैसा अळंकार. | ९६० ॥ सुवणोचें 
आम्रफळ । कायेदष्टी पाहे बाळ; । दिसोनी न दिसे सोनें केवळ, । फळची 
दिसतें म्हणावें. | ९६१ ॥ तेव्हां जितका जडविषपय आकार, | तो तमाचाच 
प्रकार; । इदििये रजोगुणविकार, । त्यांची धारणा न म्हणवे सात्तविकी 

॥ ९.६२ ॥ म्हणूनी धारणा शुद्धा सत्त्वाची । तेची, जे सबोत्मनिष्टाची, । 
कीं त्या धारणेंत अवधी सत्ताच साची । स्फुरे सत्व चेतन्ययोगॅकरूनी. 
॥ ९६३ ॥ तेच अव्यभिचारिणी, । जीकरितां योगेकरूनी मनआदिकांची 
करणी । स्वरूपची म्हणूनी अतःकरणीं । घरिजेतसं. ॥ ९६४ ॥ यांत 
मनाची क्रिया कल्पना, । एकची मन होर्त आकार नाना, । परंतु लेशही 
चित्स््रातिविना । स्मरेना मनातं. ॥ ९६५ ॥ पृथ्वीवरी उभी सेना, । सेनाच 
पाहतां पथ्वी दिसेना; । सेना जातां, प्रथ्वीविना । कांहींच न दिसे दृष्टीते. 
॥ ९६६ ॥ कल्सूनी कल्पनाच पाहे, । स्मृति चित्सरूपाची न राहे; । परी 
कल्पना मोडतां, तेंची आहे । ज्यावरी होती ते कल्पना. | ९६७ ॥ परी हा 
निपट एकदेशी दृष्टांत, । आत्तां तरग जैसे सागरांत । उठती, राहती, क्षणांत, । 
तेव्हां नसे कांही, जळच असे. | ९६८,॥ मन कल्पी डगर, । ते तरंग 
विना सागर । न दिसती, न असती तेव्हां परात्पर | चित्सागरचीं तो अकचे 

॥ ९६० ॥ कळलें ऐस अतःकरणा, । आणि नसतां या अनुभवाची धारणा, 

मन अवलबूनी विस्मर्णा । यथापूर्वे कल्पना करू लागे. || ९७० ॥ कल्पना 
सकळ विषयांची । ते सृष्टि अवघी तमाची, । वसती लिंगदेही राजसा 
इंद्रियांची, । त्या/ इंद्रियव्ततीस दिसे कल्पना, ॥ ९७१ ॥ ते रजतमयुक्त 


टप बामनपॅडितळृत 


भॉरीगा ! सात्विकी म्हणवेळ कवणा : । क्ञानीही कार्यात करणा । न पाहे, 
तरी लोही नव्हे सात्विकी. ॥ २९७२ ॥ धारणा सात्विकी हे राहे, । तरी 
करयना आत्मखरूपची पाहे; । ते जडत्वदृत्तीते न साहे, । पाढे खबधा 
ब्रिदार्मा, 1 ९७३ ॥ सुवरणदृष्टी नसे नग, । अशदष्टी नसे जग; । कारणदष्टी 
कार्य पाहता, मग । जडत्व केंचे £ ॥ ९७४ ॥ एवंच सवेही अहांडरचना । 
तैसीच मनांत केळी कल्पना, । परंतु चित्मुवर्णची ते अलंकार नाना । योगी 
पाहे, ते धारणा सात्विकी. | ९७५ ।॥ आंत बाहेर नगीं, । तेसं अंत 
बाहेर अर्ध जगीं, । मनें कल्पूनी योगे योगी । सात्तििकी धारणेनें पाहतो. 
॥ ९७६ ॥ जडत्वास न उरे अवकाश, । जडज्वाळा चिदमिप्रकारश, । सस्व- 
योगें योगी पाहे सावकाश, । सात्तििकी धारणा ते लाची. ॥ ९७७॥ 
अनुभव जों हा अंतःकरणी, । तोवरी धारणा अव्यमित्रारिणी; । जडत्वें आकार 
पाहे ते व्यमिचारिणी, । योग नसतां. ॥| ९७८ ॥ याकारणें म्हणे चक्रपाणी, | 
कीं योगेकरूनी जे अव्यमिचारिणी, । क्रिया मनाच्या अंतःकरणी । धरिजेताति 
ऐशा तीकरितां. ॥ ९७९ 1 ते सात्त्विकी धारणा प्रथम । भभ्यासेंकरूनीच 
जोडे, तेव्हां त्रझ । सर्वदा चराचरी स्फुरे, जैसें हेम । नाना नगी. ॥ ९८० ॥ 
"कल्पूनी ध्यातां प्रपंचास, । कल्पित बाह्यांतर योगियास । आत्माच एक दिसे, 
जो जगन्निवास, । अव्यभिचारिणी तेव्हां बाणे धारणा. | ९८१ ॥ जे ऐसी 
योगेंकरूनी अंतःकरणी । प्रथम धारणा अब्यभिचारिणी, । ते जाणावी अ- 
भ्यासरूपिणी, । मग न सुटे सर्वदा. ॥ ९८२ ॥ मनें केली जगकल्पना, । 
हेमची नग, तैसा स्वयें ते रचना, । तैसीच हे ईश्वराची नाना । कल्पना 
जगदाकारेंकरूनी. ।। ९८२ ॥ सबाह्य आपणची जगीं; । सोनें जैसे नाना 
नगी, । कीं सांगरची नाना तरंगीं, | तैसें देखे जगीं आपणातें. ॥ ९२८९ ॥ 
हा वेध लागे अंतःकरणा, । ते अखंड सत्त्वाची धारणा; । चराचरी पाहणें 
आपणा, । हेची धारणा सात्विकी. | ९८५ ।। धरिजेताती अव्यमिचारिणी 
करूनी । मनाच्या क्रियायोगेकरूनि, म्हणोनी । देव बोले दोन्ही दशा सुच- 
वूनी ।) धारणेच्या, ॥ २९८६ ॥ प्रथम अमभ्यासे मानसध्यान, । मग ठसावे 
जगदात्मक ह्लान, । तेव्हा सकळ जडभान । बह्मची वाटे. ॥ ९८७ ॥ आत्मा 
अरह्म निर्गुण, । परी चिच्छक्तीनें चित्स्फुरण, । तया चित्स्फुरणें जडपण । स्फुरे, ते 
मनची चिच्छक्ती, । ९८८ ॥ मन जिकडे घांवताहे, । तिकडे चित्सरूप जड 








१, बृत्तीर्ये' असा पाठ भाढळतो. 





१८ अध्याय ] शक्र 


पाहे, !“दढान्यासैध्यारणा रेसी राहे । योगेकरूनी, | २८२ ॥ तेची अब्य* 
भिचारिणी; । म्हणिजे जंरी घारणा राहे जडपणीं, । तरी ते. होय व्यभिचा 
रिण । अव्यमभिचारिणी हे घारणा. | ९९० ॥ मन घांबे ते मनासी क्रिया, । 
जढ आकार कल्पी हे लाची विक्रिया, । योगे आणि अव्यभिचारिणी भारणे- 
करूनिया । क्रिंया विक्रिया ब्रह्मची वाटती. || ९९१ ॥ चित्स्वरूपावीण । 
न दिसे मनाचे मनपण, । त्याचवरी मनाचे घांवण, । दृष्टि जैसी धांवे आश्रय 
. सूमैप्रकाश्याच्या. । ९९२ ॥ सूर्यप्रकाशेंची पाहे जळाभास, । जग जग- 
भिवास तैसे स्फुरे मनास; । सकल्पनेनें इश्वर कल्पितो जगास, । 
मन ऐसें पाहे, हे क्रिया मनाची जे धरी, ॥ ९९३ ॥ ते सात्विकी 
घारणा जाण; । आतां क्रियाशक्ति दशविध प्राण । चिदषिष्ठानावीण 
उठाण । वायूस कैंचें £ । ९९४ ।। बायूचा स्पशगुण, । तो स्पश न कळे 
'चित्मकाशावीण, । तैसें वायूचे वायूपण । केंचें तयाबांचुनी ११ ९९५ ॥ 
त्वगिंद्रियाते वायु स्पर्शेतो, । तो स्पर्श ज्या चत्स्वरूपें स्फुरतो, । ते ल्या वायूतें 
भ प्रकाशी, तरी तो । लागे कैसा त्वर्गिद्रियाते2 ॥ ९९६ ॥ प्रकाश दीपाचा 
नयनीं, । दूरी अंधकार वनीं, । वन तं प्रकाशाबांचुनी । स्वप्रकाश नयनांसहदी 
दिसेना. ॥ ९९७ ॥ सूर्यप्रकाश दिवसा । नेत्री आहे जेसा, । वबनापर्वताब- 
रीही तैसा, । तरी वनपर्वत दिसती नेत्रातं. ॥ ९९८ ॥ नेत्री रूपीही ज्योति 
असे, । तरी नेत्रांस ते रूप दिसे; । तैसा सवे इंद्रियांत जो चित्मकाश गवसे । 
तोची वसे सवी विषयांत. ॥ ९९९ |॥ एवंच प्राण अवघे अरूप, | परी यांच्या 
प्रत्ययाचें जं जे रूप, । तें ते प्रथया नये बिना चित्स्वरूप, । हा अनुभव 
जाणती जे अपरोक्षानुभवी. | १००० | प्राणाचे ऊध्ये गमन; । अधोगमम 
तो अपान; । अंगें पसरणे, गोळा करणें, तो व्यान; । सम करी समान, 
जं खादलें प्याले, तयातें. | १००१ । ऊर्ध्वमुरखे कंठाकडे फुगारा, । जो 
घरी पोटांत वारा, । लया प्राणाचिया प्रकारा । उदान नामें जाणावें 
॥ १००२ ॥ नांगनामक प्राण म्हणती, । उद्गार ज्याकरितां येती; । नेत्रांची 
पाती, झांकती उघडती, । तो कूर्म; | १००३ ॥ शिंका ज्याकरितां येती, । 
कुकल म्हणोनी त्यास म्हणती; । ज्याकरितां जांभया देती, । तो म्हणावा 
देवदत्त; || १००४ ।॥ न सोडी मेलियाही शरीरा, । धनंजयनामक सर्वगत 
तो वारा, । या प्राणाच्या दर्श क्रिया ज्ञानिया चतुरा । आत्माच दिसती 
॥.१००५ ॥ तैश्याच श्रोत्रादि इंद्रियांच्या क्रिया । शब्दादि बरिषयम्राहका अव- 
घिया, । याही बची म्हणूनी घनंजया ! । परिजेताती सात्विकी धारणेकरूनी, 


१ बामनपेडितकृत 


॥ शै००६ । योगॅकरूनी ते धारणा । अव्यमिचारिणी बागे. भंतःकरणा, । 
कार्यात पाहतां उपादान कारणा, । व्यमिचार कार्यजडपणाचा मग नसे. 
॥ १००७ ॥ जलवे पाहतां गार । जलची, कठिणत्वरूप मिथ्या विकार, । 
ऐसा शब्दादि जडव्यवहार । चित्सवरूपची अवघा. ॥ १००८ ॥ घारणेंत 
दुसरा प्रकार । न दिसे, तेव्हा केचा व्यमिचार ? । जाणावा हा बिचार | 
अव्यभिचारिणी धारणेचा. ॥ १००९ | ध्वनि मेघाचा गगनीं, । तो स्फुरे 
लाच चिद्दस्तूकरूनी, । सचेतन चित्त होऊनी कानीं । ज्या चिद्वस्तून आयके. 
॥ १०१० ॥ एवच जें कानीं, मनीं, । तेंच चेतन्य गगनीं, । तेंची असे 
अधिष्ठूनी ध्वनी, । अधिष्ठनी लहरी सिंधु जैसा. ॥ १०११ ॥ घ्वने गोड कीं 
कठोर, । लहान अथवा थोर, । तार, मद्र, कीं घोर, । ध्वनीमध्यें प्रवेशुनी 
बुद्धि हें जाणे. ॥ १०१२ ॥ आत्मवस्तुविरहित । हे कांहींच न कळे नि- 
श्चित, । आमाच त्या ध्वनीबाहेरआंत, । उदक गारेत ये रीती. ॥ १०१३ |_ 
गारेचें कठिणपण । जल्ची आहे, जें अत्यंत मृदू आपण; । तैसं शब्दाचे 
जडत्व स्फुरण । स्वयें चिदात्मा. | १०१४ ॥ त्यास नाहीं अंत, । तो स्वये 
भनंत, । परतु मन धांवे जेथपर्यंत, । प्रत्यया ये तेथवरी. | १०१५ ॥ सूर्य- 
प्रकाश सर्व टोकीं, । परी दृष्टि जेथवरी अवलोकी, । अनुभवा ये तेथपर्यंतच 
की, । सर्वत्र असोनी तेज सूयोचे. ॥ १०१६ ॥ तैसा ध्वनि उमटे 
जेथे, । मन धांवे चित्मकाशाचवरी तेर्थे, । तो ज्या आत्मयाकरितां 
सचेतन देहीं येर्थे, । तोची गगनीं मेघध्बनींतही. | १०१७ ॥ पर्वताम्रीं तरु 
दूरी, । तेथवरी सूर्यप्रकाशाचबरी । दृष्टि धांवे, आणि त्याची तेजें बरी । पाहे, 
तों तेंच तेज येथेही दष्टींत, | १०१८ ॥ रऐसीच जवळी आणि दूरी । दृष्टि 
धांबे भानुप्रकाशाचवरी, । परी दृष्टींत तेजांत बाह्यांतरी । प्रकाशूनियां अवघियां 
असे आत्मा स्वप्रकाश. ॥ १०१९ ॥ रूप दूरीळ, लावरी । दृष्टि बसे, पाहे 
बरी, । आणि सूर्यप्रकाश प्रकाशली खरी, । परी इतकींही प्रकाशलीं एकाच 
आत्मयाकरितां. ॥ १०२० ॥ आणि आधीं नगीं सफुरे हेमरूप, । तैसें रूप- 
मात्री आधीं स्फुरे अरूप, । जें नेत्रांस चित्खरूप । ' असे देहीं प्रकाुनी. 
॥ १०२१ ॥ तरग धांबे जळाबरी, । तैसी दृष्टि चित्सरूपावरी; | ह्वा दृष्टांत 
द्याबा, परी । जल तरंगाच्या ऊर्ध्वभागीं दिसेना. ॥। १०२२ ॥ समुद्रमध्यभागी 
लहरी, । तिच्या नवही दिशा भरी । जळचि, आणि तेंही जळची परी, | वरी 
दशम दिशा जळरहित. ॥ १०२३ ॥ दृष्टि खरूपा एकपणे, । आणि खरू- 


१८ अन्याय] यथार्वदीपिका 4. 


पाचवरी घांबणे, % हे साधले, परी पडलें इतके उरणे, । कीं, दृष्टीस ऊर्ध्वमागीही 
तें खप्रकाश. ॥ १०२४ ॥ म्हणोनी दशदिशा सूर्याचा प्रकाश, । तोच दृष्टीत 
आजि लया प्रकाशी सावकार । दृष्टि धांवे; तरी उणेपणास अवकाश । हाच, 
कीं, दृष्टी तेज नव्हे. ॥ १०२५ ।॥ तरी आतां काय करावें! । सर्वसाम्पास 
काय आणावें ? । त्रझ रेसेंची; दुर्ज प्रथक्ष असावें, । तरी तें पावावे सर्वसाम्य 
॥ १०२६ ॥ एखंच एकदेशी दृष्टांत, । त्यांत अधिक साम्य सांपडे जेथपर्यंत, 
तें ध्यावे; कीं, तोची दृष्टांत उत्तम अलंत, । ज्यांत अधिक साम्य सांपडे, 
॥ १०२७ ॥ जरी नसते प्रमाण वेद, । आणि अनुभवा न येता अभेद, 
तरी दूरी न'होता हा खेद, । वेर्दे अनुभवे सांभाळिलें. ॥ १०२८ ॥ नव्हे 
बाकूक दोडका, । कीं, फोडोनी दाखत्रावा अनधिकारिया लोका; । अनुभवी 
जाणती, कीं, उत्तमश्होका । ठावें देवास, ज्याणें दिधला स्वानुभव. ॥१०२९॥ 
रेसेंच त्वर्गिद्रिय । ज्या वस्तूने जाणे स्पहीप्र्य, । त्या वस्तुप्काशेंच स्पर्श- 
विषय । प्रकाशला, जेंवी पट तंतूने. ॥ १०३० ॥ उदकांत रोल युण, । 
अम्नींत उष्णपण, । कठिणत्व, म्रृदत्व सर्वही आपण । दष्टाच असे, 
॥ १०३१ ॥ तैसीच रसना, । रस कडू .गोड ज्याबिना । सर्वथा चाखो 
शकेना, । तोची आत्मा ला रसी. ॥ १०१२ ॥ प्रतिमा साकरेची अवधी 
साकर, । साकरेचीच रसना सुदर, । फेणी साकरेचीच सूक्ष्मतर । रसनेवरी 
प्रतिमेच्या. ॥ १०२३ ॥ आकार तिन्ही असत्य, । साकर तिषह्ींत सथ, । या 
अनुभवापुढें पांडित्य । राहिलें समूळ तकोर्चे. ॥ १०३४ ॥ तथापि प्रकाश 
नेत्री असे, । ताच प्रकाशे रूप दिसे, । तैसा इंद्रियां विषयांत जरी चिदात्मा 
बसे, । तरीच ये प्रत्यय दोहींचा, हा तर्क. ॥ १०३५ ॥ याच प्रलयें प्राणे- 
द्रिय । जाणे सुगंध दुर्गंध निषय, । नये विना चिद्वस्तुप्रलय । दोहींचा. 
॥ १०१६ ॥ मातीच्या रांजणीं उदंड । घातळे आणूनी मृत्पिड, । प्रलय 
दोहींचा नये अखंड । गृत्तिकेविना, ॥ १०३७ ॥ प्रतिमा चंदनकाष्ठनिर्माण, । 
तें चदन, आणि चंदनची तिचें घ्राण, । चंदन ळाविलें अंगास याचें अबघ्राण । 
होतेंच ठिंगदेह जरी असता. || १०३८ ॥ अक्ल व्यापक असे, । परी भोग 
घ्यापकास न दिसे, । व्याप्यास गवसे काये काँ जं कोठेंही नसे । सर्वसाम्य 
दृष्टांती. ॥ १०२९ ॥ ऐसीं पांचही ज्ञानेंद्रिये, । रेसीं पांच कमद्रिर्ये, । स्फुरती 
आत्मप्रसर्ये । इंद्रिये आणि कर्मेही. ॥ १०४० ॥ ज्या प्रकारे वाचा हाले, । 
ते जे कांहीं शब्जू बोले, । ला बोलांत बुद्धि डोळे । कोणा आणिका प्रकाशे : 





शटर 


॥ १७४१ ॥ बुदुद जळींच उठती, । क्षणांत लाच उदर्शी, फुढती, । परी 
जल्यवांचूनी ते न दिसती, । आदि भंत सबाह्य जळ सारें. ॥ १०४२ ॥ 
शग्द उठतो ज्या प्रकार्शेकरूनी, । ला प्रकाशेच कळे शब्द म्हणोनी, । कप्णि 
शब्द राहता, स्फुरे प्रकाश तोची मनीं, । बुदबुद फुटता, नयनीं जळ जेसें. 
॥ १०४३ ॥ एवं आत्माच झनब्द, । तोची आत्मा गोविंद, ! तोच, नाम 
याचं मुकुंद, । जो मुक्ति दे अनुभविता ये रीती. ॥ १ ०४४ ॥ बाचा म्हणे 
'ऱशाम, राम,' । तों रामरूपची तें नाम, | कीं न स्फुरे विना आताराम, । 
हें भत्मारामानुमवी जाणती. ॥ १०४५ ॥ ज्या प्रकाशे वाणी । म्हर्णते 
'बक्रपाणी,' । ला शब्दबुदबुदी पाणी । आत्माच अवघा. ॥ . १०४६ ॥ 
भ्रोशन्दे बाचा । म्हणे 'गोपाळ', तो पाळक तिचा, । जो तिला प्रकाशी 
चिदान्मा साचा, । त्या राब्दफेनांत दुग्ध तोची गोपाळ, ॥ १०४७ ॥ वाणी 
म्हणे 'वासुदेव, । तो सर्व भूती, जो वसे देव, । तोची दिसे देवाधि- 
देव । बाचेत. आणि नामांतही. | १०४८ ॥ बाणी म्हणे 'नारायण', | 
अवघाची तो नारायण वाणी इंद्रियादिगण, । त्या नारा जीबतत्त्वार्चे अयन 
आपण, । आणि तोची नामीं स्वये नामवक्ता. | १०४९ ।॥ रज्जु सपाचा 
,अयन, । तेसा नारांचा अयन नारायण; । नर जीव, लाच्या जड तत्तांचा 
गण | तीं नारे, चिदात्मा आश्रय तयांचा. | १०५० | “नारायण, नारा- 
यण, नारायण,' । म्हणतां अबघा नारायण, । कीं, वाणी भाणि नामपरायण | 
बुदबुद एका चिरत्सिधूचे. ॥ १०५१ ॥ म्हणतां 'अच्युत, अच्युत, । तो 
चिदात्मा नव्हे कोणे काळीं च्युत, । तोची वाणी आणि नाम, हें अद्भुत । 
नामस्मरण भक्तांचे. | १०५२ ।। म्हणतां, 'अनंत, अनंत,' । स्फुरे दाऊनी 
अरझांडकोटींचा अंत, । मन पसरे पुढें जेथपर्यंत । अनंत आत्मा यापुढें, 
॥ १०५१ ॥ मुखीं नाम, मन जगीं, । तो अनंतसिंधु अह्मांडकोटीच्या तरंगी, । 
नाममिदूच्या अंतरंगी । तो असे, नवळ काय! ।॥ १०५४ ।॥ ज्याचा ब्रह्मांड- 
कोठींत नसे अंत, । तो वबार्चेत नामांतही अनत, । अनुभव हा 
» कोठपर्यंत । अनंत नामाचा बोलावा? ॥ १०५५ ॥ इतरही शब्द आणि 
कान । हे विवेर्त, आत्मा अधिष्ठान, । ज्यास अपरोक्ष साक्षात्कारज्ञान, । त्यास 
धारणा ऐसी इंद्रियांची. ॥ १०५६ ॥ आतां आत्माच जैसा शब्द आणि 
बाणी, । तैसे प्रहणकर्म आणि पाणी । दोनी तरंग, चेतन्य पाणी, । 
ठाब कैंचा लावीण दोहींस? ॥ १०५७ ॥ तरंग केंचे बिना पाणी? 


१. ठिकाण, भथिष्ठान, २. भास. 


१८ अध्याय ] वदयार्थंदी पिका, १३ 


आत्मयावांचूनी कैवे पाणी ! । जरी स प्रकाशी आत्मा अपंदू- 
पाणी, । तरी अहणवाती मग केंची £? ॥ १०५८ ॥ काष्टप्रति- 
मेचेशवरण, । लांस काष्टावांचूनी केंचें स्फुरण? । काष्ठास दृष्टि स्पर्श, तेव्हां 
विवरण । कळे अहो ! याच्या पदांचे. | १०५९ ॥ शवाचे चरण दोनी । 
न स्फुरती ज्यावांचूनी; । चळती चरण त्याच सत्तेंकरूनी, । असतां ही क्रि- 
याशक्ति लिंगदेह ॥ ११६० ॥ कर्म लाचें गमन । ज्या प्रकाशे जाणे मन, । 
त्य, तरंगास तेंच जीवन, । विना चित्सधु जडतरंग स्फुरे केसा £॥ १०६ १॥ 
भितीवरील चित्र, । बैसवुनी पायावरी पुत्र, । माता टाकवी मळमूत्र । अवधी 
मृत्तिका. | १०६२ ॥ त्यांत मूत पुरुषाची एक, । याणे दुर्गधे झांकिलें 
नाक, । मळमूत्रादि चित्रकोतुक अनेंक, | अवघी मृत्तिका. | १०६३ ॥ ददाम 
इद्रियांत काम, । तो काम न स्फुरे विना आत्माराम; | कामसर्पाचे जें घाम,'। 
तो आनंदरज्जु बोधात्मा. | १०६४ ॥ जे खर्ये आत्माराम, । त्यांस प्रारब्ध- 
क्षयार्चे न सुटे काम,। तथापि आत्माच लांचा काम, । तृतीयाध्यायटीकेंत मागे 
विशद हॅ. ॥ १०६५ ॥ ऐशा इद्रियांच्या क्रिया । आत्मस्वरूपची अवघिया, । 
योर्गे स्फुरती योगिया । ते अव्यभिचारिणी घारणा सात्तिकी. ॥ १०६६ ॥ 
मनाच्या क्रियांची धारणा । बोलतां, त्यांत लेखिलें अंतःकरणा, । मनशग्दे- 
सुचविले विवरणा । चित्तबुद्धि इलादिकांच्या. | १०६७ ! सर्वत्र चित- 
त्यय, । जड नग चित्सुवणमय, । नुसताच ऐसा नव्हे दढ निश्चय, । स्पृतीही 
ऐसी सर्वदा. | १०६८ ॥ ल्या स्मृतींत या । मनःप्राणेंद्रियक्रिया । स्फुरतां 
वाटती चिन्मया । हे धारणा साच्विकी. | १०६९ | ऐसी धारणा अंतः- 
करणीं,। न वाटतां जडत्व अव्यभिचारिणी, । परी हे योगाची सर्व करणी, । 
योग चित्तचैतन्यसयोग. ।॥। १०७० ॥ सात्त्विकी धारणा ये रीती । 
बोळोनी, आतां श्रीपती । राजसी धारणा पार्थाप्रती । सांगतसे या 
छोकीं. ॥ १०७१ ॥ 
यया तु घमेकामार्थान्थृत्या घारयते5्जुन । 
प्रसंगेन फलाकांक्षी ध्रतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥ 

पार्था, ! ज्या धृतीकरूनी । धर्म अर्थ काम हे तिनी । पुरुषार्थ घरिजेताती 
मनीं, । ते जाण राजसी भारणा. | १०७२ ॥ धर्म करावयानिमित्त । मेळवावें 
विपुळ वित्त, । आणि उभयलळोकीं भोगावे काम, ऐसें चित्त । घरिजे धारणा, 


१, अकढ डड शे १७-१८, 
५५ वाब य० 


शट याममंर्पंडितडछत 


ले राजसी. | १०७३ ॥ या धारणेनें अंतरंग । काटलें, करतां विषयसंग, | 
ला प्रकर्षसंगे प्रसंग । सर्वदा मनीं फळाचा. ॥ १०७४ ॥ धारणा सार्विकी 
ह्ञामकांडी' | हे धारणा राजसी कर्मकांडी; | आतां दुर्गणाते जे न सांडी, 
ते ऐसी म्हणतसे धारणा या छोकीं, । १०७५ ॥ 


यया स्वमं भयं शोक विषाद मदमेव च । 
न विमुंखति दुर्मेचा चृतिः सा पांथ तामसी ॥ १५ ॥ 


ज्या धारणेंकरूनी । निद्राच आठवे मनीं, । जेव्हां तेव्हां नयनीं । दाटली 
झोंप, | १०७६ ॥ बहुतेक निद्रा ज्यासी, । जागृतींत जांभया देतां तोंड 
वासी, । सोडील अगत्य देहासी, । परी न सोडीळ निद्रेत. ॥ १०७७ ॥ 
जेव्हां असे जागृत, । तेव्हां दीधेसूत्रीपणें भय अत्यंत । मन 'ांवे जेथपर्यंत । 
भय तेथवरी लया देशाचे, आणि काळाचे. | १०७८ ॥ होईल प्रारब्धे जें 
होणार, । करील तेंच ईश्वर जें असेळ करणार, । या निश्चये समाधानाची 
प्रकार, । तो नसतां भयची अवघे, | १०७९ ॥ विवेकी भलता एक निश्चय. 
धरूनी, सोडिती भय; । जो नर तामसी धारणेचा असे आश्रय,तो न सोडीच 
. भयातें. ॥ १०८० ॥ भय भविष्याचे न सोडी; । मागे मेठीं,गेठीं, त्यांचा एक 
घडी । न सोडी शोक; चरफडी । हारपतां तुटकीही पादरक्षा. । १०८१ ॥ 
सवास हानि, मृत्यु शोक; । परी जे भले विवेकी लोक । ते, 'होणार न चुके' 
म्हणूनी सविषेक । शोक सोडिती. ॥ १०८२ ॥ हा दुर्मधा म्हणिजे दुषट- 
बुद्धी, । करी शोकाचीच दृद्धी, । की, तमोगुण समृद्धी | घारणा तामसी हे 
अलंत. ॥ १०८३ ॥ जे भयशोकाची पेटी, | विषादास काय वाणी तिच्या 
पोटीं १ । निद्रा, भय, शोक, यांसी गांठी । सर्वेदा विषादाची. ॥ १०८४ ॥ 
विषाद म्हणिजे अकर्मण्यता, । म्हणिजे रुचेना कांहीं कर्तव्यता; । निद्रा, भय, 
शोक, तेर्थे बाता । सहज न रुचे कांहीं करायाची. | १०८५ ॥ आणि सर्वदा 
अहंकाराचा ताठा, । त्यागें देही मदाचा फांटा, । जाणो खेैराचा खुंटा । न 
लबे कदापी. । १०८६ । न सोडी सर्वदा मद, । म्हणूनी म्हणे गोविंद, । 
येथे सुचबी ऐसें बिशद, । की, हा केवळ लौोकिकच 'दुबुंद्री. ॥ १०८७ | 
सास्विकी धारणा योगिराया, । तो अहभावें धरी मनःप्राणेंद्रियक्रिया; । आणि 
राजसी धारणा जया । तो घरी धर्मअर्थकामांते. | १०८८ ॥ लाची धारणा 
धरायाची, । याची तामसी न सोडायाची, । की धारणा ज्ञानाची आणि 


वि या 





विक 


१, “तामसी मता' असा पाठभेद, २. बिस्तार, वाढ. 


१८ मध्याय ] यथार्यटीपिका १ 


धर्मअर्थकामांची, *शाख्रत्रवणेची घडतसे. | १०८९ ॥ जें आयकोन कळलें 
अंतःकरणा, । त्याची स्मृति घरिते धारणा; । निद्वा, भय, शोक, कवणा । 
कोण शिकवी ? ॥ १०९० ॥ उपजत निजे बाळ, । उपजत मधये 'व्याकुळ, । 
उषजत शोकें विव्हळ? । माता न दिसतां रडो लागे. ॥ १०९१ ॥ उगेंचही 
रडे क्षण, । उगेंची हांसे हर्भप्र्ण, । थोर होतां तेंच ढक्षण । मदाचें. 
॥१०९२॥ सुख कांहींडवाटे, । तेव्हांच मद पोटीं दाटे; । आणि तो मद आप- 
एची आटे, । दुःख कांहीं उपजतां.।।१०९३॥न सांडी हे अवगुण जो दुर्बुद्धि 
अवलक्षण, । यालागीं धारणा विलक्षण । ल्या दों धारणांस ही धारणा. 
॥ १०९४ ॥ ते त्या धारणेतें धरिती, । हा या अबयुणांतें न सोडी दुर्मती, । 
कीं, या सहज लौकिकी रीती । न शिकताही लागल्या. ॥ १०९५ ॥ ऐसे 
धृतीचे भेद तिनी । बोलिले तीन छोकेंकरूनी, । तितकेच मागे बुद्धीचे भेद, 
ठसे मिळोनी । सा शोक या छोकपर्यंत. । १०९६ ॥ प्रतिोकें देवें । 
“पार्था! म्हणोनी, या नांवें । अजुनास साही भेद गूढभावें । बोलिले पा्थे- 
नांवेंकरूनी. || १०९७ ॥ कीं अविद्यायोगे बुद्धिवृत्ती । सहज तामसी, तैसीच 
धूती, । परतु कर्मनिष्टाच्या संगे काम्यप्रवृत्ती, । निवृत्ति धरी सत्संगे. | १०९८ 
या भावे म्हणे, पार्था! सात्विकी ये रीती । बुद्धि आणि भूती, । पार्थो 
राजसी ऐसी मती, । आणि धृति राजसी एसी अगा! पार्था! ॥ १०९९ ॥ 
पाथो ! बुद्धि तामसी । आणि धृतीही तामसी ऐसी, । हे मायावृत्ति परी होते 
तेसी, । जैसी संगति जोडे; भाव हा, | ११०० ॥ कीं पूथा कुंती, तिचा तूं 
सुत, । सहज आधीं अविद्यादृत, । निद्राभयशोकबिषादमदसहित । होतासी तूं, 
॥ ११०१ ॥ तोची तू पृथेचा सुत । द्रोणासंगे धनुधर अद्भुत । जालासी, 
आणि धर्मराजसगे बहुत । जालासी तू धमोत्मा, ॥ ११०२ ॥ तोची तूं 
पार्थ अगा ! । धरितांची माझिया सत्संगा, । पाहो. ठागठासी मज एका 
श्रीरगा । सर्व भूती. | ११०३ ॥ पूर्वीही माझी संगती । पार्था! जरी 
तुज होती, । तरी सारध्यकमाप्रती । प्राथिळें नाहीं. ॥ ११०४ ॥ भाता तू 
रथी, । मी जालो सारथी, । तों बुद्धिस्थानी देहरथीं । मीच भसे. ॥११ ०१५५ 
कीं देह रथ, बुद्धि सारथी, । श्रुति बोळती जीवात्मा रथी, । यांत बुद्धिस्थानीं 
मी रथी | सारध्यकर्मी बेसलो. | ११०६ ॥ कीं कांजी मानूनी अमृत प्याठा। 
तो न्याय अजुना ! जाळा, । या रथी सारथि करितां मला । देहरथी सार- 


ह 





पिह अशि्बिवािाअबबबिडडे स्का या क किडबमल्खआजजजख््यय्य्य् 


१. ब्रिरोधक, उद्रेटी. 


शद वाबनपॅडितळृत 


थीही भी जालो. ॥ ११०७ ॥ त्या माझ्या सारच्याचा प्रलनीप्र, | कीं, तुझ्या 
बुद्धीस उपजला अनुताप, । लावरूनी हा अव्यात्मवातीसंठाप । पाबळासी 
तूं मजकरिंतां. ॥ ११०८ ॥ तोची तूं पूर्वील पार्थ, । तोची ऐसा आयकोनी 
हा परमार्थ, । पावलासी परम पुरुषार्थ, । वेडे सनकादि .शुकादि ज्याकारणें 
1 ११०९ ॥ यालागीं या छोकीं धृती । तामसी बोलिलों तुजप्रती, । कीं 
सहज भलता अह दुर्मती । न सोडी या खोडीतें. | १११० ॥ याहूनी राजसी 
बरी । धमार्थकामे कांहीं सुखकरी, । तेही कर्मठांच्या संगतीने; परी । उत्तम 
सास्विकी सत्संग. || ११११ ॥ जैसा तू पार्थ, । आयकोनी हा परमार्थ, १ 
पात्रलासी सत्संगें परम पुरुषार्थ, । एवंच बरें तितकें सत्सर्ग. ॥ १११२ ॥ 
सहजची वाईट गुण असे, । उत्तम गुण सत्संग गवसे, । पार्थेशब्दे भाव 
ऐसे । प्रतिश्ोकी या षट छोकांत. ॥ १११३ ॥ प्रतिछठोकीं नांव 'पार्थ' । 
अजुनाचें उच्चारी समर्थ, । साही पार्थ शब्दांचा ऐसा भावार्थ, । अर्थ तां 
पुत्र कुंतीचा, । १११४ ॥ आतां यानंतर । सुख त्रिविध सांगेळ सर्वेश्वर, 
आणि हाची सुखही त्रिबिध सांगावयाचा अवसर । बोलेळ ऐेसंही. ॥१ ११५ 
कीं बुद्धिभेद, भ्रृतिभेद, । जे मी बोलिलों त्रिविध बिशद, । त्यांत जो ज्या! 
भदाचा आस्पद, । तो लाच बुद्धिपृतिभेदे मुखी दिसे. ॥ १११६ ॥ ज्यांत 
जो बुद्धिधृतिमेद बसे, । तो लाचकांरता सुखी दिस, । परतु आदिअंत 
एकाचा नसे । एकासारिखा, ॥ १११७ ॥ याकारणें येथूनी । सत्त्वादि क्रमं- 
करूनी । त्रिविध सुख आईक, म्हणोनी । म्हणतो त्यांत या दो छोकी 
सात्विक, ॥ १११८ | 


सुखं त्विदानीं त्रिविध »>टणु मे भरतषभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति॥ ३६ ॥ 
यसदभ्रे बिषमिव परिणामेञ्सयूतोपमम्‌ । 

यत्सुख सात्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम ॥ ३७ ॥ 


सुख आतां याउपरी । आईक, कीं, येथवरी । जे' बोलिलो वैखरी, । ते 
जिविधसुखाचीं साधनें. ॥ १११९ ॥ खांत श्रेष्ट मुख सात्विक, । तें भर- 
तपेभा! आइक, । भरतकुळीं श्रप्ट तू एक, । कां, ठाघळासी श्रेष्ठसुखकाम- 
घेनु गीता हे. ॥ ११२० ॥ 'ते सुख सांगेन! म्हणोनी, । खूर्वांधी प्रतिज्ञा 
करूनी, । त्या सुखाची खूण येथूनी । उत्तरार्धी बोलतो. ॥ १९२१ | 


१८ अध्याय ) वथार्थदीपरिका. श्ट्श्‌ 


उत्तरार्घ--एंभ्यासाठ्रमते यत्र दुःखांत॑ च निगख्छति । 
यत्रशन्दी सुख येर्थे, । लत्नर म्हणिजे तेथे, । जेथे यत्रशन्दू, तेथे । 
तत्रशैन्द पोटी तया यत्नशन्दाच्या. ॥ ११२२ ॥ “अभ्यासाद्रॅमते यत्र । 
दुःखांतं 'च निगच्छति तत्र” । ऐसें या दों चरणीं कमळनेत्र । बोलतां, 
दोपरी अभ्यास बोलतो. ॥ ११२३ ॥ अमभ्यासें समाधिसिद्धी, । समाधि 
तोची कीं स्वरूपी स्पिरबुद्धी, । तेव्हां ज्या सुखाची समृद्धी, । तें सुख 
ब्ात्विक. ॥ ११२४ ॥ यापुढील जो छोक, । तेथें म्हणेल, कीं, तें सुख 
सात्विक; । येर्थे ज्या स्वरूपी उत्तमछोक । द्विविध अभ्यास या दों चरणीं 
बोलतो. ॥ ११२५ ॥ त्यांत एक स्पष्ट सुख दिसे, । दुसरा, जे त्याचे मनु- 
भवी, त्यांस गवसे, । सुखीं सुख होऊनी समरसे । ज्या अम्यासी दुःखही. 
| १ १२६ ] आतां शास्त्रज्ञ येथे म्हणती. । की, व्याख्या दविबिध अभ्यासाची 
कोणे रीती? | तरी “दुःखांतं च निगच्छति” । येथें 'वकारें अभ्यास 
का बोलिला. | ११२७ ॥ “अभ्यासाद्रमते यवर । दःखांतं च तत्र । 
गच्छति” म्हणे कमलनेत्र, । आतां या अन्बयाचा अर्थ ऐसा. |११२८॥ 
अभ्यासें रमतो जेथे, । दुःखाचा अत पावतो तेथें, | चकार आणि दुःखाचा 
अत बोलतां, यथे । दुसरा सिकल्प योगाभ्यास बोलिला. ॥ ११२९ | 
दःखशब्द क्षरभागरचना, । रजजूत सप, की जळीं तरग नाना, । लाच्या 
अतातेंही पावतो अजुंना ! । जेथें, त सुस्ब सात्विक. ॥ ११२० ॥ जेथें अ 
भ्यासें रमतो, । म्हणजे चित्त ज्या चित्स्वरूपीं योजितो, । ला अधघिष्टानींच 
पात्रतो । अत दुःखा विवतोचा. ॥ ११३१ ॥ की व्यतिरेके क्षरमाग सकळ ! 
निवषेधितां, कळला चिदात्मा निष्कळ । चित्त लक्षी त्यातें केवळ । तो अभ्यास 
निर्विकल्पयोगाचा. ॥ ११२२ ॥ एसा अभ्यासं जेथे रमतो, । तेर्थेंची भंत 
दुःखाचा पावतो, । क्षरभागाची समाप्ति देखतो । ला चित्स्वरूपीं. ॥ ११३३॥ 
म्हणिजे जे जळ । रसना चाखे, ते केवळ, | सा. जळींच सकळ । तरंगही 
अत पावती. ॥ ११२४ ॥ कीं तरग सकळ । आदि मध्यांत नुसते जळ; । 
ऐसें जड चित्सरूप केवळ । अभ्यासं षाहणे, तोची अत जडा तरंगाचा 
॥ ११३५ ॥ परतु टोन्ही प्रकारांस । केला पाहिजे अभ्यास, | की, जळ 
ठावके बॉौळकास । परंतु भितो देखतां तरगांतें. 1 ११३६ ॥ जें निखळ 
चित्स्वरूप, । तेंची दिसे नाना रूप, । लारूपीं जोन देख अरूप | तों 
नव्हे अंत दुःखाचा, ॥ ११२७ ॥ म्हणूनी जो आत्मा जगत्निवास, । सा 
चित्खरूपीं जड ह्ुगास । पाहतां पाहतां, होतो निरास । जडत्बाचा. ॥११३८॥ 


१९३ वामॅसॅपॅडित छते 


तंतूमध्येच ढक्षितां पट, । पट दिसोनी बाटे नसें निपटः।. मातीत पाहतां 
घट, । अंत वाटे घटाचा. ॥ १११९ ॥ घट दिसे घटत्वेंची जोपयत, । तो- 
बरी नव्हे घटत्वाचा अंत, ) मातींत घट पाहतां, मग दिगंत । धुंडितां,”नसे 
दिसोनी घटरूपे. ॥ ११४० ॥ जळदृष्टी जळीं तरंग, ] पाहतां, तरंगाचा 
नव्हतांही भंग, । नाहींच तें तरंगाकार अंग, । बाह्यांतरय जळ अबर्धे, 
॥ ११४१ ॥ एवं ज्या जळीं रसना रमे, | ला जळीं, तरंग जळरूप गमे, । 
तेव्हां तरंगाचें तरंगत्व शमे | अतिशय. || ११४२ ॥ तैसा ज्या खरूपी रमे,।. 
अभ्यासंची त्या स्वरूपी दुःख शमे, । कीं, दु:ख जडभाग तितका गमे । चिं- 
त्स्वरूप ल्या अभ्यासीं. ॥ ११४३ ॥ परंतु तंतु कळला देखतां दसोडी, । 
आणि तंतुरूपें न दिसे देखतां पासोडी, । तैसा जडावेगळा कळळा तोची 
जडीं । आम्मा न दिसतां, न सोडी भय लात. ॥ ११४४ ॥ क्षीरसागरीं 
रसना । रमे, तो गोडीवेगळें कांहीं असेना, । आणि देखतां तरंग नाना ) 
भय बाटे. | ११४५ ॥ तैसा निष्कल स्वरूपी रमे, । आणि जग देखतां 
भय गमे, । तं स्वरूपी सवरूपमय देखतां शमे, । तरंगभय जसे कळतां समु- 
द्रेक्य. ॥ ११४६ ॥ यालागीं योगियांस । दोन्ही असावे अभ्यास, । जें जग 
आपण आम्मा जगनिवास, । भय केच कोणाचे तयातें? ॥ ११४७ ॥ 
ब्यतिरेके अन्बयज्ञान, । निर्विकल्प सविकल्प ध्यान, । दोन्ही अभ्यास बिबतां 
समाधान, । अथबा एक तरी. ॥ ११२८ ॥ की व्यतिरेके जडचेतन्यज्योध | 
करितां, जडाबेगळा स्वरूपाचा बोध; । अन्वये जडा वेतन्याचा नासे वि- 
रोध, । अदवेत बिंबे. ॥ ११४९ ॥ ज्ञान दोहींपरी असे, । मग अभ्यासें चित्त 
उभयत्र न भसे, । आणि एकाच अभ्यासीं समाधि गवसे, । तरी समाधान, 
॥ ११५० ॥ दोनी करितां अभ्यास, । एक साध्य, एक असाध्य, जयास । 
त्या एकाच साध्ये तयास । समाधान, ऐसं बासिष्ठीं योगशास्रींही. ॥११५१॥ 
निर्विकल्प योग बाणे जरी, । नादा चित्ताचा होय तरी, । आणि सविकल्प 
बाणेना, परी । अभ्यास करितां फिटे भ्रम जडत्वाचा. ॥ ११५२ ॥ सविर 
कल्प बाण जया, । दैत ओषधास न सांपडे तया, । निर्विकल्प जरी ला यो- 
गिया । न बाणे. | ११५२ ॥ परंतु दोनी अम्यास । अगत्य बोलिले योगि- 
यास, । म्हणूनी बोले जगनिवास । द्विविध अम्यास ये स्थळी. ॥ ११५४ ॥ 
यांत दुःखाचा अंत । पावतो, म्हणे भगवत, । हा जगदांत्माम्यास निश्चित, । 
की, दु:ख जडभाग अवघा. || ११५५७ ॥ ऐसे द्विविध अभ्यास । ज्या सुख- 
स्वरूपी योगियास, । ते सात्विक सुख म्हणेळू श्रीनिवास । धुढिलिया शहोकीं, 


अट अध्याय ] यथाथंदी पिव १९९ 


॥ ११५६॥ हॅ'अर्जनें ऐकिले, । परत एक आर्थ मानिळें । कीं, अम्यास 
करणें लागलें । स्वस्वरूपीं. ॥ ११५७ ॥ रसनेस लागतां गोडी, । मग ते 
प्रीयूष कां सोडी ! । जेथें सुख, तेथे उडी । दाहूनी मनाची पडतते. 


1] ११५८ ॥ जरी पो गोडी, । तरीच चित्त याते सोडी; । जें सुख- 
खरूप, त्यातें घडी की ममल हा तों सहज गुण चित्ताचा, ॥ ११५९ ॥ 
ऐसें असतां अम्यास । क्षा बोलतो जगनिवास? । जरी सुख नावडे चित्तास,। 


तुस तेथें लागतां अभ्यास बोलावा. ॥ ११६० ॥ चित्त न थारे जरी, । 
अभ्यास मांडाबा तरी, । जें सुखच केवळ, तेथें कां परी । न थारेल चित्त? 
॥ ११६१ ॥ ऐसी अजुंनाची शका । कळली शेषपर्यॅका, । म्हणूनी उत्तम- 
श्ड्रीक या शछोका । बोलत असे. ॥ ११६२ ॥ 


य्तदग्ने विषमिव परिणामे5मृतोपमम । 
तत्खुखं सात्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रलादजम्‌ ॥ ३८ ॥ 


या शंकेचा परिहार । चतुर्थचरणीं बोठतो सर्वेश्वर, । की, ते सुख 
परात्पर । आत्मबुद्धिप्रसादजनित म्हणोनी. ॥ ११६३ ॥ आत्मस्वरूपबोध- 
सिद्धी । जे बुद्धीस, ते आत्मबुद्धी; । रजतमत्रियोगे तिची शुद्धी, । तो प्रसाद 
बुद्धीचा. | ११६४ ॥ जें सुख त्या प्रसादापासुनी, । ससुखीं तिची स्थिरता 
म्हणोनी; । अनुभत्रा नये बुद्धिप्रसादावांचूनी, । यानिमित्त बुद्धिप्रसादजनित 
ते. ॥ ११६५ ॥ दृष्टींत जो भ्रम वसे, । तों दिसोनीही दोर न दिसे; । 
भ्रमनिवृत्ति होतां, दोर गवसे, । जाणो उपजलाच दृष्टीपासूनी. ॥ ११६६ | 
तेसे रजतमबुद्धीचे मळ । विक्षेपलय दोन्ही ओगळ; | व्रिक्षेप जडभावना 
कर्मल, । ते रज; आणि निद्रालय तमोगुणे. ॥ ११६७ ॥ या दों मरळी- 
करूनी । बुद्धि सदा क्षोभली, म्हणोनी । खसुख नये प्रत्यया असोनी | 
सखवत:सिद्ध. ॥ ११६८ ॥ जेव्हां जडभावना राहे, । निखळ निजतत्व बुद्धी 
पाहे, । जरी कल्पनेचाही प्रवाह वाहे, । चैतन्य उदकची देखे जडा तरंगांत. 
॥ ११६९ | जातां ऐसा रजोमळ, । “बुद्धिकल्पनारहित निर्मळ, । आणि 
निद्रा तमोगुण अमंगळ । तद्रर्जितही हे बुद्धी, ॥ ११७० ॥ ते पाहे स्वरूप 
निश्वळ, ! अथवा विश्वरूप त्रशन सबळ । पाहतां, होय बुद्धि अचळ । दोंही- 
परी चित्स्वरूपी. ॥ ११७१ ॥ रसा बुद्दिप्रसाद अमळ । होय, जातां रज- 
तमाचे मळ; । ला प्रसादापासूनी केवळ । स्वसुख अनुभवा येतसे. ॥ ११७२॥ 
ते म्हणावी आमुनुद्धी, । तिच्या ऐथा प्रसादापासूनी हे सिद्धी; । ज्या प्रसादा- 





पांसूनी या सुखाची समृद्धी, । ते जाणो याचपासूनी उपड्ले. ॥ ११७३१ ॥ 
आत्मबुद्दिप्रसादजनित । याप्रकारे म्हणे भगवंत, । बुद्धिप्रसादावांचूनी की. न 
सुखागृत 1 प्राप्त नव्हे. ॥ ११७४ ॥ अमोल्य मुक्ताफळांचा हार, । फव 
भासला सर्पाकार, । दृष्टिक्षोर्भे भय अपार, । दृष्टिप्रसादे म्य तो. ॥११७५॥ 
तेव्हां दृष्टीचपासूनी । तो म्हणावा उपजला म्हणोनी,१।) आत्मसुख उपजे ये 
रीतीकरूनी । बुद्धिप्रसादापासूनी, देव म्हणे. ॥ ११॥७६ | कीं मुक्ताफठांन्वी 
माळ । देखोनी कोण न घे तत्काळ ? । परंतु दृष्टिन्रमक्षोभे तो व्याळ, । हार्‌. 
दृष्टिप्रसादे तो उपजे. ॥ ११७७ ॥ हारी स्पर्शोनी दृष्टी । सर्पभ्रमे नव्हे कष्टी. । 
तेव्हां दृष्टिप्रसादाची पुष्टी । तो लभ्य त्या प्रसादेकरूनी. ॥ ११७८ ॥ ऐसा 
आत्मबुद्धिप्रसाद, । त्यापासूनी उपजे स्वरूपानंद, । एवंच “अभ्यासयल” 
म्हणे मुकुंद । ूर्वछोकीं बोलिळा तो कराबा. ॥ ११७९ ॥ ऐसें चतुथं 
चरणीं । बोलणें म्हणूनी 'चक्रपाणी, । प्रथम चरणीं प्रथमची वदला वाणी, ।. 
कीं, “य्तदग्रे विषमिव”. ॥। ११८० ॥ कीं जें आरंभीं विषासम, । जे 
अभ्यासीं विन्न करिती रजतम, । कीं, पित्तज्वरे विपषोपम । शर्करा पित्तरामनी 
वाटते. | ११८१ ॥ ते पित्तातं शमन करी, । आणि स्वरूपे गोड शकरा, 
परी । जों पित्त रमे, तोंबरी । बिषच बाटे. | ११८२ | तथापि ते शकरा | 
आरोग्य करी पित्तातुरा; । तेव्हां र्सनेचा प्रसाद होतां, सुधाधारा । तेच 
शर्करा स्वी लागे. | ११८३ ॥ या भावें चक्रपाणी । जं विषासम म्हणे 
प्रथम चरणीं, । त्यास तोच दुसऱ्या चरणीं बोळे वाणी । “परिणामे5्मृतो- 
पमं' म्हणूनियां. | ११८४ ।॥ एवंच अमभ्यासावांचूनी । आत्मसुख नव्हे 
प्राप्त, म्हणोनी । सिद्धांत केला यावरूनी, । ते शब्दज्ञानी, जे “अभ्यास! 
म्हणती 'किम्थ ? ॥ ११८५ ॥ जो उपजतां पित्तातुर, । लास वैद्य दिधली 
साकर, । कडू लागतां न सेवी पामर, । आणि 'गोड' म्हणे आयकोनी. 
॥ ११८६ ॥ श्रीगुरुदपाघन । संयंत्र वर्ष ळुपाजीवन, । परी अभ्यास करिती 
विरळ सज्जन, । शब्दज्ञानी बहु फार. ॥ ११८७ ॥ गुरुमुखें आत्मा सम- 
जला, । तो कल्पदृक्ष दृष्टी देखिला, । परंतु अभ्यासे कल्पित फळें देणार 
त्याला, । न मागतां आनंद, व्यथे सर्वे. ॥ ११८८ | कल्पवृक्षास मागावे, । 
तैसें अभ्यासं खसुलख अनुभवावे, । ऐसे असोनी अम्यासाच्या नांवें । शून्य 
घालिती भाग्यशून्य, ] ११८९ ॥ कीं, अम्यासीं प्रथम । कडू लागे चित्त- 
संयम, । म्हणोनी बोले सर्वोत्तम, । की, “यस्तदग्रे विषमिव”.॥ ११९०॥ 
कल्पदृक्ष दे मागतां, । सुख दे आत्माम्यास होतां, । देव म्हह्े त्याच संतां ।. 








द भग्याय ] यथाथेदीपिका अ. 


“परिणामे5मूत्वेपमं” म्हणोनी. । ११९१ ॥ कोणी अम्यास बाठता 
विष, । विषयविष मानी पीयूष, । ते खरष्टले योगाभ्यासी पुरूष । हें पष्ठान्यायी 

. ॥ ११९२ ॥ तथापि जो कांहीं घडे अम्यास, । सा स्वल्पा अभ्यासे 
तबास । पजजाणल गन्िवास । मुक्ति म्हणूनी षष्टी बोळिंडा. ॥ ११९३१ ॥ 
जे ज्ञान ह. गुरुमुखे करिती श्रवणपरायणें, । तिही ते ज्ञान 
अभ्यासाबिणे । गमाळ्हिं व्यर्थ. | ११९४ ॥ कामघेनु आली द्वारा, । तृणा'चा 
तीस लागेळ भारा, । म्हणूनी तीस दवडिलें, त्या नरा । जोडा हा, जो वाग- 
विना अभ्यास. ॥ ११९५ ॥ असो ते प्रस्तुत । बोलतो ऐसें अच्युत, । कीं 
ते सात्विक. सुख अद्भुत । एर्वछोकीं अभ्यासलभ्य बोलिले. ॥ ११९६॥ जें 
एसं आरंभीं वाटे विप, । आणि परिणामी जें पीयूष, । ते आत्मसुख म्हणे 
परमपुरुष । सात्विक म्हणोनी. || १ १९७ ॥ सात्तविकी बुद्धि, सात्विकी 
धृती, । जे मार्गे बोलिला श्रीपती, । त्या बुद्दिधृतियुक्तास ये रीती । अक्षय 
सुख. ॥ ११९८ ॥ आतां राजसी बुद्धि, राजसी धरती, । सुख लाचें कोणे 
थीती ! । ते सांगावया जगत्पती । बोळतसे हा छोक. ॥ ११९९ ॥ 


विषयंद्रियसयोगायसदग्रे5मतोपमम । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम ॥ ३८ ॥ 


विषय आणि इद्रिय । याच्या संयोगे ज होय, । तं सुख म्हणे रुक्मिणी- 
प्रिय । राजस बोलिले म्हणोनी. ॥ १२००॥ ते ऐसें, की, आरभींच प्रथम । 
सुख वाटे अमृतोपम, । परतु परिणामी विपासम । सुर तेंची शेवटीं दुःख 
वाटे. | १२०१ ॥ चोरी करिताच सुख, । परिणामी होय काळें मुख, । दड 
होता होय दुःख । तेंच सुख, जे चोरितां गोड वाटले. ॥ १२०२ ॥ जें सुख 
अमृतोपम । मानिलें परद्रव्य घेतां प्रथम, । तेंच दड होतां बिषासम । वाटे 
पश्चात्तापेकरूनी. ।। १२०३ । तैसे इद्रियंकरूनी । विपय सेवितांची मनीं । 
गोड वाटे अमृताहुनी, । होय परिणामी तंच दुःख. ॥ १२०४ ॥ जेव्हां 
विषय देखिला दृष्टी, । गोड वाटतांच पावला तुष्टी, । याच्या देत्तरक्षणींच 
कष्टी । दृष्टीआड होतां विषय तो. ॥ १२०५ ॥ तें रूप रेखिलें राहे मनी, । 
न विसरे गोड मानुनी, । त॑ मज लमभ्य कां नव्हे? म्हणोनी । उपजे तळमळ 
॥:१२०६॥ गज, रथ, अश्व, कामिनी, । जें खूप देखिले नयनीं, । तें 
रुतोनी राहे मनीं, । गोड वाटले जं देखतां. ॥ १२०७॥ तें प्रात्त कां नव्हे £ 


गाशा यटाच 


श्‌, शर रः ध्व २५)२८,४इ०,४१, 2, अ० ६, श्हो० ४९-४५. रै. पुढील क्षणी त, 


मिडल आ 





नाच. 





१९४ वामलपॅडितकृत 


म्हणोनी । तगमग सुटे असंत मनीं, । बाटे गेला प्राण ब्रिघोनी । सासवें, 
न होतां प्राप्त त॑ रूप. || १२०८ | तो विषय य्ञे प्राप्त जाला, । तेव्हां वाढे 
प्राण आला; । पुन्हा अमृततुल्य वाटला, । प्राप्त होता. ॥ १२०९ ॥ तोंश्तो 
मढता पदार्थ । क्षणभंगुर अनर्थ; । शाश्वत राहेळ कीं महऱाहेळ ? रसी व्यथे. 
चिंता तयाची. । १२१० ॥ कांही होणार लाची हानी, । ऐसा हेतु देखतां 
नयनीं, । मग दुःखाची गोष्टी काय म्हणोनी । वणार £ ते अतिप्रसिद्ध, 
॥ १२११ ॥ तो बिषय नाता, लासवें । वाटे आपण मरावे, । किंबहुना 
स्वगोदि नांवें । ज्याबिषयांचीं, ते ऐसे. | १२१२ ॥ सखर्गसुख पडे कानीं, । 
साध्य जें ज्योतिष्टोमादि करूनी, । ते सांग यागसिद्धि म्हणोनी । श्रम चिता 
असंख्यात. । १२१३ ॥ एवंच बहुतां कष्टें वर्गास जाय, । आरंभी अमृत- 
रूप गोड होय, । परिणामी ते देवांगनादि भोगविपय । विप होती सकळही. 
॥ १२१४॥ तें शाश्वत वाटलें सुख, । परी पाहतां परम दुःख, । आपणाहूनी! 
अधिक पदवीचा आणिक । देगतां, विष होय सुख आपुलें. | १२१५ | 
राजा एक स्वगांसी जाउनी, । सुखी विमानी देवांगना भोगुनी, । तों त्यास-* 
मान राजा लामागुनी । अल्प तो बेसला अर्धासनी इंद्राच्या ॥ १२१६॥ 
मस देखतां दुःख बाटले; | अमृत वाटलें होतें, ते विष जालं; । भोगितां ता 
नाहींच घाले । चित्त कधीं. ॥ १२१७ ॥ ह्या खर्गापासुनी । च्यवतां, जो 
रजे सेबिलें अमृत मानुनी, । तें तो हाळाहलाहीहूनी । विष वाट. |" १२१८ ॥ 
सगोदि पुरुषार्थ ऐसे होती, । इहळोकसुख ते आतां किती? । एवंच विषय 
जो जों अमत वाटती, । ता तों परिणामी होती अधिक विष. | १२१९ ॥ 
र्से सुख राजस म्हणोनी । बोलिला विषयेंद्रियसंयोगकरूनी, । सुख तों नाहीं 
ब्रद्मानंदावांचुनी, । परंतु दुःखपरिणाम विपयभावें. ॥ १२२० ॥ देखोनी 
नुसते किरण, । कोणी न धांवती हरिण, । श्रम धांवतां होती त्यास, कारण । 
जळाभास जळ मानितां. ॥ १२२१ ॥ ब्रह्मच एक आनंदस्वरूप, | ल्या 
सुखीं विषयआरोप, । अह्मची सुख, परी मानितां विपयरूप, । दुःख व्रिपय 
इंद्रियसंयोगं. । १२२२ ॥ हांत लं प्रयया आलें सुख, । तें तो. ब्रह्मची 
“'विश्वतोमुख,' । ला सुखीं अविद्याश्रमे उपजे दुःख, । न कळतां सुमनहारीं 
सर्प जैसा. | १२२३॥ सुख मुगंध ल्या सुमनहाराचा । तो तों मिथ्या नव्हेच 
साचा, । घाक ज्या सरपोभासाचा, । लटिका तो दुःखरूप. । १२२४ ॥ जो 
स्वयें सुगेध सुख, । तोच सर्पाकारें होय दुःख, । दिसोनी न दिसे 'विश्वतो- 
मुख? । अससुख, जेवी हार सुमनाचा. | १२२५ ॥ सुगंध घाटे सर्पाचा, । 


१८ अन्याय ] यथार्थदीपिका र्द्य 


तो तो. सुमनहाह साचा; । आनंद वाटे विषयांचा, । तों तेंही ब्रहसख 
॥ १२२६ ॥ म्हणूनी सुख राजस म्हणावें त्यास, । कीं सर्प मानिलें हारास, | 
विषय मानितां अद्यानदास, । परिणामी दुःख  विषयेंद्रियसंयोगेकरूनी. 
॥ १२२७॥ गुल आला हाराचा, । तो मानिला सर्पाचा, । तो सहज 
गुण या गता वर ख देणें. ॥ १२२८ ॥ महिमा भचघिष्टानाचें सुख, । 
गुण विवर्ताचा दुःख) । तत्पदें हा अर्थ बोले मुख । सये गीताकाराचें. 
॥ १२२९ ॥ न बोलोनी बोले गीताकार, | तो भावार्थ म्हणती टीकाकार, । 
गीताकारची बोलिला म्हणावा तो प्रकार, । जो निघे अर्थ शब्दीं तयाच्या. 
॥ १२३०॥ आतां विषपयसुखही ब्रक्मसुख, । ऐसें टीकामुखें तोची पूर्णदुमुख । 
या गीतेंत बोलिला बिश्वतोमुख । या छोकीं एका तत्पदेकरूनी.॥ १२३१ ॥ 
या छोकीं तत्पदे दोनी, । एक 'यत्तदग्रे$्मृतोपमं' म्हणोनी, । दुसरें तें जें 
“तत्सुखं राजसं” या तत्पदेंकरूनी, । ते सुख राजस हा अर्थ. ॥१२३२॥ 
जें बिषयेंद्रियसयोगे । सुख उपजे उभययोगे, । तें राजस म्हणावें, कीं, बि- 
प्रयभोगे । परिणामी दु'ख सर्वत्र. ॥ १२३२३॥ 'यत्तदग्रे' या तत्पदेकरूनी | 
जें बोलिल बिपयेद्रियसयोगे म्हणोनी, । तें राजस म्हणूनी भगवद्दचनीं । 
तत्पद निघाले दुसरे. ॥ १२३४ ॥ परतु 'यत्तदग्ने' येथे जे यत्पद,- 
पापुढें जे प्रथम तत्पद । हे या अथी न वागाणितां विशद, । एक तत्पद 
निर्थक होतसे. | १२३५ ।॥ तरी या तत्पदेहीकरूनी । तें सुख, जे पूर्व- 
त्मरेकीं सात्विक म्हणोनी । बोलिले, तेंच मुख हही, ऐसें सुचवुनी । देव 
बोळे. ॥ १२१६ ॥ एक निर्भय सुमनहाराचा । सुगव भोगी मानूनी हार 
साचा, । दुसरा तोची पारेमळ सर्पाचा । मानितो आणि कापतो. | १२३७॥ 
या दोवेगळा एक साक्षी, । तो अनुभव दोघांचे दोनी लक्षी, । आणि सांगे 
एकास, जो अपेक्षी । श्रवण दोही गोष्टींचे. | १२२८ ॥ त्यात हाराचा जाणे 
सुगध, । त्यास सात्त्विक सुगधाचा सबंध; । जो सप मानी भ्रम अध, । 
सुंगध राजस तयाचा. ॥ १२१९ ॥ उपदेश ऐसा ज्याप्रती, । त्यांस राजस 
सुंगध सांगे सुमती, । कीं, तोच सात्जिक सुंगध दष्टिश्राती | राजस करूनी; 
परिणामी दे दुःख. ॥ १२४० | न कळता हार उपजे भ्रांती, | हार मासे 
सर्पोकृती, । भ्रमदृष्टिसंयोगे अगे कांपती, । सुगध तो हाराचा. | १२४१ ॥ 
अमृत वाटे तो परिमळ, । परी सर्पभये विष केवळ । होय, कीं भये विव्हळ । 
परिणाम करी ला सुखाचा. ॥ १२४२ ॥ 'थत्तदग्रे' येथ तत्पद । अर्थ 
इतका बदवी, विशद, । अन्यथा निरथेक गोविंद । सर्वेज्ञ बोलेळ, हें न घडे, 


१९६  बामनपंडितछत 


॥ १२४६ ॥ आतां हा सुख्यार्थ जरी । न सांपडे, तरी । असी तेसी'टीका 
वैखरी । चालोनी जाते. ॥ १२४४ ॥ या तत्पदाचा अर्थ । आणिकें प्रकारें 
केला, तरी ती व्यर्थ; । उगवतां सूर्य समर्थ, । न प्रकाशे प्रकारा दीपार्ची, 
॥ १२४५ ॥ अर्थ भावार्थ अबाधित, । आणि अर्थ अशभवपर्यंत, । वेदवे- 
दातसिद्ध सिद्धांत, । आणि प्रस्तुत प्रकरणास उपयोगी. !! १२४६ ॥ अर्थ 
सोडोनी ऐसा, । ठाटूनी नेला भलतेसा, । संतांस मान्य (कैसा । होणार तो! 
॥ १२४७ ।! सुखाचे हें प्रकरण, । ला सुखाचे तत्तवविवरण । सुचवूनी' 
विश्ववंद्यचरण । बोळत असतां, केंवी सोडावे? ॥ १२४८ ॥ तत्व ऐसें सु- 
खार्चे, । की, चैतन्यच सुख साचें, । “विज्ञानमानंदं ब्रह्म” रेसं* वेदांचे । 
प्रतिपदीं बोलणें. || १२४९ ॥ सुख आत्माच केवळ, । अंश याचें विषयसुख 
सकळ, । ऐसेंही बोलती प्रांजळ । बेदश्रती. । १२५०] 


भ्रती--एतस्येवानंदस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवेति ॥ 


याच अह्मानदाचिया अशातें । भोगूनी जिती सर्वही भूते, । म्हणूनी ऐसीं 
बहुतें । वेदवचनें येविषयीं. ॥ १२५१ ॥ परतु विषययोगें तेंची मुर । 
सेंबितां परिणामी दुःख, । म्हणूनी यास्तव बोले पूर्णेदुमुख । हे राजससुख 
म्हणोनी. | १२५२ | एवंच ज्या सुरी दुःखाचा अत, । तें ब्रह्मसुख सा- 
स्विक, म्हणे भगवत, । याच कारणें सेविती सत । सात्तविका सुखातें. 
॥ १२५२३ ॥ जे सत्तीं ज्रह्ममुख, । रजी तेंच, परी परिणामी दुःख; । जळांत 
भूत्रांतही दिसे स्वमुस, । परी उघडे मुख मूत्रीं न पाहती. ॥ १२५० ॥ 
मुतोनी गारींत बाळ । स्वमुख पाहोनी मानी सुकाळ; । प्राढाची दष्टि पडतां, 
तत्काळ । दृष्टि काढी तया खमुखावरूनी. ॥ १२५५ ॥ जाणतां आरसा, 
पाहे मुख, । ज्ञानी सत्त्वी सात्त्विक ब्रझसुरखब,; । विषयसुख मूख भोगिती परि- 
णामदुःख, । स्वमुख मूत्रांत बाळ पाहे जैसा. ।॥ १२५६ ॥ अतर सात्विकी 
मती, | आणि ज्याची सात्विकी धृती, .। ते सात्विक सुखची सेविती, । जेथे 
अत सर्बो दुःखांचा. ॥ १२५७ ॥ चरद्टींच सुख चकोरातें, । सुख मेघींच 
मयोरातें, । सोडोनी सागरा थोरातें । मेघजळची चातक सेबिती. | १ रं५ट 
उध्छिष्ठ गतोजळें । सादर सेबिती काककुळें, । हंसांस ते अति अमंगळे, । 
जे सेविती बिमळें सानससरोवरी. ॥ १२५९ ।! जे सात्विकसुखें रमती, । 
विषयसुखीं त्यांची मती । तरीच सादर न धरी प्रीती, । कीं, मिष्टानबमन 


१८ अध्याय | यथार्थदीपिकां १७ 


शे 


कोणात आवडे $ । १२६० । अतरब सात्विक संत । सालिकसुख याचें 
वदे. भगवंत; । आणि मतिधृति राजसी अंत, । राजससुख तयाचें, दावी ह 
मौँब. ॥ १२६१ ॥ भातां ज्याची मति, धृती, । तामसी, बोलिडा श्रीपती । 


य्याचें तामससुख स बोलतो आतां या छोकीं. ॥ ११६२ ॥ 


यदस्ने च सुखं मोदनमात्मनः । 
निद्वालस्यप्रमादोत्थ तसामसमुदाद्तम ॥ ३९ ॥ 


र्जे आरंभीं मोहच करी, । म्हणिजे विवेकस्फाते सत्त्वाची हरी, । आणि 
भोगकाळ क्रमलिया उपरी । उपजवी मोह बुद्धीस, ॥ १२६३ ॥ जें सुख 
निद्रेपासुनी, । जे सुख आलस्येंकरूनी, । आणि ज्याला म्हणावें प्रमाद 
म्हणोनी, । त्यापासूनीही सुख, ते॑ तामस. | १२६४ ॥ जें अगत्य करणें, । 
तें न करणें असावधपणें, । दिसे जो मोह या गुणें, । तो म्हणावा प्रमाद 
*] १२६५॥ ये रीती निद्रा, आठस्य, प्रमाद, तिनी, । सुख उपजे जें या 
तिहींपासुनी, । तं म्हणावें तामस म्हणोनी; । मोह आदि, अंतींही, तल्या सुर्खे, 
॥ १२६६ ॥ निद्रा, खम, सुषुप्ती, । तेव्हां विवेकाची समाप्ती, । निखळ 
तमाची प्राप्ती । बुद्धीस जेव्हां. | १२६७ । तेव्हां मोहास काय बाणी? | 
ते अवस्था मोहाची खाणी, । बसती सर्वा द्वारी ठाणी । महामोहाचीं जेधवां, 
॥ १२६८॥ जो असे निद्वित, । सुख तेंच तोंबरी वाटे अमृत; । जेव्हां 
होय जागृत, । तेव्हां उत्तकाळ ला. सुखाचा. ॥ १२६९ ॥ निद्रा जयास 
फार, । तो जागा जाळा जरी नर, । तथापि जांभया देतां अवसर । लागे 
बहु. || १२७० | गेळा निद्रेचा अवसर, । राहिला सुखाचा भर; । तथापि 
देहीं उरला विसर, । कांहीं न उमजे. ॥ १२७१ ॥ मोह अंतींही ये रीती, । 
म्हणोनी मोह आदि अतीं, | तामस सुख ऐसें, अगा! सुमती ! । देव म्हणे. 
॥ १२७२ ॥ आलस्यसुख याला म्हणावें, । कीं, ज्या काळीं जें करावें, । से 
त्या काळीं न करणं मूढ॒भावे, । आणि सुख वाटणे, न करितां. | १२७३ ॥ 
यथा काळें जे न करी, । सुख तें न करी तोंचवरी, । करूं लागतां तदुपरी, ! 
सुख नसे. | १२७४ 1 तेव्हां तो सुखाचा समापतिकाळ, । तो लाही काळीं 
मोहाचा सुकाळ, । कीं, न, घडे होतां सायंकाळ, । कार्य मध्यान्ही करायाचे. 
॥ १२७५ || तेव्हां होय घाबिरा, । कर्तव्य न सुचे पामरा, । तो मोह तेव्हांदी 


१२९८ वामनपंडितळकुत 


वा नस 4१ आलस्यसुख सरल्यानंतरही, । १२७६ । आठटस्यसुखतत्परा । 
मोहची आद्यंत सारा; । आतां प्रमादापासूनी सुख ज्या नरा, । यासही 
आद्यंत, || १२७७ । कतंब्यविषयी असावधपमण, । आणि निश्चित २ 
अंत:करण, । ला निश्चित सुखीं अंत आपण । कृतक्ृयघेसा. ॥ १२७८ ॥ 
तों कार्यांचा नाश दिसे, । तेव्हां र्ये स्वबुद्धीहीवरी स । कष्टी होतां न 
दिसे । मग तं प्रमादसुख. । १२७९ ॥ तो सुखार्चा अंत, । कीं प्रमाद 
सुखी होता तोंचपर्यंत, । जो असाववपण असलंत । बुद्धींत होते. | १२८० ॥. 
जेव्हां कायेनाश कळला, । तेव्हां सावघपणं खवळला, । भाव बुद्धीचा निव- 
ळला, । परी शोक उपजला कार्यनाशे, | १२८१ ।॥ शोक मोहाचें स्वरूप, । 
घट मातीरचेंची रूप, । ण्व॑ मोह आद्यंतही अमूप । ते तामस सुख बोलिलें. 
॥ १२८२ ॥ ऐसा मोह आदि अंतीं । ज्यास, तं त्रिविध ये रीती, , तामस- 
सुख बोलिला श्रीपती । निद्ठालस्यप्रमादजनित. || १२८३ ॥ या &छोकी हे* 
तामस, । पूर्वळोरकी राजस, । यामागे ते सात्विकसुख ब्रह्रस, । भगवंत. 
बोठलिडा, | १२८४ ॥ यांत सत्त्वसुखीं सत्त्व प्रबळ, । तेथे क्षीण रजतम- 
मळ; । राजससुखी रजाचें बळ; । तामस सुखी तमाचें. | १२८५८ ।॥ यांत 
बॅळवंत एक गुण, । लावेंगळे उरले दोनी ते. क्षीण, । परंतु शद्धसत्ताचें 
आुद्धपण | त॑ न कळे या प्रसंगी. | १२८६ ।॥ म्हणोनी हें संशयाचें स्थळ, । 
कीं, शुद्धसस्व जें निर्मळ, । त्याच्या योगें जे सुरख्व केवळ, । त्यांचा अनुभव 
आणि अनुभवी त्याचे केसे? | १२८७ ॥ या प्रसंगीं सात्तविकसुख । जे 
बोलिला पूर्णेदुमुख, । त्याच्या अभ्यासाआरंभीं दु:ख । रजतमसंस्कारेंकरूनी 
॥ १२८८ ॥ रजतमापासूनी अभ्यासं । शुद्ध होतां ञरह्मरसे, | मग परिणामी 
अयृतसं, | एवंच मिश्रसत्वे सा्खिक हे मुख. ॥ १२८९ ॥ परंतु झुद्धसतत्व 
जे असती, । सुख सात्विक तयाचें कोणे रीती ? | ये स्थळीं श्रोतयाची मती । 
ऐसी सापेक्ष होणार. | १२९० | तरी ते शुद्धसत्त्व । कोठेंच नाहीं विना 
इदत्व, । हें आतां बोलतो तत्त्व । या प्रसंगें या छोकी. । १२९१ ॥ 


न तद्स्ति पृथिव्यां बा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सस्बं प्रहतिजेमुक्त यदेमिः स्यात्त्रिमिमुणिः ॥ ४० ॥ 


तें तों नसे पृथ्वीवरी, । अथवा सखर्गेलोकीं, आणि त्याही उपरी । अह्मादि 
देवाच्या ठायीं परी । तं सत्त्व नसे. ॥ १२९२ ॥ जें या तिहीं गुणकरूनी । 


१८ अध्याय ] यथार्थदीपिका. १९९ 


बद्ध नव्हे, म्हणोनी । मुक्त म्हणावें या तिहीं गुणांपासुनी, । प्रहतीपासाब 
जन्म ज्या त्रिगुणांचा. ॥ १२९३ ॥ ते पृथ्वींत नसे, । खगी आणि देवा- 
च्याही ठायी न वसे; । अथवा पुन्हा होईल, हेंही न गवसे, | भविष्यदृष्टीकरूनी, 
॥ १२९४ | र आणि पथ्वीतळें सात, । ते सत्त्व नाहीं य इतकियांत, । 
खर्गी आणि उर्घ्वेलोकींही विख्यात, । मह्लीकादि त्या लोकींही. ॥ १२९५ | 
ते निल्यमुक्त । ईश्वरोपीथि अव्यक्त, । जें अखंड त्रह्माद्वैतबोधयुक्त, । ते॑नसे 
“णास आणि नव्हे पुन्हां पुढेही. ॥ १२९६ ॥ तो उपाधि आपला भाव । 
दावी येथे देवाधिदेव, । कीं, जें मुक्त सर्वदा स्वयमेव । या प्रकृतिसंभवापा- 
सूनी. ॥ १२९७ ॥ सत्त्वादि गुण हे तिनी । उपजले म्हणती प्रकृतीपासुनी, । 
ते प्रकृतिसूत्र म्हणोनी । बेदी पुराणीं प्रसिद्ध, ॥ १२९८ ॥ शुद्धसत्त्व 
मूळमाया, । त्या उपाधियोगे ट्रेखरा अद्या । इच्छा सृष्टि करावया । उपजली, 
तेन्हा प्रकटली प्रकृति त सूत्र. ॥ १२९०९ ॥ त त्रिगुणात्मक, । तीं गुणांचे 
सूत्र एक, । त्या प्रकृतीच्या क्षोभकरूनी जाला विवेक । भिन्त्वें गुणत्रयाचा. 
|| १३०० ॥ ऐसे प्रकृतीपासुनी । जे गुण उपजले, लांहींकरूनी । बद्ध 
नव्हे, म्हणोनी । मुक्त जं सत्त्व. ॥ १३०१ ॥ 'तें कोणही स्थळीं । कोणांत 
कोणही काळीं । नाहीं म्हणतां, मावाथांची उकळी । दावी, कीं, त॑ असे 
आपणाचमध्यं, | १२०२ ॥ कीं दरामीं देवाधिदेव । हाची बोलिला स्वय- 
मेव. । कीं, माझा प्रादर्भाव । देव मर्हापे कोणी न जाणती. ॥ १३०३] 
“ल॑ मे विदः सुरगणाः प्रभव या शोकेंकरूनी । “न महेपय!” 
म्हणोनी । कीं याचीच आदि आपण आपणाचपासूनी । उपजले देव मर्हार्ष 
सकळ. ॥१३०४॥ देवांचा आदि जो देवाधिदेव, प्रभव म्हणजे याचा प्रादूर्भाव । 
काय जाणती ते ब्रक्मादि देव ? । जे त्याच्या उपाधीपासूनी उपजले,]| १३०५] 
त्याचा उपाधि शुद्धसत्त्व, । जें ज्ञा प्रकट त प्रथम मायातत्त्व, । त्यापासूनी 
सूत्र, तेची मग महत्तत्व । चतुमुखरूप प्रगटले. | १३०६ || त्रझादि देवांच्या 
ठायींही । ते झुद्धसत्त्व म्हणे नाहीं, ; बंध नसे ज्यास कांहीं । या तिहीं 
गुणांचा. । १३०७ ॥ तं सत्त्व प्रश्वींत नसे, । म्हणजे प्रथ्वीवरील लोक 
त्यांत न दिसे, । “दिवि' म्हणतां सर्गाही न गवसे, । म्हणजे देवांमध्येंही ते 
असेना. | १२०८ ॥ पृथ्वी म्हणतां नर, । तैसंच स्वर्ग म्हणतां सुर, । पुन्हां 


नत न्न 7-५» नव सकला 





१. पावाळें, २, उदय, जन्म, २१. अ» १०, शोक २ 


२०० वॉमनपंडितकृत 


देवांच्या ठायी म्हणे सर्वश्वर, । कीं, ब्रझादिकांहीमर्ध्ये त॑ नसे. ॥ १२०९ | 
जे सत्व कोठें नाहीं म्हणोनी । देव बोळे या छोकेकरूनी, । याचा प्रादुभावे 
तोच आपला ऐसें सुचवुनी । दशमी म्हणे “न मे विदुः सुरगणाः प्रभव 
न महषयः'', । १२१० !| एवंच ल्या सत्त्वाचा प्राभोव । हे न जाणती 
अरझादि देव; । तंव्हा त॑ सत्त्व ज्यांत, तो. हा देवबिदेव, । हें कळलें 
अजुंनातें. ॥ १३११ ॥ रेस अजुनातें कळावे, । म्हणानी ऐसें देवें बोलिलें 
या भावें, | कीं, दरामीं हें रहस्य ठावे । अजुनाते. ॥ १२१२ ॥ परंतु जॅ” 
सत्त्व जाळे आधी, । ते एकाच इंश्वराचा उपाधी, । लावांचूनी नाहीं कोठे 
कधी, । हे रहस्य नेण अजुन. ॥ १३१२३ ।॥ म्हणूनी त्या झुद्धसत्त्वाचा 
सुग्वानुभव । ज्याळा असेल, त्यांचे बुद्धिधृतिसुखवेभव । कां न बोले देवाधि- 
देव ? । साशंक जाला ये रीती. ॥ १३२१४ ॥ त्यावरूनी हा छोक । बोलिला 
उत्तमश्ोक, । की, धुडितां सवे ठोक, । कोठें कोणांत तं नसे. | १२११५ | 
पृथ्वी स्वर्ग ढोक दोन्ही |) बोलिला, परी “पुथिव्यां वा'' म्हणोनी, । आणि 
“दिवि देवेषु बा'' म्हणतां या दोही बाशब्दींकरूनी । लोक चतुदरा 
सुचविले. || १२९१५१६ ॥ बा म्हणिजे विकल्प, जे नाना | प्रथ्वीखालं सप्त- 
'पाताळांतील रचना । आणि स्वगाहीवरी ळोककल्पना । सप्तलोकपर्यंत. 
॥ १३१७ ॥ या लोकीं जे ळोक सकळ, । देवादिकांचें जं कुळ, | या 
कोणामध्ये ते सत्व विमळ । नाहीं, म्हण गूटभावे. | १३१८ ॥ भाव की, 
ज्या ठोका जो वसे, | त्यास त्या लोकीं सदेह दिस; । आणि आद्धसस्वोपातीस 
हें नसे, | की, मी असं एका अमुकियाच लोकीं. | १३१० | ब्रह्मादि 
देवां वाटे, की, | 'आपण असों सव्यादि लोकीं? । हं नसे सत्वोपाधि उत्तम- 
*होकीं, । तो अनत, सास वाटे सकळ आपण. ॥ १२२० ॥ सर्व व्यापूनी, 
साक्षी । सर्वास आत्म्वेंची लक्षी, । सवास निर्भी संहरी, रक्षी, । सर्व व्यापूनी 
जो उरला, | १२२१ ॥ ज्याचा उपाधी सत्व एस, | तो मी एकाच लोकीं 
म्हणेळ केस? । सिघु न मानी जसें । एकाच तरंगी आपण. ॥ १३१२२ | 
इतर सत्यटोकादिपती । आपण अमुकिया लोकीं आहों म्हणती, । म्हणूनी 
डोक उचन्चारूनी जगत्पती । बोळे ऐसं. | १३१२३ ।। कीजे पथ्वींत असती 
नर, । आणि स्वर्गी सुर, । त्यांत हं नसे, म्हणे सर्वेश्वर । या मूढभावेंकरूनी. 
॥ १३२४ ॥ आतां रर्तमानकाळीं नसे जरी, । पुढें कोणी निमार्ण होईल 


१८ अध्याय ] यथार्थदौपिका. २०१ 


या उपरी, । त्यांत तें प्रकट होईल म्हणसी, तरी । पुन्हा होईल प्रगट कोठें 
हेंही घडेना. | १३२५ ॥ “पुनः'शब्दे आणि “स्यात पदेंकरूनी । अन्वय 
याब्दोहो. पदांचा सुचवुनी, । अथे एसा करावा म्हणोनी । सुचवी देव. 
॥.१२२६॥ हें गुणुप्रकरण, । येथे शुद्धसत्त्वाचें विवरण । न होतां, साक्षेप 


अतःकरण । होणार पडनादिकांचें ॥ १२२७ | म्हणूनी ते झद्धसत्त्व । 
तेथेंची, कीं जेथ इश्वरैब; | वरकड कोगांत नाहीं, ऐसे तत्त्व । या छोकीं देव 
बोलिला. ॥१२२८॥ परी बोलती कोणी टीकाकार । या छोकीं अन्य प्रकार, । 
भै त्रिगुणमुक्त शुद्धसर्त्वानचार । सत्त्वशाब्दे न बोलती. | १२३२९, ॥ सत्त्व- 
गाब्दे देह, मरी । जो जीव, तो परथ्वींत स्वगळोकींही वरी । ऐसा नाहीं, कीं 
या गुणत्रयाच्या दोरीं | बांधळा नसे. | ११३० ॥ अर्थ बराच तोही, परी । 
सत्त्वराब्दे जीव होय जरी, । सत्त्वशब्दे दहची तरी, । देह याच तीं गुणांचा 
| ११३३१ ॥ त्रिगुणांचंच ज शरीर सत्व, | त्यास त्या गुणत्रयापासूनी मु 
क्तन्व । नाहीं प्रथ्वीत स्वगा. ऐसे तत्त्व । बोळतां विरद्धाथ लागतो. १२३२ | 
यी नग सुवणाचच घडळ, | त काय सोन्याच्या बघीं पडले, । बंधींच जरी 
नाहीं सांपडले, । तरी त्यांन मुक्त कोणी नाही. कां म्हणाव £ ॥ १३३३ ॥ 
किबहून! दारीरे | पचनूतांचा नानाकारे, । त्यांत पचभूतांपासूनी मुक्त बरें ।.. 
एकही शारीर नाहीं, कोण म्हण?£ |) १३३७४ | युणत्रयाचाच बध, । गुणत्र- 
यातच बघसवध, । चढनात वढनमुगच | बव असा. ॥ ११२३५ | वेगळा 
बध, वेगळा बद्ध, । अस तरा हा अद कांडी दिसे साध्य; । बद्धवधएकत्बी 
असाध्य । अथ एसा. | १५२६ ॥ आता “नाही मुक्त' म्हणिजे बघापासनी । 
मुक्त नाहीं, ऐसा अथ न करूनी, । सत्व कोणी त्रिगुणावेगळ नाहीं, म्हणोनी । 
मुक्त नाहीं, यांचा एसा करवा अश. | १३३७ | तरी या उपदशास अवि- 
कारी कवण? । योग्य काय ज्याला या उपदेशाचे श्रतरण? । जो जाणे सत्ब- 
मात्र त्रिगुण | तो. कीं त्रिगुणाचें तत्व मात्र नणतो. ॥ १३३८ ॥ यांत जो 
त्रिगुणाचच जाण सत्व, । त्यास ह ठावच तत्व, | का, जं त्रिगुणाचेंची त्यास 
भिन्नत्व । केचें त्रियुणापासूनी : | १२२३९ | त्यास उपदशा ये रीती, । की, 
पुत्र ज्याचा सांगितळा' ज्याप्रती, । त्याप्रतींच सांगणं मायुती, । कीं, तो पिता 
त्या पुत्राल्वा. | १२४० || आतां त्रिगुणाचेची सर्व, । जो एसं नण तत्त्व, । 
जरी म्हणावें लास योग्यन्व, । तरी तो पुसेळ “कां? ! म्हणोनी. | १२१४१ ॥ 


न शा नक कट. “न जळक 


१. ने' असा पाठ आढळता, 


२०२ धामनपंडितकृत 


नियुणाविरहित कोणी सत्त्व । कां नाहीं £ काय याचे तत्त्व 2 ! ऐसें पुसेल; तेव्हां 
त्यास उचित वक्तत्व, । की, त्रिगुणाचे सत्त्व मात्र म्हणोनी. १३४२ ॥ तरी 
आधीं येच रीती । कां न वदावे त्याप्रती? | की, त्रिगुणांचीच भलती सत्त्या- 
कृती, । मग त्यासही हें सांगणे लागना. | १३४३ ॥ रूहूव मात्र त्रियुणाचें, । 
हें न सांगता, मुक्तत्व एसें त्याच । सांगतां, त्यासतत्त्व ऱ्याचे । न कळेतं 
त्रिगुणाचे, कीं एसं न सांगतां, | १२४१ ॥ कीं बापा !»ारीर सत्त्व जितके, । 
त्रिगुणांच रचल तितक, । म्हणूनी बालठण लागलें इतके, । कीं त्रियुणमुक्त 
नाहीं सत्त्व कोठे. || १२४५ ॥ तो म्हणल, स्वामी! । पहिलची ऐसं कळतें, 
तरी मी । जाणतोंच का स्थावरजगमी । कोणी नाहीं त्रिमुणापासून सूटले. 
॥ ११४६ ॥ कीं जळाच तरंग सकळ, । ऐसं कळतांच, कळलें प्रांजळ । 
कीं, तरग कोणी नाही. ज्यास जळ । सोडी कदापी. ॥ १३१४७ ॥ नग 
अवघे सुवर्ण, । एस सागताच, कळले पूर्ण, । का, सुवर्णे सोडिलें ऐसं 
भूपण । कोठेही असेना. | १३४८ ॥ एव दोहींपरी हा उपदेश । न करील 
सर्वज्ञ हृषीकेरा, । हा अश साधता, वृथा ळूश । का करावे? || १३४९ ॥ अर्थ 
मुख्य अबाधित ।) सापडता, काण पडित ] अर्थ गाण आणि खडित | 
"अगीकारी £ | १३५० ॥ आता सत्त्वास म्हणता बब, । जीवाकडे लागावा 
सबब, । तरी मुम्याथ जो न देखे अव. । वाट त्याने हे घ्यावें | १३५१ ॥ 
बोळोनी काय बदत” । अच सापडला अट्गुत, । भगवल्छपाकटाक्षसमत, । 
किबद्ुना टीकाकती तो स्वये. ॥ १३२५२ ॥ न दृपिता इतर अथर, ।) तोही 
वाटेल का समद. । श्रोते म्हणतील, कोणता यथाश्र ? । श्रद्धा उभयत्र, तोची 
उभयत्र संदेहही. | १२३१५२ ॥ भगवत करितो हे टीका, । आणि नांव 
यथार्थदीपिका, । येथं बाधिताथे खटणी शका | तो मज लेखका धरू 
नेदी. | २३५४ ॥ म्हणोनी हृ टांगल बोलण, | बाधित अर्थाची बोठिले 
दूपण, । तजापि सवेही करण । त्याचेची असे. | १३५५ ॥ या छोकीं स्या- 
त्पदाचा अले । मुक्तपरदी लाविता जाला अनर्थ, । पुनःशब्दासी स्यात्पदासी 
अन्वय समच ! सुचवूनी बोलिला अथ ऐसा. ॥ १३५६ ॥ की प्रकृतिसंभव गुण 
तीनी, । मुक्त या. तेहायासुनी । शुद्धसच्य ऐसे त्रिभुवनी । नाहीं. प्रस्तुत 

॥ १२५७ ॥ परी पुढे होईल या जगी एस, । की, मनुध्यात देवात ते नित्य 
सत्त्व गवस, | या शकेचा परिहार बोलतसे, । कॉ, पुन्हा पुढे होईल हेही 
घडेना, ॥ १२५८ ॥ पुनःशवब्दाचें सार्थकन्व, । आणि प्रमाणसिद्ध तत्त्व, । 


१८ अव्याय ] यथाथेदीपिका. २०३ 


गुणप्रकरणी शूद्धसत्त्व । बोलिलें, अन्य अर्थ लागेना. | १२५९ ॥ असो तें 
प्रस्तुत । सत्त्व येथे अच्युत । जे त्रियुणापासूनी मक्त, ते अद्भुत । कोठे नाही 
न*होणारहदी म्हणतसे. ॥ १२६० ॥ एवं एक आपण । अबलंबूनी झुद्ध 
सर्वगुण, । करिता ठरे गीतानिरूपण, । भावार्थ ऐसा. ॥ ११६१ ॥ आतां 
या उपरी गीता । क शय पांडुसुता । उपदेशितो पिता ॥ ब्रझ्ययाचा 
॥ १३६२ ॥ त्याचा करितां विचार, । त्राह्मणादि वणेघर्मप्रकार । युणत्रय 
प्रसंगानुसार । भगवंत बोलतो येथूनी. ॥ १३६३ ॥ प्रकरण तें किम्थे । 
बोलों पाहतो समर्थ? । हा विचार करितां, पार्थ । झणी सखधर्म टाकील 
म्हणोनी. |.१३६४ ।! कीं; बुद्धि, आणि भूती, । आणि सुखही त्रिविध 
विश्वपती । गुणभेदें बोलतां स्वमती । करित! जाला ये रीती पार्थ. ॥१३६५॥ 
कीं, सात्विक तितकें उत्तम, | राजस तामस मध्यमाधम, । शुद्ध सत्व उत्तमो- 
त्तम, । तें तों नसेच कोठेही. ॥| १३६६ । परतु जें प्रकृतिसभव सत्त्व, । 
त्यास या त्रिगुणी उत्तमत्र, । तरी जे जे गोष्टीस साच्िकत्ब, । ते तेच गोष्टी 
आपण कां न अवलबू ? ॥ १३६७ ॥ निश्रय ऐसा करी पाथे, । हा उत्तमची 
तो मानी साक्षी समर्थ, । परी एक त्यांत मोठा अनर्थ, । कां, त्याग होणार 
स्वघर्माचा. | १२१६८ ॥ घर्म राजस क्षत्रियांचा, । आणि युद्ध न करणें. 
निश्चय जयाचा, । आवडे वर्म तो साखिकाचा, । तव्हां युद्ध राजस धर्म तो 
न करी. | १३६९ ॥ म्हणळ देवें कले सिद्ध, ! कीं सात्विक तितुकें परम 
शुद्ध, | या आश्रये मी टाकन युद्ध, । अवलबीन सात्विक बुद्धि धृतिही. 
|| १३७० ] म्हणूनी युद्धत्यागास अवसर । देग्वोनी, आतां सर्वेश्वर । 
क्षात्रघर्मप्रसंगे पसर | बोळेळ चहू वर्णाचा. ॥ १३१७१ ।॥ यांत वाटे गुण 
हीन, | तरी स्वघर्मेच मुक्तीचे साधन, । म्हणूनी शेवटी कमळनयन । बोलेल 
रेसं. | १३७२ ॥ सखघर्म जरी वबिगुण, । आणि परघर्म सद्रण, । तथापि 
मुक्ति द्यावया निपुण | धर्म आपळाच आपणाते. | १३७३ ॥ बोलेल ऐसं 
अंतीं, | प्रस्तुत वणधर्म पार्थाप्रती । सांगेन म्हणोनी श्रीपती । बोलतसे हा 
श्रोक, ॥ ११७४ ॥ 
ब्राह्षणक्षत्रियविश्यां शुद्राणां च परंतय । 
कमोणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणेः ॥ ४१ ॥ 


_ अगा ! ब्राह्मणांची, क्षत्रियांचीं, । आणि वरैश्यांचीं, शूद्रांचीं, । प्रकर्षकरूनी 
कर्मे यांचीं । पावली विभाग, ॥ १२७५ || वेगळींच कर्म आह्मणांचीं, । जालीं 


२ण्फे वामनंपॅडितकत 


वेगळी क्षत्रियांची, । जालीं वेगळी वेश्यांची, । आणि शूदांचीही वेगळीच. 
॥ १३७६ ॥ कोण्या हेतूकरूनी । वेगळे मेद पावली £ म्हणोनी । म्हणसी, 
तरी हेच गुण तीनी । सत्व, रज, तम, यांकरितां. । १२७७ ॥ मांत 
सात्विक केवळ । कर्म जाह्मणाचें निर्मळ; । कांहीं सत्त्व आणि प्रबळ । रजोगुण 
कर्म क्षत्रियांचे. |॥१२७८॥ आणि वैऱ्यांची । केवळ राकसी क्रियाची; । तामस 
क्रिया शद्रांची; । भेद ऐसे या गुणेकरूनी. । १२७९ ॥ तरी हे मेद कां 
परी । जाले * म्हणोनी म्हणसी जरी, | तरी याच्या निमित्ताची गोष्टी बरी ।_ 
सांगर्तो, ते आईक. ॥ १२८० ॥ हे गुण स्वभावप्रभव । म्हणिजे खभावा- 
पासूनी यांचा प्रमव, । प्रभव म्हणिजे प्रक्पे भत्र, । उद्भव.यांचा अशीं 
प्रतिकल्पीं. ॥। १३२८१ ॥ अचूक यांचा संभ । प्रतिकल्पीं, म्हणूनी ऐसा जो 
उद्भव, । तो प्रकपें होतो म्हणोनी प्रभव । म्हणावे यांच्या उद्भवाते. ॥१२८२॥ 
सृष्टि, स्थिति, संहार, । याचकरितां वाखार, । त्रह्मिणक्षत्रियादि वर्णव्यवहार । 
यावकरितां, ऐस! उद्भवप्रताप यांचा. ॥ १३८३ ॥ म्हणूनी यांचा भव | 
म्हणाचा प्रमव, । तो का होतो म्हणसी £ तरी स्वभाव । ऐेसाच यांच्या 
कारणाचा. ॥ १२३२८४ ॥ याचें कारण जें मूळ । अनादि न्रह्म केवळ, । 
, त्याचा सवभाव ऐसा प्रबळ, । कीं, ते नासे, तरी नासे उत्पत्ति या गुणांची. 
॥ १२८५ ॥ ते तो नित्य सनातन शाश्वत, । आणि वस्तुस्वभाव ऐसा अद्भुत, । 
त्या स्वभावापासूनी निश्चित । व्हावाच उद्भव या गुणाचा. ॥ १३१८६ | 
किरणांचा वस्तुस्वभाव, । काँ, जळाभासाचा व्हावा उद्भव; । स्वभाव वृक्षाचा, 
की, संभव । फळाचा व्हावाच त्यापासूनी. | १२८७ ॥ किरणीं जळाभास- 
उदय । जो असे, तो किरणमय, । किरणींच त्याचा लय, । गुणावस्था न्रह्मी 
ये रीती. ॥ १३८८ ।॥ हा प्रकृतिपुरुषांचा विवाह । प्रतिकल्पीं ऐसा निर्वोह; । 
तें अनाद्यनत, तैसा गुणप्रत्राह । कधींपासूनी, कोठवबरी, हें असना. || १३८९॥ 
एवंच हें तत्त्वच संतांतें पुसावे, । आणि स्ववर्णाचित कर्ममा्मी असावें, । 
आतां कोणी कोणावरी रुसावे? । राजस तामस कर्म कां माझे म्हणोनी 2 
॥ १३९० |) भावपोटीं ये रीती, । तो त्रिगुणमायेचा पती । म्हणे ऐसें अर्ज 
नाप्रती, । की, स्वमावप्रभव गुणीं हे कर्मभेद. । १३९१ ॥ येथें *परंतपा !' 
म्हणोनी । अजुंनास याच भावेंकरूनी । आळवी, कीं, पर जे शत्रु त्याते 
मारुनी, । स्वकर्म राजस तरी आचरावे. ॥ १२९२ ॥ आणि ब्राह्मण, क्षत्रिंय, । 
तिसरे बैश्य, हें वणेत्रय, । हे द्विज बेदाधिकारीच ऐसा निर्णय, | शूद्र यां न 
सारिखे. ॥ ११९३ ॥ परतु वर्णत्रयसेवाधर्म । बेदविहितची लांचें कर्म, । 


१८ अध्याप्र ] यथार्थदीपिका, २०१६ 


हें सुचकूनी बोले वर्म, । की, मिजकर्म शदांचेंही. ॥ १२९४ ॥ एवेच सत्त्व 
दिक गुणत्रय, । यांच्यायोगे वर्णनिणेय । बेगळाला म्हणे भ्रीप्रिय, । यांत 
अहकर्म बोलतो या छोकी, ॥ १२९५ ॥ 


दामो दर्स्तपः शोचं क्षांतिराजेबमेव च । 
ज्ञानं विशूनमात्तिक्यं  ब्रह्कमे स्वमावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 


शस म्हणजे भगवनिष्ठता । बुद्धीस असे तत्त्वता, । प्रथम ब्रह्मकर्म पांडु- 
खुता? । हें बोलिले. ॥ १३९६ ॥ निष्ठा धरावी माझे ठायीं, । बुद्धि जडावी 
माझे पायी, । शम ऐसा नाना उपायी । साधावा, लास दम प्रथम साधन 
॥ १३९७ ॥ दम म्हणजे इंद्रियांचा । निप्रह काया मनसा वाचा, । अर्थ 
ऐसा हमाचा आणि दमाचा । अबाधित. ॥ १२९८॥ शाम निम्रह चित्ताचा, 
रेसेंही वदे शास्त्रकाराची वाचा, । परी बिना चित्तनिम्रह इंद्रियांचा । न घडे 
निग्रह. ॥ १३९९] म्हणूनी दम जेथें बोलिला । शम चित्ताचा यांत आढा, 
व्हणूनी निर्णय ऐसाच जाळा । रामदमराब्दांचा भागवतीं. ॥ १४०० ॥ 
स्कधीं एकादशी उद्भवाच्या । प्रश्नानुर्ष याच भगवबताची वाचा । बोलिली 
अथ ऐसाच साचा | या छोकी. ॥ १४०१ ॥ 


श्रीमझ्वागवतःछोक-शमो मज्निता बुद्धेदम इंद्रियसंयमः । 
तितिक्षा दुःखसंमर्षा जिह्वोपस्थजयो धृतिः ॥ 

उद्भवातें म्हणे सर्वोत्तिम । कीं बुद्धीस माझे ठायीं निष्ठा परम, । लया निठ्ठेतें 
म्हणावें हाम, । आणि दम संयम इद्रियांचा, ॥ १००२ ॥ पुढें तितिक्षेचा 
अर्थ । उत्तरा्धी बदला समथं, । प्रस्तुत रामदमांचा अथे हा यथार्थ । भग- 
वद्वूचनें सिद्ध जाला. ॥ १४०२३ ॥ दमशब्दा्थ इद्रियसंयम, । तो इंद्रियनिम्रह 
विना चित्ताचा उपशम । न घडे, यालागीं बोलतां दम, । तों शमशगब्दा्थ 
आला न बोलताही. । १४०४ ॥ याकारणें प्रस्तुत । गीतेंतही अच्युत | 
दामापुढें दम बोलतां करी श्रत । हामराब्दे खनिष्टता बुद्धीची. ॥ १४०५ ॥ 
एवच ज्याची भगवनिष्ठ बुद्धी, । यातेंची त्राझणत्वसिद्धी, । कीं विना अह्मकर्म 
न घडे समृद्धी । त्राह्मणत्वाची ब्राह्मणातें. | १४०६ ॥ दुसरें ब्रझकर्म । इंद्रि- 
यांचा संयम, । ज्यास म्हणावें दम । तप तिसरें. ॥ १४०७ ॥ तें सैप्दशीं 
मागें सात्विक । तप कायिक वाचिक मानसिक । बोलिलें, जेथ त्रिगुणभिद 


अशु 


१. अळ १७, को» १४, १५, १ 








२ वामनर्पडितहत 


अनेक । तपआदिकांचे बोलिले. ॥ १४०८ ॥ आतां शच क्रिपकार, । 
एक बाह्य मृत्तिकाजळे यथाधिकार, । दुसरा शौच चित्त निर्विकार । निर्मळ 
करावें वैराग्येकरूनी. ॥। १४०९ ॥ क्षांति म्हणजे क्षमा, । ते आधीं असावी 
आह्मणोत्तमा, । हें एक अगा! कुरुकुलोत्तमा! । 2 १४१०॥ आजब 
म्हणिजे अवक्रता, । सुरळीतपणे बर्तणे, अगा ! यी शब्दांत बुद्धींत 
वक्रता । नसणे, हें अहमकर्म. ॥ १४११ ॥ आणि झ्ाानही त्रह्मकर्म, । कीं, 
ब्रझ जाणावें, हा मुख्य धर्म, । सफळ तरीच ब्राझणजन्म, । कीं, ब्रह्मज्ञान 
होय जरी. ॥ १४१२ ॥ आचरोनीही षट्कर्म, । 'आपण कोण,' हें न 
कळे वर्म, । तरी व्यर्थ सवे लाचे धर्म, । जैसें राज्यावीण जिणे राजपुत्राचें. 
॥ १४१३ ॥ बैसावे राजासिहासनीं, । म्हणोनी पुत्र जन्मले रायापासुनी, । 
त्यांत जे राहिळे पदच्युत होउनी, । काय जिणे तयांचे £ ॥ १४१४ ॥ 
ते गजादि यानारूढ जाले, । ल्यांच्या दशोनासी जनही आले, । स्मससुखें 
तथापि ते न भाले, । पदवी न पावले वंशाची. ॥ १४१५ ॥ तैसा 
हा उत्तमोत्तम वर्ण, । धनी वेदांचा ब्राह्मण, । अध्ययन अध्यापन 
दोहींस निपुण, । आणि 'आपण कोण' हें नेणे. ॥ १४१६ ॥ जझात्मबो- 
धाचनिमित्त । वेद त्रिकांडही प्रवृत्त, । रेसें असोनी कर्म दुर्वृत्त । ब्राह्मण 
होऊनी निंदिती ज्ञानातें. ॥ १४१७ ॥ ते तो अत्यंत अधम, । जे कर्मची 
म्हणती ब्रह्मकर्म; । ते असोत; इतरही पावोनी जन्म । पदच्युत, जे न साधिती 
अनुभवातें. ॥ १४१८ ॥ असोनी डोळे न दिसे, । अंधकूपीं पडतसे; । 
बेदवेत्ते जाले तैसे, । संसारकूपी पडोनियां. | १४ १९ ॥ उपजोनी मत्स्यकुळीं । 
पोहों नेणे जळीं; । तैसा लेखिला कुशळीं । ब्रह्म नेणे तो त्राझण. ॥१४२०॥ 
सिंहाचिया उद्रा आला, । आणि गजदंतें चूर्णे जाला; । ब्राह्मणकुळीं उप- 
जला । आणि भवपाश्यीं पडला तो तैसा. 1१४२१ | आतां ज्ञान कमोतीत । 
त्यास अह्मकर्म, म्हणे भगवत । कीं, त्राह्मणजन्मी करणें हेंची अलंत, । 
कीं, ज्ञान साधावें ब्राह्मणे. ॥ १४२२ ॥ ल्या ज्ञानाचे दोन भेद, । व्यतिरेक, 
अन्वय, बोलती वेद; । ल्ांत जडचेतन्य अभेद । विना अन्वय कळेना. 
॥ १४२३ । व्यतिरेक म्हणजे वेगळेपण, । त्या व्यतिरेकाचे द्विविध लक्षण, । 
एक जडनिषेर्धे ओळखणे चिदात्मपण, । दुसरा व्यतिरेक अधिष्ठानीं विवर्ताचा. 
॥ १४२४ ॥ हा दुसरा तेव्हां कळे व्यतिरेक, । कीं, , अन्वये एकीं एकत्वें 
दिसे अनेक, । परंतु आधीं चेतन्यजडबिवेक । होय, तरी तो व्यतिरेक अन्वये 
मग कळे. ॥ १४२५ ॥ म्हणूनी जडचेतन्यविवेक । आधीं हाच जाणावा 


१८ अध्याय ] यथार्थदीपिका, २०७ 


व्यतिरेक,*) मग त्यास त्यांत जें मिथ्या अनेक, । तो व्यतिरेक भिलत्वें मग 
कळेल. ॥ १४२६ ॥ कीं रज्जूस सपीचा बिटाळ, । ह्या तो बोळ्यी फटकाळ;। 
व्यतिरिक सर्पासी सर्वकाळ । सहज रज्जूतें ये रीती. ॥ १४२७ ॥ तथापि 
भ्रमे. सप भासतो. । म्हणोनी असल्यास सत्याचाच आश्रय तो, । हें खरें 
परंतु हा बिचार तेव्हां कळतो, । जेव्हां जडा देहावेगळा कैळे आत्मा 
आपुला. ॥ १४२८ ॥*हें प्रथम ज्ञानाचें लक्षण, । यासही 'व्यतिरेक' म्हणती 
विचक्षण, । कीं, वेगळा जडदेह, वेगळा आपण, । कळावें आधीं. १४२९] 
या ब्यतिरेकेंकरूनी । चिदात्मा आपण, म्हणोनी । ज्ञान जालें, यावरूनी । 
ज्ञान म्हणावें. याही ज्ञानातें. ॥ १४२० ॥ परंतु जडभाग सारा । उरला 
प्रतीचा पसारा, । लया चित्समुद्रीं तरंगभागही दुसरा । भिन्न न दिसे, तेव्हां 
कळलें अद्वैत. ॥ १४३१ ॥ कोणी करिती पांडिल, । कीं, नश्वर म्हणूनी 
जडभाग असल, । परी जों असल्यांत न दिसे सत्य, । तों दैत असल्य कोण 
म्हणे. | १४३२ ॥ तथापि ज्याला आत्मा समजला, । तो 'आपण कोण! 
ऐेखे उमजला, । याकारणें ज्ञान लाला । म्हणावेंच कीं. ॥ १४२३ ॥ म्हणूनी 
ज्ञान एक । ब्रह्मकर्म बोलिलें, हाही व्यतिरेक, । आतां अन्बर्ये एकीं अनेक । 
हें अद्वयज्ञान विज्ञान बोलावे. ॥ १४३४ |॥ 'विज्ञान'शब्दीं अक्षरें तीनी, । 
त्यांत प्रथमाचा अथ विपरीत म्हणोनी, । ज्ञान चिद्ठस्तु दों अक्षरी करूनी, । 
तिहीं अक्षरांचा अथ हा. ॥ १४३५ ॥ चतन्य ओळखिलें तें ज्ञान, । त 
ज्ञान जालिया उपरी जडभान । विपरीत त्या चेतन्यास, कीं, जे अधिष्ठान । 
विबत विपरीतच त्याहुनी. । १४२६ ॥ परी श्या विवर्ती अधिष्ठान । उघड, 
तसं जडीं बिपरीतीं तें ज्ञान । विपरीत, ऐसं ते विज्ञान, । बिपरीता 
तरंगीं सिंधु जैसा. ॥ १४२७ ॥ परतु आधीं चिदात्मस्वरूप | जडावेगळें 
कळे अरूप, । तेव्हां त्या जडरूपीं अरूप चिद्रप । देखावे. ॥ १४२८ ॥ म्हणूनी 
बोलोनी आधीं ज्ञान, । मग देव म्हणतो विज्ञान; । ज्ञान, कीं, चैतन्यास बिपरीत 
जडभान | तेंही ज्ञानची ऐसं जाणावें. | १४३९] चैतन्यास विपरीत जड । त्यांत 
चैतन्य देखावें उघड, । यास शास्त्रकार सुघड । विज्ञान म्हणती. |१४४०॥ 
कीं सुवणास विपरीत आकार, । जे दिसती नाना अलंकार, । तें अवर्धे 
सोनेंची, एतत्मकार । ज्ञान ते विज्ञान बोलावें. | १४४१ ॥ कीं नग नश्वर 
असत्य, । सोनें नित्य सल, । परी अनिल असल्ांत निय सल । उघडे एकत्े 
दिसतसे. ॥ १४४२ ॥ ऐसीं भूतें चराचरें । असत्यें जडे आणि नश्वरे, | 


ह. ७०५ तनय १९७0४ ०. (त हिज अबल 





फक. शश "7. ५८ 7५४ ण जणी णा ण११ णीणिणीणीणी णाणणणी णी टीणी णणाशीणेणाकककाचणीण पणी. 


१. 'भाशय! असा पाठ आढळतो 


२र्ण्ट धामनपंडितदृत 


त्यांविपरीतीं जे वेतन्य उघडे खरें । तें एकते जाणणे विहान, ॥ १४४३, 
ज्या चैतन्याचे आश्रर्ये नाना । मर्ने केली कल्पना, । लावीण कांहीं दिसेमी 
असेना, । तेव्हां तेची हें विज्ञान, ॥ १४४४ ॥ निजेला स्वमीं मनीं । स्ववेंची 
नानाकार होउनी, । त्यांत एक शरीर आपण मानुनी, । भय अभय मानी 
आपणची आपण. ॥ १४४१५ ॥ कीं आपणची स्वभत सारें, । आपलेंची मन 
व्याप्रचोरादिआकारें । भय दाखवी, आणि निर्भय कर्ढ॑ शरीरें । साधुसंतांचीं 
होउनी. ॥ १४४६ ॥ जागा होतां, तें बिपरीत । मीच कीं म्हणे निश्चित, । 
घिज्ञान या ज्ञानाचे नांव उचित, | विज्ञान अन्वयज्ञान हें ऐसे. ॥। १४४७॥ 
एवं ज्ञानस्वरूपीं विवताचें भान, । ताचें अधिष्टान त्या भानासी क्ञान, । लास 
म्हणावें विज्ञान, । हें अह्मकर्म. ॥ १४४८ ॥ म्हणजे जो ब्राहमण, । लाणें 
व्हावें ऐसें निपुण, । कीं आत्मयास जड विपरीत मायागुण, । त्यांत अधिष्टान 
दिसे. ॥ १९४९ ॥ आतां एसा अनुभवप्रकार । नस, तरी अद्वैतसंस्कार । 
शास्त्रत्रवणे पथाधिकार । जोडावा आस्तिकपणणेंकरूनी. ॥ १४५० ॥ या 
भावेंकरूनी । त्रह्मर्म आस्तिक्य म्हणोनी, । ज्ञान विज्ञान बोठोनी, । मग 
आस्तिक्य म्हणतसे. ॥ १४५१ ॥ अर्थ आस्तिक्‍्याचा ये रीती, । कीं शात 
जे जें बोलती, । त्या गोष्टी जरी अनुभवा न यती, । तरी विश्वास तेथे असावा. 
॥ १४५२ ॥ प्रथम चार्वाकार्चे नास्तिक्य । टाकूनी, परलोक मानणें आ- 
स्तिक्य; । मग भद नास्तिक्य टाकूनी, ऐक्य । जडचेतन्याचें मानणें हें दुसरें. 
॥ १४५३ । प्रलक्ष न दिसे परलोक, । न मानिती यालागीं चार्वाक; । 
ऐक्य न कळोनी, जाले नास्तिक । भेदवादी. ॥ १४५४ ॥ चावोकमतें प्रशक्ष 
एक, । कैचे पुण्य? केचे पातक£ । कैचा परलोक? म्हणती नास्तिक, । 
प्रथम नास्तिक्य हें नसावें. ॥ १४५५ ॥ परंतु चावाकादिक । खंडावया प्रव- 
तला लक, । या तार्कका दिवांधा अद्वेतअक । आस्तिक्यदृष्टी दिसेना 
॥ १४५६ । तेसेच कर्ममीमांसक । जरी मानिती बेद परलोक, । तथापि 
दूषिती मोक्षकारक । अद्वेतशास्त्र साक्षेपे. | १४५०७ ।॥ बेद बोले अद्वैत, । 
ते म्हणती खरें द्वैत, । एवंच इप्यादिकही निश्चित । नास्तिक म्हणावे 
॥ १४५८ ॥ चावाक प्रत्यक्षावेगळें । नाहीं म्हणती अदष्टफळें; । तैसे न 
अंगीकारिती तकेबळें । भदवादी अद्वतशास्त्र. ॥। १४५९, | प्रसक्षं घ्वावीकां 
प्रमाण जैसें, । दवेतवादियां देत तैसे, । नास्तिकत्वाचे यांसही पिसे, । प्रथक्ष 


१, घुबडाना. २. अददेतशानरूपी सर्य, 'अद्वेततकं' असा पाठ आढळतो. ३. नेटाने, आग्रहाने, 


१८ अध्याय ] य॒थार्थदीपिका. २०९ 


दतेंची वेदोक्त अद्वेती. ॥ १४६० ॥ ावोक जाणती प्रत्यक्ष, । हेही जाणोनी 
प्रत्यक्ष दक्ष, । परलोक 'चावोकां परोक्ष, । अपरोक्ष परोक्ष या सकळां 
॥ १४६५१ ॥ युक्तीस न मिळे परलोक, । नास्तिक तेर्थे '्वावीक; । तैसेच 
भेदवादी नास्तिक । अद्वेतयुक्त ते न कळतां. ॥ १४६२ ॥ प्रस्तुत सांगतां 
म्रह्मकर्म, । आस्तिक्य म्हणे त्राह्मणधर्म, । येर्थे बोलिलें असतो हें वर्म, । 
तरी 'चावीकमतविलक्षणृत्वब बोलावें. | १४६३ ॥ येथे शमदमादि साधन, । 
ज्ञानविज्ञान कैवल्यघन, । हें भेदवादियांचें नास्तिक्यखंडन । आस्तिक्‍्य 
देवें बोलिलें. ॥ १४६४ ॥ कीं ज्ञानविज्ञानीं अधिकार । नसेळ, तरी 
अद्वेतसंस्कार, । जोडावा, कीं, जसा अद्वयप्रकार । बेदी बोलिला, तो 
मलत्वें मानावा. ॥ १४६५ ॥ सवेथा अपेक्षावा मोक्ष, । परी इेश्वरप्रसादेंची 
तत्त्व होय अपरोक्ष, । तदर्थ शास्त्रश्रवण परोक्ष । संतमुखें करावें. ॥१४६६॥ 
त्यांत जें युक्तीस मिळे, । ते गिळावेंची जोवरी गिळे, । जे अंत अकळ न 
कळे, । ते म्हणावें कळेळ गुरुसेवेने. ॥ १४६७ ॥ कीं बोलती श्रुती, । जे 
गुरूची भक्ति करिती, । यांत ते ते अथ प्रकारदती, । जे जे उपदेशिले 
गुरूने. । १४६८ ॥ तोंबरी शास्त्री अद्वैत, । जे बोलिले वेदविहित, । तें 
सल तेसंची निश्चित, । आस्तिक्य ऐसें असावें. | १४६९ ॥ कीं हृदयम्रंथि 
सुटती, । संशय अवघे तुटती, । तेव्हां, कीं, जेव्हां आत्मा दिसेल, ऐसें 
श्रुती । बोळती हाका मारूनी. । १४७० ॥ 

श्रुती--भिद्यते हृदयग्रेथिदिछिद्यंते सवेसंशयाः । 

क्षीयंते चास्य कमोणि तस्मिन्दृष्ट पराबरे ॥ 

हृदय म्हणजे अंत:करण, । त्यास आत्मचेतन्ये स्फुरे आत्मपण, । चुंबकशि- 
ळेकरितां भ्रमण । लोखंडातें जे रीती. ॥ १४७१ ॥ तें हृदय अंतःकरण, | 
व्यास चेतन्य येतां सचेतनपण, । त्यापासूनी उठतं स्फुरण, । 'देह आतमा 
म्हणोनी. | १४७२ ॥ येथें 'मी देह' ऐसा अहेकार, । तो ह्ृदयप्रंथिरूप 
विकार, । जडचेतन्यम्रंथीं एतत्मकार । हृदयग्रथि अज्ञानकरूनी. | १४७२३२ | 
या हृदयम्रंथीचा भेद होतो, । जेव्हां. आत्मा जडावेगळा समजतो, । आणि 
तो परावर जेव्हां दिसतो, । तेव्हां संदाय सर्व तुटती. ॥ १४७४ ॥ ब्रझ्मादि 
थोर .थोर, । ते म्हणावे पर; । आणि सूक्ष्म देह ते अवर, । मराकपिपीलि 
कांदि.॥ १४७५ ॥ जडभेद ऐसे अनेक, । सर्वही आत्माच एक, । ऐसा 


हिआबाजजजब॒ाजजाजयबबय॒॒ाबबब.. बबबबाबुबााज॒जजजायाजागय॒॒॒याययगाबयबाययायाासामवायाा 





१. लोइचंबकाच्या गोळ्यार्ने, 


२१९० वामनपंडितकृत 


आत्मा देखतां, अभिषेक । पूर्णत्वाचा जेघवां, । १४७६ ॥ तेव्हां तुटती 
सर्वही संशय, । कीं, तत्त्व कळलें अद्वय, । सर्वी कर्माचा तेव्हां क्षय, । श्रुति 
म्हणे. | १४७७ ॥ प्रस्तुती श्रुति उपयोगी । या प्रसंगीं याचिलागीं, । धी, 
निःसंशय ज्ञानयोगी । आत्मसाक्षात्कारें होतसे. | १४७८ ॥ तोंपर्यंत बेद । 
आणि पुराणं बोलती अभेद, । स्थळस्थळीं निपेधिती ,भद, । आस्तिक्य तेर्थे 
असावें. | १४७९, ॥ जगीं नाना शाख्बाभेद, । प्रसिद्ध जितके बेद, । त्यांत 
कोठेही सत्यभेद । श्रुति ऐेसी न आढळे. ॥ १४८० ॥ म्हणूनी, भेदमती.) 
कल्पूनी लिहिल्या श्रुती, । “सत्यं भिदा सत्य भिदा” म्हणती, । त्या न 
पुस्तकी न पाठ वेदशाखापाठकां. ॥ १४८१ ॥ स्वरें मानावया ऐक्य, । 
घरावया अदवेती आस्तिक्य, । आणि समजावया भेदमतनास्तिक्‍्य, । हेतु 
जाल्या श्रुति कल्पितांही. | १४८२ ॥ कां सत्य आहे अभेद, । तरी सववेत्र 
अद्वैतच बोलती बेद, । जरी बेदी कोठंही असता भेद, । तरी कां श्रुति 
कल्पिते2 | १४८३ ॥ ऐसें भदवादियांचे ज॑नास्तिक्य, । तेंच अदेत 
उपजवी आस्तिक्य, । आतां न सांपडे हूडकितां तेलोक्य । जोडा अभाग्या 
नास्तिकां. ॥ १४८४ ॥ एवं सर्वथा हं अद्वेत खरें, । ऐसें अंगीकारावे 
आदरें, । श्रवणाचें मनन करितांही बरें, । राहेच कांहीं संराय; | १४८५ | 
ते सर्वही संशय । साक्षात्कारें हरतील, ऐसा असावा हा निश्चय, । सिद्धांते 
ऐसा निर्णय । देव आस्तिक्यशब्दे सुचवी.॥ १४८६ ॥ हें मुख्य ब्रह्मकर्म, । 
एवंच थोर हा त्राह्मण्यधर्म, । कां, शमदमादि साधनी अह्म । जाणावें ज्ञाने- 
विज्ञानंकरूनी. । १४८७ ॥ ते कळे, तोपर्यंत । आस्तिक्य असावें, म्हणे 
भगवंत, । ब्रह्मकर्म हेंच अत्सत; । पटकर्म तों निपट पहिली पायरी.॥१४८८]॥ 
ग्रह्मकर्म म्हणतां बेदाध्ययन, । न बोलतां बोलिलें; जसे उपनयन, । तैसें 
शमदमादि ब्रह्मकर्म बोळे पद्मनयन, । ल्यांत पट्रकर्मे न बोलतां बोलिली. 
॥ १४८९ ॥ कां विनाउपनयन । ब्राह्मण्य नसतां, कैचे अध्ययन १? | 
हमदमादि बोळे शेषशयन । अह्मकर्म या भावें. | १४९० ॥ कीं पट्टकर्म 
आचरे तोची ब्राह्मण; | ला ब्राह्मणाचे हं ब्रह्मकर्मपण, । अन्यथा विनाषटू- 
कमाचरण । ब्राह्मण्य कैचे? ॥ १४९१ ॥ यांत कोणी पूर्वीच जॅन्मजन्म । 
ज्ञानकारणेंकरूनी श्रम । आुद्धवित्त ज्ञानाधिकारी, तेच परम । उपजत शमद- 
मादि आचरती. ॥ १४९२ ॥ ते ज्ञान विज्ञान पावती, । अद्वेत आत्मा 
अनुभविती, । ते अल्लंत आदर न घरिती, । यथाशक्ति करितीही षट्कर्मे. 


१८ भव्याय] यथार्थदीपिकां. २११ 


॥ १४९३ ॥ ध्रष्ठी गीताही बोलते, । की, “शब्दब्रह्मातिवतते”, । 
जैसा योगभ्रष्ट, तसेच ते, । ते जन्मांतरी आुद्धचित्त; ॥ १४९४ ॥ जे जन्मां- 
तरी झुद्धचित्त, । यत्न करिती अनुभवाचनिमित्त; । यजन, याजन, अध्ययन, 
अथ्यापनादि दृत्त । न करिती अत्यंत आदरें. ॥ १४९५ ॥ त्यास मुख्य 
ब्रह्मकर्म, । कीं, ज्ञानें विज्ञाने अनुभवावे अहम! । तदर्थ शोच, तप, शम, 
दम, । आचरावे. ॥ १४९६ ॥ म्हणूनी सुचवूनी ज्ञानाचें मुख्यत्ब, । येर्थे 
वर्षिलें ब्राह्मणत्व, | कीं ज्या गोष्टीने सांपडे आत्मत्व । अवलंबावी तेच गोष्टी. 
॥ १४९७ ॥ आतां त्राह्मणकुळीं जे उपजती, । तिहीं वणेसार्थक करावें ये 
रीती, । म्हणूनी बोलती श्रुती, । ब्रह्मी होती त्या श्रुती प्रकट. ॥ १४९८ ॥ 
हांडा धनाचा निघे जेथुनी, । धन निघालं म्हणावें ते भूमीचपासूनी, । भाव 
ऐसा हृदया धरूनी, । म्हणे भगवंत, कीं, ह॑ खभाबजनित. ॥ १४९९ ॥ 
ब्रह्मी वस्तुस्वभाव, । काँ, व्हावाच मायाप्रादुभोब, । तिच्या पोटीं हे सर्वेही 
भाब, । त्यांत हे बर्णघर्मही. | १५०० ॥ एवं बेद जेव्हां प्रकटती, । वर्णेधर्म 
तेव्हां प्रकट होती, । अह्मी अनादि प्रवाह ये रीती । हा सहज ब्रह्मस्बभाव 
॥ १५०१ ॥ एवंच त्रह्म जसं अनादि, । तसे त्राझण आणि कर्म शमदमादि | 
हेंही अनादि, ऐसें उपपादी, । म्हणतां स्वमावजनित हें. | १५०२ ॥ आतां. 
हे वर्णवर्म एतदर्थ । देव बोळे, कीं, खधर्म आचरो पार्थ, । तो क्षत्रियांचा 
धर्म आतां समर्थ । बोलतसे या छोकीं. ॥। १५०३ ॥ 


शोये तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश् क्षार कम स्वभावजम ॥ ४३ ॥ 


झशोय म्हणजे पराक्रम, । युद्धी करावा विक्रम, । तेज म्हणजे आक्रम । 
प्रोढत्वाचा. || १५०४ ॥ कीं शौय असोनीही दढ, । दिसे भ्याड, न दिसे 
रणप्रोढ, । तेसं नसावें क्षत्रिये, हा भाव गूढ । तेज म्हणतां दाविळा 
॥ १५०५ || हृदय शत्रचें फुटे, । आशा जीवित्बाची तुटे, । दृष्टि देखतांच 
कांप उठे, । तेज ऐसं असावें. हा भाव, ॥१०५०६॥ आतां र चय, । 
ते तो सिद्ध जालेंच, म्हणतां शोये; । एवंच धृतिशब्दे यदुवर्य । धारणा बोले 
ये स्थळीं..॥| १५०७ ।!| धरूनी राहे मती । ज्या ज्या गोष्टीची स्मृती. | 
ते स्मृतीत धारणा म्हणती, । हा अर्थ मागेही निवडठा, ॥ १५०८ ॥ लांत 
क्षत्रियांची धारणा ये रीती, । कीं, झोटेधरणीं होतांही मती, । घारणा राखे ये 


वि अब्आ मी 


काची 











बहल ह “न २ 


१.अ८ ६ होळ ४२३. २, केसट्या भरून केलेल्या मलयुडी, 


२११ वामनंपंडितछत 


रीती, । की, सुरे हैननक्रिया प्रेतिक्रिया. ॥ १५०९ ॥ कीं ,भांडतां घेऊन 
दंड । कौशल्य जाणे उदंड, । झळकतां खडू प्रचेड । कांहींच नाठवे ते बिद्या, 
॥ १५१० ॥ न स्फुरे हननक्रिया, । अथवा न स्फुरे प्रतिक्रिया, । धारणा तैथें 
क्षत्रियां | असावी अगल. ॥१५११॥ इत्यादि युद्भक्रिया, । आणि परकृव्याच्या 
प्रतिक्रिया, । धारणा या गोष्टीची क्षत्रिया । असावी, हे धृती. ॥ १५१२ ॥ 
आतां दक्ष शब्दाचा विचार, । आपण थोडे, शत्रु फार, । तेथे करितां कोण 
प्रकार । जय पाविजे, हें जाणे. | १५१३ ॥ मिती कोटाची मोटी । पाडी 
बैसोनी तिच्या पोटीं, । त्या गोळियासारिखे कोटी । पापाण ज्या भिंतीत. 
॥ १५१४ 1] शत्र फार, आपण थोडे, । भार लांचा "ज्या रीतीनें 
मोडे, । दक्षता ऐसी जोडे, । तो क्षात्रधर्म. ॥ १५१५ ॥ भेदू जाणे 
व्यूहरचना, । करू जाणे व्यूहाची कल्पना, । घेऊं जाणे दुर्ग नाना, । 
दक्ष इलादि गोष्टीस, ।॥ १०५१६ ॥ आणि युद्धीं न करणें पठायन । म्हणे 
क्षत्रिसातें हेपशयन, । कटाक्षयुक्त नयन । दावी, ऐसें बोलतां. ॥) १५१७ ॥ 
कीं द्वितीयाच्यायी अजुन । म्हणे, 'करीन मिक्षाटण, । परी मारूनी 'हे 
स्वजन, । राज्य नेघे'. ॥ १५१८॥ तो शब्द लाचा आठवूनी, । हें पठायन 
नव्हे काय £ म्हणोनी । भाव दावी म्हणावें कीं याचवरूनी । बणी धरमंप्रसग. 
॥१५१९॥ यावरूनी हा भाव | दाबी म्हणावा देवाधिदेव, । भाव कांहीं आणीकही- 
स्तव । राब्दप्रयोगे सुचवी. ॥ १५२० ॥ कीं न पळतां उदंड युद्धी मरती, । 
परंतु याचक देखतां भिती, । एसे नणो किती । या जगीं शूर ॥ १५२१॥ 
तरी युद्धी देखोनी अमित्र, | आणि याचक देखोनी सर्वत्र, । पाठी न दे, तोची 
पवित्र । क्षत्रियोत्तम जाणावा. ॥ १५२२ ॥ ऐसा अलंत गूढभाव । हृदयी 
धरोनी देव । 'युद्धे चापि' म्हणूनी बासुटेव । चकारें अपिशाब्दे सुचवी. 
॥ १५२३ । कीं युद्धा नये पळो, । याचक देखतांही नये टळो, । एच 
कृपणत्वातें नये आतळों, । ऐसें “युद्धे चापि' म्हणतां सुचवी. ॥ १५२४॥ 
'अपि 'चः म्हणिजे आणिकेही स्थळीं । पाठी नेदीावी क्षत्रियकुळी । शौर्य 
भोदाये दोहीं बळी । जो बळवंत, तो क्षत्रिय. ॥ १५२५ ॥ आतां याचकातें 
नेदी पाठी । क्षात्रधमेपरिपालनासाठीं, । यावेगळी न सोडी गांठी । गांठोडीची 
धनाच्या. | १५२६ ॥ लासही क्षात्रथमांचा नसे मान, । म्हणूनी दान बोले 
जगनिधान, । जो देतसे सवख दान, । आणि दे भातमत्बही यवुवीर 


जस लट ताण नव्य कच्चा 





पा. नी टन अत्र, 


१. उलटसुलट डावपेंच, २. डाबरपेंच, बत्मांची तोड. ३. न थ्नावी. 





ह आल्मात 





१८ अब्याय] यथार्थदीपिका, २१३१३ 


भक्तांते. ॥ १५२७ ॥ प्रस्तुत तो जगनिधान । करी अर्जुनास आत्मदान, । 
त्याचें पाहतां निदान । भक्ति अजुनाची. ॥ १५२८ ॥ आतां ऐसा 
झक्मप्रद गुरु होउनी, । हवर एक आपण म्हणोनी, । करी गीता उपदेश ये 
रीतीकरूनी । सत्त्ववृत्ति या भक्तिभावे. | १५२९] तो आपले ठार्यी भाव । दृढ 
धरावा, म्हणूनी देव । क्षत्रियातें म्हणे देवाधिदेव । इश्बर भावही असावा. 
॥ १५२० ॥ कीं इश्वर आपण, । तरी खचरणीं तुवां दइृढपण । करावें, या 
भमवाचें ऐसे निरूपण । हेश्वरभाव म्हणतां सुचवी. । १५३१ ॥ तरी 
नुसतीच भक्ती, । आणि अंद्वेतभावाची नसे अभिव्यक्ती, । तेव्हां आत्मत्व 
आवडीची अनुरक्ती । नसतां, अलवबणी भक्ति ते. ॥ १५२१२ ॥ कीं, खी, 
पुत्र, गृह, वित्त, । प्रिय सवेही ज्यानिमित्त, । तोची प्रिय आत्मा निर्निमित्त, । 
भक्ति मुख्य तो कळतां. | १५२३३ । एवंच आत्मज्ञान । या भक्तीचें निदान, । 
तेंही असावं, म्हणे जगज्जीवन । चकारेंकरूनी. | १५२४ ॥ इेश्वरभावश्व' 
म्हणोनी, | येथं या चकारेंकरूनी । आत्मज्ञानही बोले सुचवुनी । ज्ञानप्रद गुरु 
अजुनाचा आणि सर्वाचा. ॥ १५२५ ॥ हें सभावजनित । अनादि क्षात्र- 
कमे, म्हणे अच्युत, । की, आतां काय बोलोनी बहुत, । युद्धही करी, मोक्ष 
साधी, भाव ऐसा. ॥१५३६॥ आतां प्रसंगसंगती । वेश्यशूद्रकर्मही श्रीपती ।. 
सांगतसे अ्जुनाप्रती | या छोकीं. | १५२७ ॥ 


कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्‍यकमे स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कमे शूदस्यापि स्वभमावजम ॥ ४४ ॥ 


कृषि म्हणजे शेत करणें, । आणि गोळी होऊनी गाई पाळणे, । आणि 
वाणिज्य धन मेळवणें । क्रर्‍यविक्रय करूनी; ॥ १५३१८ ॥ ह वैश्यकर्म, । 
हेंही स्भावजनित परम, । अनादि जसं ब्रह्म, । तैसं तेथूनी वस्तुखभावें हें 
उपजे. | १५५३९ ॥ रेसंच द्द्वार्चे कर्म, । सेवा वर्णत्रयाची हा धर्म, । हेंही 
म्हणे पुरुपोत्तम । स्वभावसंभव म्हणोनी. || १५४० ॥ या दों वणीस देव । 
नाहीं बोलिला इैश्वरभाव, । कीं, हे राजस तामस स्वभाव, । परमार्थ यांस 
बहु दूरी. ॥ १५४१-॥ परंतु नवमाथ्यायांत । “मामुपाश्रित्य कोंतेय” या 
छोकीं .भगवंत । म्हणे, “स्रिया, वेश्य शूद्रही, असंत । परमगति पाबती 
माझ्या आश्रये.' ॥ १५४२ ॥ “कि पुनजोह्मणाः पुण्या” या छोकी । 
म्हणे जे तरती खभक्तीनें या लोकीं, । त्यांत ब्राहमणराजापि यांचें नवळ नाहीं, 


कही कीक शश शी ती तीणी 





अना. “५ “५ अटररककी त पोली आ. आकशा तती ण यकी. ट्हलटट भट जाण टष्क पणाणी शाणणातीणी चटया क्ट न साक. 


१, अळणी, नीरस, २, भअ० ९, शेण २२. ३. भ« ९, छहो० २३. 


२१४ वामनपॅडितंकूत 


कीं । तरती खरीवैदयशद्वपर्यंत. ॥ १५४२ । परंतु दुळंम हरिभति; यांते । 
राजसतामसां वैश्यशूद्रांते, । तेही तरती भजतां माते, । ऐसें नवमीं बोलिला. 
॥ १५५४४ ॥ तदनुरूप प्रस्तुत । ब्राह्मणक्षत्रियांते अच्युत । म्हणे परमार्थ 
अलंत विहित, । कीं, कर्मच ते तयांचे. | १५४५ ॥ म्हणूनी जाहझमणक्षत्रियां 
इैश्वरभाव । खकर्म बोलिला देव, । तैसा न बोले देवाधिदेव । परमार्थ वैश्यां- 
शूद्रांते, ॥ १५४६ ॥ कीं, परमाथ दूरी यांला, । तथापि सत्संगें स्वभक्ति 
ज्यांठा, । परमार्थ जोडे त्यांठा । ब्राह्मणक्षत्रियांचसारिखा. । १५४७.॥ 
म्हणूनी सर्ववर्णासगट । परमपदलाभ उत्कट । होय रेसें पीतपट । आता 
बोलतो या छोकीं. ॥ १५४८ ॥ भ 
स्वे स्वे कमण्यमिरतः संसिदि लभते नरः । 


स्वकमनिरतः सिद्धि यथा बिदति तच्छृणु ॥ ४५ ॥ 
अगा! आपल्या आपल्या कर्मी रत । पुरुप संसिद्धि पावतो निश्चित,' । 


तरी आता कैसा खधघमंनिप्टित । सम्यक्‌ सिद्धि पावतो? ते आइक या 
होकी. ॥ १५४९ ॥ 

यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सचमिदं ततम्‌ । 

स्वकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विदति मानवः ॥ ४६ ॥ 


ज्यापासूनी भूतांची प्रवृत्ती, । म्हणजे, सर्वभूत ज्यापासूनी होती, । आद्य 
चिदेशे कर्मी प्रवर्तती, । तेच त्यापासाव प्रवृत्ति, अथ ऐसा. ॥ १५५० ॥ 
आणि ज्याणें हें सकळ । व्यापिले, जो उपादान या जगाचें केवळ, । व्या- 
पक मृत्तिका, तंतु, जळ, । घटी, पटी, तरगीं, जे रीती. ॥ १५१५१ ॥ स्वव- 
णोचित कर्म करूनी, । ल्या कर्मे तया इंश्वरातें अर्चुनी, । सिद्धि पाबतो मानव, 
म्हणोनी | देव म्हणे, ॥१५५२॥ अथ ऐसा याचा, । कीं, जीव आणि देहही 
जयाचा, । भूर्ते बर्तवी अश याचा, । माया याचें शरीर. | १५५३ ॥ तें 
सबाह्यांतर शरीर । व्यापिले त्याणे, जेवी नीर । व्यापी तरंग, तैसा इश्वर । 
धनी कारण सर्बाचा. ॥ १५५१४1 ज्याच्या भूमीवरी असावें, | ज्या भूपतीच्या 
आंत्रये वसावे, | याच्या आज्ञनं उठावे, बसावे, । तेची पंजा तयाची.) १५५५॥ 
जो राजाज्ञा मानूनी वर्ततो, । तो स्वगृही सुखी असतो, । दंड चुकतो, आणि 
होतो । कृपापात्र. ॥१५५६॥ एवंच जो सर्व भूतदंद । ेतवी, व्यापी, श्रीमु- 
कुंद; । खकर्मे त्याचे चरणारविंद । अचूनी सिद्धि मानब पावतो. || १५५७॥ 


२०५ (०-७ (बार यि अ कडा आशी लट बन 





१२. पीतावरपारी कृष्ण, 


१८ अध्याय ] यथाथेदीपिका, २१ 


कर्म याचें अर्चन । मोक्षदायक हेंच भजन, । लाचें तस्व हाच भवभंजन । 
तृतीयांत, नवमांत, अन्यत्रही बोलिला. ॥ १०५५८] 'यज्ञाथात्कमेणोन्यत्र” | 
या* छोकीं म्हणे कमलनेत्र, | 'जे बिष्णूस अपिले, तेंच एक पवित्र) बंधक 
नव्हे. ॥ १५५९ ॥ नवमी “यत्केरोषि यदक्षासि” । या छोकीं म्हणे 
अ्जुनासी, । कीं, 'समपी मज जगनिवासीं । ठौकिक वैदिक कर्ममात्र 
॥ १५६० ॥ नवमी यापुढें दुसरा छोक । “शुभाशुभफटेरेवं मोक्ष्यसे? 
म्हणे उत्तमछोक, । एवं गीतेंत कर्मकांडसिद्धांत एक, । कीं, कर्म हेश्वरापेण 
करावें. ॥ १५६१ ॥ ल्या क्रियमाणें नव्हे बंध, । आणि होतां इंश्वरकृपासं- 

य | ज्ञान होय, मग नुरे गंध । एवेसंचिता कर्माचा. ॥ १५६२ ॥ भोगे 
प्रारधाचा क्षय, । ऐसा सकळ शास्त्रांचा निणय, । याकारणें रुक्मिणीप्रिय । 
कर्म समपण म्हणे करावें आपणातं. ॥ १५६३ ॥ हें मोक्षाचें द्वार, । 
प्रस्तुत छोकीं तोच प्रकार । बोळे, कीं, खकर्मे सर्वेश्वर । अचूनी सिद्धि 
मौनव पावतो. ॥ १११६४ ॥ आणि तोची जाणावा मानव, । अन्यथा पडु, 
खक्षस, दानव, । जो सकर्भकरूनी देवाधिदेव । न अर्चून सिद्धीतें पावेना. 
॥ १५६५ । सिद्धि ते मुक्ती, । तीस साधन भक्ती, । ते भगवच्वरणी 
अनुरक्ती । उपजे सकर्मे आर्पितां. ॥ १५६६ ॥ तेव्हां होय अद्वयज्ञान, ।, 
कळे सर्वा भूतांचे अधिष्टान, । आणि ज्याच्या अंश भूतांस जीवन, । तोची 
अधिप्टान या विबताच. ॥ १०५६७ ।॥ ज्ञान ऐसं अद्वय । स्वकर्मे ज्यास 
अर्पिता होय, । तोची सर्वात्मा जगन्मय । पजितां, प्रज्य कळतो, हें सुचवी. 
॥ १५६८ ॥ कां ज्यापासूनी भूतांची प्रद्बत्ती, । आणि ज्याणे व्यापिली हे 
जगदाकृती, । स्वकर्मे अचूनी त्यातें अपुनरावृत्ती । मानव पावतो. ॥ १५६९ ॥ 
वेदी द्विविध । बोलती अँद्वेतबोध, । त्यांत “तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्यें शोध । 
जीवेश्वराच्या ऐक्याचा. | १५७० ॥ निरसतां उपाथिद्दय, | उरे कूटस्थ 
अद्वय, । तो चिदेश माया उपाधिमय । जीवत्वी ईश्वरवी. ॥ १५७१ ॥ 
दुसरें जडभाग आणि ब्रह्म, । यांचे अद्वैत बोळे निगम । “सर्वे खल्विदं 
जह्म'” । इत्यादि. ॥ १५७२ ॥ या दोही ऐक्यांचा अनुभव । तो सिद्धि 
पावतो म्हणे मानव, । स्वकर्मे आअ्चतां ज्यास, तो देव । ज्ञेय या दोही 
ऐक्यांचा.' | १५७२ ॥ या भावें ज्यापासुनी । म्हणे प्रदत्ति सर्वा भूतांची 
म्हणोनी, । कीं, लाच्या चिदंशेंकरूनी । प्रवर्तती सर्व भूते. | १५७४ | 


कहणशाणी शण हीतो हणण. णाणाण शो कयाय पणी रेणा काक 





अ णि तटशणा णात यांप तण कणा गागा 








कुकदलेकन् याणा 
ग्ध 


र, अ%५ ४ शो ९, त अ० ९, शो७ > 9, २» अक ९,हो० २८, 


२१६ वामनपंडितकृत 


आणि अ्याणे हँ व्यापिले, । लातें अर्चुनी सिद्धि पावतो, ऐसें बोलिलें, । 
यांत जडैक्यही सुचविले, । कीं, कार्य कारण व्यापकत्बींची एकत्व. ॥१५७५॥ 
व्यापक माती घटी, । व्यापक तंतु जैसा पटीं, । ऐसे दृष्टांत कोटिकोटी । व्य़ा- 
पकत्वींच एकत्व. ॥ १५७६ ॥ एवे सवर्णोचित स्वकर्म । ऐसे इेश्वराते 
अपेणें खधर्म, । म्हणतां, तोची तत्मसार्दे जाणावा, हें वर्मे । सुचविले ये 
स्थळी, | १५७७ ॥ रेस इंश्वरापणे स्वकमे । करावें, म्हणे सर्वोत्तम, । तों 
कांहीं एक बुद्दित्रम । उरला देखिला अर्जुनाचा. ॥ १५७८ ॥ कीं, खकमे 
न दिसे बरें, । तरी इतर वरणोचें आदरें । अंगीकारोनी नरें | कां न प्रजावा 
ईश तो?॥ १५७९ ॥ कीं मुख्यत्व हश्वरभजनीं, । तेव्हां तो भलतिया 
उत्तम कर्मकरूनी । अवितां, अयंतच उत्तम, म्हणोनी । अर्जुनातें वाटलें. 
॥ १५८० ॥ यावरूनी याचा परिहार, । स्वकर्मेची प्रजावा इश्वर, । म्हणूनी 
ऐसें यानंतर । बोलतसे दों लोकीं. ॥ १५८१ ॥ 


ध्रेयान्स्वघर्मा विगुणः परधमोत्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभाषनियते कर्म कुर्वन्नाप्रोति किल्विषम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अग।! जरी सधर्म कांही । गुणहीन तो बरासा दिसत नाहीं, । आणि 
परधर्म बरा अनुष्टितांही, । तरी श्रेय गुणहीन आपलाच आपणा. ॥१५८२॥ 
आपल्या कर्मी दोषही वसे, । तथापि तेंच करितां बरें दिसे, । कती तो 
दोषही पावत नसे, । ज्याचें कमे कांहीं दोषयुक्त. ॥ १५८३ ॥ आणि 
त्रझीं जो वस्तुखभाव, । तेथूनी हे नियतकर्माचे भाव, । हें मागेही देवाधि- 
देव । स्वभावरब्दे चारी धम बोलिला. || १५८४ ॥ एवंच अनादिसिद्ध । 
क्षात्रथमे हिंसामय प्रसिद्ध, । तथावि पूर्वोक्त अपेणविधीनें बद्ध । तूं क्षत्रिय 
नव्हसी, भाव ऐसा. ॥ १५८५ ॥ कीं, ज्यापासूनी हें जग, । सिंधूपासूनी 
जैसे तरंग, । त्याचीच आहा जालिया, मग । किल्बिष ला कर्मे कोण पावे? 
॥ १५८६ ॥ बोठोनी काय आतां उदंड? | परश्वान मारितां राजदंड, । 
राजाज्ञेनें राजपुत्र प्रचंड । मारिता अपराध लागेना. ॥ १५८७ | या भावें 
म्हणे अच्युत, । कीं, सदोपही जें स्वमावनियत, । अधिष्ठानखभावें जें ज्यास 
निर्मेत, । तें कारेतां, कतो किल्बिष पावेना. ॥ १५८८ ॥ अर्थ ऐसा 
जाला, । परंतु संदेहास ठाव इतका राहिला, । कीं, स्वकमे ज्याची आज्ञा, 
तो बोलिला । सगुण सर्वेश्वर. | १५८९ ॥ आणि ज्या अधिष्ठानसभावें । 
कमे उपजले म्हणावें, । त॑ ता. निमुणची जाणावें; । तेव्हां पूजा सगुणाची 


1 


१८ अन्याय] यथाथेदीपिका, २१७ 


आज्ञा हें न घडे. ॥ १५९० ॥ श्रोते ऐसें म्हणती, । तरी निरयुणची सगुण 
विश्वपती, । सगुणही अधिष्ठान म्हणती श्रुती । 'अपाणिपाद अचक्षु पाहे,' 
म्हणोनी. ॥ १५९१ ॥ कीं, आपण निर्गुण । हेही दृत्ति मायागुण, । यया 
वृत्तीपठीकडे त्याची ऐेसी खूण, । कीं, ला दृत्तीचेही प्रकाशक ते. ॥१५९२॥ 
वृत्तिप्रकाशक निर्गुण, । ते आपण ऐसें अखंड स्फुरण, । त्या अखंडानुभवातें 
म्हणावे सगुण, । तेव्हां अधिष्ठानची सगुण ते. ॥ १५९३ ॥ कीं आपण 
अघिष्टान, । हें अखंड वृत्तिज्ञान, । तेव्हां कारण जगाचे उपादान । सगुणची 
साक्षी. ॥ १५९४ ॥ यालागीं कर्मप्रादुर्भाव । हा बोलिला वस्तुखभाव, । 
तेंची निर्गुण, तेंची सगुण, येथें ठाव । न दिसे सर्वथा संशयातें. ॥ १५९५ ॥ 
असो ते. आतां हें आयकोनी पार्थ । मानिता जाला यथार्थ, । परंतु ठाव 
उरला खेदार्थ । तो ऐसा. ॥ १५९६ ॥ कीं, आज्ञा समथोची । शिरीं 
घरावी, हे नीति साची; । परी क्रिया क्षत्रियांची । वाईट निपट. | १५९७ ॥ 
बरें वाईट कर्मे दोनी । समर्थ करूं सांगितली म्हणोनी, । कराबी परी उत्तम 
क्रिया देखोनी, । खेद उपजेच वाईट आचरे तयाते. ॥ १५९८ ॥ सुगंध 
कर्मी एक लाविला, । दुर्गंध एका हातीं टाकविला, । दोघीं मान्य केलें त्या 
बोला, । परी खद मानी यांत एक. ॥ १५९९ ॥ तैसें हेश्वरे आपुलें ।, 
क्षात्रकम वाईट निर्माण केले, । ते अगल्यास करणें लागलें । टाकितां नये. 
॥ १६०० ॥ ऐेसा अजुनाचा भाव । जाणोनी, सर्वसाक्षी देव । खेद त्याचा 
हरे ऐसा स्वयमेव । हेतुपूर्वक बोलतो या छोकीं. ॥ १६०१ ॥ 


सहज करम कोंतेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवोरभा हि दोषेण धूमेनाझिरिवाबृता; ॥ ४८ ॥ 


जें सहज करम, कोंतेया ! । म्हणजे वणासह उपजले, तया । न टाकावें, 
अगा ! कुंतीतनया! । सदोप असे तें जरी. ॥ १६०२ ॥ परंतु कमे एकाचें 
निर्दोष, । ल्यापुढें आपलें सदोष, । हा खद वाटे तोची दोप, । की, निर्दोष 
कमे कोणी दिसेना, ॥ १६०३ ॥ करावा. आरेभ ज्या कमाचा, । तांत असे 
दोष साचा, । यालागीं आरंभ ऐसा कैंचा ? । कीं दोष नसे जया आरंभी. 
॥ १६०४ ॥ जीं कर्म आरंभावी, । आरंभशरब्दे तींच कर्मे म्हणाबीं, । 
सवोरंभ म्हणतां जाणावी । सर्व कर्मे. | १६०५ ॥ एवंच जं करावें बरें 
म्हणोनी, । तेंही बांधे बंधगुणेकरूनी, । ते बंधकत्व दवडावें ईश्वरी अपनी, । 
तरी जो स्वधर्म, तोची आरपितां मोक्ष असे. | १६०६ || यावेगळेही दोष ।. 


९१८ बामनपॅडितछत 


वेदी प्षहिंसादे विधिघोष; । विचारितां कवणिया कर्मी संतोष । उपजेळ 
निर्दोषत्वेकरूनी ? ।। १६०७ ॥ धूर्मे वेष्टिळा अनळ, । तैसें दोषें व्यापिले 
कर्म सकळ, । ते स्वकर्म टाकणें हें निष्फळ, । म्हणूनी खकर्मेच आचरावें,*हा 
विधी. || १६०८ ॥ एवं कम ज्या वस्तुखभावें । उपजतें, त्याच देवाधिदेवें । 
र्जे निर्मिले, ते न्यायनीतिप्रभार्वे । निर्मिळें जाणावें ये रीती. ॥ १६०९ ॥ 
त्या इेश्वरें वर्ण चारी । करितां, लांचे सहकारी । धमे निमिले ज्या 
प्रकारी, । तेच ला वर्णे आचरावे. | १६१० ॥ ऐसे वर्णासह उपजले, । 
तें कम सहज राब्दीं बोलिलें, । जे जया वणोसह जालें, । ते सहज 
म्हणावें तया वणोते. ॥ १६११ ॥ उपजले जरी वस्तुसवभारवेकरूनी, । जालें 
तथापि सर्व त्यापासुनी, । शुक्रशोणित स्वभावेंची उपजोनी । कांहीं मायबापा- 
सारिखे होतसे. | १६१२ ।॥ बीजासारिखा अंकुर, | फळ वृक्षानुसार, । 
कारणाचा कांहीं संस्कार, । कायात दिसतो. ॥ १६१३ ॥ तेसें स्वभावें जरी 
जाले, | तरी अयुक्तपण नाहीं आलें, । कीं कर्म ज्याचे लास करणें भले, । 
हँ नव्हे अयुक्त. ॥ १६१४ ॥ कीं, दोष लागला सर्वत्र, । की, बेधकची 
कमेमात्र, । हेश्वरापणी ते पवित्र । स्वकर्म सदोषही होतसे. ॥ १६१५ ॥ 
लहान अथवा थोर, । असे सदोप जं तें घर, । आणि स्वगृह्दींच सिद्धि पावे 
नर, | तरी कां जावें परगृहा £ || १६१६ | प्रकाश सूर्याचा परम । स्वगृही 
राजमंदिरीं सम, । लया प्रकाशाकारणे श्रम । कां राजमंदिर प्रवेशाया £ 
॥ १६१७ ॥ स्वगृहीं गोड निर्मळ झरा, | तरी कां प्रामवापीस येरझारा 2 । 
स्वघमीच परमार्थ साधे बरा, । तरी उत्तम अन्यधर्म अबलंबाबा किमथ ? 
॥ १६१८ ॥ सदोष आपला धर्म, । तरी दोपयुक्तची सर्वही कर्म, । अग्नी- 
पासूनी उपजे धूम, । दोष कमी भलतिया ये रीती. ॥ १६१९ ॥ परधर्म 
अवलंबिजे बरा, । दोपयुक्तची तोही खरा; । आणि परधर्मअवलंब नव्हे बेरा, | 
हाही एक दोष. ॥ १६२० 1 खघर्मत्याग पाप तिसरें, । ऐेसे दोष एकसरे । 
प्राप्त होती, खघर्म टाकितां नरे, । आणि अवलंबितां परधर्म. ॥ १६२१ ॥ 
याही भावें म्हणे भगवंत, । की, अम्नि जसा धूर्मे आदत, । तैसे सर्व आरंभ 
दोषसहित, । सहज कर्म सोडू नये यालागीं. ॥ १६२२ ॥ आरंभ परधर्मो- 
बलंबनाचा, ! आरंभ स्वकर्मलागाचा, | एवंच आरभ करावा ज्या ज्यांचा | ला 
त्यांत दोषची £ ।१६२३॥ एबंच दोष सर्वत्र, । आणि सहणें अगल एकत्र, । 
तत्रापि घर आपुले आपणातें पितर, । तरी कां जावें परगृहा ? | १६२४ ॥ 
सर्वकमी दोष, । तेव्हां खधर्मही सदोष, । तो भापणास होत असतां निर्दोष, । 


१८ अध्याय ] बथार्थदीपिका २१९ 


किमर्थ परघर्म अवलंबावा? |! १६२५ ॥ परंतु ज्या रीतीकरूनी । सर्धर्म- 
दोषेंही अलित्त राहोनी, । मुक्ति पाबिजे, ते रीति अवलंबुनी । आचरावे स्वकर्म. 
॥*१६२६ ॥ तरी खकरमी दोषबंध, । चुके लाचा संबंध, । तो ऐेसा, म्हणूनी 
येथूनी प्रबंध । आरंभला यांत प्रथम छोक हा. ॥ १६२७॥ 

असक्तवुद्धिः सर्वत्र जिवात्मा विगतस्पृद्दः । 

नैष्कम्येसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 


« आचरतां सभर्म, । आणि करितां देहनिवोहादि कर्म, । फठलासक्ति बुद्धीस 
नसणें हें वर्म । मोक्ष साधावयाचेच कर्मी. ॥ १६२८ ॥ आतां नव्हे 
फलासक्त बुद्धी, । हे कोणे गोष्टीने होय सिद्धी, । तरी यास पाहिजे विवेकाची 
समृद्धी, । विवेकें खवश बुद्धि आसक्ति टाकिते, ॥ १६२९ ॥ बुद्धि 
स्ववश॒& होय, । तरी तोची बुद्धीचा जय, । म्हणूनी म्हणतो भक्तप्रिय । 
'जितात्मा' म्हणोनी, ॥ १६३० ॥ जित म्हणजे जिंकिली, । आत्मरब्दे 
बुद्धि आपली, । ते फलासक्ति खोडी टाकी पहिली । तो जितात्मा. ॥१६३१॥ 
वश ऐसी होय बुद्धी, । तेही कोण्या उपाये सिद्धी? । तरी होतां विवेकाची 
समृद्धी, । तुच्छ स्पृहा सांडी महाफलाकारण. ॥ १६३२ ॥ कांजीसाठी, 
गुंततां, । अमृत न लागे हाता, । ऐसं कळतां, बुद्धिमंता । कां स्पृहा 
त्यजील कांजीची ? | १६२३२ ॥ जेथें हस्ती चवरडोलसहित । प्राप्त होणार, 
तेथें कोण बुद्धिमंत । तुटकिया पादरक्षांची अंत । घरी स्पृहा? | १६२४॥ 
देवांगनांशीं त्रिवाह । होत असतां निवोह, । ग्राम्य नवरीचा उत्साह । कोण 
घरी? ॥ १६३५ ॥ ज्या सखकर्मे मुकुंद । देणार अर्पितां परमानंद, । तो 
सकळां आनेंदांचा कंद । सोडोनी, विषयानंदस्पृहा कोण घरी? | १६३६ ॥ 
स्वकर्मे अर्पितां सर्वेश्वरी । परमप्राप्ति यापरी, । जो नर विवेकें संपन्न अंतरी, । 
तो निस्पृह खकर्मी सर्वत्र. | १६३७ ॥ पूवो्धाचा रेसा अर्थ; । परंतु 
ईश्वरापणाचा भावार्थ । बरा विशद समजो पार्थ, । म्हणूनी उत्तरार्ध 
प्रतेळा, ॥ १६२८ ॥ 
उत्तराध--नैष्कम्थेसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ 


ते सिद्धि नव्हे कमेरूप, । जाणावें जेथे चिदात्मखरूप, । जडतरंगरूपी 
अरूप । तो चैतन्यर्सधु ओळखणे, हे सिद्धी. ॥ १६३९ | ऐसी चिदा- 
त्मबोधसिद्धी, । ती म्हणावी नेष्कम्येसिद्धी, । खकर्मसंन्यासे समृद्धी | लया 
चिदात्मबोधसिद्धीची जाणतो. ॥ १६४० ॥ सम्यक्‌ मरकारें न्यास, । तो 


-७५८१%५१॥४॥00॥ पा 


२२% बामनपंडितडूत 


म्हणावा संन्यास; । न्यास म्हणावें लयागास, । एवं याग उत्तम, तोच'संन्यास 
नोळावा. ॥ १६११ ॥ आश्रमसंन्यास म्हणोनी । बाखाणावें संन्यासशर्य्दे- 
करूनी, । तेव्हां खघर्मलाग हल्यावरूनी । प्राप्त होतो. ॥ १६४२ ॥ करितां 
स्वकर्माचरण । हे नेष्कर्म्यसिद्धि, ऐसें प्रकरण; । येथे आश्रमसंन्यासाचे विव- 
रण । या संन्यासशब्दे घडेना. ॥ १६४३ । आतां काम्यकर्मयाग जरी । 
या सॅन्यासरार्ब्दे वाखाणावा, तरी । काम्यत्यागाचउपरी । खकर्मे हे सिद्धि 
बोलतो. | १६४४ | कीं, जो सकरमनिरत, । तो जे रीति सिद्धि पावतो 
अत्यंत, । ते आईक, म्हणूनी बोलिला भगवंत, । “स्वकमेनिरतः सिर्डि 
यथा बिंदति तच्छूणु” म्हणोनी. ॥ १६४५ ॥ जो स्वकमी अलंत रत, । 
तो म्हणावा निरत, ।! या निरतशब्दे भगवंत, । काम्यरत नव्हे, ऐसें बो- 
लिला. ॥ १६४६ । जो काम्यकर्मी सादर, । तो प्रेयवायाच्या भर्येची नर । 
स्वकम आचरे, कीं तत्पर । काम्य फळीं. ॥ १६४७ ॥ संध्यादि स्वकर्गेची 
आधीं शुद्धी, । फाम्यक्म मग फळाची सिद्धी, । हे शास्त्री आयके प्रसिद्धी, । 
म्हणूनी काम्यार्थच त्याचें स्वकम. ॥ १६४८ ॥ तो स्वकमी निरत । ऐसी 
ह्याला म्हणेना अच्युत, । एवंच काम्यलागंची अलंत रत । स्वकर्मी निरत 


तोची बोलिला. ॥ १६४०] आणि ऐसा स्वकमेनिरत, । लाची सिद्धि आईक, 


म्हणे भगवंत; । त्या पुढिल्या छोकीं म्हण अच्युत, । वीं, तो स्वकर्म 
इश्वरातें अचूनी सिद्धि पावतो. ॥ १६५० ॥ “यतः प्रवृत्तिभूतानां" या 
छोकेंकरूनी । “स्वकमेणा तमभ्यच्ये सिद्धि बिंदति” म्हणोनी, । 
तदर्पण सुचवूनी । त्याही झोका बोलिला. ॥ १६५१ ॥ खकर्मे इंश्वराचें । 
अर्चन तें एकची साचं, । की, चरणीं लाच्या कमाचे । करावें अपेण. 
॥ १६५२ ॥ तेच संन्यासराब्देकरूनी । संन्यासे नेष्कर्म्यसिद्धि जाणतो 
म्हणोनी | देव बोलतो, सुचवुनी । सन्यास शब्दे याग बरवा एर्वोक्त. ॥१६५२३॥ 
याच अब्यायाआरंभी पार्थ, । 'संन्यासाचे आणि लागाचे जं यथार्थ, । ते 
तत्त्व सांग; म्हणत्तां बोलिला समथ । संन्यास त्याग काम्यमात्राचा.॥ १ ६५४॥ 
सर्वकमेफलत्यांग । त्याचे नांव बोलिला त्याग, । तरी कमे करूनी टाकणें 
फळभाग । विना भगवदपण घडेना. ॥ १६५५ ॥ “यज्ञाथांत्क्मणो- 
न्यत्र? । या छोकीं म्हणे कमलनेत्र, । की, इश्वरापणाथे स्वकमे “पवित्र । 
ते एक बंधक होईना. | १६५६ ॥ त्या यक्षार्थविगळें .अन्यत्र । बंध करी 
कमंमात्र, । एवंच कर्मफलळत्याग अष्टादशी पद्मनेत्र । इेश्वरापेणविंधीने बोलिला. 


१. अ १८, शो०४५. २. दोषांच्या, २. अ० १८, शो० ४६. 


१८ अध्याय ] यथार्थदीपिका. 44. 


॥ १६५७ ॥ अस्तुत स्वकर्मकरूनी । नेष्कम्येसिद्धि संन्यासें पाषतो म्हणोनी । 
देव बोलतो, यावरूनी । सर्वकर्मफलत्यागची अर्थ याचा. ॥ १६५८ | 
न्वास म्हणजे लाग, । तो बरवा म्हणजे करूनीही नित्यकमेयोग । हेश्वरापणे 
त्यागावा फलभाग, । याग सम्यक॒ये रीती. ॥ १६५९ ॥ कीं, न घडे 
स्वकर्मत्याग । आचरतां कर्मयोग, । आणि इेश्वरापैणें फलभोग । चुके, 
आणि प्रसाद ईश्वराचा. | १६६० ॥ ह्या प्रसादे सर्वेश्वर । मूतिमंत 'गु- 
रुवर । सांगे नैष्कर्म्यसिद्धि परात्पर, । तेव्हां नेष्कर्म्यसिद्धि पाबतो. ॥१६६१॥ 
थर्थ नैष्कम्येसिद्धी । कोणी म्हणती चित्तुद्धी, । तरी बिनासत्त्वधुद्धि 
कोणाची बुद्धी । अलिप्त होईल सर्वत्र ॥ १६६२ ॥ हे नेष्करम्येसिद्धि 
बोलिली ज्याठा, । तो अलित्तबुद्धि, जितात्मा, विगतस्पृह बोलिला, । चित्त- 
झुद्धीवांचूनी त्याला । आलीं केसीं हीं ठक्षणे? ॥ १६६३ ॥ जो बोलिला 
पूर्वोर्घेकरूनी, । तो हे नैष्कर्म्येसिद्धि पावतो म्हणोनी । देव बोलिला, 
यावरूनी । चित्त झुद्धि बोलेना. *। १६६४ ॥ आतां या झोकीं 
*अधिगच्छति' । म्हणूनी म्हणे श्रीपती, । अथ याचा ये रीती, । क्री, 
जे नैष्कम्यसिद्धि परमा, ते जाणतो. ॥ १६६५ ॥ “अधिगच्छति' म्हणजे 
पावतो, । आणि “अधिगच्छति' म्हणजे जाणतो, । या दों अथात कोण तो।, 
अर्थ अंगीकारावा? ॥ १६६६ ॥ तरी पावतो म्हणूनी । म्हणतां, उत्तरशहोके- 
करूनी । सिद्धि पाबला, तोही ब्रह्म पाबतो, यावरूनी । सिद्धराब्दे ज्ञानमात्र. 
॥ १६६७ ॥ ज्ञान जालें हे बुद्धीस बोधसिद्धी, । मग अम्यासे समाधीची 
समृद्धी, । ब्रक्षीं ज्रक्माकार होय बुद्धी, । ते न्रह्मप्राप्ति, अर्थ ऐसा, | १६६८ ॥ 
हे कर्मे शुद्धचित्ता नेष्कम्येसिद्धि, । आत्मा ओळखे मात्र बुद्धी, । यासीच 
समाघिसमृद्धी, । ्रक्मप्रात्ति जाण, म्हणतो या छोकी. ॥ १६६९ ॥ 


सिद्धि प्राप्ती यथा ब्रह्म तथाभोति निबोध मे । 
समासेनेव कोतेय निष्ठा शानस्य या परा ॥ ५० ॥ 


अगा! पर्वछोकी । नेष्कर्मसिद्धि तुज बोलिला, कीं, । स्वकर्मे तुदधचित्त 
या लोकीं, । मग परम नैष्करम्येसिद्धीत॑ जाणतो. ॥ १६७० ॥ तोची तों 
नेष्कर्म्येसिद्धीतें पावळा, । म्हणजे, अंद्वैतबोध सास जाला, । ब्रह्म होणेंची 
असे त्याला । अभ्यासंकरूनी. ॥ १६७१ ॥ म्हणूनी नेष्कम्येसिद्धीते पावे 
तो, । ज्या प्रकारें न्रह्म पावतो, । तो प्रकार जाण, चोळ क सांगतों, . देव म्हणे. 
॥ १६७२ ॥ कीं, आत्मा ओळले बुद्धी, । हेही नष्क्न्वस्वी सिद्धी, । 


१२२ वामनपँैडितछत 


परंतु ते बुद्धीस तन्मयत्वसमृद्धी । अम्यासें होतसे, || १६७३ ] कोणी आत्मा 
झओळखिला, । तोच ज्ञानाचा परिणामही लेखिला, । परंतु आत्मा तिहीं नाहीं 
देखिला । तदाकार बुद्दीतें करूनी, । १६७४ ॥ ते एर्वछोकी नेष्कर्म्येसिद्धी' । 
धाखाणिती चित्तशुद्धी, । की, लाच सिद्धि पावली यांची बुद्धी । ब्रह्म पावते, 
म्हणतो म्हणती या छोकीं, ॥ १६७५ ॥ म्हणती, या छोकीं पुरुषोत्तम । 
म्हणतो, तो पावतो ब्रह्म; । तेव्हां नैष्करम्येसिद्धि या नाम । परवेछोकी ते 
चित्तक्ुद्धी, ॥ १६७६ ॥ जरी अंगीकारिते अम्यास, । तरी हॅ तत्त्व कळत्तें 
त्यांस, । नैष्कर्म्येसिद्धि म्हणजे ज्ञान जालें ज्यास, । तो अम्यासे ब्रझम पावतो. 
॥ १६७७ । स्वरूपअभ्यासेंकरूनी । बुद्धि तन्मय जालियावांचुनी | आत्म- 
ज्ञानही दब्दह्ञानच, म्हणोनी । बहुधा मार्गेही बोलिला हा अर्थ. | १६७८ ॥ 
तें असो मागुती; आतां । ग्रंथ वाढतो बोलतां, । एवंच आत्मा कळला 
तत्त्वतां, | तरी अहम पावणे असेच. ।॥ १६७९ ॥ कीं अह्मावांचूनी दुसरें, 
मनीं न स्फुरे एकसरे; । आपण त्रह्म, आपणच भूतें चराचरें, । हें बिंबे, 
तेव्हां ग्र जाटा. 1 १६८० ॥ जो ब्रक्ष जाला, । तोच जह पाबला,) 
तोंबरी आत्मा सवे म्हणूनी बोध कळला, । परी नाहीं पावला तो ब्रझ. 
-॥ १६८१ ॥ तत्रापि ब्रक्ष निखळ । बिंबलें जरी केवळ, | तथापि जों बिंबे 
ब्रह्मततेंची सकळ, । तोवरी उरी आहेच अक्षम व्हावयाची. ॥ १६८२ ॥ पुढें 
चतुथे छोकेकरूनी । “अह्मभूयाय कल्पते” म्हणोनी । बोलेल, कीं, 
अह्मनिष्टटी होउनी । ब्रह्म व्हावया योग्य होतसे. ॥ १६८३ ॥ मग पंचम 
शछोकीं अच्युत । म्हणेळ, कीं, तोच होतां ब्रह्ममूत । सम सर्वभूतीं अद्भुत । 
माझी भक्ति पावतो. । १६८४ ।॥ यावरूनी जझ । पावणें हेची परम, । की, 
आपण सर्वे भूतें ऐसें उत्तम । अखंड स्फुरे. | १६८५ ॥ याचेंची नांव 
मुकुंद । सर्व भूती भक्ति बोलिला गोविंद, । त्याची टीका तेर्थे होईल विशद, । 
प्रस्तुती ज्रझ्म पावणे तें ऐसें. ॥ १६८६ ॥ हा ज्रह्मप्रात्तीतें पावतो । तोची, 
जो आधीं नेष्कम्येसिद्धीत जाणतो, । की, जाणोनी सर्वे भूतें आपण 
होतो । इढाभ्यासेकरूनी. !। १६८७ ॥ तो अम्यासक्रम । संक्षेप बोलो 
पाहतो सर्वोत्तम, । म्हणोनी म्हणतो, कीं, सिद्धि पावला तो ज्म । जैसा 
पावतो, तैसा कम समज तूं. ॥ १६८८ ॥ अजुना! संक्षेपंकरूनी ।' त जाण 
मजपासुनी, । ते ज्ञानाची निष्ठा परा म्हणोनी । देव म्हणे. ॥ १६८९ ॥ 


3 
रै. अक २८, श्हो० ४२. 


१८ अध्याय ] यथार्थदीपिका. २२४ 


जीमथ्ये हहानाची, स्थिती । अम्यासें अतिशयें बाणे ते रीती, । निष्ठा पराः 
म्हणे श्रीपती, । की, ते कुंतीसुता मजपासुनी जाण तूं. ॥ १६९० ॥ ज्ञान 
पानला तेही सिद्धी, । कीं, अद्वैत समजली बुद्धी, । जां नाहीं समाधिसुख- 
समृद्धी, । तोंवरी हे सिद्धि तीस बोलों नये. ॥ १६९१ ॥ की, क्षुवितास 
पाकसामग्री मिळाली, । तेही सिद्धि साने मानिली, । तथापि तृप्ति तया नाहीं 
जाली, । तदर्थ अनाते नाहीं मिळाला, म्हणावा. ॥ १६९२ ॥ दर्शन जालें 
दातयाचें, | कार्यसिद्धीच नांव त्याचे, । तथापि धनलाभ मानसाचे । होणेच 
झसे समाधान. | १६९२३ ॥ कला अमृताचा । हातास लागला साचा, । 
तेही सिद्धी, .परी त्याचा । लाभ होणेंची असे पानपर्यत. ॥ १६९४ ॥ दृष्टांत 
कोटि ये रीती । स्मरोनी सिद्धि पावला ययातेंही श्रीपती । त्र्ष पावणे असे 
म्हणे; आणि श्रुती, । गीता, पुराणे, प्रमाण ये अर्थी, ॥ १६९५ ॥ या 
टीकेंत वारंवार । निरूपिलाच तो प्रकार, । आतां पुन्हा म्रंथविस्तार । काँ 
करावा? | १६९६ ॥ एवंच ज्ञान जालें जयास, । लाने अश्प्रातरीचा केसा 
करावा अभ्यास? । ते येथूनी सांगतों अर्जुनास, । लांत साधनें कांहीं बोलतो 
या छोकीं. ॥ १६९७ ॥ 

बुक्या विशुद्धया युक्तो ध्रत्यात्मान नियम्य च । 

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्‍्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य अ ॥ ५१ ॥ 


स्वकर्मकरूनी बुद्धी । पूर्वाक्तरीती पावली सिद्धी, । जे पावली विवेकाची 
समृद्धी, । युक्त त्या द्रुद्धा बुद्धीनं, ॥ १६९८ । ऐशा अुद्धबुद्धीकरूनी | 
आणि धृतीकरूनी चित्तातें नियमुनी, । शब्दादि विषय रागद्वेषही टाकुनी, | 
ब्रझ व्हावया योग्य होतसे. | १६९९ ।॥ तीं शछोकीं ये रीती | साधक आणि 
साधनाची संगती । बोळोनी, शेबटीं श्रीपती । म्हणेळ, तो “अह्मभूयाय 
कल्पते.” ॥ १७०० ॥ म्हणजे ब्रह्म व्हावया योग्य होतो, । ज्या साधना- 
भ्यासें तैसा करितो, । त्रह्म व्हावयाचा प्रकार तो । कीं सर्वही आपण, ऐसे 
अनुभवी. ॥ १७०१ ॥ पुढें विशद हा निर्णय, । प्रस्तुत या छोकत्रयाचा 
अन्वय । दावी ऐसा .रुक्मिणीप्रिय, | की, जो ऐसा तो “अहाभूयाय 
कल्पते.? ॥ १७०२ ॥ आतां या छोकाचा विशद । अर्थ ऐेसा, की, गॉ- 
बिंद । अम्यास बोलतो मुकुंद । धृतिशब्देकरूनी. ॥ १७०३ ॥ युक्त 
आुद्धबुद्धीने असोनी, । चित्त धारणेनें नियमुनी, । विषय शब्दादि आणि 





१. अ० १८, ्े० करे 


२२४ वामनपंडितळृत 


रागदेष टाकूनी, । अम्यास करितो. ॥ १७०४ ॥ तो धृतिशब्दे अभ्यास । 
कीं, धारणेने चित्तास । नियमितो, म्हणे जगनिवास, । ते नियम्य म्हणे 
कोठें चित्ताचे? ॥ १७०५ ॥ तरी “धृत्यात्मान” म्हणोनी । या आत्स- 
शब्देकरूनी । स्वरूपी धारणादय सुचवूनी । देव बोले. ॥। १७०६ ॥ 
आत्मशान्दे बुद्धी । चित्त मन अंतःकरण ऐसी प्रसिद्धी, । प्रस्तुती आत्म- 
शब्दाची अर्थसिद्धी । चित्तवृत्ति सत्वाची, ॥ १७०७॥ कीं, स्वकर्मे जिची 
सिद्धी, । ऐसी जे अुद्ध बुद्धी, । तीकरूनी युक्त म्हणतां अथसिद्दी । जाली 
बुद्धीची बुद्विरब्दे. | १७०८ ॥ अलंत धृतीकरूनी । चित्तातें स्वरूपी 
नियमुनी, । या आत्मशाब्दे चित्त म्हणोनी | धृतिशब्दें योग्य अर्थ बोलावा. 
॥ १७०९ ॥ कीं, धृति धारणा, तीकरूनी । चित्ताते स्वरूपी नियमुनी, । 
अझ व्हावया योग्य होतो, म्हणोनी । तृतीय छोकीं अन्वय. | १७१० ॥ 
आणि शुद्धबुद्धीन॑ युक्त, । म्हणजे मुमुक्षासंपन साधक विरक्त, । शुद्धबुद्धी 
ते, जे नव्हे आसक्त । प्रपंची बिषयबासनेकरूनी. ॥ १७११ || ऐशा झुद्ध- 
बुद्धीकरूनी । साधकें युक्त होउनी, । ध्रतीकरूनी चित्त निथभुनी, । खरू- 
पधारणा धरावी, हा अथ. ॥ १७१२ ॥ ते दविविध घारणा, । एक केवळ 
चित्स्वरूपीं योजावे अंतःकरणा, । दुसरी कायी जडांत कारणा । पाहावें, 
,अलेकारीं जसं सुवण. | १७१३ ॥ दोहीं परी चित्स्वरूपीं । संस्कार जोडावा 
अरूपीं, । तो शुद्ध चित्सरूपीं हो, अथवा नानारूपीं । सुरे अरूप चित्ख- 
रूप. ॥। १७११४ ॥ भूतीकरूनि चित्तातें । नियमुनी, मांडावे अभ्यासातें, ! ऐस 
बोलिलें रमाकार्ते; । चित्त कोठें नियमावें £ तरी स्वरूपी, हा अर्थ. ॥१७१५] 
या दोनी अभ्यासरीती । करितां, बाणते सर्वात्मत्वी स्थिती, । तेव्हां जह 
व्हावया योग्य होतो, म्हणे जगत्पती । हा अन्वय छोकत्रयाचा, ॥ १७१६ ॥ 
आतां धृतीकरूनी अभ्यास । बोठिला ऐसा जगनिबास, । आणि वर्णिता 
जाला साधकांस । युक्त शुद्धबद्धीकरूनी म्हणोनी. । १७१७ ॥ युक्त ऐेसा 
शुद्धजुद्धीकरूनी । अभ्यास करितां धारणा धरूनी, । तो काय टाकतो काय 
घरिसो! तें येथुनी । भगवत बोलतो. | १७१८ ॥ म्हणे शाब्दादि विषय- 
भोग । टाकोनी साधितो योग, । की, जा विषयवासनारोग । तोवरी योग 
साधेबा. | १७१९ ॥ कीं न्यातां वस्तु केवळ । स्थिरतें योजून चित्त विमळ,। 
बारा मसतां स्थिर जळ । तैसं सवख्ची चित्त वासनात्यागें.. १७२० ॥ जेरी 
धासना असे मनीं, | तरी त्या केवळ स्वरूपध्यानीं । बिषयबासना भोगवायू 
करूनी । तरंग उठती विषयांचे. 2 १७२१ ॥ तो विक्षेप बोलावा, । यो- 


१८ अध्याय ] यंथाथेदीपिका, २२५ 


लागीं अगा! पांडवा ! । शब्दादि विषयत्याग बरवा । करूनी, धारणा धरादी' 
स्वरूपाची. । १७२२ ॥ एक निखळ चित्खरूपी । घारणा ऐसी अही 
अरूपीं, । येथे शब्दादिविषयरूपीं । घडो न शके अभ्यास. 1॥१७२१॥ दुसरी 
सर्वन्रह्मरूप । धारणा, रूपी अरूप । पाहतां, विश्व ढक्षावें चित्सवरूप, । 
तरंग पाहतां जळ जसं. | १७२४ ॥ तेथेही शब्दादि विषयवासनात्याग । 
असे तरीच अभ्यासू शके योग, । कीं, विषयरूपची बाटले जग, । तेंची त्रझत्वे 
घ्यावें पुनःपुन्हा. ॥ १७२५ ॥ जरी मनीं अपेक्षी भोग, । तरी बिषयांत 
मिर्विषयस्फरर्तिसंयोग । न स्फुरे, तेव्हां संबोत्मयोग । अम्यासणें न घडे 
कदापिही. 1. १७२६ ॥ जो सुवणोचा व्यवसाय करी, । तोही अलंकार 
नानारूप देखे, परी । दृष्टि त्याची ल्या सुवणोवरी; । वेश्या नग लेणारी ऐसें 
न पाहे. ॥ १७२७ । नग चांगला सांपडे, । त्यावरी तिची उडी पडे, । नग 
वेडा वांकडा नावडे । दृष्टि पडोनीही सुवर्णी. | १७२८ ॥ ऐसा जो विषया- 
सक्त नर, । तो बिपयस्मृतीनें होय भोगींच तत्पर, । त्यास विषयीं निविषय 
परात्पर । न स्फुरे, तेव्हां अभ्यास कैंचा? ॥ १७२९ ॥ जो विषयवासना- 
त्यागी, । तो विषयीं जेव्हां निर्िषय पाहे योगी, । तेव्हा त्याच्या चित्तास भोगी । 
करील कोण अनुरक्त ? ॥ १७३१० ॥ अलंकार ल्यावे ये रीती । न इच्छी 
ज्याची मती, । सुव्णलाभेंची मानी तृप्ती, । त्यास त्या नगीं तेंची दिसे. 
॥ १७३१ ॥ यालागीं अभ्यासितां योग, । आधीं करावा विषयलाग, । 
याकारणें म्हणे श्रीरंग । “शब्दादीन्विषयांस्त्यक्‍त्वा” म्हणोनी.॥ १७१२॥ 
आतां हाची | शाब्दादि विषयांचा । लाग बोळे भगवंताची वाचा, । परंतु प्रारब्ध 
जां देह जितो ज्याचा, । तों त्या सिद्धासही लागेच विषय सेवणं. ॥१७२३१॥ 
ऐसं असतां भगवंत, । विपयत्यागच बोलतो अलंत, । म्हणूनी अजुंन शंकित । 
देखिला देवें. | १७३४ | म्हणूनिया शंकेचे परिहरण । याच छोकीं हा 
जगदेद्यचरण । करितो, तदर्थ चरण । चतुर्थ आतां बोठतो. ॥ १७१५ ॥ 

चतुर्थ चरण---रागद्वेषी व्युदस्य च ॥ 

राग म्हणजे गोड . विषय, । तो भोंगितां वाटे प्रिय, ! तो पुनःपुन्हा 
भोगावा ऐसा निश्चय, । तो विषयानुरागनामक राग टाकावा. ॥ १७१६ ॥ 
आणि वाईट विषय । भोगितां बाटे अप्रिय, । तो मज नळगे रेस! निश्चय, 
ते रूप द्वेषाचें टाकावे. ॥ १७३७ ॥ जो विषय प्रारब्धेकरूनी । प्राप्त आला, 


4४4४४४४ १0१ ११00 तकी कपल टल 400 आनक नी मम्मा 





"अळया पणाची 





१, जमावा, जीवंत राहाबा 


२१८५. वॉमसपंदितहत 


दो रागद्वेष टाकूनी । सेवावा, म्हणोनी । म्हणे शोवटिल्या श्वकारें भगवंत. 
॥ १७१८ ॥ पहिलें सागची बोलिला, । कीं, लागावे शब्दादि विषयांठा, । 
पुन्हा रागद्वेष त्या बोलतां प्रात जाला । भोग या. विषयांचा. ॥ ई७३९-॥ 
कीं विषयच टाकी । त्यास रागदवेष नुपजे तिहीं लोकीं, । विषय सेवितांच 
रागदेष कीं, । म्हणूनी भोग मागुती '्वकारें बोलिला. १७४ ०॥ कीं, आपण 
सर्वथा | टाकावीच भोगाची कथा, । आतां प्रारनध नव्हे अन्यथा, । तरी भोगावेंही 
लागूनियां दो गोष्टीते. ॥ १७४१ ॥ भाव ऐसा धरूनी । म्हणे, शब्दादि 
विषय्ति लागुनी, । आणि रागद्वेपांतं टाकुनी । विषय भोगूनीही अभ्यास. 
॥ १७४२ ।॥ इलादि साधनेंकरूनी । त्रझ़ व्हावया योग्य होतो म्हणोनी, । 
साधर्ने आणीक दों होकेकरूनी । बोलेल त्यांत हा एक झोक. || १७४३ ॥ 


विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाकायमानस: । 
थ्यानयोगपरो नित्यं बैराग्यं समुपाश्नितः ॥ ५२ ॥ 


स्थळ एकांत सेवी, । आणि लघु अने जेवी, । लघुदाब्दे दोंकडे लावी । 
अर्थ येथें भगर्बंत. 1 १७४४ ॥ लघु म्हणजे हळू म्हणावें, । तें दोंकडे 
हकूपण गणावें, । एक जातीने हळू तें ठघु जाणावें, । दुसरें पोटांत हळू 
बाटे जेबणें ये रीती. | १७८१५ । कीं, जें जातीने जड । खातां होय अब- 
घड, । ते अन्न तो न भक्षी सुघड, । कीं तं विप्न करील अभ्यासी. १७१६ 
म्हणूनी लघु अनेंची जेबी, । तींही मयोदेत भोजनातें ठेवी, । जड नव्हे 
आणि तृप्ति होय तितकें सेवी । जातीनेंही जे लघु अन. ॥ १७४७ ॥ ऐसा 
एकांत सेवी, | आणि लघु अन ये रीती जेबी, | आणि वाचा, दारीर, मन, ठेवी । 
करूनी नियम. | १७४८ ॥ योगास अनुकूळ जितकें, । बोलणें लाचे 
तितकें, । 'अभ्यासास उपयोगी मज इतकें । ते बोलिले, आतां वृथा बोलों 
नये,' नियम ऐसा. ॥ १७४९ ॥ खानशोचादिकॉकारणें गमन, । देहनिषी- 
हाथ भोजनशयन, । यावेगळें सर्वदा स्थिरासन । अभ्यास करी शरीरी, 
नियम ऐसा. ॥ १७५० ॥ रऐसाची आपल्या मना । बृथा करूं नेदी कल्पना, । 
अभ्यासार्थ देहनिवोहाथे रचना । विचारूनी करवी कल्पनेची. | १७५१ ॥ 
ये रीती बाचा, शरीर, मानस, । नियत करूनी, मांडी भम्यास, । त्या साध- 
काते जगक्षिबास । म्हणे ध्यानयोगपर म्हणोनी. । १७५२ । ध्यानयो- 
गपर । म्हणजे सगुण ब्यानीं तत्पर, । की, ज्या सगुणातें थ्यातो, तो 


१८ भभ्याय ] यंथार्थदीपिका, श्श्क् 


सर्वेश्वर । उद्दरीळ मज अनायासे. | १७५३ ॥ दादही * ये व: सर्वाणि 
कर्माणि । मयि संन्यस्थ मत्पराः” म्हणे चक्रपाणी, । “मा ध्या्यंत 
उपासते? ऐसी वाणी । खाच शोकी देवाची. ॥ १७५४ ॥ कीं घ्यातो 
सगुणत्वेंकरूनी, । आणि उपासितो आत्मत्वे मातें, म्हणोनी । “तेषामई 
समुद्धता” म्हणे द्वादशी, ते सुचवुनी । “ध्यानयोगपरो नित्यं” 
म्हणतो प्रस्तुत. ॥ १७५५ ॥ कीं या सगुणध्यानेंचीकरूनी । अनायासे 
जञानपरिपाक पावन म्हणोनी । ध्यानयोगची पर मानूनी । असतो, म्हणे 
भगवंत. ॥ १७५६ ॥ द्वादशी “मां ध्यायंत उपासते"' म्हणोनी । 
बोलिला सगुणध्यान आत्मत्वेकरूनी, । तें येथें बोले सुचवुनी । ध्यानयोग- 
दाब्दे. ॥ १७५७ ॥ सगुणध्यानीं आत्मयोग, । तो म्हणावा ध्यानयोग, । 
दृष्टीस कनकाकृतींत संयोग । कनकाचा जे रीती. ॥ १७५८ ॥ तैसे बुद्धीस 
ध्यान सगुण । न स्फुरे विनानिर्गुण, । जैसी सुवणेप्रतिमा बिनासुवर्ण । 
दृष्टीस न दिसे. | १७५९ ॥ कनकीं दृष्टीचा संयोग । पाहतां कनकमूर्त, 
रसा बुद्धीचा योग । स्वरूपीं सगुणध्यानी तो ध्यानयोग, । तोच पर म्हणजे 
मुख्य त्याते. | १७६० ।। ज्या प्रयोजनीं जो असे, । लास ज्यास्तव लाची 
सिद्धि दिसे, । तेंची त्याच्या मनीं सदा वसे । परत्वॅकरूनी. ॥ १७६१ ॥- 
जो जो आतमत्वें साकारथ्यान, । तो तों बिंबे सवोत्मक ज्ञान, । तो त्याच 
सगुणध्यानाचा प्रताप, रेसे समाधान, । ध्यानयोगवरत्व तयाचें ये रीती. 
॥ १७६२ ॥ कीं योगची माझी कार्यसिद्धी, । ऐसिया ध्यानयोगास ज्याची 
बुद्धी । मुख्य प्रात्तिसाधन मानी, कीं समृद्धी । स्वसुखाची याचीकरिर्ता. 
॥ १७६३ ।] आणि बेराग्यातें समुपाश्रित । म्हणजे बरबिया प्रकारें वैराग्याचा 
आश्रित, । मन कधीं नव्हे ज्याचें आसक्त । बिषयसुखवांछेंकरूनी, ॥१७६४॥ 
ऐसें एकांत स्थळ, ठघुभोजन, | आणि ध्यानयोगें वेराग्याचेंही अवलंबन, । 
आणि वाचा, शरीर, मन, । अवलंबन यांच्या नियमाचे. ॥ १७६५ ॥ ऐसें 
ज्या ज्या गोष्टीचें अबल्बन, । ते ते गोष्टी बोलिला मधुसूदन; । आतां 
यागितो जें जे, तें ते जगज्जीवन । बोलबसे या छोकीं, ॥ १७६६ ॥ 
, अहेकारं वळं दर्प काम क्रोधं परिभ्रइम । 
विमुच्य निर्मेमः शांतो ब्रह्ममूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 
खदेहीं जे अहता, । आणि देहसंबंधियांची मभता, । 'देह मी, तीं मात्वी!, 


१. अ० १२, 'होंक द. शत भ़् १२. शो० 1. 





ऱ्श्ट वामनपॅडितकृत 


म्हणूनी तस्वतां । मानीत होता, तें सोडी. ॥ १७६७ ॥ किंबडना श्लीपुत्रा- 
दिक । परिग्रह पद्चुश्रलादि अनेक । सर्वही सोडी, कांहीं एक । न ठेवी 
मोंवि परिग्रहाच्या. ॥ १७६८ ॥ देहबळ, धनबळ, । आणि विद्येचे बळ 
प्रबळ, । वादे जिंका पाहे भूमंडळ, । इत्यादि बळें सकळ जो टाकी. 
| १७६९ ॥ जो ज्या बळातं मानी, | तो ला बळें होय अभिमानी, । ला 
अभिमाने अपमानी । भलतियाते. ॥ १७७० ॥ त्यागी इत्यादि सकळ, । 
या भावें म्हण 'टाकीं वळ, । आणि 'गर्वरूप विद्यादि मूळ । तो टाकी'. 
॥ १७७१ ॥ अथवा मी ज्ञानी परम, ।) मज कळलें सर्वही अरह्म, । इतर 
ज्ञानियांस कांहीं तरी असे भ्रम, । मी सवेज्ञ सव जाणे.' ॥ १७७२ ॥ 
ज्ञानी ऐसाही होउनी । शब्द बोळे अभ्यासाने टाकुनी, । तो ऐसाच गर्विष्ट 
होय, म्हणोनी । अमभ्यासनिष्टाची निगर्वती हे वर्णिली. । १७७३ ॥ इव्यादि 
सर्व गर्व सोडी, । सकळ अविद्यासंस्कार खोडी, । निरहंकारत्वे मोडी । संस्कार 
पहिले. ॥ १७७४ ॥ टाकी सकळही काम, । क्रोधाचें न वागवी नाम, । 
ऐसा अभ्यासनिष्ट आत्माराम । सर्व टाकी. ॥ १७७५ ॥ आतां जे अहं- 
कारादि संग, । आणि कामक्रोधादि पड्वर्ग, । त्यांत लोभमोहमदमत्सरत्याग । 
बोलतां राहिला. ॥ १७७६ ॥ यावेगळे अविद्यामूळ । जे ल्यागायोग्य दोष 
सकळ, । त्याग लांचा सुचवी घननीळ । शांत म्हणतां. । १७७७ ॥ 
जोंबरी संसारवासना, ! तोंचवरी ह दोष नाना, । सर्वदा मनीं कल्पना । 
कामक्रोधलोभमोहमदमत्सरांची. ॥ १७७८ ॥ जोंवरी बिषयवासनासमीर, । 
तोंबरी अंत:करणनीर । कामादितरंगरूपं गंभीर । क्षोमले अस. | १७७९) 
होतां निल्यानित्यश्रवणमनन, । वित्रेक उपजे सहसत्रानन, । सहस्तां वदनी 
गिळी पवन । बिषयलालसेचा. ॥ १७८० | तेव्हां हृदयगेगाजळ । राहतां 
परम निश्चळ, । नव्हे तरंगरूपं चंचळ । शांत म्हणावे तेघवा. ॥ १७८१ | 
जो शांत बोलिला ये रीती, । सोडोमी अहंमत्वादि कृती, । तो योग्य होतो 
म्हणे श्रीपती । त्रह्म व्हावया. । १७८२ ॥ “न्रह्मभूयाय कल्पते” | 
म्हणोनी भगवद्वाणी बोलते, । जेव्हां 'झुद्धबुद्धि या रते । योजितां स्वरूपधार- 
णेकरूनी, ॥ १७८२ ॥ “बुद्धा विशुद्धया युक्तो” या छोकेंकरूनी । 
“घृत्यात्माने नियम्य 'च” म्हणोनी, । ज्याचा अभ्यास बोलिला, तो 
योगारूढ होउनी । ब्रह्म व्हावया योग्य होतसे. ॥ १७८४ ॥ आत्मा चिन्मात्र 


टप कणी पणि अणशा ताणा शकणे पणी 





अगाक्सटा्ला 





नागला टाल कणाला 


१५ साठीं, (त्यांना) मिळार्बे म्हणून. २. हजार मुखांचा सर्प, शेष. ३. मार्गे होक ५१ पद्य, 
* र 


१८ अध्याय] यथार्थदीपिका. र्र्र 


केबळ, । तेंची खतन्य जरी नसतें खयें सकळ, । तरी चिन्मात्र अनुभवातेंच 
केवळ । ब्रह्मानुभव अंगीकरिजेता. । १७८५ ॥ ब्रह्म अनादि जैसे, । याचें 
प्रवंचाकार होणेही तैसे, । म्हणूनी जों खयें तोची प्रपंच, ऐसं । अनुभवा 
नये, तो. तो अरह्म केंबी जाला? ॥ १७८६ ॥ अतएव बेदी, शाखीं, 
पुराणीं, । आणि पाहतां उपदेशकर्तयाची वाणी, । जअह्म केवळ जाणावें, 
आणी । सर्वही ब्रह्म जाणावें, ऐसा सिद्धांत. ॥ १७८७ ॥ जरी ऐसें बेदी, 
शाक्लीं, पुराणीं, । तरीच सप्तमाध्यायीं 'चक्रपाणी । “ते. ब्रह्म तद्विदुः 
कुत्र” म्हणोनी वाणी । बोठिळा आपण. ॥ १७८८ ॥ कीं जे सुकृती । 
ब्रह्म जाणती, । आणि ते “कृत्स्े' म्हणजे सर्व ये रीती । जाणती म्हणे 
भगवंत. ॥ १७८९ ॥ ऐसेंच चतुथी भगवंत । म्हणे, सेवे भूतें आपणांत । 
देखसी, तै ज्ञान संत । तुज उपदेशिती. ॥ १७९० | एवंच जरी प्रपंच- 
भद । असता, तरी तितकीच प्राप्ति बोलते वेद, । तत्त्वतां अ्रह्मप्रपंच अभेद, । 
तेव्हां त्याच अनुभवें ब्रह्म होणे. | १७९१ ॥ याचकरितां प्रस्तुती, । सिद्धि 
पावढा, तोही ब्रझ्म पावतो जे रीती, । ते तैसी रीति तूं जाण, म्हणूनी 
श्रीपती । आरंभी अजुनाप्रते बोलिला. ॥ १७९२ ॥ कीं सिद्धि पावला, । 
म्हणजे, ज्ञानी जाळा, । तथापि 'सवे आपण' रेसा बोध नाहीं बाणला, । तों. 
उरी आहेच जहप्राततीची. | १७९३ ॥ ते प्राप्ति अभ्यासेंकरूनी होते, । 
त्या अभ्यासास साधनसंपत्ति लागते, । ते ऐसी तेव्हां “ब्रह्मभूयाय कल्पते”,। 
म्हणजे ब्रह्म व्हावया योग्य होतो. ॥ १७९४ ॥ कीं, दृश्य चराचर, । हे 
कार्य, यांत कारण आपण परात्पर, । या अनुभवायोग्य होतो, म्हणूनी सर्वे- 
श्वर । म्हणे “ब्रह्मभूयाय कल्पते?. ॥ १७९५ ॥ हें ऐसें म्हणे ज्याला, । 
तो जेव्हां ब्रह्म जाला, । स्थिति केसी बाणते याला? | तें बोलतो झातां या 
रोकीं. ॥ १७९६ ॥ 


प्रह्मभूतः प्रसश्नात्मा न शोचति न कांक्षति । 
समः; सर्वेषु भूतेषु मद्धाक्ति लभते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जो ब्रह्मभूत । त्रश्मची जाला निश्चित, । तो प्रसनात्मा अत्यंत । न करी 
शोक, न॒ इच्छी किमपिही. | १७९७ ।॥ अथे ऐसा पूर्वोर्घीचा, । की प्रसन्न 


क ण ना--८००-५८- ७४० पणा ती ही 





पहक्दरणाणीणा “हणण शणकक्केणण णणपणणणाण 





मककन ४/५0 त त. 


१. अ० ७, हो० २९. २. तदिद्धि प्रणिपातंन परिप्रश्षेन सेबया । उपदेध्यसम्ति त शान 
झानिनस्तस्वदर्सिन: ॥ यज्ज्ञात्वा न पुनमोइमेवं यास्यसि पांढव । येन भूतान्यश्ेषेण द्रक्षषस्या- 
त्मन्यथो मवि र । (२४-२५, - ६ उणीब. 


२९० वामनपंदितकछृत 


मातमा ज्या अरक्षभूत योगियाचा, । तो शोक न करी कासयाचा,'। आणि 
अवेक्षा न घरी किमपिही. ॥ १७९८ ॥ स्थिति ऐसी अद्भुत । पावे योगी 
ब्रक्षभूत, । प्रसन आत्मा म्हणजे चित्त, । जें या योगियारचे. ॥ १७९९"॥ 
रजतमे होतें क्षोमळें, । तेंच थांबेगळें जालें, । ह्म सर्वत्र देखो लागलें, । 
भग कां नव्हे ते प्रसन? | १८०० ॥ चित्तास चेतवी चतन्य, | यास त्या 
आत्मयासारिखे अन्य । प्रिय नाहीं किमपिही, तें अनन्य । प्रपंची दिसे, तेव्हां 
प्रसत्नता चित्ताते. ॥ १८०१ ॥ जळाकारणें तळमळी, । ते जळीं पडे मा- 
सोळी, । तें उदकची नाना कलोळीं । देख, तेव्हां कां न.पावे प्रसन्नता £ 
॥१८०१॥ प्रिय चित्तास चित्स्वरूप, । तेंची दिसो लागे नानारूप, | मग प्रसनता 
त्याची अमूप । कोण गणी १॥ १८०३ ॥ प्रिय सर्वीपरीस । चित्तास जो 
आत्मा चैतन्यरस, । सर्व ला रसाचेच देखे तरंग सुरस, । तें कां प्रसन मग 
नव्हे १ | १८०१ ॥ क्षोभास मूळ द्वैत, । तें नासले बिंबतां अदेत, । तेव्हां 
योगी ब्रह्मभूत, । काँ प्रसनचित्त मग नव्हे ? | १८०५ ॥ स्व्मी आपलेंची 
मन । जालें गज, व्याप्र, तस्कर, दुर्जन, । जागरीं तें सर्व चिंतन । क्षोम न 
करी चित्ताते. ॥ १८०६ ॥ खम स्मरे जागृत, । तो ते. जग आतमभूत, । 
तेव्हां प्रसन्न याचें चित्त । कां नव्हे? ॥१८०७॥ म्हण, “पाहा स्वमरचना, । 
माझिया मनाची कल्पना, । आणि मारक गजव्याप्रादि नाना । सचेतन 
माझ्याच आतमस्वर्पे. ॥ १८०८ ॥ कीं ते गजब्याप्रतस्कर, । मज वाटले 
जे भयंकर, । माझीच कल्पना चराचर, |) आणि मीच आत्मा तयांचा. 
॥ १८०९ ॥ गजच्याप्रतस्करजन । मज भय देत होते दुजेन, । त्यांस 
कोण्या जीवें सचेतन । केलें मजवांचुनी 2॥ १८१० ॥ नव्हे इश्वरकल्पना, । 
कीं, स्वकर्म जीव ते नाना, | पावोनी कमोनुरूप देहरचना, । सजीव देहधारी 
वर्दे. | १८११ ॥ हा प्रपंच इेश्वरकृत, । ईश्वराचे जीव बहुत, । ल्यांक- 
रितां देह हेश्वरकल्पित । सुखी दुःखी चालती बोलती. ॥ १८१२ ॥ रेसेच 
सुखी दुःखी जन । चालती बोळती सचेतन, । ते दृश्यकल्पना स्वती माझें 
मन, । तेव्हां सचेतन ते माझ्या जीवेंकरूनी.' | १८१३१॥ ज्या जळीं 
प्रतिबिंबे रबिमंडळ, । ते जळ होतां चंचळ, । तेथूनी प्रतिर्बकचें तेज 
झळशझळ । मिंतीवरी करितसे. ॥1 १८१४ ॥ सूर्य एकर गगनीं, | दुसरा 
प्रतिबिंबळा जीवनी, ! त्याचें तेज तिसरें दिसे नयनीं । भितीबरी झळझळितां. 
॥ १८१५ ॥ जैसे हेश्वराचे अंश प्रतिबिंब, । ते जीव, ज्यांस सत्वोपाधि- 


१८ अध्याय] यंथार्ंदीपिका, २३ 


उदकांचा अवलंब, । तैसे त्याचेही चिदेशकदंब । सचेतन करिती समींच्या 
देहातें. ॥ १८१६ ॥ येविषयीं प्रमाण । श्रीमद्रागवत महापुराण । दश- 
मस्कर्धी आहण । श्रुतदेवक नामें बदे हा छोक. ॥ १८१७ ॥ 


भागवतशोक:---यथा शयानः पुरुषो मनसेवा त्ममायया । 
खट्टा ठोकं परं स्वाममनुविश्यावभासते ॥ 


, जसा निजेला पुरुष शयनीं, । मनची तयाची माया, त्या खभमार्येकरूनी । 
लोक आणीकची. एक निसुनी, । प्रवेशोनी यांत, आपणच भासतसे.॥१८१८॥ 
तो स्वाम्रळोक पर, । पर म्हणजे इतर, । कीं, हा ढोक सचराचर । जो इश्वर 
कल्पी, यावेगळा तो. ॥ १८१९ ॥ तें वेगळेंच चराचर, । जें निजोनी कल्पी 
नर, । या चराचरी प्रवेशाला इश्वर । त्या चराचरी तो जीव. ॥ १८२० ॥ 
चिदंदरूपं इश्वर । या लोकीं प्रवेशला, तैसा नर । सजीव चैतन्ये तें चरा- 
चर । जीववी प्रवेशोनी. | १८२१ ॥ लोक निमिल्या उपरी । जो प्रवेश 
ववराचरीं, । तो प्रतिबिंबरूपेची, दुसरी । गोष्टी येर्थे चाठेना. ॥ १८२२ ॥ 
एवं ये रीति जागृत होउनी । स्वप्न स्मरे स्व्तदष्टीकरूनी, । कीं, मनची स्वम- 
दृष्टी म्हणोनी । मनेंची करूनी देखे प्रसनचित्त. | १८२३ ॥ ऐसा अक्षभूत। 
अनुभव पाबला अद्भुत, । तथापि देहप्रारधाचा असे निश्चित । दग्धपटरूपे 
इंद्रिये, | १८२४ ॥ तो देह, तो इंद्रियसमुदाय, । आणि विश्व अवघे, 
चिन्मय, । परी हा अनुभव अद्वय । ज्या चित्तास, तेच अविद्यादइृत तळूर्व, 
॥ १८२१ ॥ ज्याणे वेगळें एक शारीर | मानिले, आणि वेगळें चराचर, | 
आत्मा ज्याळा ठावा नव्हता परात्पर, । तेंच चित्त सर्व अझ अनुभवू लागले. 
॥ १८२६ ॥ जेसं खपत कल्पणार मन, । जें खप शारीर आणि खप नयन, । 
ते जागरीं करी चिंतन । स्वभप्रपंच आणि प्रपंचाचे. ॥ १८२७ ॥ ऐसें 
त्रक्मभूताचे चित्त, । जे रथी संसारचक्रारचे निमित्त, । तेच आतां प्रसन्न 
अत्यंत, । या भावें प्रसक्ञात्मा देव म्हणे. ॥ १८२८ ॥ कीं प्रसनचित्त । 
नी कीं जो जक्यभूत, । म्हणजे अहात्मभावे. अद्भुत । 'सर्व आपण' म्हणूनी 
अनुभव जयाचा. | १८२९ ॥ प्रसनचित्त याचें । हें विवरण प्रस्नात्म- 
शब्दार्चे,,। आतां “न शोचति न कांक्षति” या दों पदांचें । रेसें व्याख्यान, 
॥ १८३१० ॥ कीं, तो शोक करीत नाहीं, । अथवा अपेक्षीतही नसे कांही, । 
म्हणजे प्रारग्धे भोग भोगितांही । शोक न करी, कीं, 'मज विरक्तास हें कां! 
॥ १८३१ ॥ देहमारवमभोगी प्रश्‍त । जाला, तरी लानिमित्त | शोक अब 


र्रेर वासनंपंडितकृत 


करी, आणि चित्त । न अपेक्षी निवृत्ति वनवासादि. ॥ १८१२.॥ कीं 
अक्ची आपण प्रश्‍ृत्ती, । त्रझची आपण निदृत्ती, । म्हणोनी न करी लाची 
मनोदृत्ती । शोक, आणि न धरी अपेक्षा. ॥ १८१३ ॥ जो अक्मभूत, । तो 
शोकअपेक्षाविवर्जित, । म्हणोनी, म्हणे अध्युत । लाचा अर्थ उचित येथे 
ये रीती. | १८२४ ॥ शोक, हानि जालिया, न करी; । अपेक्षा धनादि- 
कांची न धरी, । अर्थ ऐसा करावा, तरी । साधकदरशेंतही होतेंच याते. 
॥ १८३५ ॥ त्या साधकदर्शेतही । हा शोक लास नाहीं, । आणि अपेक्षा 
न धरी कांही, । ल्या दर्शेतही साधक. ॥ १८२६ ॥ परी साधक टाकी 
प्रवृत्ती, ॥ आणि साधक धरी निदृत्ती, । म्हणूनी प्रदृत्तियोगें त्याची दृत्ती । 
शोक करी, धरी अपेक्षा निदृत्तीची. ॥ १८३७ ॥ हें जरी नसे साधकास, । 
तरी न घडे स्वरूपअभ्यास, । एवं शोक उपजवी प्रवृत्ति त्यास, । अपेक्षा 
उपजवी निवृत्ती. । १८३८ ॥ सिद्घास तद्विलक्षण । हें बोठो ये लक्षण, । 
की, तो खयें सर्वेविचक्षण । त्रक्मभूत योगी. ॥। १८३९ ॥ आतां दुःखस्पर्श 
शोक न करी, । आणि सुखस्परा इच्छा न धरी, । अथ ऐसा करावा जरी, | 
तरी हेंही होतें साधकदर्शेत. ॥ १८४० ॥ जो 'दुःख कां जालें ?' म्हणूनी 
रडे, । आणि 'सुख हो, म्हणोनी इच्छेंत बुडे, । त्यासही जरी समाधि 
सांपडे, । तरी स्वयें पर्वत तरे समुद्रांत. ॥ १८४१ ॥ दुःख भोगितां जरी 
वाटती कष्ट, । तरी, 'होणार हें' म्हणे, 'माझं अदृष्ट, । आणि सुखभोग न 
मानी दृष्ट, । न अपेक्षी आणिका सुखातें. | १८४२ ॥ हेंही साधकलक्षण, ! 
सिद्ध बोलावा तद्विलक्षण, । एवं हाच अर्थ, को, जरह्मभूत विचक्षण । प्रवृ- 
त्तिशोक निदृत्त्यपेक्षा धरीना. ॥ १८४३ ।॥ आतां सुखदुःखयोग । 
न कळे सिद्धास भोग, । हा शात्रविरुद्ध प्रसंग । स्थळस्थळीं दूबिला 
॥ १८४४ ॥ शासख्त्रसिद्ध विचार । मागं या टीकेत वारंवार । सिद्ध जाला 
एतत्मरकार, । कीं, सुखदुःखभोग जीवन्सुक्तासही. ॥ १८४५ ॥ भोगे 
: प्रारब्धाचा क्षय, । भोग सुखदुःखानुभव, रेसा निर्णय; । जो सुखदुःखाचा 
नव्हे प्रयय, । तो तो भोगची बोलेना. ॥ १८४६ ॥ हें याही 
अध्यायांत । पुर्ढे बोलेळ भगवंत; । आतां बोलणे हें प्रस्तुत, । की, शोक- 
आणि अपेक्षारहित सिद्ध कसा १ | १८४७॥ तरी . सुखदुःख प्रलय । 
न घडेची सिद्धास, हा अल्पदृष्टीचा निणेय; । कीं, बिनाभोग न घडे 
क्षय । प्रारूपाचा. | १८४८ ॥ आतां सुखदुःख प्रत्य असोनी, । न करी 


१८ अध्याय | यथार्थदीपिका. २३३ 


शोक, न धरी अपेक्षा, म्हणोनी । जो अर्थ करावा, तो जाउनी । लाच्या 
साधकदरेतें स्पर्शतो. ॥ १८४९ ॥ हें जक्मभूताचें लक्षण । वणावे साघ- 
काँहूनी विलक्षण, । एवं प्रारब्धदष्टी विचक्षण । शोक न करी, बिषय भोगितां. 
॥ १८५० ॥ आणि वनवास, ।! अथवा आश्रमसंन्यास, । याची अपेक्षा 
त्रझभूतयोगियास । नाहीं, याचा अर्थ रेसा. | १८५१ ॥ या पूर्वार्धपर्यत । 
क्रम ऐसा बोलिला भगवंत, । कीं, खधर्मे जो थुद्धचित्त, । तो नैष्कर्म्येसिद्धि 
म्हणिजे आत्मज्ञान पावतो. |।१८५२॥ ऐसा नेष्कर्म्येसिद्धि पावला, । अमभ्यासें 
त्रह्म होणें असेच त्याला, । म्हणूनी देव बोलिला, । कीं, तोही ब्रझ कैसा पावतो? 
तें आईक. ।॥ १८५३ ॥ मग बोलोनी त्याचा ऐसा क्रम, । शेवटीं पएर्वछोकी 
बोलिला पुरुषोत्तम, । कीं, जो ऐसा साधकोत्तम, । तो “बरह्मभूयाय कल्पते.” 
॥ १८५४ | म्हणजे ब्रह्म व्हावया । तो योग्य होतो, धनजया ! । साधनसपत्ति 
ऐएखी जया । प्राप्त होते, ॥ १८५५ ॥ तो अक्ष जालिया उपरी, | त्याला ब्रह्म'- 
भूत म्हणे या छोकीं हरी, । तो प्रसनात्मा शोक न करी, । कांहीं न इच्छी, 
एसं पूवोर्धा या बोलिला, ॥ १८५५६ ॥ क्रम एसा येथपर्यंत, । एकापुढे एक 
बोलिला भगवंत; । आतां जालियाही ब्रह्मभूत, । असेच अद्भूत प्राप्ति भ- 
क्तीची, ॥ १८५७ ॥ ऐसं उत्तरा दव । बोळो पाहतो देवाधिदेव, । आणि ' 
ब्रह्मभूत तो तों स्वयमेव । जाला, हे भक्तिप्रसंगीं बोळेळ. ॥ १८५८ ॥ कीं, 
ज्या अनुभवी योगी ब्रह्मभूत, । त्याच अनुभवी स्वभनीही अद्भुत, । म्हणूनी 
बोळतो अच्युत । या छोकाच्या उत्तराधे. | १८५९ ॥ 
उत्तराधे---समः सर्वेषु भूतेषु मद्भाक्ति ठभते पराम्‌ ॥ 

अगा! ब्रह्मभूत योगी जो जाला ब्रह्म, । तो सवंत्रही खरय सम, । आणि 
भूतांचे ठायी परम । भक्ति माझी पावतो. ॥ १८६० ॥ “समः सर्वेषु 
भूतधु” म्हणोनी । “ब्रह्मभूतत्व'” या दों पदेकरूनी । बोठोनी भक्ति 
येथुनी । सांगतो की, “भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌”. ॥ १८६१॥ 
संवोच्या ठायी सम, | म्हणज सर्व मायिक जं विषम, । त्या विपमांत सम जे ब्रह्म, 
तं स्वयें जो जाला. |१८६२]| तरंग सर्व विषम, । खांत सांगरची एक सम, | 
परी तरंगह्दी महिमा पावे परम, । जो समरसे सागरी सर्वसमीं. | १८६३ ॥ रेसा 
देहधारी विषम। त्यांत 'सम एक जं ब्रह्म, । लाचें जो पावठा ऐक्य परम, । तोही 
सम. संबीविषयीं बोलावा. || १८६४ ॥ ऐसा तो ब्रझ्मभूत, । अनुभव ज्याचा 
ऐसा अद्भत, । तो देखतो की, सगुण भगवंत । हींची भूर्ते. ॥ १८६५ ॥ 


229 वामनपंडितळत 


भगवत्पदे पडगुण । तो चराचर मूतरूपच सगुण । भूतांच्या ठायी मद्धक्ति 
पावतो म्हणतां खूण, । खर्ये भगवंत ऐसी सुचवी. ॥ १८६६ ॥ कीं मक्माक्ति 
म्हणजे मी भगवंत, । त्या माझी भक्ति पावे ज्रझ्मभूत, । यावरूनी बोले 
अनंत, । वीं मद्भक्ति म्हणजे भगवद्भक्ती. | १८६५७ ॥ आणि भगवनामेंची 
हे गीता । भगवद्वीता म्हणूनी प्रसिद्धता, । आणि श्रीभगवानुवाच ऐसे 
तत्त्वतां । भगवत्पर्देची वक्त्व गीतेचे. ॥ १८६८ ॥ तो सखये म्हणे 
“भूतेषु मद्धक्ति ठभते” । आणि परा ठत्कृष्टा, कीं, पक्कज्ञाने लब्य 
होते, ) ऐसी भगवदाणी बोलते । भगवद्भक्ति त्रह्मभूतांते. । १८६९ ॥ कीं 
जों नव्हे त्रह्मभूत, । तों हे न घडे परा भक्ति अद्भुत, । जो जाढा सकळ 
भूलें सये, तोची निश्चित । मद्धक्ति सव्री भूती पावतो. ॥१८७०॥ “भूतेषु?” 
म्हणतां सर्वी भूती, । “मद्धक्ति” म्हणतां भक्ति भगवंती, । म्हणजे षड्युणत्र 
जें अनंतीं, । ते भूतेंची ही. ॥ १८७१ ॥ तरी अवघीं अनंत नांचे 
श्रीनिवासाचीं, । सर्वेही मुक्तिप्रदची साची । तथापि “श्रीभगवानुवाच 
म्हणुनीच व्यासाची । बाणी प्रतिपदीं बोलते. || १८७२ ॥ कीं, वैभव 
पडूगुण, । हीं भूतंची आपण सगुण, । उपदेशांत ऐसी खूण । भगवंत या 
गीतेंत बोलतो. ॥ १८७२३२ ॥ म्हणूनी नाम भगबद्वीता, । न म्हणती 
कोणी कृष्णगीता, । अथवा गोविंदगीता, अनतगीता, । अच्युतगीता, न 
म्हणती पुराणे. ॥। १८७५४ ॥ अतएव या गीतमध्यें भगवंत । ज्ञानी आणि 
भक्त तोची थोर म्हणतो अलंत, । एवं उत्तम भक्त तोची जो भागवत । 
$ भगवद्रप जग आपणामध्ये पाहतो. ॥ १८७५ ॥ षड्गुण हा प्रपंचची 
निश्चित, । तो भग म्हणावा; आणि तत्प्रकाशक अनंत, । तो स्वआत्मा बो 
। डावा भगवत; । भग तरग, तो सिंधू. ॥ १८७६ ॥ पषड्गुण हेची जग, । 
' याचें नांव भग, । षटूबिध साकार हा नग, । कनक भंगवत आत्मा सवोचा 
॥ १८७७ । सागराचे जैसे तरंग, । सुवणोचे जैसे नग, । तेस भग नाम 
हें जग । शरीर भगवंताचे. | १८७८ ॥ सागर तरंगवंत, । आणि सुवण 
अलंकारवंत, । तेसा चिदात्मा भगवंत, । उत्तम भागवत्त उपासक जो रेसा 
॥ १८७९ ॥ तंतु वसे पटी, । कीं मातीच बसे घटी, । सुवणे वसे मुकुटीं, । 
तैसा भूती वसे भगवंत. || १८८० ॥ भगवंत ऐसा .सर्वभूती, । म्हणूनी 
त्यास बासुदेव म्हणती, । अत एव सप्तमी “बासुदेवः सवेमिति । स म- 


ह ह तीन टक “न पिना, ”ुर्ब्बब्ब अ अब्बा 








क कड यी 


१, अ० ७, शो५ १९. 


१८ अन्याय ] यथार्थदीपिका २१५ 


हात्मा सुदुठभ!” म्हणे भगवंत. ॥ १८८१ ॥ ऐेसेंच वासुदेव दाद- 
शाक्षर । मंत्र बोळे, उपासना हे निरंतर, । भगवत्पदें बासुदेवपदें सविलर; । 
जग भगवंती, जगीं भगवंत, देखती. ॥ १८८२ ॥ सागर जैसा तरंगवंत, । 
तैसा आत्मा उपासकाचा भगवत, । आणि ल्या तरंगामध्ये आद्यंत । सिंधु, 
तैसा तोच बासुदेव या जगीं. ॥ १८८३ ॥ चिदात्मयावेगळें नसे, । आणि 
बेगळेंसें जग दिसे, । ज्यांत, भगनामक जग ये रीती गवसे, । तो भगवंत. 
॥. १८८४ ॥ भगनामक चराचर ये रीती । वसे ज्यांत, त्यास भगवंत 
म्हणती, । तरी त्याही भगनामकीं जो जगत्पती । वसे म्हणूनी बासुदेव. 
॥ १८८५ ॥ सोनें वसे नगी, । सागर वस तरगां, । ऐसा 
भगवंत तो भगनामक जगीं । वसे, म्हणूनी बासुदेव. | १८८६ ॥ भगव- 
त्पद बासुदेवपद । दों पदी मंत्र ऐसा विश्वद, | तोंडीं प्रणव आणि नमःशब्द 
देसा वंद्य । द्वादशाक्षर मंत्र हा. ॥ १८८७ ॥ धरुवास नारदें उपदेशिला, । 
तो या मंत्राच्या प्रतापे धुवपद पात्रला, । आणि घुवपदीं जपो. लागला । घव 
याच मंत्राते. ॥ १८८८ ॥ याचा भाव ये रीती, । की, साधक हा मत्र 
जपती, । ते जह्मभूत धुवपद स्वये होती, । आणि सर्वभूतीं पावती, या भक्तीतें. 
॥ १८८९ ॥ भरवपद म्हणजे पद शाश्वत, । ते त्रुझ जाला ब्रझमभूत, । 
तेथें त्या अनुभवी अद्भुत । भगवद्भधक्ति सवभूती पावतो. ॥ १८९० | या 
भावें सप्तमी श्रीपती । म्हणे, “मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वेमिति” । यांत 
या मंत्राचा अथ ये रीती । सुचबी देव. ॥ १८९१ ॥ “बहूनां जन्म- 
नामंते । ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेवः सवेमिति” ऐसें बोलते । 
भगवद्वाणी या अशी. ॥ १८९२ ॥ क्री बहुतां जन्माचिया अंतीं । मातें भजे, 
'बासुदेवः सवमिति” । 'मातें' म्हणतां जगत्पती । सुचवी भगवत्पदाते. 
॥ १८९३ ॥ कीं, वक्ता भगवदूगीतेचा । मी स्वये भगवंत साचा, । मातें 
भर्जे,' म्हणतां याचा । अथ सुचवी कीं “भजे भगवटरपातें. || १८९४ ॥ भ- 
जतो मातें । म्हणजे भगवदूर्पे जगातें, | त्या जगीं देखे चिदात्मयाते । तेची 
सकळही बासुदेव. ॥' १८९५ ॥ सर्वही जग, । त्याचेची नांव भग, । ते वा- 
सुदेवची., जेंबी नाना नग । सर्व सोनें. ॥ १८९६ ॥ हेची विराद नवमी । 
राजबिद्या राजगुद्य. बोलतां स्वामी । दावी अर्जुनास आतम्महेमीं । जगनग 


५-2 ललल त चाटताना 


| १. अ० ९, 'हो० २-१०. 


२३६ बामनपंडितकृत 


भंगनामक. ॥ १८९७ ॥ “मेत्स्थानि सवभूतानि । न 'चाहं तेष्बव- 
स्थितः” म्हणोनी । आणि “न॑ च मत्स्थानि भूतानि” । हेमअलं- 
कारन्यायें उपदेदा हा. | १८९८ ॥ भूर्ते असती ब्रह्मी, । जेसे अलंकार 
हेमीं, । तैसी भूर्त मजमाजी, परी मी । भूती नसे, जैसें नगीं नसे सुवणे 
॥ १८९९ ॥ कीं, जरी असे नग सुवणीवीण, । तरी लामध्यें असे म्हणो ये 
सुवर्ण, । तेव्हा जे हेमी आहे म्हणावें भूपण । दिसतं म्हणूनी, परी तंही नसे. 
॥ १९०० ।| सृष्टि, स्थिति, संहार, ।) ये रीती जे वाखार, । भगशब्दवाच्य 
हा सर्व प्रकार, । त्यांत भगवंत आत्मा आपला. | १९०१ ॥ ऐसी अघटित* 
घटना । सकळही हे विश्वरचना, । सर्व भगवताची कल्पना, । एक रेश्व्ये 
गुण षड्युणांत. ॥ १९०२ ॥ अत एव “पड्यं मे योगमेश्वर” म्ह- 
णोनी । नवमी शेवटीं बोलोनी । योगएऐशस्वरराब्देकरूनी । ऐश्वयेयुण सा 
गुणांतीळ बोलिला. ॥ १९०३ ॥ ऐश्वर्य सामर्थ्यास बोलावें, । ते योगणे 
श्बररान्दे म्हणायं, । ५इमुणांत एश्वय हें गणावे, | ऐसी अघटित घटना तेची 
सामथ्य. ॥ १९०४ ॥ कांहीं नसोनी हे ढिसाळ । कल्पिले भग हें विशाळ । 
नांना देश, नाना काळ, । सर्वे माय़ा, सत्य भगवंत आत्मा सवोचा. 
॥ १९०५ ॥ हें जगची ऐखयगुण; । धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वेराग्य संपूर्ण; । 
या साही गुणांची खूण, । भग म्हणोनी. ॥ १९०६ ॥ प्रथमाध्याय मग- 
ळाचरणीं, । आणि नवमो राजविद्याप्रकरणीं, । अथ भगवत्पदाच्या चरणीं । 
भगवंताच्या अपिठा. ॥ १९०७ ॥ पुन्हा बोलतां विस्तार । प्रथ बाढतो 
अपार, । विशद विचारण हा विचार | तिहीं तेथे पाहावा. | १९०८ ॥ 
अनुभवाबयाची हे रीती, । की, जे पडगुण हे ओळखिले सर्वभूतीं, । यांत 
जे आत्मभक्त अनुभनिती । सर्वत्र सवंभूती भगवतातं. ॥ १९.०९ ॥ परी 
यांतही एक उरी । ज्ञानाची देखिली, त त्याउपरी । याते भक्तीने विदित होते 
बरी, । तेव्हां ज्ञान संपूणे अनुभवा आलें म्हणावे. | १९१० ॥ आतां 
यानतर जो छोक, । त्या छोकी बोलेळ उत्तमश्छोक, । त्या छोकीं प्रवत्तीचें 
' निमित्त सुज्लुलोक । परिसोत आतां .याउपरी. ॥ १९११ ॥ कीं, स्वकर्म 
पावला चित्तशुद्धी, । त्यास बोलिली नैष्कम्येसिद्धी, । ते सिद्धि बोधाचीच 
समजली बुद्धी, । परी अभ्यासं असे पावणे जजह्मत्व. ॥ १९१२ ॥ 'म्हणूनी 
त्याचा अभ्यास । बोलोनी, बोलिला श्रीनिवास, । कीं, या साधनीं न्ञक्ष 





“न 0७ क्ट्क्ल (का ९-७. “म 


१, अ० ९, छो० ४-५. २, भ० ११, छो 


१८ अध्याय ] यथार्थदीपिका. २३७ 


व्हाबयांस । योग्य होतसे. ॥ १९१३ ॥ तो मग बोलिला ब्रक्मभूत, । की, 
चराचर आपणची ऐसें बिंबलें निश्चित, । त्या अनुभवी उपजे अद्भुत । भग- 
वदझक्ति सर्वभूतीं. ॥ १९१४ ॥ भाचरावें म्हणतां सवकर्म । येथवरी आला 
रसा क्रम, । लांत जकह्षभूतांसही प्रात्ति उत्तमोत्तम । भगवद्धक्ति सवेभू्तीं. 
| १९१५ ॥ हे भक्ति लाधल्याउपरी, । राहिली हेची जाणणियाची परी, । 
कीं, साक्षी आणि निराकार हरी । नाहीं समजला. ॥ १९१६ ॥ षड्गुणरूपे 
भूतजात, । त्याचा प्रकाशक आत्मा तोच भगवत, । परी तो निर्गुण गुणा- 
तीत | आकारमात्रींच सगुणपण तयाचें. ॥ १९१७ । एक नाना अवतार । 
ते सगुणपण कळले, किंवा विश्वाकार । सगुणसाक्षी आणि निराकार । हें तत्त्व 
कळणं, हे उरी. ॥ १९१८ ॥ सवेभूती भगवद्वक्ती । आत्मतवें उपजतां 
अनुरक्ती, । त्या सगुणत्वाची अभिव्यक्ती ! होते, म्हणूनी आरभिला हा 
लोक. ॥ १९१९ | 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्वतः । 


ततो मां तत्त्वतो क्षात्वा विशते तदनंतरम ॥ ५५ ॥ 


पूर्वोक्त योगी ब्रक्षभूल । जो सर्वे भूती पावला भक्ति अद्भुत, । त्या 
भक्तीकरूनी मातें तो निश्चित | मग जाणतो. | १९२० ॥ कीं, आममत्बें 
निर्युणाचे ज्ञान । जाले, तेव्हा कळल अबघिष्टान, । त्या व्रिवर्त अघिष्टानेक्ये 
परिज्ञान । जाले सगुरापणाचे सर्वभूती. ॥ १९२१ ॥ तेथें उपजली भक्ती, । 
त्या सगुणपणीं अनुरक्ती, । ल्या भक्तीने अधिष्टानींही अभिव्यक्ती | मग 
सगुणत्वाची जाणतो. | १९२२ | पहिल अधिष्टान निगुण, । तदेक्ये बिब- 
तख्ये प्रपची सगुण, । इतकेची जाणे, परतु नेणे खुण, । की, अविष्ठानींच 
असे सगुणपणही. । १९२३ ॥ कीं निर्वेम निगुण, । तेथ प्रथम मायायोगें 
सगुणपण; । अवतारी तो सर्वेज्ञ निपुण, । अवतार याचे सर्वही. ॥ १९२४॥ 
निराकार जसे निगुण, | निराकारची तैसं सगुण, । सर्वेक्षव सर्वसाक्षित्व 
हेची स्वूण । विशेष्रे तया सयुणत्वी. | १९२५ ॥ ऐसें बोलती श्रुती, । 
आणि लाही सगुणास 'बेद्य' म्हणती, । आणि अद्वैतानुभवानतरची निरू- 
पिती । ज्ञान ज्ञेय या सगुणाचें.॥ १९.२६] तात्पर्य रेस श्रुतीचें, । म्हणूनी या 
गीतेमध्ये महत्व सगुणभक्तीचें, । प्रस्तुती हे बोलणे श्रीमतीर्चे । यास प्रमाण 
हे श्लुती. ॥ १९२७॥ 


"पाशा ४७५७0 शाकशही फशी ण ५. ह” हिगबााा अ र्‍या न्स ति कशा बा थनकॉमऑऑऑशसाा॒॒॒॒[ग्श््ऑ्गनाश्॒श सामा्ायसायाकिवससियिवकदममनााळायाअमायाळायका 


१ » प्रकार, रीत, तऱ्हा. २. एकदर भूतसाष्े, 


र्र धामनपंडितकृत॑ 


अपाणिपादो जबनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शणोत्यकणणः । 
स एव वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुष पुराणम्‌ ।॥। 


पाणिपाद म्हणजे करचरण । नसोनी, वेग आणि प्रहण, । 
चक्षु कर्ण, । पाहतो ऐकतो. || १९२८ ॥ आणि हस्ताविण । प्रहीता म्हणजे 
करी प्रहण, । आणि पाय नसोनी वेगपण । कर्म पायांचे. ॥ १९२९ ॥ हें 
निर्सुणाहीकडे । लक्षणद्दय घडे, । परी दर्शन श्रवण म्हणतां बिघडे । अथ 
निर्युणपणाचा. ॥ १९३० ॥ “अचक्षुः पश्यति । अकणेः शुणोति” ) 
ऐसें स्पष्ट बोळे श्रुती, । हें कदापि निर्युणीं ठांगेना. ॥ १९३१॥आणि न 
म्हणवे साकार, । कीं, कर, चरण, नेत्र, क्ण, आकार । निपेधूनी मायादृत्तिधर्म 
यथाप्रकार । दर्शनश्रवण श्रुति बोले. | १९३२ ॥ ज्या मायेपासुनी । 
जीवांच्या संसारधर्माकारणें म्हणोनी । पंचभूते, इद्रियं, अहंकार, निमुंनी । 
सृष्टिचक्र प्रवर्तबिले, ॥ १९३३ ॥ तेच मायेकरूनी, । सगुण सर्वज्ञततेने 
प्रगट होऊनी, । आकारकरचरणादि न धरूनी । साक्षी सव पाहतो. 
॥ १९३४ ॥ दरोनश्रबणादि धर्म | ज्या मायेचे, ते माया उत्तम । अबलंबूनी, 
निराकार तो सगुण सर्वोत्तम; । अपाणिपाद म्हणोनी वेद वर्णिती. ॥१९२५॥ 
' भपाणि म्हणजे कराबांचुनी, । प्रहणकर्म करितो प्रहीता म्हणोनी, । वेद बोलती 
कीं घेणार कर नसोनी, । म्हणजे याचमध्यं सर्व असे. ॥१९३१६॥ जेंतें त्याच- 
मध्ये असे, । यालागीं सवे त्याणेंची घतले दिसे; । ते प्रहणकर्म घडतां, न दिसे । 
पार्णीद्रिय प्रहणसाधन. ॥१९३१७ ॥ प्रहणसाधन नसोनी, । प्रहणकर्म घडते, 
म्हणोनी, । साक्षी जाणे, यावरूनी अाणि | आणि ग्रहीता श्रुति म्हणे. ॥१९३८॥ 
तैसाच अपाद आणि जबन, । जवन म्हणजे सवेग ज्याचें गमन, । अर्थ 
ऐसा, कीं, जेथवरी धांवे मन, । यापुढें तो साक्षी मनाचा. ॥ १२१९॥ हे न 
घांवतां वेगपण, । आणि न घेतां ग्रहण, । बोलिलें, यावरूनी निर्गुण । बोळोत, 
परी विरुद्ध. | १९४० ॥ बोलोनी ते विरोधप्रकार । दूषिता, होतो प्रेथ- 
विस्तार, । न बोलतां बहु फार, । न्विडतें एकच दों गोष्टीने. ॥ १९४१ १] 
चक्षुरिंद्रियाबांचुनी । पाहतो, म्हणोनी । श्रुति म्हणे, 'आणि क्ण नसोनी । 
आयकतो, श्रुति म्हणे. ॥ १९४२ ॥ जेथें हें दशेनश्रवण, । तेथे प्राप्त 
जालेंच सगुणपण; । जें सये निवेर्म निमुण, । हे दर्शनश्रवणधर्म केचे तया? 
॥ १९४३ ॥ आणि अम्यपुरुष म्हणोनी । श्रुति बोले, याहीवरूनी, । सगु- 
णची अभ्र्यपदेकरूनी, । कीं सवीहूनी आरंभी प्रगटतो. ॥ १९४४ ॥ ई- 


१८ अध्याय ] यथाथदीपिका, २३९ 


श्वरोपाथि माया, प्रलयकाळीं ब्रझ्मी जाऊनी ल्या, । पावते पुन्हा उदया । 
सर्वसृष्टीच्या अप्रमागी. ॥ १९४५ ॥ तेंच नियुणीं सगुणपण, । आणि 
अनादि तो सगुण, म्हणोनी तो पुरुष पुराण म्हणजे । सगुणपण पुरातन अनादि, 
॥ १२९२४६ ।॥ एवेच साक्षी सगुण, । आणि ज्यास निराकारपण, । प्रस्तुती 
गीता बोळे तोच अवतरोनी म्हणे आपण, । कीं, 'त्या मातें भक्तीने जाणतो.! 
|!१९४९७॥तरी जें तत्त्व जाणावें, । ते क्षेय बेद्य म्हणोनी म्हणावें,। आणि क्षेय तों 
निरुणची बोलावें, । क्षेयपण केंचें सगुणाते 2 ॥ १९४८ ॥ ऐेशी शंका उपजे 
जया, । हे श्लुति तेही बिशाद बोलते तया, । कीं, हे निराकारत्व ज्या देव- 
राया । तोची वेद्य. ॥ १९४९ ॥ “स एव वेद्य' म्हणोनी । श्रुति या तीं 
पंदींकरूनी । “तोच वेद्य म्हणे,' यावरूनी । निरसिला हाही संशय. ॥१९१५०॥ 
परंतु वेद्य म्हणजे ज्ञेय, । तं युरुमुखेची जाणावें, ऐसा निश्चय । येथें गीता- 
कप्र बोलतो निर्णय । “भक्त्या मामभिजानाति” म्हणोनी. ॥ १९५१ ॥ 
कीं भक्तीकरूनी मातें जाणत असे, । येथ गुरुगम्यत्व तो. न दिसे, । म्हणूनी 
कोणी येथें ऐसे । सशंक होती. ॥ १९५२ ॥ तरी अविद्यानिवृत्ति करूनी, । 
गुरूने नेष्कम्येसिद्धि देउनी, । 'अभ्यास करीं, म्हणोनी । बोध केला. 
॥ १९५२ ॥ तेथूनी गुरूचा उपदेश राहिला, । गुरुसेवेनेंची अभ्यास 
फळला, । जेव्हां ब्रह्म व्हावया योग्य जाळा, । मग जाला ब्रह्म- 
भूत. | १९५४ ॥ त्यावरी तो ब्रक्मभूत । सर्वभूतीं भक्ति पावला अद्भुत, । 
भूनें भगराब्दे वाचके, आणि भगवंत । आपण चिदात्मा, ऐसें अनुभवू 
लागला. ॥ १९५५ । पहिलें आपणची निर्गुण ब्रह्मभूत, । मग आमप्रती- 
तीकरूनी आपणची भगवत, । आत्मत्वे सर्वभूती प्रीति अद्भुत । पावला, 
तिचची नांव ते भक्ती. ॥। १९५६ ॥ त्या भक्तीच्याही परिपार्केकरूनी । 
आपणची सगुण साक्षी म्हणोनी, । निराकार आत्माच सगुणत्बें ओळखोनी, । 
कृतकृत्य होतो. | १९०७ ॥ ऐस जं ज्ञम सगुणत्ब, । तेथें देख आत्मत्व, | 
भक्तिपरिपार्के कळे हें तत्त्व, । येथें गुरुरूप वेगळें लागेना. ॥ १९५८ ॥ हे 
भगवद्वाक्यावरूनी । “भक्त्या मामभिंजानाति” म्हणोनी । सिद्ध जालें 
येच रीतीकरूनी, । हे प्रस्तुत श्लुतिही बोलते. ॥ १९५९ ॥ 


'श्लुति--स एव. वेद्य॑ न 'च तस्य वेत्ता ।। 


, तोची वेद्य म्हणजे ज्ञेय तत्त्वतां, । परी त्यास नसे म्हणे वेत्ता, । म्हणजे 
त्यास नाहीं कोणी जाणता, । ऐसे आति म्हणे, ॥ १९६० ॥ परंतु पाइता 


२४०७ धामनपंडितकृत 


विचाररींती, । विरुद्ध बोलिलीसी वाटे श्रुती; । त्या विरोधपरिहारी, जे गीर्तेत 
प्रस्तुती, । तें सिद्ध होते. ॥ १९.६१ ॥ विरुद्धपणये रीती, । कीं, वेद्य म्हणते 
जेव्हां श्रुती, । तेव्हां वेत्ता कोणी सुमती । असेल, हें सिद्ध. ॥ १९६२ | 
वेत्ता नाहीं जया, । बेद्यत्व केंचें तया? । विरोध ऐसा; आतां विरोधास या । 
प्रस्तुत गीतावाक्य परिहरी. | १९६३ ॥ कीं जो ब्रक्मभूत, । तोची सर्वभूतीं 
आत्मत्वभक्ति अद्भत | पाबोनी, सगुणसाक्षी आत्माच आपला निश्चित । 
म्हणोनी जाणतो. ॥ १९६४ ॥ तेव्हां वेद्य आपण, । त्या वेद्यपणीं हारपे 
वेत्तेपण, । श्रुति यर्थे बोल हे खूण | “न वच तस्य वेत्ता” म्हणोनी. 
|| १९६५ ॥ आणि तो अम्र्य पुरुप बोळे श्रुती, । भगवंत म्हणे “भक्त्या 
मामभिजानाति' । “माते जाणतो, म्हणतां, 'मी सगुण श्रीपती । त्या 
मातें जाणतो.' । १९६६ ॥ 'मार्ते' म्हणतां नियुंणाते । जाणतो, म्हणतो 
अजुंनातें, । ऐसें म्हणतां, व्यथ॑ होते । ब्रह्ममतत्ब पूर्वोक्त. ॥ १९६७. 
ग्रझ कळल निश्चित, | तो जाला ब्रह्मभूत, । आतां 'माते जाणतो, म्हणतो 
भगवत, । हें सगुणत्ब, ऐसें जे श्रुति बोळे. ॥ १९६८ ॥ आलां अनतत्वादि 
लक्षण । जाणतो म्हणतो म्हणावे कमलक्षण, । तरी अनतत्बादि टक्षण 
कळल्याविण । बत्रह्मभूत कैसा तो जाला? | १९६९ || सव्यज्ञानानंतलक्षण । 
न कळतां, कैसें कळ नियुंण £ | एव “भक्त्या मामभिजानाति” म्हणतो 
कमलेक्षण । हें अपाणिपाद सगुणल. ॥ १९७० ॥ श्रुति म्हण 'अग्र्यपुरु- 
षाते,' । भगवत म्हणे 'माते', । ऐसे श्रुतिगीताएकवाक्यत्व होते, । आणि 
पूर्वोक्त बिरोधपरिहार. | १९७१ ॥ कीं जो ब्रह्म जाला, । सर्वभूती आत्मत्वे 
भक्ति ज्याळा, । तो त्या भक्तीने जाणतो मला, । देव म्हणे. | १९७२ | 
ब्रझ जाला, तो जाला निगुण, । तो भूतांच्या ठायीं मद्धक्ति पावतो म्हणे 
षड्गुण, । त्यावरूनी भूतें पड्गूण रेसी खूण । त्या भक्तीने “माते जाणतो; 
म्हणे या छोकीं. ॥ १९७३ ॥ तेव्हां हें आपलें सगुणपण । आपण तो म्हणून 
. सुचवी श्रीकृष्ण सगुण, । या अथोस संमत श्रुतिप्रमाण, । कीं ' निराकार 
५ सगुण आणि बेद्य. ॥ १९७४ ॥ वेद्यंपण सगुणाते बोलोनी, । श्रुति म्हणे 
'वेत्ता नाहीं' म्हणोनी; । येथें गीतेतही 'ब्रह्मभूत योगी भक्तीकरूनी । जाणतो' 
म्हणतां, तोची अथ. ॥ १९७५ ॥ की आपणास सगुणलें जाणे, । तेव्हां 
वेद्य आपणच, ऐसें बाणे; । मग वेत्ताच नाहीं, यावरूनी वेद म्हणे, | *न 
'व॒ तस्य वेत्ता' म्हणोनी. ॥ १९७६ ॥ एवं सगुणत्वसाक्षित्व मार्येकरूनी, । 
व्या मायेचाही प्रकाशक आत्मा आपलाच म्हणोनी । जाणे अनुभवी, याच- 


१८ अध्याय ] यथाथदीपिका. २४१ 


वरूनी'। 'मार्ते जाणे' देव म्हणे. 1 १९७७ ।॥ कीं साकह्षित्वी आपण । जें 
अखंडत्व देखतोची स्फुरण, । लातेंची मायायोगें सर्वत्र साक्षिपण, । या मातें 
जाणतो, हा अर्थ या वाक्याचा. ॥ १९७८ ॥ एवं ज्या आतमत्बीं निर्युणत्व । 
त्रझभूत देखे, याचेंची सगुणत्व । भक्तीकरूनी जाणे, हें तत्त्व । देव बोले 
प्रथमचरणीं या छोकाच्या. | १९७९ ॥ “भक्त्या मामभिजानाति” 
प्रथमचरणीं ऐसें बोले श्रीपती, । परंतु म्हणतां “अभिजानाति?' । सुचवी 
कांही विशेष. ॥ १९८० ॥ 'जानाति' म्हणतां ऐसा अर्थ होतो, । कीं 
*भक्तीनें मातें जाणतो, । ऐसे असोनी देव म्हणतो । 'अभिजानाति' म्ह- 
णोनी. ॥ १९८१ ॥ या अभिरब्देकरूनी। मातें 'सवेत्र जाणतो” म्हणतो 
म्हणोनी । सगुणातेंची अधिष्ठानत्व मुचवूनी । देव बोले. ॥ १९८२॥ अभि 
म्हणजे सवेत्र त्रझभूत । मज सगुणाते जाणतो, . म्हणे भगवंत; । सर्वत्र हे 
चराचररचना निश्चित, । या आकारी मज सयुणाते. जाणतो. | १९८२ ॥ 
जो जो चराचराकार, । त्या त्या आकारी मी सगुण निराकार, । कल्ूनी तो तो 
प्रकार । साक्षी पाहतो. | १९८४ ॥ जैसा दृत्य करितां नट, । तो आणि 
त्याचा एक पट, | त्या पटे दावी नाना ग्वटपट, । नर असोनी, दाखवी भाव 
नारीचे. ॥१९८५॥ त्या नारीवेशांत सर्वत्र । तो नरची आणि त्याचा पटमात्र, । 
तेसे चराचर जं विचित्र, | त्यांत इथवर कीं माया तयाची, ॥ १९८६ ॥ 
जसा तो नट खयं पुरुप । जाणोनी बुद्धिपू्वक दावी त्लीवेप, । तैसा 
निराकार साक्षी परमपुरुष । जाणोनी जगदाकारें कल्पी आपणातें 
॥ १९८७ ॥ देहास पड्भाव जे विकार, । ते सवखरूपीं साक्षी सगुण तो 
निराकार । कल्पी जाणोनी नाना आकार, । गर्भापासुनी जों नाद होय हया 
देहाचा. | १९८८ ॥ ऐसीच ब्रह्मांडफोटिरचना । अघटित या. निराकार 
गुणाची कल्पना; | तो जें न कल्पी, ते होईल हें घडेचिना; । तेव्हां 
त्यावीण रिता ठाव कोण£ ॥ १९८९ ॥ या अर्थी “'अभिजानाति' । म्ह- 
णूनी म्हणे जगत्पती, । 'अभि' सर्वत्र, या शाब्दाची टीका ये रीती । प्रथम 
चरणीं. ॥ १९९० ॥ एसं अभि म्हणजे सववत्र । माते जाणतो म्हणे 
क॒मलनेत्र, । कीं, 'सर्व जे रचनाविचित्र, । त्या रचनेमध्ये मज जाणतो. 
॥ १९९१ ॥ जो सवंत्र रेसं सगुणत्व । जाणे, त्यास बाणे सगुणासेंही अनं- 
तत्व, । आणि सयुणारचें काय तत्त्व £ । तही तत्वतां तो जाणतो. ॥ १९९२ | 
कीं सववत्र जों न पाहे, । तो. सगुण अनंतत्वाचा अनुभव न लाहे; | आणि 
सर्वी सर्वत्र सगुण पाहताहे, । कळतांच निजतत्त्व सगणाचे. ॥ १९९३ ॥ 


ररे .वा० यक 


२४२ बामनपंडितळत 


याठागीं सर्वत्र जाणतो म्हणोनी । प्रथम चरणीं बोलोनी, ।,आतां म्हणतो 
द्वितीयचरणेंकरूनी । कीं अनंतत्व सगुणत्व तोची जाणतो. | १२९४ ॥ 
हितीयचरण--यावान्यश्वास्मि तत्त्वतः ॥ 
जितका आणि जो मी असें, धनंजया ! । मज तितकिया आणि तया । 
तत्वता जाणतो, म्हणजे, तत्त्वदृष्टीकरूनियां । मी किती £ आणि कोण? 
ऐसें हें जाणतो. । १९९५ ॥ मी जितका म्हणजे अनंत, | त्या मज 
अनंतत्वें जाणतो निश्चित, । आणि जो मी ऐसें म्हणजे गुणरहित । निरुणची, 
मी अर्से सगरुणपणांतही; ॥ १९९६ ॥ ला मज तत्त्वता म्हणजे तत्त्वरीती 
जाणतसे, । कीं, तत्त्व दों परी दिसे, | एक सत्य, एक मिथ्या नाना भेर्दे वसे, । 
त्यास त्यामध्ये नसोनी. | १९९७ ॥ त्या नाना असत्याचें मूळतत्त्व । प्रथम 
श्वरोपाधि झुद्ध सत्त्व, । त॑ उत्तमोत्तम तथापि मिथ्यात्व । त्या सत्त्वाचें 
वुकेना. | १९९८ ॥ यया सत्त्वेंकरूनी । सगुणनिराकारत्व सुचवुनी, । पूर्व 
श्होकोक्त ब्रक्षभूतही मार्ते जाणतो म्हणोनी, । प्रथम चरणीं या छोकी 
भकत्या मामभिजानाति' देव म्हणे. ॥ १९९९ ॥ हितीय चरणीं 
म्हणतो, । कीं, सगुणपणींही भक्त तो, | जो मी असें त्या माते जाणतो 
असणें ते निमुणपण. ॥ २००० || मायायोगें निर्मुण । बोलावें ब्रझ्म सगुण, । 
ते माया मिथ्या, तीस केंचें असणेपण? । निगुंण सल्यभाग तोची असें. 
॥ २००१ ॥ जेंबी पाहतां अलंकार, । असे सोनें, नसे आकार; । तैसा 
सराणत्वींही मी सर्वर । निर्गुणची असे. | २००२ ॥ जो मी असे, 
| धनंजया ! । तो तत्त्वता जाणतो मज तया; | सथभाग, मिथ्याभाग, या 
! तत्त्वद्यया । विचारूनी जाणतो; हा अथे तत्त्वतारन्दाचा. ॥ २००३ | 
तत्त्वता दोंही तत्त्वांकडे । पाहतां मिथ्याभाग उडे, । तो नाहींच रेसं म्हणतां, 
सांपडे । असणे तया सत्यभागाचें. | २००४ ॥ या द्वितीयचरणीं ये रीती । 
बोलिला श्रीरूक्मिणीपती, । कीं, सयुणत्वी आपणातें सुमती । अनंतत्वें निर्गु- 
णत्वें जाणतो. || २००५ ॥ एऐेसें अनंतत्व निर्मुणत्व आपलें । जाणतो, 
म्हणोनी, या द्वितीय चरणीं बोलिलें; । तो कोण तरी सांगितला प्रथम चरणीं 
पहिलें । 'भकत्या मामभिजानाति' म्हणोनी. ॥ २००६ ॥ भक्तींकरूनी 
सुमती । माते जाणतो, म्हणे श्रीपती; । मातें म्हणजे मज सगुणाते ये रीती । 
प्रथम चरणीं बोलिला. || २००७ ॥ मातें म्हणतां निर्गुण म्हणावें जरी, । तरी 
हाच ब्रह्मभूत म्हणूनी बेखरी । । एरवछोकीं बोलिला हरी, । तो 'निर्गणा 
मातें जाणतो' म्हणेल हें न घडे. ॥ २००८ ॥ एखंच अपाणिपाद । जो सगुण 


१८ अभ्याय ] यथाथदीपिका. २श्शे 


होऊनी'निराकार गोविंद, त्या मातें जाणतो मुकुंद । जो अश्यभूत प्रवी वर्णिला, 
॥२००९॥ एर्वशटोकी जहमभूत । सर्व भूती भक्ति पाबतो अद्गुत, । म्हणूनी 
बोलिला अच्युत, । तो मातें म्हणजे निराकार सगुणाते. ॥ २०१० ॥ आणि 
मार्ते जाणतो भक्तीकरूनी, । “भकत्या मामभिजानाति” म्हणोनी, । 
बोलिली जे सर्वभूती भक्ति पावतो ज्ञानी, । ते भक्तीने मार्ते जाणतो, म्हणे 
येथे. || २०११ ॥ ते भक्तीने जाणतो कैसा? । म्हणसी, तरी मी जितका 
आणि आहे जैसा । म्हणोनी, एर्व्शोकीं भक्ति सूचवूनी ऐसा । सयुण भी 
“त्या माते जाणतो, देव म्हणे. ॥ २०१२ ॥ इतका छोकद्रया्थ । पुन्हा बोलणें 
लागला एतदर्थ, । कीं, पर्वाक्त भक्तीने कैसा हा परमाथे । सगुणीं आनंदत्वाचा 
आणि निर्मुणत्वाचा १२० १३॥ें कळावें म्हणोनी, । म्हणतां 'अभिजामनातिः', 
अभिब्देकरूनी । सर्वत्र मज सगुणातें जाणतो, ऐसें सुचवुनी । भक्तीने 
सगुणत्वीं अनंतत्ब निर्गणत्व बोध बोलिला. || २०१४ ॥ कीं सर्वत्र पाहतां 
संगुण । जें सर्वपण, यासही नसे अंतपण, । यावरूनी जाणतो. खूण । अनं- 
तत्वाची, ऐसं देव सुचवी. ॥ २०१५ ॥ कीं ज्या ब्रह्मी प्रगटे भाया । काळें 
अनंतत्व जैसें तया, । काळें अनंतत्व उदया ल्या | मायेचियाही, ॥२०१६॥ 
जैस काळें त्रझ अनादि सर्ये, । आणि काळें अनंतही निश्चये, । तैसी माया. 
सृष्टिस्थितिसंहाररूपत्रये । अनादि आणि अनंतही. ॥ २०१७ ॥ हा आदि- 
अंतरहित प्रवाह, । पुनःपुन्हा प्रकृतिपुरुषांचा विवाह; । म्हणूनी काळेंकरूनी 
जैसा निर्वाह, । ऐसाच देशोंकरूनीही. ॥ २०१८ ॥ एक काळें अनादयनंत- 
पण, । दुसरें देशेंकरूनी बोलती निपुण, । त्यांत काळें आद्यंतहीनत्वाची खूण । 
हे, कीं, कधींपासूनी कोण काळवरी: हें नसे. | २०१९ ॥ दुसरी आदि, 
दुसरा ऐसा अंत, । कीं अमुकिया स्थळापासूनी अमुकिया स्थळापर्यंत, । हीं 
दोन्ही नसे, तें अनादि अनंत ! देशेंकरूनी बोलावें. | २०२० ॥ तरी अह 
अनाद्यंत बीज मायेचे, । म्हणूनी काळेंकरूनी जैसें त्याचें । अनादित्व अनं- 
तत्व, तैसें त्या शक्तीचे । अनादित्व अनंतत्ब देशेंकरूनीही. | २०२१ ॥ कीं 
ज्रह्म कोठोनी कोठपर्यंत ? । ऐसी आदि “आणि नसे अंत, । म्हणूनी देशेंक- 
रूनीही अनादि अनंत । सायेचिया बीजाचे. ॥ २०२२ ॥ कोठोनी कोठ- 
पर्यंत । बीजास ये रीती नसे जेंवी आदि अंत, । तैसीच मायाही अनादि 
अनंत, । जे, उदय- पावोनी, लय॒ ला बीजी पावते. ॥ २०२३ ॥ कीं वस्तु 
खभाव हा ब्रह्ली, । म्हणूनी उदय लय मायेचा तया निधर्मी, । सिद्धांत ऐसा 
निगमागमीं, । लया स्वरूपी नसे खरूपभेद. ॥ २०२४ ॥ कीं पिकाची भूमि 


२४४. वामन्पॅडितळृत 


जेर्थे, । धान्य आणि तृण उपजे तेर्थे, । ऊखर भूमीस न पिके, ऐसा येथें । 
जली भायिचा न बोळे उदयलय, ॥ २०२५ ॥ मध्ये एकदेशी माया 
प्रगटे, । तितर्केच इैश्वरत्व उमटे, । तितकियाचमध्यें विश्व आणि तेथूनी तुटे१ 
साक्षित्व इंश्रराचें. ॥ २०२६ ॥ बोलतां ऐसें मुखे, । उरलें जर ऊखरभूमि- 
केसारिखें, | जेथें माया ल्याहूनी पारिख । उरलें ब्रह्म, रेसें लागतें.॥२०२७॥ 
आणि या निर्गीणीं इच्छा न दिसे, । वस्तुखभावें माया होतसे, । ते माये- 
सची सत्ता गवसे, । कीं, ते एके स्थळीं उपजो शके सखइच्छेने. ॥ २०२८] 
आतां चित्सत्तास्वरूप त्र, । परी तें सायेवेगळें निघर्म, | या ब्रह्मी नसे 
इच्छारूप धर्म, | की, एकदेशी माया ते उपजवी. ॥ २०२९ ॥ मायेचा 
प्रादुभीव । आणि लयही तेथेंची हा वस्तुस्वभाव, । त्या वस्तुसवभावीं कोण 
ठाव । माया प्रसवाचा आणि बंध्यापणाचा १? | २०३० ]॥ ऐसे उदंड दोष ला- 
गती । एकदेशी माया बोलतां ये रीती, । एवं ज्रक्ष आणि माया आणि इश्वर 
मात्रापती । र; दि अंत इतकियांसही न बोळे. | २०३१ ॥ एवेच कोठोनी 
: कोठपर्यंत? | ही ब्रह्लीं जैसा नसे आदि अंत, । तैसी माया आणि तिच्या योगॅ' 
सगुण भगवंत । तोही अनत सगुणतली बोलावा. ॥ २०३२ ॥ तो अनंत 
' साक्षी द्रष्टा, । दर्या अनंतां त्रह्ांडांचा खष्टा, । पंक्ति अनंता उत्कृष्टा । अरझां- 
डांचिया तो करी. ॥ २०३३ ॥ आपणास आपण । कल्पी चराचराकार 
सगुण, | आपण निर्गुण सगुण त्रिगुण, | हा अखंड अनुभव जयाचा.!]२०३४॥ 
म्हणूनी वेदी पुराणीं । ऐसें, कीं, अनतां ब्रह्मांडांचिया श्रणी । मागें या यथा- 
थैदीपिकेमध्यें वाणी । त्या वाक्यविवरणींही चालिली. ॥ २०३५ ॥ बोलतां 
तेंची वारंवार, । होतो बहुत म्रेथविस्तार, । प्रस्तुत म्हणे जगदाधार । याच 
भावे 'अभिजानाति? म्हणोनी. ॥ २०३६ ॥ अभि म्हणजे सर्वत्र । जे 
भूतसूष्टि सर्वंदी विचित्र, । त्या भूती, म्हणे कमलनेत्र, । सर्वत्र मज सगुणातें 
जाणतो. ॥ २०२७ ॥ सर्वत्र रेसा तो जाणतो, । ज्यास सर्व भूतीं योग 
भक्तीचा बाणतो, । त्या भक्तीने मातें सर्वत्र जाणतो, म्हणतो, । आणि जाणतो 
' सी जितका असें; ॥ २०२८ ॥ कीं सगुणपणें सववत्र ज्यास पूर्वी पाहे, । त्या 
सर्वासही अनंतत्व आहे, । तेव्हां त्यास अंत केंबी साहे? | जो सष्टा कल्पक 
साक्षी तयाचा. ॥ २०२९ ॥ अहांडांच्या अनंत पंक्ती, । त्या सवी भूती भग- 
बद्धावें भक्ती, । यांचा साक्षी कल्पक, तयाची अभिव्यक्ती । त्या सी भूती 
सर्वत्र. ॥ २०४० ॥ सातां आवरणासहित । त्रझांड एक आठवी चित्त, । 
त्यापुढें साक्षी अनंत, । त्या अनतीं तेसंची यापुढें ब्रह्मांड दुसरें. । २०४१ ॥ 


ई 


१८ अभ्याय ] ययार्थदीपिका. २४५. 


ऐसी दाही दिशांकडे रचना, । पेक्ति जह्मांडांचिया नाना, । तो साक्षी निरा- 
कारमूतीची अनंत कल्पना । अनंता आपणावरी कल्पी. ॥ २०४२ ॥ तरंग 
एक व्यापिला, । त्या तरंगापुढें तो समुद्र उरला, । त्या सागरींच लाहीपुढे 
देखिला । दुसरा तरंग, ॥ २०४३ ॥ उरला व्यापूनी एक लहरी, । लाच 
सागरी लहरी दुसरी, । तेही व्याएूनी उरला, तो तिसरी, । ते लहरीही पुढे 
समुद्र, | २०४४ ॥ एकदेशी दृष्टांत, । एवं ब्रह्मांडे ऐशा साक्षिखरूपांत, । 
तं कोहूनी कोठपर्यंत । अंत ऐसा न दिसे तया हेश्वरासही. ॥ २०४५ ॥ 
कीं आदि अंत सर्वथा नसे; । जें नसे, तं कोठोनी गवसे, । डोळसाही वंध्या- 
पुत्र न दिसे । म्हणूनी काय तो अंध£ ॥२०४६॥ ब्रह्मांडासही नाहीं अंत, । 
जे नाहींच, तें न देखे अनंत, । या गोष्टीने तो भगवंत । कोण म्हणो शके, 
नव्हे सर्वज्ञ म्हणोनी १ || २०४७ ॥ ऐसीं भगवदरू्पे भूते, । त्रहमांडें अनंते 
अद्भुते, । तीं भगवदूर्पे व्यातां बहुतें, । व्या भक्तीनें सर्वत्र त्यातें अरूपत्वेंही 
जाणतो. ॥ २०४८ ॥ म्हणूनी म्हणे श्रीपती, । की, “भकक्‍त्यामामभिजा- 
नौति? । अभि म्हणजे सर्वेत्र जाणतो ये रीती । मग म्हणे 'यावॉन्यश्वास्मि 
तत्त्वतः.! ॥ २०१९ ॥ कीं भक्तीने सर्वत्र जाणे, । तेव्हां मी जितका असें 
तें बाणे, । एवं भक्तीने सवेत्र जाणतां म्हणे । अनतत्ब माथे जाणतो.1२०५०॥ 
ऐेसं 'अभिजानाति' म्हणोनी । म्हणतां, या अभिशब्देंकरूनी । सत्र 
सर्वत्वाच्या अनंतत्वबावरूनी । खत्रष्टा अनंत रेसें जाणतो, हा अथे. | २०५१ ॥ 
आणि द्वितीयचरणीं स्वामी । म्हण *यावान्यश्वास्मि) । कीं अनंतां ब्रझांडी 
जितका जो असें मी, । तितकिया' त्या मातें अरूपतें जाणतो. ॥ २०५२ ॥ 
तरी जितका म्हणजे अनंत, । ते अनंतत्व आपलें अलथंत, । कैसें जाणतो? 
म्हणेळ कुंतीसुत, । तरी प्रथमचरणींच तें बोलिला की, भक्त्या मामभि- 
जानाति.' । २०५२ । म्हणजे सर्वत्र मातें जाणतो, । कीं, सर्वही अनंत- 
तत्वेंची पाहतो, । ल्या सवी सर्व जितका मी, तितकियास तो । अनंतत्वे 
सगुणा अरूपातेंही जाणतो, अथे ऐसा. ॥ २०५४ ॥ आणि सर्वभूती जे 
भक्ती, । त्या भक्तीने माझी सगुण निराकार व्यक्ती । जाणतो, ला ससुणींही 
अभिव्यक्ती । चित्सवरूपा अनेताचीच देखतो. ॥ २०५५ ॥ कीं भूतरचनाही 
अनंतकल्वना । ते न स्फुरे ला चित्मकाशाविना, । आणि ज्या सगुणा अनं- 
ताची ते कल्पना । याचें सगुणपणही ल्यावेगळे न स्फुरे, ॥ २०५६ ॥ एबं 
सवे प्रकाशची चित्स्वरूप, । त्या चित्मकाशंच स्फुरे सगुणपणही अरूप, । 
आणि ब्रह्मांडतरंग नानारूप । लाच चित्सागरें कळती. ॥ २०५७ ॥ तेव्हां 


२४६ बामनपंडितकत 


तो चित्समुद्रची असे, । इतर कांहींच त्यावेगळें नसे, | तोची असे, नसे जें जें 
लाकरितां दिसे, । रेसें तत्वता जाणे सगुणही. 1 २०५८ ॥ अपाणिपाद 
सगुण । तोही पाहतां त्याची ही खुण । उडे सगुणत्वाची, उरे निर्गुण, । कीं 
नसे माया, असें तें ञरह्म. २०५९] यालागीं दुसरिया चरणीं । 'यश्चास्मि' 
म्हणे प्यक्रपाणी, । की, सगुणा मातें जाणोनीही, लया सगुणीं । जो मी असें, 
ला मातें जाणतो. ॥ २०६० ॥ अतएव दुसरिया चरणाच्या अंतीं । तत्त्वता 
म्हणे जगत्पती, । कीं, मायातत्त्वे सकळही नसती, । असे तें तत्त्व सय 
चित्सरूप. ।। २०६१ ॥ एवंच सगुणभक्त । तथापि सगुणीं निर्गुणची देखें 
अव्यक्त, । तत्वता जाणोनी अनुरक्त । सगुणी म्हणूनी हा भाव. ॥२०६२॥ 
येथपर्यंत तत्त्वनिधार । केला, यांत भक्तीचाच बडिवार, । जो अटरा अध्या- 
यांत वर्णिला वारंवार, । तो तत्त्वरीती स्पष्ट येथे बोलिला. ॥ २०६३ ॥ 
सप्तमी भक्त जो ज्ञानी, । तोच थोर सी भक्तांहुनी, । ऐसें बोलोनी, द्वादशी 
जे नुसते ज्ञानी । लयांडुनी भक्त योगबित्तम सम्मत देव म्हणे. ॥ २०६४ ॥ 
ऐसा सत्तमी द्वादशी । जो ज्ञानयुक्त सगुणभक्तिमहिमा उपदेशी, । तो रेसी 
यानिमित्त, रेसें अष्टादर्शी । स्पष्ट सिद्धांतरू्ये बोलिला. ॥ २०६५ ॥ कीं जो 
म्रक्मभूत, । त्रह्माद्वैत अनुभवी अद्भुत, । तोही सर्व भूतीं भक्ति करितो, म्हणे 
अच्युत । पएवेछोकी उत्तराधी. ॥ २०६६ ॥ “जह्मभूतः प्रसज्ञात्मा” या 
शहोकेंकरूनी । “सर्वभूतेषु मद्ाक्ति लभते परां” म्हणोनी, । स्पष्ट भगवंत 
बोले, यावरूनी । द्वादशी योगवित्तम संमत भक्त म्हणे. | २०६७ ।॥ आणि 
सगुणभक्तीचें महत्तव । सगुणपणार्चे अगम्व तत्त्व, । भक्तीकरूनी सगुणी 
निराकारत्व । जाणतो, म्हणे या छोकीं. | २०६८ ॥ “भक्त्या मामभि- 
जानाति” । भक्तीने मातें जाणतो म्हणे श्रीपती, । तो तो जो परर्व्छोकीं 
ब्र्षभूत सबो भूतीं । भक्ति पावतो म्हणोनी बोलिला, | २०६९ ॥ जाणोनी 
नियुणातें, । ज्रह्मभूत होऊनी भक्तीतें । सर्व भूती पावला तो मार्ते । जाणतो, 
म्हणे. | २०७० ॥ येथें निर्युणा मार्त । जाणतो, ऐसें बोलवेल कवणातें? । 
कीं आधीं जाणोनी निर्गुणातें,। मग ब्ञद्मभूत म्हणजे ज्रह्मच जाला.॥२०७१॥ 
तो निर्गुणाते मागुती । भक्तीने जाणतो, ये रीती । बोलळेळ सर्वज्ञ रुक्मिणीपती । 
हें काय घडे? ॥ २०७२ ॥ आतां याहीवरी । जे अभिमानें कोणी- वैखरी । 
"चाळितील, ते खरी । न मानितील संत निमत्सर. ॥ २०७३ ॥ अतएब याच 
भध्यायाच्या अंतीं । गीतार्थनिरूपणाचा महिमा श्रीपती । बोलेल, तेर्थे म्हणेळ 


१, अ० ७, छो० १७. २. अ० १९२, छो० २. 





१८ अध्याय ] यथाथेदीपिका, | २४७ 


ये रीती ) कीं भुक्ति थोर या गीर्तेत. । २०७१४ ॥ भक्तच श्रवणाधिकारी, । 
आणि गीतार्थ सांगणारे, तिहीं बरी । विशद करूनी भक्तीची थोरी, । अर्थ 
या*गीतेचा सांगावा. । २०७५ ॥ “य इदं परमं गुह्य मद्क्तेष्वभिधा- 
स्यति । भर्क्ति मयि परां कृत्वा” म्हणूनी श्रीपती । बोलेल, याची व्याख्या- 
नरीती । तेथेंची विशद होणार. ॥ २०७६ !। मथितार्थ या लोकीं । बोलेल 
भगवत इतकाच कीं, । जो हें गुह्य मद्धक्तांपासीं या शछोकीं । भक्ति थोर 
करूनी सांगेळ. | २०७७ । लाहूनी प्रिय कोणी मळा । न होणार, आणि 
मागें नाहीं जाला; । छोकदये ऐसी वचनमाला । गुंफील याच अथघ्यायांत भगवंत. 
॥ २०७८ ॥ एवच भक्ति थोर या प्रस्तुती ऐेसी म्हणोनी । बोळे, तेच विशद 
करूनी । जो भक्तापाशीं सांगेळ, त्याहूनी । प्रिय मज कोणी नसे, म्हणे देव, 
॥ २०७९ ॥ एवच “भक्ति थोर करूनी, । हें खवाक्य अवलबुनी । सांगेठ 
तो, प्रिय अत्यंत मज, म्हणोनी । देव म्हणे. ॥ २०८० ॥ कीं निर्युणवादा- 
भिमानी । तो जन या गोष्टीते न मानी, । हें सर्वेक्षशिरोमणी जाणोनी । “म- 
दक्तेष्वभिधास्यति' म्हणेल. ॥ २०८१ ॥ कीं त्या भक्तापाशी ये रीती । 
अर्थ सागता, त्याची मती । क्षोभोनी, अथोस अन्यथा गती । लावील, हे 
टीका न कळतां. | २०८२ ॥ ऐसें भगवद्वाक्याचें बळ, । आणि सेन्य यु-. 
क्तीचं प्रबळ, । आणि टीका करावयाची सूचनाही केवळ । गीताकारची तो 
करितसे; | २०८२ ॥ कीं, भक्ति थोर करूनी । भक्तांपा्शी गीता वाखा- 
णावी, म्हणोनी । म्हणे सवये भगवत, यावरूनी । अर्थ ऐसा वर्णिला. 
॥ २०८४ ॥ नसे येथं क्लिष्ट कल्पना, । नव्हे विपरीत अथरचना; । हेही 
जयास मानेना, । त्यास मध्यस्थ निर्मत्सर हसतील, || २०८५ ॥ अभक्तांची 
भीड काय? । कीं जें बोलतो बिश्‍वकाय, । लास विपरीत कल्पना करूनी, 
हाय! हाय! । न वाचोत ते अभक्त हे टीका. ॥ २०८६ ॥ दिवांध होती 
कष्टी, । न पाहती सूयोस दृष्टी, । म्हणोनी लाच्या तेजें सृष्टी] काय न 
प्रकारोळ ? | २०८७ ॥ आतां उत्तरार्ये देव । काय बोलतो देवाधिदेव, । 
आणि अर्थ लाचा तो खयमेव । काय वाखाणितो, तो पाहों. ॥ २न्टट ॥ 
अर्मेची येथपर्यंत । प्राप्ति एकापुढें एक बोलिला भगवत, । रोबटीं भक्तीने तो 
अरूप साक्षी जाणे अनत, । आणि सगुणत्बी निगुंणची जाणे, ऐसे बोलिला. 
॥ २०८९ ॥ जोंवरो देह प्रारधाचा जितो, । तोवरी या प्रापत्तीने भसतो, । 


१, म० १८, शवे» ६८. 


२१४८ वामनपंडितहछत 


ब्र्ममभूत होऊनी करितो । सगुणभमक्ती. ॥ २०९७ ॥ भक्त रेसा-निपुण | 
ज्या सगुणाचा, त्याची ही खूण । जाणतो, कीं, आहे तें झुद्ध नियुंण । सशु 
णपणींही तत्त्वता. | २०९१ ॥ कम ऐसा आठा येथबरी, । आतां ऐेसें तत्त्व 
जाणोनी, त्याउपरी । प्रारध सरतां, त्याची हरी । गति सांगतो उत्त- 
राधे. ॥ २०९२ | 


उत्तराध--ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विश्ते तदनंतरम ॥ 


अगा! जितांच जाला जो त्रह्मभूत, । सर्वभूती भक्ति पावला अद्भुतः । 
मी सगुणत्वीं अनंत आणि निर्गुण एस निश्चित । तत्त्वता जाणोनी, मजमर्थ्ये 
प्रवेशातो. | २०९३ ॥ ऐसें बोलिला सर्वेश्वर, । परंतु “ततः म्हणजे लानं- 
तर, । ऐसें बोलोनी, मागुती “तदनंतर । प्रवेशतो' म्हणे पुनरुक्ती. ॥२०९४॥ 
तरी “ततः' म्हणजे ल्यानंतर । पूर्वाक्त तत्त्व जाणोनी मग म्हणे सर्वेश्वर । 
प्रवेशातो, तो प्रवेश अनंतर । म्हणिजे अंतरहित प्रवेश तो. ॥ २०९५ | 
चिदंश पूर्वीच जक्मभूत, परी । प्रारधभोगाची होती उरी, । म्हणूनी भोक्ता 
चिदंश संसारी । भोगकाळीं जळीं प्रतीबिंबरे बुद्धीच्या. ॥ २०९६ ॥ जेव्हां 
सुखदुःग्वभोग, । तेव्हां बुद्धींतची प्रतिनबिबयोग, । कीं, चिदंशावांचूनी भोगसं- 
योग । न घडे जडांशा मनआदिकां | २०९७ ॥ निर्णय हा त्रयोदशी, । 
निर्णय हा पंचदशी, । “मंमेवांशो जीव' येथूनी उपदेशी, । हेंची भगवंत 
॥ २०९८ ॥ कीं जडबगोस जो जीववी जीव, । तो अंश माझा, म्हणे देव, । 
भोक्ता तोची स्वयमेव, । मोक्षही तयातें. ॥ २०९९ | ज्यास दुःखसंबंध, । 
त्याठाच संसाराचा बंध, । ज्यास बध, तोची अंध । अविद्येकरूनी.॥॥२१००]॥ 
एवं अज्ञानबंध जया, । मोक्षही बोलावा तया, । भोग मोक्षही न बोलवे ज- 
डमात्रास या, । आणि भोग नसे व्यापका चिद्रपासही. ॥ २१०१ ॥ या- 
लागीं ज्ञानियासही प्रार्धभोग । न घडे विना चिदंशयोग, । बुद्धीस जेव्हां 
चिदंरासंयोग । त्रह्माम्मता अंतरे तेधवां. | २१०२ ॥ प्रारध सरलियावरी । 
मोक्ष सगुण अथवा निगुंण, परी । भोग नाहीं तदुपरी, । निरंतर मग तो 
प्रवेश. ॥ २१०३ ॥ प्रवेशतो मग "निरंतर, । निरंतराचेंचि नांव अनंतर, । 
या अथी बोलेल सर्वेश्वर । 'बिशते तदनंतर' म्हणोनी. ॥ २१०४९ ॥ 
ततो म्हणजे ल्ाउपरी । जितांच तत्त्व जाणिलियावरी, । प्रवेशतो, म्हणे 
हरी, । ऐसें प्रवेशणें ते अनंतर. ॥ २१०५ ॥ तदनंतर 'म्हणजे जें अनंतर, । 


"४७0 ५ 0000 नश 


१, अ० १३, 'छो० २७. २. अ० १५, छो० ऊ. 


१८ अध्याय ] यथार्थदीपिका २४९ 


कीं, ते. प्रवेशणे बिन जंतर, । प्रारवभोग सरल्यावरी म्हणे सर्वेश्वर । प्रबे- 
शांत अंतर असेना. ॥ २१०६ ॥ होता प्रारब्धे देह जीवंत, । तेव्हाही 
प्रवेशला होताच, तरी जहझ्मभूत । परंतु भोगकाळीं बुद्धींत । प्रगट होत होता 
चिदंश तो. ॥ २१०७ ॥ तरंग सागरी मुरे, । ऐसी नजश्षी बुद्धि शिरे; । परंतु 
प्रारधवायु जेव्हां संचरे, । तेव्हां तरंग उठे मागुती बुद्धीचा. ॥ २१०८ ॥ 
उठे बुद्धीची लहरी, । तेव्हां प्रतिबिबे चिदंश तीभीतरीं, । भोग सरे तोंबरी । 
चिदेश पडे वेगळा. ॥ २१०९ ॥ ज्ञानदृष्टी ज्ञानी । ये वेळे भोक्ता प्रगटछा 
'म्हणोनी । जाणती, हें वर्म अज्ञानी | न जाणती, ऐसें पंचदशी देव 
म्हणे. ॥ २११० ॥ 


पंचदशाध्यायश्टोक--उक्रामंतं स्थित वापि भुंजानं बा गुणान्वितम । 
विमूढा नानुपश्येति पश्येति ज्ञानचश्षुषः ॥ 


मार्गे या छोकाची टीका । बिरुद सर्मापैली श्रीज्षपपर्यका, । प्रस्तुत 
आ्संग हाच इतुका, । कीं, भोक्तयातें न देखती मूढ, देखती ज्ञानी. ॥२१११॥ 
भोग आतां भोगितो, । आतां गुणान्वित तो, । जैसा जेसा असतो, । तैसा 
तैसा ज्ञानदृष्टी पाहती. ॥ २११२ ॥ म्हणे भगवंत ये रीती, । एबं ज्ञानी 
यातें भोगितां पाहती, । मूढ देहात्मता मानूनी भोगिती । प्रारब्धफळे, 
॥२११३॥ प्रस्तुती ऐसा प्रसंग, । कीं, प्रवेश अंतररहित बोले श्रीरंग, । कीं, 
सरतां प्रारध, तो निःसंग । प्रवेशातो ऐसा कीं अंतर नसे. ॥२११४॥ प्रारन्ध 
असतां जो प्रवेश, । तो भोगकाळीं चिदंशॉप लेश । अंतर करी म्हणूनी हा 
गुह्योपदेश । प्रारब्ध सरल्यानंतर प्रवेशाचा. || २११५ ॥ अंतर नसे जैसं, | 
ते प्रवेशणें अर्जुना! तैसें, | बोले भगवंत एसें। म्हणतां 'विश्ते तदनेतरम. 
॥ २११६ ॥ एवं “ततो' म्हणजे लाउपरी, । प्राप्तीची सीमा जालियावरी, 1 
प्रवेशतो ऐसा तदेतरीं, । कीं जैसें निरंतर. | २११७ । जे क्षणीं प्रारब्ध 
सरे, । भोगणे कांहीं नुरे, । तेव्हां चिदेशा कां संचरे । उपाधीत  |२११८॥ 
निर्गुण मोक्षीं झुद्धसत्त्व, । तेंही नुरे उरे निसुणची तत्त्व, | सगुणमोक्षीं भग- 
वत्स्वरूपत्व । शुद्गसत्त्वास भक्तांच्या. | २११९ ॥ भक्तास सगुण साकारीं 
भक्ती, | ला भक्तीनंची हे सगुण अभिव्यक्ती, । अंतींही त्यास साकारव्यक्ती । 
सारूप्यमोक्षी हा सिद्धांत. | २१२० ॥ चित्मतिर्बिबास बिबी प्रवेशा, । प्रारब्ध 
सरतांच, ऐेसा कीं अंतर नव्हे लेश, । म्हणूनी म्हणे हृषीकेश । “विशते 


-ााणपणाणा --“-५॥ . चा “| 0४५४४४४४२१ ४७0१ ल कह शक कीट मेटा 00 ७००७५ क 








गण कण ४८००0५0 पण फलला' 


१. अ० १५, 'छो० १०. २. 'अानियाते! असा पाठ आढळतो 
१४.वदा०> य० 


वा 


२५० धामनपॅडिंतळूत 


तदनंतर” म्हणोनी. ॥ २१२१ ॥ संसारभोग ज्या चिदंशाला, [ प्रवेश 
अंतररहित बोठिला लाला, । आणि भक्ति सगुणीं बोलतां सुचविला । सगुण- 
मोक्ष. ॥ २१२२ ॥ ज्ञानियास जो स्वसुखानुभव, । कैवल्यमोक्षी नुरे 
तें वैभव, । जरी चुकला पुनभेव । सुखानुभव गेला थिता हातींचा. 
॥ २१२३ ॥ सगुणमोक्षीं झुद्ध सत्त्व । पावोनी भगवत्खरूपत्व | सर्वदा 
सगुण निर्गुण महत्त्व । अनुभवी भक्तियोग. ॥ २१२४ ॥ ज्यास सगुणाची 
भक्ती, । त्या ज्ञानियास हे सगुणसुक्ती, । येविषयीां श्रुतीची उक्ती । आणि 
चतुर्दशी भगवंतही बोलिला. | २१२५ ॥ चतुर्दशी प्रथम छोक, । तेर्थ' 
म्हणे उत्तमछोक, । कीं, हे ज्ञान जाणोनी सुज्ञ लोक । परम सिद्धीते पाबले. 
॥ २१२६ ॥ दुसरिया छोकीं श्रीपती । याच ज्ञानें म्हणे माझी साधम्येगती । 
पावले, ते जगत्सृष्टिकाळीं न उपजती, । व्यया न पावती संहारी जगाच्या, 
॥ २१२७ ॥ एव ज्ञानी निर्गुण उपासिती, । ते निर्मुणातेंच पावती; । ज्ञानी 
आणि सगुण जे सेविती, । ते भक्त पावती साधम्ये. ॥ २१२८ ॥ साधम्ये 
म्हणजे सवर्मता, । सधघर्मता म्हणजे सगुणता, । एवं ज्ञानेंची मोक्ष अवघेही' 
तत्त्वतां, । परी सगुणभक्तातें सगुणमोक्ष. | २१२९ | चतुथोध्यायांत । एसं 
बोलिला भगवंत, । कीं जे जसे भजती मातें, मी अनंत । तैसाच लांत॑ भज- 


तसं. ॥ २१३० ॥ “ये यथा मां प्रपद्यंते” या छोकेंकरूनी । “तांस्त- 
थव भजाम्यहं” म्हणोनी । केला ऐसा सिद्धांत नेमुनी, । कीं, जेसे भजती, 
तेसा ल्यांते मी पावता. | २१३ ४७॥ आतां काय बोलोनी, बहुत? । जो भक्ति 
पाबला त्रझमभूत, । मोक्ष सगुणची अद्भुत | तया योगिया भक्ताते. | २११२ | 
धन्य ज्ञानियाची भक्ती । धन्य भक्तांची सगुणमुक्ती, । मोक्षांतही अखंडानंदरूपें 
अनुरक्ती । श्रीचरणीं श्रीपतीच्या. ॥ २१३३ ॥ आतां यानंतर छोक, | तो 
कां बोले उत्तमछोक | निमित्त लाचें सुज्ञ लोक । परिसोत आधीं. ॥२१३४९॥ 
जें ज्याचें स्वकर्म, तें त्याला । मोक्षहेतु, ऐसे मागे बोलिला, । त्यावरूनी मो- 
क्षपर्यत आला । हा प्रसंग. ॥ २१२५ ॥ तों साधनें आणि प्राप्तीही कर्मे । 
ज्या बोलिल्या पुरुपोत्तमे, । त्या ऐकिल्या पांडवोत्तमें, । बुद्धि भरली अनु- 
भवी. ॥ २१२३६ ॥ पुढें युद्ध करावें, । आणि राज्यसुख भोगावे, । हें या 
अनुभवास पांडवें । मानिलें विघ्न. ॥ २१३७ ॥ कीं हा अनुभव अकर्म, । 
यास विघ्नकारक सर्व कर्म, । आणि ज्या प्राप्तीकारणें करावे सधर्म, । ते प्रात 


न ४.  “क्टाटत 


१. अ० ४, छो० ११. 


१४ ण कका कक तीण कक केक फक वी पाडकीचललजकक स 


१८ अध्याय ] यथार्थदीपिका. २५१ 


मी पावलों. ॥२१३२८॥ आतां याच अभ्यासी कां स पडो.? । याच अनुभव- 
सुधासागरी कां न बुडो? । यास विश्नकारक, ल्यांत कां सांपडो £ । कां करूं 
कर्मे ठौकिकें, वैदिकेंही? ॥ २१३९ | को आतां पडिलो कमी जरी, । अ- 
नुभव कैंचा हा तदुपरी? । हे शाश्वतपद कोणे परी । मग कर्मप्रवाही मी 
पावेन १ ॥ २१४० ॥ ऐेसा शंकला पार्थ, । कीं कर्मप्रवाहीं कैचा परमार्थ ! 
तो हा भाव समजोनी समर्थ । बोलतसे या छोकीं. ॥ २१४१ ॥ 


सर्वेकमोण्यपि सदा कुवोणो मद्धधपाश्रयः । 
मत्प्रसादादवाभोति शाश्वत पद्मव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


अगा! ज्यास आश्रय माझाच केवळ, । तो कर्मे करी जरी सकळ, । 
माझ्या प्रसादे तो पावतो जें अढळ । पद, अशाश्वत, आणि अविनाशी 
॥ २१४२ | म्हणसी करितां कमोचरण, । कैसा तुझा आश्रय करिती नि- 
पुण? । तरी तूते सांगतो त्याची खूण, । आईक या छोकीं. ॥ २१४३ ॥ 
चेतसा सरवेकमोणि मयि सन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाभ्रित्य मच्वि्तः सततं भब ॥ ५७ ॥ 


अगा! बुद्धीकरूनी । सर्व कर्म माझे ठायी समपनी, । आणि मीच थोर 
वाटे ऐसा मत्पर होउनी । सर्वदा माझे ठायीं ठावी चित्त. ॥ २१४४ ॥ परंतु 
तू जालासी ज्ञानी, । झणी त्या बुद्वियोगातें सांडोनी, । उगाच कर्म मात्र 
समपुंनी । सोडिसी अद्दयानुभव. ॥ २१४५ ॥ आणि जिज्ञासु जनासारिखे 
चित्त । उगेंची माझ्या ठायी लाविसी चित्तवृत्त, । तरी तं ज्ञानी अनुभवी जा- 
तासी या निमित्त । बुद्धियोगाचा आश्रय करूनी होई ऐसा. 1२१४६ ॥ 
अगा! बुद्धीचा आणि बुद्धिप्रकाशाचा । योग आयताची कीं साचा, । जसा 
दष्टीचा आणि रजञचा । योग असोनी, अज्ञाने सपे दिसे. ॥ २१४७ ॥ 
होतां अज्ञाननिवृत्ती, । जातां दष्टीमधील भ्रांती, । सर्प देगवतांही आयती । 
दृष्टि लागलीच होती रजतें.!!२१४८]॥एऐेसी अविद्या बुद्धींत होती, | तरी चैत- 
न्यास स्पशेलीच होती मती, । परी अज्ञानें बुद्धीत होती जड भ्रांती, । 
ज्डीं चैतन्य न दिसे' ते तीस. ॥ २१४९ ॥ परंतु रज्ञसपोचा दृष्टांत । सर्वत्र 
उपयोगीं नव्हे अतयंत, । कीं, दोर देखतां, मग त्यांत । सप दिसेना. 
॥ २१५० ॥ ज्ञान जाल्याउपरी । प्रारधें देह जोंबरी, । अदेतसाक्षा- 
कारसंपत्नासही परी । प्रपंच दिसतसे. ॥ २१५१ ॥ म्हणोनी दृष्टांत आणिक 
नाना । येर्थे बोले वेदवेदांतरचना, । कीं, सोनं कळोनीही जना । न मोडी 


रळ 


२५२ धामनर्पंडितळूत 


मिथ्या भळंकार. ॥ २१५२ ॥ सुवणीचें केळ, । त्यांत दृष्टि द्रिसोनी ' सोने 
निखळ, । बाळ म्हण हें कदळीफळ. । सोनेंची अवर्धे प्रोढाते. ॥ २१५२३ ॥ 
तथापि दृष्टि तो. स्पर्शली हेमी, । ते कळो न कळो, ऐसी अझीं । बुद्ि 
स्पर्शानी, मग स्थावरजंगमीं । ज्ञानियाची आणि मूढाची प्रवर्तते. ॥ २१५४ ॥ 
याचें नांव बुद्धियोग, । बुद्धीस चैतन्याचा संयोग, । ल्या बुद्धियोगें कर्मयोग | 
करी, म्हणे देव अजुनातें. ॥ २१५५ ॥ कीं तो बुद्धियोग सर्वास असे, । 
परी लाचा आश्रय अज्ञानियांस नसे, । ज्यास तो बुद्धिचेतन्ययोग दिसे, । 
त्या ज्ञानियानें आश्रय करावा तयाचा. | २१५६॥ 'मचित्त होय, माझ्या ठार्यी' 
कर्मे अपुनी' । म्हणतां, म्हणे तीं अपोबी बुद्धीकरूनी, । परी बुद्धीकरूनी 
कोणी, कोण तत्त्व समजोनी, । अपोवें म्हणेल; | २१५७ ॥ तरी 'बुद्धियो- 
गमुपाश्रित्य' म्हणोनी । म्हणतां, कर्मी चित्खरूप लक्षूनी, । कर्मे अपोवी, 
म्हणोनी । सुचबी तत्त्व. | २१५८ ॥ यांत कर्मे करितां स्फुरे रसे जरी, । 
तरी तं उत्तमच परी, । न स्मरेच, तरी त्याउपरी । अर्पिता तरी ब्रह्मभावें 
स्मरावे. ॥ २१५९ ॥ “बुद्धियोगमुपाश्रित्य” म्हणोनी । म्हणतां ये रीती" 
करूनी । देव बोले सुचवुनी । गूढ भाव. ॥ २१६० ॥ कीं “ अह्यार्पणं 
अह्ाहबि” । या छोकीं चतुर्थाध्यायांत बरवी । हे रीति उपपादिली, येथें 
नवी । गोष्टी नसे बोलिला. ॥ २१६१ ॥ तत्रापि 'बुद्धियोगमुपाश्रित्य' 
म्हणोनी । हणे भगवंत येथं उपराब्देकरूनी, । उप म्हणजे सभीप आश्रय 
अवलंबुनी, । म्हणे कर्मे अपुनी होय मच्ित्त. ॥ २१६२ ॥ उप शब्दाचा 
अथ समीप, । म्हणजे बुद्धींत सर्वदा स्फुरे स्वरूप, । याचा आश्रय समीप 
रसा, कीं, ते अरूप । स्मरत असावें सर्वेदा. ॥ २१६३ ॥ तेची 
कमी पाहावे, । त्या चिद्रगुपेची मातें व्यावे, । चिद्रूपेंची गावें, स्मरावे, । 
पाहावे. सर्यत्र चिद्रप. ॥ २१६४ ॥ परी हेंच मज तारक न 
म्हणोनी, । उगाच आश्रय धरूनी, । कर्मे करितो बिसरूनी, । तो दूरी 
पडिला त्या बुद्चियोगास. || २१६५ ॥ आश्रय धरूनी निल स्मरे, । तरी 
, बुद्धियोग तो सवदा स्फुरे । सुरतां स्फुरतां बुद्धि मुरे। ल्या आयल्या बुद्धियोगीं. 
॥ २१६६ । रेसा बुद्धियोगाचा आश्रय, । तो म्हणावा उपाश्रय, । याही भावें 
म्हणे विश्वाश्रय । “बुद्धियोगमुपाश्रित्य” म्हणोनी. ॥ २१६७ ॥ . बुद्धि- 
योगाचा ऐसा आश्रय धरूनी, । बुद्धीकरूनी कर्मे मज समरूंनी, । मचित्त 
होय तूं, म्हणोनी । गूढ भावें देव म्हणे. ॥ २१६८ ॥ कीं बुद्धियोगाच्या 


१. अर ह शेक० २ ४.८ 


१८ अध्याय ] यथाथेदीपिका. २१५१ 


आश्रयें । कर्मे दिसती चिन्मये, । तीं आपल्या चरणीं समर्पावी धनंजयें, । 
टक्षूनी चिन्मय आपणातेंही. ॥ २१६९ ॥ कीं क्षीराब्धिरसनासंयोग । तैसा 
बुद्चिचेतन्याचा योग; । तेव्हां कर्मबुद्दुदाचें मिथ्या सोंग, । चैतन्य अवघे. 
॥ २१७० ॥ तैसंची भगवद्रूप, । लाही रूपी तेंची अबघे अरूप; । हेमच 
हेममूर्ते, तैसें चित्स्वरूप । भगवद्रूप, ज्या रूपी कर्मे अपोबी. ॥ २१७१ ॥ 
या मावे “चेतसा सर्वकर्माणि । मयि संन्यस्य” म्हणतो पबक्रपाणी, । 
कीं, बुद्धीने ऐशा अनुभवे खचरणीं । समपावी स्व कर्मे. ॥ २१७२ ॥ 
झाणि मचित्त होय, म्हणे देव, । कीं, बुद्धियोगीं जे॑स्फुरे, ते स्वयमेव । 
मीच असें सगुणही देवाधिदेव, । म्हणूनी मत्पर होऊनी, होई मचित्त तू. 
॥ २१७३ ॥ कीं मीच पर म्हणजे थोर ज्याला, | मत्पर म्हणावें त्याला, । 
परतु अद्वेतरीतीं पाहतां राहिला । अपर कोण. ॥ २१७४ ॥ ऐसें मानील 
अर्जुन झणी, । म्हणूनी मत्पर होई म्हणतो चक्रपाणी, । कीं कारण सवो 
जगाची खाणी । आपण विद्योपाथी सवोहूनी थोर याकरितां. ॥ २१७५॥ 
“आपण चैतन्य' ऐसी खूण, । अखंडतें स्मरे मीच सगुण, । म्हणूनी कारण 
चेतन्य मीच, ऐसें निपुण । मातें कारण जगाचे जाणती. ॥२१७६ | चिदा- 
व्मता आधीं स्फुरे, । मग जड देहात्मता भलता स्मरे, । परी हें न कळो- 
नियां, अविद्यकरितां घसरे । जो तो कारणपणापासुनी, || २१७७॥ तैसा 
नव्हे आपण, । विद्योपाधि सगुण । सर्वदा स्फुरे चिदात्मपण । मज सर्वश्वराते. 
। २१७८ ॥ याच कारणें दशमी । विभूतिअध्यायांत तुज मी, । जगदादि 
जे जे देवभ्षि, लांचा स्वामी । आणि आदिलांचा, ऐेसं बोलिलो. ॥२१७९॥ 
“न मे विदुः सुरगणा” या छोकीं वचना । तुज बोठिलो अजेना, । कीं, 
माझा प्रादुभोव कोणास कळेना, । मी आदि देव क्रप्ींचाही यास्तव.|॥२१८०॥ 
कश्यपादि कृषि सकळ । आणि ब्रक्षादि देव सृष्टीचे मूळ, । या 
सकळांचा आदि केवळ । मी अनादि जगदात्मा. ॥ २१८१ ॥ बापाचा 
जन्मदिवस पुत्र । न देखे, याचें काय हो! विचित्र | न देखती जन्म- 
दिन सर्वत्र । नातू, पणतू , आज्यापणज्याचा, ॥ २१८२ ॥ जो सर्वोचा 
आदिदेव, । त्याचा कोण जाणे कधीं प्रभव? । प्रभव म्हणजे प्रादुभाव, । 
उद्भव उपाधीचा तोच सगुणाचा. ॥ २१८३१ ॥ तो म्हणे, की, जो सर्वाचा 
आदिदेव, । तो मी विद्योपाधी देवाधिदेव, । चिदात्मस्फ्राते नित्य खयमेव । 
माझे ठायीं याकरितां. ॥ २१८४ ॥ अगा! चैतन्य सर्वेही, परी । अविद्येने 


तट कलकल धीस 0. वचक 





ना शल... र्न ल्प ड आयक क का 


१. अद १०, श्हो० ५, 


२१५५४ वामनपंडितकृत 


पडिले सर्व दूरी; । सर्वास सर्वदा चित्स्फ्रात असती, तरी । सर्वही असते 
निल्यमुक्त. | २१८५ ॥ यालागीं तोची चैतन्य, । कीं, चिंदात्मता ओळखे 
धन्य; । तथापि नाशतां अविद्या ओळखती अन्य, । मज स्र्ये अनन्य स्फ्त 
सर्वदा. ॥ २१८६ ॥ यालागीं मी चैतन्य, । जें बुद्धियोगीं स्फुरे अनन्य, । 
यास्तव मजसमान नाहीं. कोणी अन्य, । म्हणूनी मत्पर होय, भाव ऐसा. 
॥ २१८७ ॥ “बुद्धियोगमुपाश्रित्य” । मत्सर होय म्हणतां, ऐेसें पांडिलय । 
गीताकारासच करणें लागलें अगलस । टीकाकारख्पकरूनी. ॥ २१८८.॥ 
कीं आत्माच सगुण भगवंत, । ऐसे याच भावें बोळे श्रीमंत, । द्वितीयस्कंधी 
श्रीभागवत । शुक बोले छोक हा. | २१८९ ॥ 


एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोई्था भगवाननंतः । 

त॑ निवृतो नियतार्थो भजेत संसारहेतूपरमश्चव यत्र ॥ 

एवं म्हणजे ऐसें । की पूर्वी आपण बोलिलों जसें, । विरक्त होऊनी 
राया ! परीक्षिती ! तैसे, । ला हरीतें भजावे सर्वथा. | २१९० | तो कोठें 
म्हणसी जरी, । तरी सचित्तीं स्वत:सिद्ध हरी, । जो आत्मा चित्ताच्या अंतरीं, | 
सर्वाहनी जो प्रिय. ॥ २१९१ ॥ कीं हा प्रिय आणि अर्थ, । वरकडें प्रिये 
अवघीं अनथे, । जीं नसोनी ल्या चेतन्यदोरीं व्यर्थ । जडसपे अनर्थ पुत्रवि- 
त्तादि. | २१९२ ॥ तोच भगवान्‌ षड्युण, । कीं सगुणीं स्वत:सिद्ध साचें 
स्फुरण, । तोची अनंत, निर्गुण, सगुण, । त्याते भजावें राया! परीक्षिती! 
॥ २१९३ ॥ अगा! तोची साकार, । तोची सगुणत्बींही निराकार, | संसा- 
रहेतु अहंकार, । उपरम त्याचा ल्या स्वरूपी. । २१९४ ॥ संतुष्ट यथालाभें 
असोनी, | आणि नियत प्रयोजन करूनी, । त्या आत्मया भगवंताते भजावे, 
म्हणोनी । भागवतीं बोले श्रीज्ञुक. । २१९५ ॥ प्रस्तुती गीताकार । बोले 
पाथोस तोची प्रकार, । कीं बुद्धियोगाचा आश्रय करूनी, मत्पर । होउनी, 
होय मचित्त तूं सर्वदा. | २१९६ ॥ एवंच कर्मे करितां अनुभव । अंतरेल, 
म्हणेल म्हणूनी पांडव, । शंका त्यास, पूर्वछोकीं वदे देव, । की मदाश्रितपटें 
मत्पर हो, कर्मे करूनीही. | २१९७ ॥ तरी कर्मी केसा तुझा आश्रय: । 
म्हणूनी म्हणेळ धनंजय, । तदर्थ बोलिला भक्तप्रिय, । की मत्पर ऐसा मदा- 
श्रित कर्मे अपनी. ॥ २१९८ ॥ या गीतेंत सर्वत्र । कमोर्पणविधि बोठे 
कमलनेत्र, । परंतु जे नव्हती सगुणकरुणापात्र, । ते म्हणती ज्ञानियांस हें 
नलगे, ॥ २१९९ ॥ तरी चतुथोध्यायांत देव । स्पष्ट बोलिंठा देवाधिदेव, । 


१८ अभ्याय ] यथाथंदीपिका. २५१५ 


“ेतसंगस्य मुक्तस्व” या छोकीं खयमेव । हेंच बोलिला. ॥ २२०० | 
दोदशीं निर्गुणोपासक ज्ञानी, । यांहूनी योगवित्तम आणि संमत म्हणोनी । 
भक्कांस बोलिला, कीं, ज्ञानी होउनी । उपासिती सगुण. | २२०१ ॥ लाचा 
भजनप्रकार । बोलतां म्हणे श्रीगीताकार, | कीं, ते सर्व कर्म अर्पिती वारंवार । 
माझे ठायी मत्पर होउनी. ॥ २२०२ ॥ आणि अनन्ययोगेंकरूनी । मातें 
ध्याती, उपासिती, म्हणोनी । द्वादशी बोलिला, कीं, स्वभक्त आणि क्षानी । 
तरीच ते अनन्ययोरगे मज ध्याती. ॥२२०३॥ आणि ज्ञानी भजती निर्गुण, । 
स्वंहूनी हे तरीच योगनिपुण, । आणि तरीच त्यांहूनी मज संमत म्हणे षड्- 
गुण, | कीं जरी ज्ञानी भक्त हे. ॥ २२०४ ॥ ऐसे ज्ञानी भक्त । अनुभवी 
आणि सयुणीं अनुरक्त, । ऐसें वर्णूनी बोळे निल्यमुक्त, । कीं, कर्मे समपूंनी 
मज भजती. ॥ २२०५ ॥ द्वादशी “ये तु सर्वाणि कर्माणि । मयि 
सॅन्यस्य मत्पराः? म्हणे चक्रपाणी, । प्रस्तुती या अष्टादशीं बाणी । त्याचीच 
बो्ढते. ॥ २२०६ ॥ चेतसा सवे कर्माणि । मयि संन्यस्य मत्पराः” 
म्हण चक्रपाणी । प्रस्तुती अष्टाद्शीं हे बाणी । कमो्पणींच. ॥ २२०७ | 
परंतु कर्मे अपा ये रीती, । आणि अपरोक्षानुभव जाणे सुमती, । म्हणूनी 
इतर देवांसम श्रीपती । झणी मानील अजुन. | २२०८ ॥ म्हणूनी मत्पर- 
शब्द । येथें योजी मुकुंद, । कीं, सर्वाहूनी थोर एकची गोबिंद, । या भावें 
कर्मे समपोबीं. | २२०९ ॥ कीं समपेणाचा प्रकार । ऐसा बोले श्रीकृष्ण 
गीताकार, । श्रीमद्भागवतीं हाची विस्तार | जनकनवयोगिसंवादी. ॥२२१०॥ 


कायेन वाचा मनसेंद्रियेवा बुद्ध्यात्मना वानुसतस्बभावात्‌ । 

करोसमि यद्यत्सकलं परस्मे नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 

काया, वाचा, मन, इंद्रिय, बुद्धी, । आणि आत्मा म्हणजे चित्त ऐसी प्र- 
सिद्धी, । या इतकियांकरितां कमाची समृद्धी, । ते अपोवी नारायणाकारणें. 
| २२११ ॥ तो नारायण कोण? म्हणोनी । कैसिया कारणें अपोबीं कर्म 
करूनी? । तरी “परस्मे नारायणायेति' या वचनी | निर्वाह या गोष्टीचा. 
॥ २२१२ ॥ “परस्मे नारायणाय । इति समर्पयेत?” रेसा अन्वय, । 
सवीत पर त्या नारायणाकारणें, ऐसा निश्चय । हृदयीं धरूनी अपोवें. 
॥ २२१२ ॥ झोकार्थ एतत्मकार, । परंतु नाहीं केला विशद विचार, । की, 
मार्गे याच टीर्केत अर्थविस्तार । या छोकाचा वाणीला. | ९२१४ । एवच 


क न्या त 
१, अ5 ४» श्ो० ५.२, न अ2८ १२, श््येठ १-७, गै. भ० १२९, शी ४, 





२५६ व्रामनपंडिंतकृत 


ऐसें श्रीमश्वागवती । कीं “परस्मे नारायणाय इति” । प्रस्तुती गरीताकार 
श्रीपती । म्हणे, “मयि संन्यस्य मत्परः.” ॥ २२१५ ॥ कीं थोर 
मी जगदाधार, करूनी ऐसा निर्धार, । अपनी कर्मविस्तार, । होई मचित्त 
सर्वदा. ॥ २२१६ ॥ ऐसा मचित्त होसी, । तरी कर्मे करूनीही लया 
पदातें पावसी, । अनुभव पावलासी तेर्थे थारसी, । ऐेसा छोकइ- 
यार्थ, भावार्थ, मथितार्थ. ॥ २२१७ ॥ कर्मे करितां अनुभव । हा 
अंतरेल, ऐसा पांडव । शंकित जाला; म्हणूनी माधव । परिहार दों छोकी 
बोलिला. | २२१८ ॥ हें ऐके अर्जुन, | परी युद्धी सादर नव्हे मन; 
आधींच आळसी, लास अनुमोदन । वडिलीं दिधले निद्रेचे. ॥ २२१९ ॥ 
तो न्याय येथे जाला, । आधींच युद्ध टाकणें ज्याला, । भगवत्कपेनें लाला । 
अनुभव जाला अचाट, | २२२० ॥ तो म्हणे मी जार्लो प्रबुद्ध, । आतां 
करीन जेव्हां युद्ध, । चित्त मागुती अश्चुद्ध । होईल समरी. । २२२१ ॥ 
करितां नाना युद्धिया, । आणि करितां रात्रुक्रियांची प्रतिक्रिया, । तेव्हां या 
अनुभवप्रिया । कोठे पाहु ॥ २२२२ ॥ कर्मी अकर्मपण | होय करितां 
कृष्णापण, । परंतु कर्माचा सहज गुण, । कीं, संकटीं पाहूनी अंतर पाडी 
अनुभवी. ॥ २२२३ ॥ या भावेंकरूनी । मी युद्ध न करीं, म्हणोनी । अर्जुन 
शकला मनीं; । म्हणूनी सर्वसाक्षी बोठतो हा छोक. | २२२४ ॥ 

मश्चिसततः सवेदुगोणि मत्मरसादासरिष्यसि । 

अथ चेस्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि ॥ ५८ | 


अगा! होसी जेव्हां मचित्त, । म्हणजे माझे ठायी जेव्हां अपिसी चित्त, । 
तेव्हां जे जे बि योगभेशातें निमित्त, | त्यापासूनी तू सूटसी. ॥ २२२५ ।॥ 
तं मश्चित्त जास्यावरी, । या सवे कर्मबिप्तांच्या सागरी । तरसील, कीं, मी 
नाना परी । तारीन तूर्ते. ॥ २२२६ ॥ अगा! नव्हे हा मिथ्या स्तव, । 
गोष्टी हे जाण वास्तब, । तरसीळ तूं माझ्या प्रसादास्तव | सवी दुगी दारुणां 
विश्ांते. | २२२७ ॥ या कर्ममागी दारुण । विने पदोपदी क्षणक्षण, । परी 
त्यास ळ॑ंघाबयास कारण । प्रसाद माझा. | २२२८ | त्या प्रसादास कारण । 
अगा! अजुना ! मचित्तपण, । म्हणजे चित्तास माझे स्मरण, । यालागीं तरसी 
मधित्त सबबी दुगोते. ॥ २२२९ ॥ ऐसे बोळे जगद्भती, । हेची द्वादशी 
बोलिली वाती, । की, “तेषामहं समुद्धता” । तेंच अष्टादशी बोलतो. 


४५८७५५४ ५४४ शात भाची 





४४५१ नानल "“ 


१. अ० १२, शो० ऊ. 
शं 


१८ अध्याय ] यथाथेदीपिका, २५४५ 


॥ २२२३० ॥ जर सगुणभक्त हानी, । योगवित्तम संमत निसुंणोपासकांहुनी, । 
यांचा उद्धतो मी, म्हणोनी । हाद्शी बोलिला. ॥ २२३१ ॥ ज्ञान जालि- 
याचैवरी । निगुणोपासना त्याची वर्णी हरी, । आणि ते मातेंची पावती, परी । 
केद अधिकतर, म्हणे तयांते. | २२३२ ॥ कीं लांचा उद्धार । त्यांच्याच 
अभ्यासानुसार, । म्हणूनी करितां अभ्यास फार । विलबें बाणे निर्गुण, परंतु 
अधिक कष्टती. | २२३३ ॥ आणि भक्तांसही योग अभ्यास, | तरी दों 
पक्षांत अधिकतर निर्गुणपरांस, | आणि भक्तास बोलिला जगनिवास, । कीं 
'प्वेषामहं समुद्धता' ', ॥२२३४॥ कीं जे सगुणभक्त ज्ञाती, | तेही अनन्य- 
योगेचीकरूनी । ध्याती परम तन्पर कर्मे अपुनी, । म्हणूनी मी उद्धर्ता होतों 
भक्तांचा. ॥ २२३५ ॥ “ये तु सवाणि कर्माणि । मयि संन्यस्य म- 
त्पराः” म्हणे चक्रपाणी । हे द्वादशी जैसी भगवद्राणी । अष्टाद्शी एर्वछोकीं 
तसीच. ॥ २२३२६ ॥ “चेतसा सवेकमाणि । मयि संन्यस्य मत्परः” 
म्हणे चक्रपाणी; | या छोकीं '“मच्चित्तः सर्वेदुगोणि । मत्मसादात्तरि- 
प्यसि” म्हणतसे | २२३२७ ॥ “तेपामहं समुद्धता” द्राद्शी, । “सवे- 
दुगोणि मत्पसादात्तरिष्यसि” अष्टाद्शीं, । अजुन भक्त आणि आपणच 
उपदशी । अपरोक्ष साक्षात्काराते. | २२३८ ॥ एवं जे अपरोक्षज्ञानी, । 
ज्ञानपरिपाकार्थ ल्या. साधकांनी । कर्म अपूनी शाद्वपाणी । भक्तीने भजावा. 
॥ २२३९ ॥ तरीच ज्ञानपरिपाक सत्वर । होईल; मग सिद्धांत, तो सर्वेश्वर ! 
सेवितां, मुक्तीपरीस आदर । उपजेलच त्याच्या भक्तीचा. ॥ २२४० ॥ नि- 
गुणोपासकां उपासना । ज्ञानाबांचूनी तो. होईना, । तथापि केश लया जना । 
अधिकतर, कीं टाकिती भक्तीत. | २२४१ ॥ 'ज्ञान जालियावरी । अम्या- 
सास नाहीं उरी', । ऐसें बोळती, ते पडले दूरी । अनुभवातें. ॥ २२४२ ॥ 
एवच द्वाददा अष्टादश यांसी । एकवाक्यता जाली ऐेसी, । “मचश्चित्तः सवे- 
दुगोणि मत्पसादात्तरिष्यसि” । या छोकी याच अर्धपर्यंत. ॥ २२४३ ॥ 
आतां उत्तराधे किनिमित्त । भगवन्सुखे होतो प्रवृत्त, । त्याचें निमित्तही स्थिर- 
चित्त । परिसावें श्रोतयांनीं. | २२४७ ॥ माझे ठायी आर्पितां कर्म, । 
मचित्त होसी करितां खंधर्म, । तेव्हां लंधिसी कर्मबिप्र, हें वर्म । या. अर्धपर्यंत 
भगवत नोलिला. ॥ २२४५ | तथापि वाटलं पांडवा, । की, हा सिद्ध 
अनुभव सांडावा, !-मग कर्मविधे ढघुनी, साधावा । प्रसाद या देवाचा. 
॥ २२४६ ॥ तरी. या अनुभवी देतां बुडी, । कां न पडे याच्या प्रसादाची 
उडी? । म्यां युद्धच करावें, ही आवडी । कां या देवाविदेवाते? ॥२२४७)॥ 
“३५८ कार य० 


२८ बामनरपंडितकूत 


बिंबावया हा अनुभव । अम्यासारचे साघधितां वैभव, । नव्हे काय याच्या प्रसा- 
दाचा उद्भव? । तेव्हां न म्हणेळ काय मचित्त मजला? ॥ २२४८ | मधित्त 
मत्मसादेकरूनी । दुर्गे विरे तरसी, म्हणोनी । ख्यें म्हणतो; या वचनी । 
विश्वास माझा. | २२४९ ॥ तरी अभ्यास करितां मचित्त । होईल, कौ, 
हाच आत्मा यातें स्मरेल चित्त, । क्षणक्षणा तेव्हां निमित्त । प्रसादाचेंची 
अम्यास तो. ॥ २२५० ]॥ आतां अभ्यासाचीकारणें । शास्त्र हातीं न धरणे, । 
नियम ऐसा अंतःकरणे । अजुनें केळा. ॥ २२५१ ॥ तो सर्वसाक्षी देव| 
समजोनी देवाधिदेव, । तो बोळे तों स्वयमेव । उत्तरार्ध बोलतो. ॥ २२५२ वॉ 


अथ चेंत्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनंक्त्यसि 

अगा ! इतकियापरी । बोळ आमुचा तूं न आइकसी, तरी । वायां जासी 
हे खरी । वैखरी जाण. ॥ २२५३ ॥ अर्थ इतकाच, परी ।कां वांयां 
जाणार याउपरी १ | एसं बिचारितां, हरी । प्रसंग प्रारब्धाचा बोलदो. 
॥ २२५४ | कीं प्रारधाचं बळ । सवोहूनी प्रबळ; । प्रारधही खर्ये दुबळ, | 
परी प्रवळ हेश्वरशक्तीने. | २२५५ ॥ कर्म, क्रियमाण, संचित, । लांचे 
प्रारध निर्मितो अन्युत; । प्रारूव जालें, ते भोगावे निश्चित; । हा प्रवाह 
सर्वथा मोडेना. | २२५६ ॥ मोडे इश्वराचे इेश्वरपण, | तरी हा मोडे क- 
मोचा गुण; । अभंग सृष्टिप्रवाह त्रियुण; । अभंग वस्तुखभाव हा जर्ही, 
॥ २२५७ ॥ या सृट्टिप्रवाहास नसे आदी; । कर्मफळ सांखळीही अनादी, । 
कर्भभोगाचकरितां जनकादी । राज्य करिती विरक्त. ॥ २२५८ ॥ प्रारब्ध 
भोगिल्यावीण । न होय सर्वथा क्षीण; । भोग भोगितांच ज्ञानी प्रवीण । समा- 
घिसुख अभ्यास साधिती. ॥ २२'५१९ ॥ साधक समाधितं साधिती, । सिद्ध 
समाधीत सेविती, | तथापि भोगकाळीं भोगिती । आप्रह टाकूनी प्रारब्ध. 
॥ २२६० ॥ प्रारन्धाशीं करी हट, । तो वायांच जाय निपट, । कीं, इश्वर- 
शक्तीकरूनी उत्कट | बळ प्रबळ प्रार्धाचे. ॥ २२६१ ॥ जें आलें 
प्रारधभोगीं, । आणि स्वरूपी सावध असे योगी, । पदच्युत न करी लाच- 
लागीं । प्रारधभोग. ॥ २२६२ ॥ तीव्र प्रवाही पडे, । पोंहणार पोहे 
प्रवाहाचकडे, । तरी तो पोंहणार न बुडे, । हळूहळू लागे तीरातें. 
॥ २२६३ ॥ जो पोहे उफराटा, । लाच्या नाकातोंडांत भरती लाटा, । 
जरी पोंहणार मोटा घाटा । होय कष्टी बहु फार. ॥ २२६४ ॥ मग तें 


न 
हिश्ब न्न -पाणगीनायी-न णाल पपा पणी फण हीत नक त टक व. आ टक 0 स्य. क. स्त. मन 


१. मजबूत, बळकट, 
म 


१८ अध्याय ] यथार्थदीपिका. २५९ 


पोंहणेंही' विसरे, । जेव्हां पोटीं पाणी शिरे; । तैसा ज्ञानी अनुभवी 
विसरे, १ ह्‌टे प्रारधासी मोडित. ॥ २२६५ । राजाक्षा बंदी शिरी, । 


त्यौचमध्ये पोट भरी, । तो सुखी; अन्यथा वर्ते तरी । थित जीवित्व अंतरे. 
॥ २२६६ ॥ तैसें प्रारब्ध हेशवराधीन, । तोच बोले हें वचन, । “वायां 


जासी' म्हणे कमलनयन । कीं थित ज्ञान झांकेल हें तुझें. 1 २२६७ ॥ 
र्से, स्पष्ट वचन, । परंतु प्रारध नाहीं समजला अजुन, । म्हणे, 'कां हा करु- 
णोघन । बोलतो ऐसं?।॥ २२६८ ॥ मी असतों अनाथ, । तरी हा जें 
बोलतो जगन्नाथ, । ते खरें मानितो, कीं, खर्ये सनाथ । मज केलें या जग- 
दुरूनें. ॥ २२६९ ॥ हें युद्ध तें किती ? । इतुकियासाठीं हा जगत्पती । कां 
मज म्हणतो ये रीती ! । कीं, वायां जासी न करितां युद्ध. ॥ २२७० | 
टाकूनियां सकळ, । याचे धरावे चरणकमळ, । 'ते मी करीना' म्हणतां, ह] 
समेखनीळ । करुणाशीळ कां हा विंगंळ वर्षेतो १ | २२७१ ॥ काय अगलय 
माला ? । कीं, “हें युद्ध करी,' म्हणतो मला. । म्हणोनी बोलावें या बोला, । 
तों देवच बोलिला हा छोक. ॥। २२७२ । 


यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येषप व्यवसायस्ते प्रकतिस्त्वा नियोक्ष्यति ॥ ५९. ॥ 


अगा ! अहंकार मानसीं । धरूनी, 'युद्ध न करॉ' ण्सं मानिसी, । हा 
असाध्य निश्चय तू करिसी, । हे सर्व फटकाळ. ॥ २२७३ ॥ तुवां निश्चय 
आपला ) साच होईलसा मानिला, । परतु आम्हांस ऐसा कळो आला, । 
कीं मिथ्या तुझा निश्चय, | २२७१४ ॥ राब्दीं आमच्या अनादर, । आणि 
आपल्या निश्चयाच्या ठायी आदर, । तो सय होईल, ऐसे मानिसी हृढतर, । 
परी आम्ही जाणता की मिथ्या. | २२७५ ॥ म्हणसी, 'मी धनजय, । 
कोण अन्यथा करणार माझा निश्चय £ । तरी भोगेंच प्रारब्वकमाचा क्षय । 
हा निर्णय वेदवेदांती. । २२७६ ॥ ते प्रारधरूपिणी । प्रकृति पूवकमानु- 
सारिणी, | या भावें म्हण चक्रपाणी '। कीं प्रकृतीच घडवील तुजहातीं. 
॥ २२७७ ॥ परी जों अबिद्यादत असे, । तोंच तो प्रतींत गवसे; । 
ज्ञानियास प्रकृतीच नसे, । प्रकृति याची प्रारध. ॥ २२७८ ॥ जरी जाला 
ज्ञानी, । तरी प्रकृतीसारिखा चेष्टतो, म्हणोनी । तृतीयाध्यायीं बोलिलें या'च भावें 


१. आंखूड, अस्प, २. आग, 


२६७ वामनपंडितकृत 


करूनी । की “संटशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि.”॥ २२७९ ॥ 
अर्थ हाच अंत:करणीं । धरूनी बोले चक्रपाणी, । कीं “करीना म्हणतोस ते 
करणी । तुजहातीं प्रकृति करवील.' | २२८० | वाभावें जगत्पती । म्हणे 
“परकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति” । की “बुद्धिः कमानुसारिणी” ये रीती । 
बोलती शास्त्र, || २२८१ ॥ बुद्धीचेंची नांव प्रकृती, । ते पूर्वकमानुरूप 
मती, | ते तुझी शरीराकृती । नाचवील युद्रानिमित्त. ॥ २२८२ ॥ इल्यादि 
भाव पोटीं, । तो भगवंत म्हणे, “अगा ! किरीटी! । हा निश्चय तुझा उडेल 
शेवटीं, । प्रकृति तुझी जेव्हां तूते प्रवर्तवीळ. ॥ २२८३ ॥ ऐसें या भावें 
बोलिला देव, । परंतु नाहीं समजला पांडव, । म्हणे, 'या निश्चयापुढें तांडव । 
प्रकृतीचे कायसं :॥ २२८४ ॥ जैसे कोणी टीकाकार । प्रकृतिराब्दे हा 
प्रारघाचा प्रकार | न जाणती, तैसा पांडुकुमार । हा भाव नाहीं समजला. 
॥ २२८५ ॥ म्हणूनी यानंतर | अर्थ हाची स्पष्टतर । बोळतसे सर्वेश्वर 
या छोकीं. | २२८६ ॥ 
स्वभावजेन कोंतेय निबद्धः स्वेन कमेणा । 
क्त नेच्छसि यन्मोहात्करिप्यस्यवबशो5पि तत्‌ ॥ ६० ॥ 

अगा! जन्मजन्मीं संस्कारभाव । तो म्हणावा स्वभाव, । ल्यापासूनी ज्या 
पूर्वकमाचा संभव, । तें स्वमावजनित कर्म तुझें. | २२८७ ॥ या प्रारब्धरूप 
कर्मेकरूनी । तूं बद्ध आहेस, म्हणोनी । जें 'न करी, म्हणूनी इच्छिसी मनीं, । 
तें अबशय करिसीळ वश होऊनी कमोतें. | २२८८ ॥ येथें म्हणावें कीं 
स्वभाबजनित कर्मे तूंच बद्ध, । परंतु देव म्हणे कीं सभावजनित कर्मे तूं 
निबद्ध, । या एका अक्षरें केलं सिद्ध, । कां, बद्ध तू प्रारूधभोगेकरूनी. 
॥ २२८९ ॥ क्रियमाण आणि संचित, । दोनी बंधकें निश्चित; । परंतु ला- 
चेंची प्रार्ध असंत ) फळभोगरूपे बघ करी. | २२९० ॥ नाना बैघनें 
केलीं सिद्ध, । त्या बंधनीं म्हणावा बद्ध, । तांत रोकडा निबद्ध । म्हणावा, 
ज्याणे प्रस्तुत बांधला. | २२९१ ॥ ज्याचा संस्कार जैसा, | तो कर्मे आचरे 
तेसा, । तं क्रियमाण कर्मही फांसा, । परी त्याचेंची होईल जेव्हां प्रारब्ध 
॥ २२९२ ।| आणि प्रारब्ध होतां राहिले, । जे अनेक जन्मीचे शेष उरठें. | 
ते संचितची, तेही बंधकची बोलिले, ।) परंतु बंध करणार प्रारध होउनी 
॥ २२९२३ ॥ रेसं संस्कारजनित विविध, । ते कर्म अवघे बंधक त्रिविध. । 


"०१, एॅणणे एफ शकी १0?ी 0? शशी पणी १0? णी णा णशा 











च क हमिगआन पलाश 72“* चि जण पणा > “न 


१, अ० ३, शोक० २२, २. पाश, बंधन. 


१ ८ अध्याय ] यथाथेदीपिका. २६१ 


त्रिविधेकर्म बद्ध, परी सनिध । प्रारब्ध भोगणे, त्याणे निबद्ध तो कतो. |२२९४॥ 
बंधची संचित, क्रियमाण, । कीं यांतूनी प्रारध होते निमोण; । परी शाने 
यांचा नाश, ऐस प्रमाण, । येविषयीं जरह्मससूत्र. ॥ २२९५ ॥ 


ब्रह्मसूत्र--तद्धिगम उत्तरपूवाघयोर*ठेषविनाशी तब्धपदेशात ॥ 


तो आत्मा कळल्यावरी, | तदुत्तरकर्म म्हणजे क्रियमाण जं तदुपरी, । त्याचा 
लेप न घडे, कीं, करितो, परी । अकतोत्मबोधे लिप्त नव्हे. ॥ २२९६ ॥ 
आणि पूर्वकर्मांचा । म्हणजे संचिताचा । नाशच होणार साचा, । ब्रह्मसूत्राचा 
हा अथे. ॥ २२९७ ॥ खंच जों प्रारूघ नाहीं जालें, । तोंचवरी ज्ञानें कर्म 
तुटले, । प्रार्व जालें, तेव्हां बोलिळे । की त॑ भोग देउनी क्षय पावे. 
॥ २२९८ ॥ ऐेसें संचित, क्रियमाण, । भोग नेंदी प्रारव जालियाविण, । 
तथापि या दों कमाचेंची होते निमोण । प्रारब्ध, म्हणूनी बंध दोनी हेही 
म्हणावे. | २२९९ ॥ या दोहींकरूनीही प्राणी बद्ध, । कीं याचेंची होर्त 
प्रारध सिद्ध, । तथापि भोगेंची क्षय प्रारधाचा, ऐसें प्रसिद्ग, । प्रमाण येबि- 
पयींही न्ञह्मसूत्र ॥ २२०० | 


त्रह्ससूत्र--प्रारब्धकमंणां भोगादेव क्षयः ॥ 


प्रारधकमाचा क्षय । भोगंचीकरूनी रसा निश्चय, । म्हणूनी प्रस्तुती ऐसा 
निर्णय, । कीं, प्राणी बद्ग अलंत प्रारूधे. ॥ २३०१ ॥ तत्रापि पार्थ जाला 
ज्ञानी, । त्यास संचितक्रियमाणकरूनी । बंध न घड, म्हणोनी । झणीं मानी 
अजुन. ॥। २३०२ ॥ तरी सचितक्रियमाणं होतासी बद्ध, । ते ज्ञानें बध 
तुटळ, हें सिद्ध; । परी प्रारवबंधास तू निबद्ध । आहेस; ऐसा भाव निबद्ध- 
शब्दाचा. ॥ २३०१ ॥ कां जो बघ भोगिल्यावीण तुटे, | त्या बंध बद्ध तो 
बद्धच वाटे, । कीं, जरी भाग्यं सट्टुरु भटे, । तरी बद्धही सुटतो, म्हणूनी तो 
निवद्ध म्हणवेना. | २३०४ ॥ ज्ञाने जीवन्मुक्तही, परी । प्रारध भोगीच 
त्याउपरी, । बद्ध एशा बेधे म्हणूनी हरी । 'अजुना! ठू निबद्ध खकर्मे,' म्हण- 
तसे. | २३०५ | कीं संचितक्रियमाण होतासी बद्ध, । तरी ते ज्ञानें बंध 
तुटती हें सिद्ध, । परी प्रारन्ध जीवन्मुक्तासही प्रसिद्ध, । म्हणूनी प्रारब्ये यद्च 
तूं निबद्ध अगा! अजुंना! ॥ २३०६ ॥ 'बोघ जाला माते, । आतां. बंघ- 
कंत्व कैंचें पूर्वकमातें ?” । झणी घरसील या निश्रयातं, । कीं, तूं निबद्ध त्या 
स्वकमॅकरूनी, ॥.२३२०७ ॥ आणि 'युद्ध न करी' म्हणसी, । हाही मोह 
तुंझ्या मानसीं, । की रेसा निबद्ध आणि मानिसी । आपणात स्वतंत्र, 


२६२ वामनपंडितकृत 


॥ २३०८ ॥ तरी या मोहेंकरूनी । जें इच्छिसी युद्ध न करी' म्हणोनी, । 
तें करिसी अवश्य होउनी, । की, परवश॒ होती त्या कमोते. ॥ २३१०९ ॥ 
देव बोळे ये रीती, । तरी युद्धी प्रवर्तना मती, । कीं, 'कर्म जड आणि ज- 
डची माझी प्रकृती, | यांस केचे बळ इतर्के? ॥ २२१० ॥ कीं, यांस होऊनी 
बह । युद्ध करीन मी विवश./ । हा भाव समजोनी श्रीहपीकेश, । तत्त्व याचें 
बोलतसे या छोकी. ॥ २२१११ ॥ 


इश्वरः सर्वभूतानां इद्देशे5ज्लन तिष्ठति । 


भ्रामयन्सवभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 


अगा! अजुंना! इधर । सर्वी भूतांचिया हृदयीं निरंतर । आहे, साक्षी, 
सर्वेश्वर, । फळभोग देणार कमोचा. | २३२१२ ॥ अगा ! पूर्वकमोच यंत्र, । 
त्यावरी आरूढ भूतमात्र, । हृदय बुद्धि तेंची मायासूत्र, । तो या सूत्रें तीं 
भूतें नाचबितो. ॥ २२१२ ॥ बेसवूनी यंत्रावरी । प्रतिमा नाचवी सूत्रधारी, । 
हृदयसूत्रांत यापरी । चालक तया हृदयसूत्राचा. | २२१४ ॥ आणि पूर्वकर्म 
तें यंत्र, । ज्या यंत्री आरूढ भूतमात्र, । जैस ज्याचे कर्म विचित्र, । तेसा 
नाचवी ल्या देहात. | २३१५ ॥ भूतराब्दे देह, हृदयशब्दे बुद्धी, । तेची 
प्रति, तेची माया, हे प्रसिद्धी, । यंत्रशब्दे जे समृद्धी । पूर्वकर्मभोगाची यथाकाळें. 
॥२३१६॥ बुद्धि कमानुसारिणी खरी, । तेची प्रकृति माया, तिचा सूत्रधारी । 
चाळितो, तो तीमध्येंच चालक हरी, । त्या मायेने भूते देहरूपेंच चाळितो. 
॥२२१७॥ सूत्रवारी चाळी सूत्र, । त्या सूत्रं चळे यंत्र, । त्या यंत्रानुरूप प्रतिमा- 
मात्र । खांब सूत्रे नाचती. ॥२३१८॥ तसी बुद्धि मायासूत्र, | तया सूत्रें चळे प्रार- 
ब्ययंत्र, । यंत्रानुरूप भूतमात्र | कर्मे करी. २३१९] एवंच या भावें बोलिला 
श्रीपती, । कीं, “प्रकृतिस्त्वां नियोश्ष्याते,” । म्हणजे तूते तुझी प्रकृति । 
योजिल बळें, करवील थधुद्ध. ॥ २१२० ॥ ते प्रारब्धानुसारिणी । प्रकृति 
बुद्धी तुझी, म्हणोनी । 'करीना' हणतोसी, तें अबश्य होउनी, । करसील युद्धा. 
॥ २३२१ ॥ रेसें देव बोलिला, । तों सशक मागुती पार्थ देखिला, । की, 
'जे कमीनुसारिणी प्रकृति तिला । कोठोनी बळ ए्वढें  ॥ २१३२२ ॥ त्या 
शंकेचा परिहार । देव बोलिला एतत्प्रकार, । कीं, प्रार्घ फलभोग' देणार, 
हश्वर चालक तिये प्रकृतीचा. ॥ २२२३ ॥ ते प्रकृति मायासूत्र, । तींकरूनी, 
चाळितां प्रारब्धयंत्र, । कर्मी वर्तबी तो भूतमात्र । ईश्वर सखये. ॥ २३२४ ॥ 
याकारणे अजुना ! जरी । न करिसी युद्ध तूं, तेरी । वायां जासी, म्हणोनी 


१८ अध्याय ] यथाथेदीपिका. २६३ 


बदला हरी, ।. की, “अथ चेत्त्वमहंकाराज् श्रोष्यसि विनेक्ष्यसि.” 
॥ २३१२५ ॥ कीं जो चाळी बुद्धिसूत्र, । जो कर्मीनुरूप वर्तेबी देहमात्र, । 
तोची मी, माझे वचन पवित्र । जरी न आयकसी, तरी जासी वायां, अजुना! 
॥ २३१२६ ॥ कीं जो राजाज्ञा पाळी, । राजद्रव्य फेडी यथाकाळीं, । आपली 
कुळवाडी चाळी, । कुळवाडी याचीच वाढते. ॥ २३२७॥ सुखें राजाज्ञा न 
पाळी, । नेदी राजवन यथाकाळीं, ! आणि आपली कुळबाडी न चाळी, । 
कुळवाडी केंची मग तया £2 ॥ २३२८ ॥ जें कुळवाडीचें साधन, । 
“तेंची कीं फेडी राजधन, । यावेगळें जे ताडन । लेखा नसे तयाचा 
॥ २३२९ ॥ ऐेसं प्रारूध भोगणें । ते सुखें आज्ञा ईश्वराची मान्य करणें, | 
स्वहित लाचमध्ये आचरणे, । तरीच साधे आत्महित. | २३१३० ॥ करूनी 
ज्ञानाचा आश्रय, । प्रारूधयोग टाकायाचा निश्चय । करी, त्याचा मतिभ्रंद् 
होय । भोगकाळीं. | २२२१ ॥ की ब्रह्मात्मत्वाच, प्रत्यय, । आणि भोग 
नॅंळगे ऐसा निश्चय, । तो प्रसय न पावतां लय | भोग न घडे. ॥ २२३२॥ 
न्या प्रारधास हेश्वराचे बळ, । तें तो भोगणार केवळ, । लाचिया बळें प्रार- 
ब्ध प्रबळ, । तेव्हां आच्छादील अनुभत्र तयाचा. ॥२२२३॥ कीं देहात्मत्बसं- 
स्कार । खवळे, उठे अहंकार, । “मी ते करीन' म्हणोनी वारंवार । स्मरों 
लागे त्या भोगरूपा कमाते. | २२२३०४ ॥ पाकाकारणें पेटे अनळ, । लाने 
जळे प्राम सकळ, । ऐसी बुद्धि एक भोगाकारणें चंचळ, । ते नाना वेडेचार 
मग करी. ॥ २३१३५ ॥ वायां जाय यापरी, । जो ज्ञानी प्रारन्धाशीं हट 
करी; । तोची इश्वराज्ञा म्हणोनी जरी । भोगी स्वकर्म, तरी वायां नवजाय. 
॥२३३६॥ भोग आणि भोगरूप कर्म । सवेही पाहे कीं ब्रह्म, । आणि शर- 
णागत परम । इेश्वराचा. ॥२२२७॥ तो त्यास सूत्रधारी । कर्मे भोगवी, परी । 
वायां जाऊं नेदी यापरी, । कीं, पोहवी आणि बुडों नेदी तारक. | २१३८॥ 
पोंहणार लावी कांसे, | मग काय उदकीं भय असे १ । पाण्यांत पडलासा 
दिसे, । परी बुडेना तो कधीं. ॥ २१२९ ॥ लाची न धरी कांस, । भाणि 
तोची टाकी बळें जळीं, त्यास । मग विलंब वायां जावयास । कैंचा तेथे £ 
॥ २३४० ॥ या भावें देवाधिदेव । जो कर्मे भोगवी देव, । तोची बोठिला 
स्वयमेव - । कीं, “अथ चेत्त्वमहंकारात्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि.” 
॥ २३४१ ॥ कींब्रोळ आमुचा जरी । न आइकसी, न भांडसी यांसी, तरी। 
वायां जासी, म्हणे तया छोकीं, परी । तेव्हां तत्त्व ऐसं प्रारन्धार्चे तो नेणे. 
॥ २२४२ ॥ म्हणूनी जालें अगल । कीं प्रार्धाविषयीं करावे पांडित्य, । 


२६४ वामनपंडितकृत 


त्यावांचूनी अर्जुन सत्य । न मानील गोष्टी आपली. ॥ २३४३ ॥ तों प्रसंग 
येपथयेत आला, । ईश्वर कर्मफलदाता हा सिद्धांत जाला, । तरी आयकोन 
त्याच्या बोला । कां युद्ध न करावें? | २२४१ ॥ तरी तो मीच स्वर्ये । 'युद्धे 
करीं, म्हणतों निश्चये, । मार्गे बोलिलो याच निर्णय, । कीं “अथ चेत्त्वमहंका- 
राक्त श्रोप्यसि बिनंक््यसि.?7॥ २३४५ ॥ कीं, माझा न आइकसी बोल, । 
आणि प्रारब्ध मानिसी फोल, । तरी कर्मसागर अत्यंत खोल, । लांत बुडसी, च्य- 
वसी ज्ञानापासुनी. |२३४६॥ ज्ञान जालियावरी । मोक्ष पावेच, परी । प्रारबधासीं 
हट करी जरी, । भोग इश्वर दे तयास देहात्मसंस्कारें. ॥२२४७ ॥ समर्थाची 
सांपडे कांस, । तो केवळ बुडों नेदी तयास; । परंतु त्याचा आज्ञाभंग करितां, 
आयास । पावे झावर्ती दहात्मसंस्काराच्या. ॥२२४८॥ धरावी कांस ज्याची, | 
आज्ञा पाळांबी तयाची, । मग केची वाता भयाची १ | शरण याकारणे जावें 
डेश्वराते. ॥ २२४९ | म्हणूनी जासी शरण, । आणि आत्मत्वेंची धरिसी 
त्याचे चरण, | तरी अनायास तरोनी जन्ममरण, । पद पावसी, ऐसं सुच- 
वितो या छोकी. ॥ २२५० || | 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्म्रसादात्परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम ॥ ६२ ॥ 


आतां सांगो बहुत काय १ । त्यातेची तू शरण जाय, । परंतु सर्वभावे 
त्याचे पाय । घरी, की लाचे सर्वेव तुज कळले. | २३५१ ॥ अगा! 
अजुना ! ब्रिश्च सकळ । तो इंश्वर स्वयें केवळ, । कीं, समुद्रची बुद्बुद आणि 
कलोळ, । लटिकाची ठोळ आकृतीचा. ॥ २३५२ ॥ अगा ! दाबी नाना 
आकार । नट नाचतां; एतत्मकार । सर्वही आकार, तो निराकार । जो सर्व आणि 
सर्वसाक्षी. ॥ २३५३ ॥ तो सये सर्व, ऐसा भाव । धरोनी, भजतो देव; । 
तेव्हां तुझे कर्मही तो स्वयमेव, । ऐस देखसी. ॥ २३५४ ॥ तोची सर्व 
जगत्पती, । या भावे करिसी शरणागती, । तेव्हांच पावसी परम शांती । 
- प्रसादे त्याच्या. ॥ २३५५ | अगा ! प्रारूधची भोगिती, । तथापि कामक्रो- 
धींच बुडती, । खप्तीं न देखती शांती, । जे शरण- न जाती ईश्वरा. 
॥ २२५६ ॥ तूं त्याचे स्मरशील चरण, । सवे भावें जासील शरण, . तेव्हां 
तो प्रसन होऊनी करुण । देईल तुज थोर शांती. ॥ २३५७ ॥ कीं सर्वही 
तोची इंश्वर, । हा ठसा उमटे निरंतर, । तेव्हां कामादिकांचा प्रसर । उरेळ 


श्व अया शा 





क्तता 





ल्या 





१« भोंबऱ्यांत. 


१८ अध्याय ] यथार्थदीपिका. २६१५ 


कोठें? 1 २३५८ ॥ सर्व भावें तो मुकुंद । सेबितां, त्याचा जो प्रसाद, । 
त्या प्रसादे शांति, शाश्वत पद, । देह असतांच पावसी. ॥ २३५९ ॥ रहस्य 
रेसें सांगतां, । अजुंनास म्हणे, 'अगा ! भारता! । की भरतबंशीं तूं पांडु- 
सुता । जन्मलास याच कर्माकारणें. | २३२६० ॥ आतां 'युद्ध न करी, । 
म्हणूं नको याउपरी, । तों तो समजला ऐसें देखोन अंतरीं, । भगवंत बो- 
ठतस्े हा छोक. ॥ २१६१ ।॥ 
इति ते शानमाख्यातं युह्याहुह्मतरं मया । 
विसृच्येतदशेबेण यथेच्छसि तथा कुरु॥ ६३ ॥ 

अगा! येथवरी ये रीती । ज्ञान बोलिलो तुजप्रती, । कीं, शेबटीं प्रार- 
ब्धाची ही गती । कळावी ज्ञान जालें जयाला. । २२६२ ॥ कीं ज्ञान जा- 
लिया उपरी । प्रारध सरे जोंबरी, । तोंवरी त्याच देहे असावें, परी ! क्षय 
भुंगेंची प्रारब्धकर्माचा. ॥ २३६२ ॥ बेदों आणि वेदांतीं । बोलोनी अद्वैत 
बोधरीती, । भोगेची प्रारूधक्षय बोलती । सर्वशास्रॅ. ॥ २३२६४ ॥ हे सर्व- 
शासत्रमयी गीता, । तेथें त्रिकांड निर्णय तत्त्वता, । प्रारन्धतत्त्हही पांडुसुता ! । 
बोलतां राहिलें तेंही प्रसंगे बोलिला. | २३१६५ ॥ ऐसें इतिराब्दे सुचवुनी । 
“ति ते ज्ञानमाख्याते? म्हणोनी । जं युद्य य॒द्याहूनी, । ते बोलिलो म्हण-. 
तसे. ॥ २३६६ ॥ इति म्हणजे रेस येथपर्यंत । ज्ञान जें सुद्य युद्याहूनी 
अलंत, । तें तुज बोलिलो, म्हणे भगवंत, । कीं, गुह्य शात्रज्ञान, अनुभव 
गुह्य त्याहुनी. ॥ २२६७ ॥ हें ज्ञान म्यां तुजप्रती । सांगितलें अगा! सु- 
मती! । हें अशेषें विचारूनी बरवे रीती, । करीं तैसं, जेसें मानेल. ॥२३६८॥ 
भाव ऐसा कीं प्रारन्धगती । तुज ऐसी कळली नव्हती, । म्हणूनी निश्चय तुझी 
मती । करीताहे कीं 'युद्ध न करावें. ॥ २३६९ ॥ तरी तेंही कळलें तु- 
जला । कीं, “तोची ईश्वर बोलिला मजला, । जो हृदेशीं प्रेरक समजला । मा- 
झिया बुद्धीते. ॥ २२७० ॥ आतां याचें वचन न करावें, । तेव्हां. केबळ 
बायांच जावें, । तरी आज्ञा याची सद्भावें। कां न धरावी मस्तर्वी £ ॥२३७१॥ 
रसे समजला अर्जुन, । ओळखिलें आपलें प्राक्तन, । आतां युद्धाविषयीं प्रति- 
वचन । न बोलेल ऐसें सर्वथा, ॥ २२७२ ॥ म्हणे या भावेंकरूनी | 'जा- 
णसी तैस करीं, म्हणोनी । बोळोनी, आतां येथूनी । कर्मत्यागप्रसंग बोळेळ. , 
॥ २३७३ ॥ युद्ध. करणें प्रारधभोग, । रेसें समजळा, आतां सर्वेधर्मत्पाग । 
करावा, अनन्य भक्तियोग । येथूनी बोलों पाहतो. ॥ २३२७४ ॥ कीं ज्ञान 
जोलियावरी । ज्ञानपरिपाक व्हावा तदुपरी, । यया प्रसंगीं हरी । बोळेळ दोनी 

३६ वा य« 


२६८ यामनपंडितळृत 


प्रकार, ॥ २३७५ ॥ जें द्वादशी बोलिळें स्वये, । तेंच पुन्हा बोलतो निरश्र्ये, । 
म्हणूनी पुनरुक्तीच्या निर्णये । विशेषगुद्य सांगता, म्हणतो या छोकीं.1२२७६॥ 
सर्वयुह्यतमं भूयः श्टणु मे परमं वच! । क 
इष्टो$सि मे टढमितिततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अगा! शासत्रगुह्य परम, । त्याहुनी गुद्य अपरोक्ष कळणें त्रह्म । आतां लया 
सवी गुह्यांत गुह्य परम । आईक, सांगतो तुज पुन्हा. ॥ २२७७ ॥ युंद्यांत 
गुह्य आत्मज्ञान । ते॑ अपरोक्ष देखिले निधान, । तरी अखंड बाणे तेव्हां 
समाधान, । त्यास अभ्यास पाहिजे. ॥२२३७८॥ म्हणूनी अर्जुनाच्या प्रसंगें ! 
क्रम सर्वीस उपयोगी श्रीरंग । द्वादशी बोलिला कृपापांगें । आम्हां सर्वास 
लक्षूनी सर्वज्ञ. | २३७९ ॥ “मंय्येव मन आधत्स्व” या शछोकेंकरूनी । 
“निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वे” म्हणोनी । याचा मथितार्थ 'खरूपी 
चित्त योजूनी, । स्थिर राहे' ऐसें बोलिला. | २३८० ॥ कीं साधक जन्मां- 
तरीं । योगभ्रष्ट असिला जरी, । ज्ञान होतांच तदुपरी । त्याचे खरूपीं चित्त 
थारेळ, । २३८१ ॥ तैसा नसेल जरी, । आतां अम्यास मांडावा तरी, । 
म्हणूनी द्वादशी बोलिला हरी, । “अथ वित्तं समाधातुं न शक्तोर्षि” 
,हा शहोक. ॥ २३८२ ॥ कीं यानंतर । चित्त खरूपीं स्थिर । जरी करूंन 
शकसी, म्हणे सर्वेखर, । तरी अभ्यास करीं तूं. ॥ २३८२ ॥ अभ्यासं 
ज्ञानपरिपाक, । ते भक्त हो अथवा निर्गुणोपासक, । त्यांत निरुणपरांस 
अभ्यासची एक, । भक्तांस बळ भक्तीचे. ॥ २३८४ ॥ कठिण लागला 
अम्यास, । तरी अभ्यासची करणे निर्गुणपरास, । श्रवणकीर्तन भक्तांस । 
अभ्यास सुगम होतसे. ॥ २३८५ ॥ तैसाच अजुन भक्त आपला, । म्हणूनी 
भक्तिमार्ग त्याते उपदेशिला, । तेव्हां द्वादशी हा छोक आरमिला, । कीं, 
“अभ्यासे5प्यसमर्थोसि मत्क्मपरमो भव.” ॥ २२८६ ॥ की, अ- 
म्यासही करावया । जरी अशक्त अससी, धनंजया! । तरी माझीं कर्मेची तूं 
अगा ! मक्तराया ! । करीं परम साधनें मानुनी. ॥ २३८७॥ श्रवणकीर्तनादि 
घर्म । हे भागवतधमे भगवत्कर्म, । हेंची आपणासी परम, । ज्ञानपरिपाक 
याचकरितां ॥ २३८८ ॥ ऐसा मत्कर्मपरम। होय म्हणोनी पुरुषोत्तम । द्वादशी 
बोलिला ते भागवतधर्म । अष्टाद्शी उत्तरछहठोकीं बोलेल. ॥ २३८९-॥ “म- 
न्मना भव मक्ूक्तो” या छोकेकरूनी । “मद्याजी मां नमस्कुरुं" 

१. अ० १२, को० ८. २. अ० १२, शो० ९. ३. अ १२, छोट १०. ४. यांच्या 
योगानेंच शान पूर्णेतेला व दढतेल्य येतें. 


१८ अध्याय] यथार्थदीपिका. २९७ 


म्हणोनी । बोलेल, हेंच द्वादशी सुचवूनी । बोलिळा कीं “मत्कमपरमो 
भव.” ॥ २१३९० ॥ तेची अष्टादशीं विशद । बोलो पाहतो मुकुंद, । याका- 
रे पुन्हां आईक! म्हणतो गोविद । “सवेगुह्यतमे भूयः शु” म्हणोनी. 
॥ २३९१ ॥ कीं, ज्ञानपरिपाक पावे, । चित्त चित्स्वरूपीं स्मिरावें, । तेव्हां 
मुक्ति; तरी त्या स्थैयोकारणें करावे । हे भागवतधर्म. ॥ २३९२ ॥ द्वादशी 
बोलिला हे भक्ती, । अष्टादशीं विशद पुनरुक्ती, । आणि पावाबया जीवन्सुक्ती । 
उपाय दुसराही असे ज्ञानियाला. ॥ २३२९३॥कीं सगुण वासुदेवची सकळ, । 
“योग ऐश्वररूप ऐस प्रांजळ । समजोनी, ते बिंबावया केवळ । तदाश्रित 
व्हावे, टाकूनी सर्व धमीतें. | २२९१४ ॥ तेंही द्वादशी देवाधिदेव । “अथेते- 
दप्यश्क्तोसि” या छोकीं बासुदेव । बोलिला, कीं, न ठाके मत्कर्म, तरी 
सव । कर्मे टाकी, आणि होई आश्रित माझ्या ऐश्वर योगाते. ॥ २३१९५ ॥ 
रसा दुसरा उपाय द्वादशी । भागवतधर्मापुढेंची उपदेशी, । तैसेंच बोलेळ 
अष्टाद्शी । भागवतधमीपुढेंची तयाग धर्माचा. ॥ २३१९६ ॥ एऐसेंची द्वादशी 
'बोलिला कीं । 'मत्कर्मपर होय' “मत्कमेपरमोभव?” याच शछोकीं, । यापु- 
ढिल्याच शछोकीं म्हणे कीं 'टाकीं । सर्व कर्मे »/ ॥ २३९७ ॥ तेथें 'सर्वकर्म- 
फलल्याग । करीं' म्हणूनी बोलतो फळभाग, । केंचा उरळा करावया त्याग । 
कर्म टाकितां £ हे शंका. | २३१९८ ॥ तरी फळडशाब्दे सुखस्पृहा । या अर्थी 
नुरे अवकाश संदेहा, | कीं, कर्म टाकूनीही विषयासक्त हा । झणीं होय. 
॥ २२३९९ ॥ याचा निर्णय द्वादशी । विशद जाला, आतां अष्टाद्शीं । याच 
कमें युद्य प्रकाशी । “सवेधमोन्परित्यज्य मामेकं शरणं वत्रज.?॥२४००॥ 
ज्या क्रमे बोलिला द्वादशी, । या क्रमे तैसेंची अष्टाद्शी, । विशद जो भगवंत 
उपदेशी, । तोची “।पुनरुक्तीने त' म्हणे 'पुन्हा आईक.' ॥ २४०१ ॥ 
तें सर्वात गुद्यतम, । कीं, अपरोक्षज्ञानची गुह्यतम, । ला ज्ञानें भागवतधर्म 
परम । गुह्यतम अजुना !1 २४०२ । आणि करूनी सर्वधर्मत्याग । धरावा 
जो अद्वैत सगुण ऐश्वर योग, । तोही भागवतधर्म जो माग । केवळ अदै- 
तसाक्षात्कार विबाबयाचा. ॥ २४०३ | जो नवमी ज्ञानदृष्टीकरूनी । “पैश्य 
मे योगमेश्वरं” म्हणोनी । तुज दाविला, लाचाच आश्रय धरूनी । तोची 
बिबावय्य त्याग सवी कर्माचा. ॥ २४०४ ।॥ हें सर्व गुद्यतम । पुन्हा माझे 
वपचन परम । आईक, म्हणतो सर्वोत्तम, । कीं सवेधर्मल्याग आश्रर्ये याच 
योगाच्या. ॥ २४०५ ॥ “एऐतां विभूति योगं च” या लोकी । दशमी श्री- 


य 
१, अ० १२, झो० ११. २, अ० ९ शो० ५. २. अ० १०, छो० ७. 


र्क्ट वामनपंडितळूत 


कृष्ण बोलिला, कीं, | जो या विभूति आणि योग या लोकीं ।, तर्वर्ता जाणे. 
॥ २४०६॥ तो अविकंपयोगेकरूनी । म्हणजे स्थिर योगें योजेळ म्हणोनी, । 
बोलिळा, त्या मातें शरण ये, टाकूनी । सर्व धर्म, ऐसें बोलेळ. ॥ २४०७॥ 
हे उपाय योगसिद्धीचे । जे एरवी बोलिले साचे, । तेच पुन्हां स्ववाचे । विशद 
बोलों पाहतो शेवटीं. ॥ २४०८ ॥ येर्थे “भूयः जणु” म्हणोनी, । इतकें 
“पुन्हा बोलों पाहतो' यावरूनी । या छोकीं बोलणें लागलें, परंतु विवरूनी । 
ते ते स्थळींच असे हें बोलणे. ॥ २४०९ ॥ रेसें जें बोलों पाहे, । तें सवीत॑ 
सार आहे, । म्हणूनी करुणापांगे पाहे । आणि म्हणे “इष्टोडसि मे.” 
॥ २४१० ॥ अगा ! माझा तूं इष्ट, । सखा, भक्त उत्क्रष्ट, । म्हणूनी हें 
पुन्हा स्पष्ट । सर्व गुद्यतम सांगो पाहतो. | २४११ ।| आतां सर्वे धर्मलाग । 
सांगर्ता, तू टाकू पाहसी स्वकर्मयोग, । म्हणूनी शंका मानावी, तरी तो भोग । 
एर्वकमोचा अचूक होणार, बोलिला, ॥२४१२॥ तें तुवां आइकलें । युद्ध करणें 
अंगीकारिलं, । आणि आम्हांस पूणे कळलें । की तूं दृढमती. ॥ २४१३ ॥. 
आइकोनी प्रारन्धाचा निर्णय, । बुद्धीत युद्धाचा केळा निश्चय, । टळसी काय 
तो तूं घनेजय । आतां या आपुल्या निश्चयाते 2) २४१४ ॥ युद्ध करणें 
प्रारधभोग, । आणि आतां सर्व धर्मलयांग । बाणावया सवोत्मयोग । मी 
बोलतो, ऐसें समजसी. || २४१" ॥ कीं तू॑ अगा ! दढमती, ।या भावें 
“तूं दृढमती' म्हणे श्रीपती, । आणि ऐसेंही म्हणे लाप्रती, । की, “ततो 
वक्ष्यामि ते हितं.” ॥२४१६॥ कीं हृढमती तूं अत्यंत, । युद्ध करिसीच 
निश्चित, । म्हणूनी तुझे जें परमहित, । ते सांगतो. ॥ २४१७ ॥ 
कीं भागवतधर्म । सांगोनी, मग टाकी म्हणे सर्व धर्म । तेथें पन्हा 
हट करीना ऐसं वर्म । या छोकीं बोलिले. ॥ २४१८ ॥ कीं, 'सर्व 
घर्मयांग । मज करीं, म्हणतो श्रीरंग; । तेव्हां युद्ध खधर्म याचाही 
प्रसंग । त्यागांत आटला.' ॥ २४१९ ॥ रेसें म्हणेळ अर्जुन, । परंतु बळवंत 
. हें याचं प्राक्तन, । त्याचा भोगविता आपण जगजीवन । हें मार्गे बोलिला. 
॥ २४२० ॥ हट करितां प्रार्धाशी, । पावोनी बुद्धिश्रंशासी, । हान आ- 
च्छादूनी तयासी । युद्धी योजील. ॥ २४२१ ॥ तेव्हां हा वायां जाईल, । मग 
अहंकार युद्ध करील, । म्हणूनी युद्निथ्य जतन करसील, ! अगा! इंढमति ! 
देव म्हणे. ॥ २४२२ ॥ आतां दोनी भागवतधर्म, । त्यांत एक जान आशि 
कर्म, । दोहींस स्पशेठा तो, पुरुषोत्तम । प्रथम बोलतो या छोकीं. ॥२४२२॥ 


१८ अध्याय ] यथाथेदीपिका. २६९ 


मम्मना मव मद्कको मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोईसि मे ॥ ६५ ॥ 

मी सवोत्मा, चित्सवरूप, । सर्वी रूपी अरूप, । ऐसें मनें विश्वरूप । पाहे, 
मन्मना होय ऐसा. ॥ २४२४ ॥ मनाची जेथवरी धांव, । आणि ल्यास 
कल्पायाची जितकी हांब, । तितका मीच, ते अवर्घे नांव; । मग नांब मात्र, 
सोनेंची अवघें. ॥ २४२१५ ॥ ऐस देखिले न देखिले, । आइकिलं न आईइ- 
किले; | सर्व मीच, रेस तो तुज कळो आलें; । होई आतां मन्मना, 
॥ २४२६ ॥ रेसा अनुभव ज्या मना, । सिंधु त्या लहरीचाही मी कीं, अ- 
जुना! । तेव्हां मनास मनपण मजवीण असेना, । होई मन्मना ये रीती. 
॥२४२७ ॥ म्हणसील 'हें खरें, । परी मन थारेना', ऐसे बरें, । तरी आत्म- 
प्रियाचा माझा आदरें । आत्मभावेंच होई भक्त. ॥ २४२८ ॥ भक्ति ज्यास, 
तों मक्त, । लांत आत्मत्वें सगुणचरणीं अनुरक्त |! तो लेखावा भत्तियुक्त । 
मुख्यत्वेकरूनी. | २४२९ ॥ कीं निर्मिमित्त आत्मा प्रिय, । आणि कधीं नव्हे 
अप्रिय, । आणि अव्यमिचारिणी प्रीतीचा आश्रय, । आत्मत्वेंची सेबितां सगुणातें 
॥२१४३०॥ भक्तीस लक्षणें असावीं तिनी, । आणि नसावे दोष तदैपरीत्येकरूनी, । 
आतमत्वें सगुण भजल्याबांचुनी । भक्ति ऐसी अघटित. |॥२४२१॥ प्रथम लक्षण 
निर्निमित्त, । कीं आवडीस नसावें निमित्त, । धनमानाकारणें एकचित्त । प्रेमे 
भजती रायासही. ॥ २४३२ ॥ निर्निमित्त लक्षण, । निमित्ते भक्ति तदविलक्षण, । 
दोष भक्तीस निमित्तपण, । निर्निमित्त लक्षण भक्तीचे. ॥ २४३१३ ॥ 
डेश्वरास मागे भुक्ती, । अथवा मागे मुक्ती, । तेव्हां ते आवडीची अभिव्यक्ती । 
देवाची आपणाकारणें. ॥ २४२४ ॥ कुटुंबाथ राजसेवा । आवडीने करी 
तैसीच देवा । भजे आवडीने, ते सेवा । आपणानिमित्त देवाची. ॥ २४३५ || 
आवडी लटकी रायाची, । आवडी आपल्या कुटुंबाची; । तैसी आवडी भ- 
पली आपणास साची, । भक्ति देवाची आत्मार्थ. ॥ २४३६ ॥ तोच आत्मा 
खयमेव । प्रतीतीस ये कीं हाच देवाधिदेव, । मग ला आवडीर्न भजतां 
देव । निनिमित्त निर्दोष ते भक्ती. ॥ २४३७ ॥ दुसरें भक्तीचे लक्षण । वीं 
देव अप्रिय न वाटावा क्षण, । ते अब्यबहिता भक्ति, तहिलक्षण । व्यव- 
हिता भक्ति, तो दोष न असावा. ॥ २४३८ ॥ भेर्दे भजतां नारायण, । 
शौप्र नव्हतां कल्याण, । नावडी उपजे एक क्षण, । तेव्हा तितर्केची त व्यव- 
घान प्रीतीर्चे. ॥.२४२९ ॥ नारायण आत्माच आपुळा, । ज्यास बोध ऐसा 
_ ९१० अशक्य, असंभवनीय, 


कि 


२७० वॉमनपेडितकूत 


जाला, । मग आत्मा अप्रिय कधीं तरी लाला । होय, तरी ते क्षणीं हॉय तोही 
आप्रिय, ॥ २४४० । तरी देह जो प्रिय अत्यंत, । तोही आप्रिय अंतवंत, 

जेव्हां कळे आत्मा अनंत । देहावेगळा. ॥ २४४१ ॥ किंबहुना अज्ञानी" 

नेत्रनासिकादि देडनी । “मज बांचवा, रे !' म्हणूनी । म्हणे प्रीतीनें आत्मयाच्या. 
॥ २४४२ ॥ नवल प्रीति आत्मयाची, । की ओळखी नसोनीही तयाची, । 
त्यासारिखी प्रीति साची । नसे ओळखीच्या देहाची आपल्या. ॥ २४४३ ॥ 
ओळखीचा देह तैसा नावडे, । तेथें ख्रीपुत्रधन कोणीकडे ? । एका आत्म- 
यावांचूनी ऐसं न घडे, । की, आवडी सकळांपरीस ओळखीवांचुनी.॥२४४४॥ 
प्रिय ओळखीवीण । पदार्थ ऐसा कवण£ । हें अघटित आवडीचे लक्षण, । 
नसे अन्यत्र आत्मयाबांचुनी. ॥ २४४५ । ओळखीवांचुनी आवडी, । आणि 
अप्रिय नव्हे कोणे घडी, । क्षण एक याची प्रीति सोडी, । ऐसा ठोकत्रयांत 
कोणी दिसेना. | २४४६ ॥ शरीर जं जो पावला, । तेथेही तो प्रिय वा- 
टळला; । आत्मा अप्रिय वथीं कोणास जाला, । हें अघटित. ॥ २४४७ ॥ तोची 
आत्मा हरी, । खूण ऐसी कळ खरी, । तेव्हां हणावी भक्ति बरी । अब्यव- 
हिता. ॥ २४४८ ॥ हेश्वर आणि आत्मत्व । मिन नसती, ऐसें कळे तत्त्व, । 
तेव्हां प्रीतीचे उडे व्यवहितत्ब, । अव्यबहिता ते भक्ती. ॥ २४४९ ॥ ऐसें 
अव्यवहितत्ब लक्षण, । आणि व्यवधान दोप नसे विलक्षण, ! तया आतमप्रीतीने 
कमलेक्षण । भजे, तो भक्त बोलावा. ॥ २४५० ॥ आतां अव्यभिचारित्व 
तिसरें लक्षण, । तं विलक्षण व्यमिचारदोषावीण, । भक्ति तरी घडे, कीं, जरी 
एकपण । कळे ईश्वराचे आपले, ॥ २४५१ ॥ जे दों स्थळीं प्रीती, । ती 
व्यमिचारिणी भक्ति म्हणती, । भदे प्रिय आपला आत्मा आणि श्रीपती, । 
तत्रापि अधिक आत्मा आपला. | २४५२ ॥ प्रीति आपली उडे, । तरी 
इेश्वरी भक्ति कां जडे? । भजणेंची तेव्हां न घडे, । कीं भजननिमित्त आपुलें 
एक जाण. ॥ २४५३ ॥ तो आत्माच आपला । उपास्य परमात्मासा क- 
ळला, । तेव्हां व्यभिचारदोष नि:शेष गेला, । भक्ति अव्यमिचारिणी ते मग 

॥ २४५४ ॥ ऐसी भक्ति त्रिविध जया, । 'भक्त उत्तम! म्हणावें तया. | या 
भावें म्हणे, 'घनंजया ! । होई मद्धक्त.' ॥ २४५५ ॥ कीं ज्ञान तुज जालें, । 
परंतु परिपाकातें नाहीं पाबलें, | यालागीं साधन बोलणें लागलें, । की, भक्ती- 
सारिखे नसे इतर साधन. ॥ २४५६ । म्हणसी, “आहेंच भक्त, । विशेषें 


िऑऑबयाय्बि १ क: ** २ ऱ--नापा*- -“-“>“““-- वडा मडाया 
ण पसा था 40५0 १ 7९ प जज न्या ्न््क 


१. एकदां मयंकर रोग झाला असतां, रोगी शरखतप्रयोग करून घेऊन आत्मा-प्राण-बांचविण्या- 
साठीं पकादा अवयबद्दी कापून टाकण्यास तयार होतो 








१८ अथ्याय ] यथा्थेदीपिका. २७१ 


जालो शानयुक्त, । हें सथ परी झणीं नुसतें अव्यक्त । उपासिसी, सोडूनी 
सगुणभक्तीते. || २४५७ ॥ या भावें म्हणे, 'होई भक्त” । अन्यथा तो पूर्वीच 
अक्तियुक्त, । आतां आत्मज्ञाने होई जीवन्मुक्त । भक्तीकरूनी, हा भाव. 
॥ २४५८ ॥ आतमप्रीति सगुणी । नसतां, प्रीति थारे निर्युणीं, । तेव्हां. भ- 
क्तांत कोण गणी १। तो अव्यक्तोपासकची बोलावा. ॥ २४५९ ॥ भक्ति 
नियुणपणीं घडे, । परी भक्तवात्सल्य तेथे न सांपडे, । “वात्सल्य' म्हणतांच 
उडे | निर्गुणत्व, ॥ २४६० ॥ एकची निगुणसगुणपण, । परी निमुंगोपासकां 
प्राप्ति निर्गुण, । सगुणोपासकां सगुण, । कीं, ज्या रूपी भजे, प्राप्ति लाच्या 
रूपी. ॥ २४६१ ॥ तैसाच प्रसादगुण । जेथें, तं सगुण; । तेथेंची वात्सल्य- 
पण, । आणि खभाव कल्पदृक्षाचा. ॥ २४६२ ॥ भक्ति न लागे सयुणाकडे, । 
वात्सल्य निधेर्मी न सांपडे; । एवं सगुण ज्या नावडे; | तों तो कल्पदृक्ष न 
फळे तयातें. ॥ २४६३ ॥ ज्ञान जालियाउपरी, । कां सगुण म्हणती 
योवरी १ । ऐसें म्हणतील, लाला “हरी । कां मी उद्घरू!' म्हणतसे. |२४६४]॥ 
*दोदशी निर्गुणोपासकांस । बहुत बोलिळे आयास, । कीं, लया निर्गणात्मज्ञा- 
नियांस । भक्ति सगुणीं असेना. ॥ २४६५ ॥ ते मातेंची पावती, । परंतु 
कष्टी अधिकतर होती, । आगि भक्तांचा उद्धता मी श्रीपती । म्हणे अतिस- 
त्वर होतसे. ॥ २४६६ ॥ हें द्वादशी विशद । वाखाणिलं प्रतिपद, । म्हणूनी 
शेवटीं येथ म्हणतो मुकुंद । 'मद्धक्त होई' म्हणोनी. ॥ २४६७ ॥ बोलोनी 
गुह्यें सकळ, । 'हें पुन्हा गुह्य केवळ । बोळतों,! म्हण, कीं, प्रांजळ । जें द्वादशी 
बोठिले. | २४६८ ॥ देऊनी अपरोक्षानुभव, । दावूनी योग ऐश्वबर सगुण- 
विभव, । शेवटी म्हणतो माधव । 'होई मद्धक्त' म्हणोनी. ॥ २४६९ | एवंच 
अर्जुन ज्ञानी, । आणि मुख्य भक्ति न घडे ज्ञानावांचुनी, । याकारणें मद्भक्त 
होई' म्हणोनी । बोलिला, लाचा हा अर्थ. ॥ २४७० ॥ 'मद्भक्त हॉई' 
म्हणीनी । बोलोनी या भावेंकरूनी, । म्हणे “मद्याजी होई', याबरूनी । “मदर्थ 
कर्मे करावीं' म्हणतसे. | २४७१ ॥ कीं अम्नीं होमिलेंही यजन, । आणि 
यजनची बोलावें प्रजन, । एवं जें जे कांहीं भजन, । तें सर्वे यजन 
बोठावें. ॥ २४७२ | मथितार्थ कीं खघर्म । जे करिसी युद्धादि कर्म, । तें 
मदथची. करी, हा भागवतधर्म । वारंवार मार्गे बोठिळा. | २४७२ ॥ आणि 
मातें नमस्कार । सवोत्मभावें वारंबार । करीं, म्हणे, कीं, वंदनप्रकार । अजुनें 
विश्वरूपी प्राधिलें, ॥२४७४॥ “नमः पुरस्तादथ पृठतस्ते' या छोकेंकरूनी । 


न्य कला ४७५०० “९00 भहीण टल हो 





१. अ०१२, छो० ५-७. * २, उपड, स्पष्ट, ३. भ० ११, श्ये० ४०. 


२७२ वामनपंडितकत 


“नमोस्तु ते सर्वत एव सर्वे म्हणूनी, । सर्वत्र सर्वोत्ममावें नसुनी । प्रवीण 
जाळा, हाला हा उपदेश. ॥ २४७५॥ जोआरूढज्यापरदी, ।तो ला 
पदींच, सेवी, 'वंदी, । हानियानें श्रीगोबिंदीं । भक्ति सवात्मभावेंची मांडाकी. 
॥ २४७६ । गीतेत अजुन ये रीती । सर्वत्र सर्वोत्ममार्वे सुमती । वंदी, 
रसच गीतेवेगळें भारती । वंदन बोलिलें या झोके. ॥ २४७७ ॥ 
महाभारतशछोक-- 
नमोस्त्वनंताय सहस्रमू्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुनाहवे । 
सहस््रनार्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः ॥॥ 
प्रथम अनेताकारणें । नमन, कीं अनंतत्वस्मरणें । वदाबा चिदात्मा अंतः- 
करणें । अनंतत्बे स्मरोनी. | २४७८ ॥ ब्रह्मांड सप्तावरणपर्यंत, । ऐशा प्रति 
ब्रझांडीं दिसे अनंत, । परी अर्डे अनंते आणि तोही अनंत, । अंत न सांपडे 
कोठेंही. | २४७९ ॥ अनंत नाना ज्रह्मांडरूपें, । अनंतची अधिष्ठान 
च्ित्सरूपें; | जेथवरी शिंपी, तेथवरी रूपें; । जेथवरी दोर, सर्प तेथवरी, 
॥ २४८० ॥ नसे ब्रह्मांडांचा अंत, । तीं व्यापूनी उरला तोही अनंत, 
दोहीं रूपी तो साक्षी भगवंत, । न देखे अंत, जेंवी डोळस आकाशापुष्पातें. 
॥ २४८१ ॥ एवंच मन पांगुळें अनंत उरे, । तेव्हां अनंतीं अनंतत्व स्फुरे, । 
या अनुभवे वंदितां मुरे । चित्सागरीं तरंग चित्ताचा, । २४८२ ॥ ब्रह्मांडको- 
टींच्या लहरी । स्फुरती जया चित्सागरीं, | लहरी मनाचीही तदनंतरीं । तेंच 
बाटे. ॥ २४८३ ॥ अथवा ब्रझांडलहरींच्या मूर्ती । चित्सागरीं घ्यातां, चिन्मा- 
त्रकती । उरे, तेव्हां तदेकस्मृती । उन्मनीं लागे; ॥ २४८४ ॥ ते झुद्ध 
उस्मनी; । आणि चिदरर्पे रूपे स्फुरती मनीं, ते । शबल उन्मनी म्हणोनी; । 
म्हणती प्रवीण योगवेत्ते. | २४८५ ॥ तयांत पहिलें नमन, । जो शुद्ध उन्मनी 
अवस्था पावलें मन; । होतां कल्पनेचें उत्थान । नमस्कार दुसरा. ॥ २४८६ ॥ 
प्रस्तुती जो सरूपी ऐसे उन्मन, । तोंवरी अनंतीं एक नमन; । करित्तांच 
आकाराचे चिंतन, । स्फुरती अनंत ब्रह्मांड, ॥ २४८७ ॥ सहस्त्रशब्दे 
अनंत, । मूर्ति बझांडपंक्ति अगणित । स्फुरती, तो सहस्रमूर्त श्रीअनंत । 
“सहस्नमूत्तये नमो' म्हणूनी वंदावा. २४८८ ॥ तो नाना उंबरांत जैसे 
किडे, । प्रतित्रह्मांडी चटुंकडे । नाना देह, ल्यांबरी पडे । उडी नमस्कार- 
कल्पनेची. ॥२४८९॥ एकाच उंबरास नाना उंबरे, | तैसींच नाना अंर्डे धरिली 
इश्वरें; । प्रतित्रह्मांडी शरीरें, । किडे जैसे प्रतिफळी. ॥ २४९० ॥ छामि ते 


१. 'बंदीः असा पाठ आढळतो. २. 'ऐसा! असा पाठ आढळतो. 


१८ अध्याय ] यथावेदीपिका २७३ 


उंबरांप्रती, । परी एकामधीळ दुसरे न जाणती, । आणि ल्या. वृक्षासही 
नेणती, । मश्षनी लया शृक्षाच्या रसातें. ॥ २४९१ ॥ रेसें अविद्यादृत । न जा- 
पाती, कीं अंडे ऐसींच बहुत; । तीं अनंते आणि कर्ता भनंत, । हेंही कळेना, 
॥२४९२॥ ज्ञानी भक्त हें जाणती, । ते अनंतत्वे जेव्हां वंदिती, । तेव्हां अह्मां- 
डांप्रती । देह स्फुरती तयांते. ॥ २४९२ ॥ तों पाय, डोळे, शिर, मांडिया, । 
चित्कनकमूर्तीच अबघिया, । तेव्हां वंदाबे अनंता आत्मया । “सहस््रपादा- 
क्षिशिरोरुबाइवे” म्हणोनी. ॥ २४९४ ॥ करितां ऐसा नम- 
स्कार, । अवघा चित्सिधु जडतरंगाचा आकार, । सोनेंची नाना अ- 
लंकार, । तेव्हां तीं नांवें कुंडलादि सर्वही सुवर्णाची. ॥ २४९५ ॥ 
तेव्हां जञक्षादिे नांवें । त्या अनंताचींच रसे म्हणावे, । या अनुभ- 
वेंकरूनी बंदावें । “सहस्त्रनाम” म्हणोनी. ॥ २४९६ ॥ रेस करी 
नमन, । जीव नाना देहीं स्मरे मन, । तेव्हां भक्ते करावें वंदन । “पुरुषाय 
नमो” म्हणोनी. ॥२४९७॥ कीं नवद्वार पुरे, । आणि पुरेंची अवधी शरीरे 
*स्थावरें, । त्या नाना शरीरीं एकसरे । प्रतिबरिबला तो अनंत. ॥। २४९८ ॥ 
आकारा जैसें सर्वगत, । पुरुष तेसा सर्वत्र अनंत, |! आणि ज्या घटीं जळ, 
तयांत । मठाकाश प्रतिबिंबे, तैसा पुरुष तो. ॥ २४९९ ॥ एबे ऐशा पुरु- 
पाकारणें । हें नमन, ऐसे अंतःकरणे । स्मरोनी, वंदन करणें । अनंता तया, 
॥ २५०० ॥ हें अनंतत्व देशेंकरूनी । वंदिले, कीं, अंत कोणे रूपी नाहीं, 
म्हणुनी । निराकार साकार रूपें दोनी । अंत न दिसे उभयत्र. ॥ २५०१ ॥ 
आतां काळेंकरूनी अंत । नसे, तो वंदावा अनंत, । कीं, कधींपासूनी कोण 
काळपर्यंत, । आदि, अंतही, अनंतीं असेना. ॥ २५०२ ॥ परी निराकार 
जगदाकार, । यांत शाश्वत, भश्याश्वत, दोनी प्रकार; । त्यांत जग अशाश्वत, 
आणि जगदाघधार । शाश्वत अधिष्टान सर्वोचें. ॥ २१५०३ । प्रवाहरूपें अ- 
नंत । त्रिगुणसूष्टि ही असंत, । कीं, कधींपासूनी कोठपर्यंत । अंत नसे जग- 
तप्रवाहातें. | २५०४ ॥ सृष्टि होय, स्थिति असे, । प्रलय होतां कांहीं नसे, | 
तथापि हें चक्र भ्रमतां दिसे । अनादि आणखी अनंत. | २५०५ ॥ आतां 
अभ्रिष्टानविवते, । यांत अधिष्ठान शाश्वत, । कीं, उत्पत्तिनाशरहित । जें एक 
प्रकार, तं 'शाश्वतः म्हणावें. | २५०६ ॥ शाश्वती कालत्रय, । सृष्टि, स्थिति, 
प्रलय, । तो काळ आणि ला काळे त्रिगुणमय । उपजे हे अशाश्वत सकळही. 
॥ २५०७ ॥ मुख्य काळ अषिष्टान । विभूतीअव्यायांत भगवददचन । 


२७४ वामनपंडितळृ्त॑ 


“<अहमेवाक्षयः कालो” म्हणून । काळही शाश्वत या रूपी. ॥ २५०८॥ 
दुसरा विभूतिरूपेंची करूनी । “कालः कलयतामह” म्हणोनी, । देव, म्हणे 
हीं रूव दोनी, । तस्माच्छाश्वत तोची आत्मा. ॥ २५०९ ॥ या भावें आत्माच 
हाश्वत, । त्याच्या ठायीं अवघे अशाश्वत, । तथापि सर्वही तो सये अनंत, । 
म्हणूनी सर्वभावे वैदाबा. ॥ २५१० ॥ तरंग जरी अशाश्वत, । आणि साग- 
रची शाश्वत, । तथापि गोड सेव्य संमत । दोन्ही रूपे क्षीराब्धी. ॥२५११॥ 
त्यांत देशेकरूनी अनंत । वंदी; आतां काळरूपंही अच्युत । अनंतत्वें बंदावा, 
तो शाश्वत । धरी अशाश्वता युगकोटीते. ॥ २५१२ ॥ 'शाश्वतसख्रूपीं जो 
हरी । युगे सहखकोटी धरी, । नमो लाकारणे,' ऐसेपरी । भगवंत भागवते 
बंदाबा. ॥ २५१३ ॥ हे हा नमस्कार एस करू, । म्हणूनी अजुनाते जग- 
दरू । प्रस्तुती म्हण, कीं, “मां नमस्कुरु”, । कीं विश्वरूपी वंदी एसंची 
अजुन. ॥ २५१४ ॥ क्षानी भक्त ये रीती । सर्वाममभावे वंदिती, । ऐसेंच श्री 
मद्भागवतीं । बोलिल सववत्र वदन, | २५१५ | 

श्रीमद्भागवत छोक-- 


खं वायुमभ्नि सलिल महीं च ज्योतींपि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन । 
सरित्समुद्रांश्व हरः शरीरं यात्कि च भूते प्रणमेदनन्यः ॥ 

आकाशा, वायु, भम्नि, जळ, । भूमि, आणि सूयोदि ज्योति सकळ, । प्राणी 
सकळ, दिशा, दक्ष, अचळ, । नद्या, ससुद्र, इत्यादि रारीर हरीचें विश्व हे 
॥ २५१६ ॥ आणखी अदृष्ट अश्रत । सर्वही स्वये अत्युत, । आणि आपणची 
तो हरि, ऐसें अद्वत । अनुभवीतच, भक्त बंदारवे. | २५१७ | पुसे जनक 
नवयोगियांप्रती, । पुसतां भागवतधमाते ये रीती, । नमस्कार सर्वोत्मतेने बो- 
ढती । जनका ब्रह्मनिष्टाते. ॥ २५१८ ॥ जसा आतमसाक्षात्कार । अ्ुंनातें 
देऊनी, आतां 'मातं नमस्कार | करीं 'म्हणतां, येथं एतत्प्रकार । भाव सहजची 
निघतसे; | २५१९ | की ज्ञान जालिय़ानंतर । सवोत्मभावें निरतर । वदावा 
आत्मा सर्वेश्वर, । बरिखरूपे, काळरूपही. | २५२० ॥ 'टुटी' म्हणतां सह- 
'स्राजुना, । तो दोच हाते लुटीळ, ह॒ घडेना; । सर्वामता कळली ला अ- 
जुना । 'मां नमस्कुरू म्हणतां तो काय एक देशीं बंदीलळ? | २५२१ ॥ 
“नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते" म्हणोनी, । 'अगा! सी !! म्हणूनी संर्वभावें- 
करूनी, । जो जाला निपुण विश्वरूपीं वंदूनी, । तो काय एक देशीं वंदील 


१. अ८ १०, हो० ३२३ २. अ० १८, म्हो० ३०. ३, 'बदी? असा पाठ आढळतो 


१८ अध्याया 'यथार्थदीपिका. २७० 


॥ २५२०१ ॥ एवोधी भक्ति उपदेशनी, । फळ बोलतो उत्तराधेकरूनी, । 
म्हणे 'मातेंची 'पाबसी,” म्हणोनी । 'सव्य बोलतो, अजुना!' ॥ २५२३ ॥ 
अगा! हे प्रतिज्ञा करितो, । बाहू उचलोनी बोलतों, । “भक्ति करितांची मातें 
पावसी' म्हणतो, । सत्य प्रतिज्ञा हे माझी. ॥२"५२४॥ आणि म्हणे भगवंत, । 
कीं, तूं प्रिय माझा अलंत, । हे रहस्य यानिमित्त । सांगतों तूते. ॥ २५२५ ॥ 
अर्जुना! तूं माझा प्रिय, । म्हणे येथे रुक्मिणीप्रिय, । याहूनी महिमा वर्णीळ 
काय । संहस्रमुखही भक्तीचा? ॥ २५२६ । जो लक्ष्मीस प्रिय अत्यंत, । तो 
सये म्हणतो भगवंत, । कीं, तूं प्रिय आहेस निश्चित । अजुंना ! माझा.॥२५२७॥ 
आणि तू माझा प्रिय, । ऐसें बोलतो भक्तप्रिय, । सगुणभक्तीचा निर्णय । सुच- 
वूनी. ॥ २५२८ ॥ कीं, निगुणास कोणी प्रिय । नसे, अथवा न कोणी अप्रिय; । 
जे भजती नुसतें तोची अद्वय, । ते अभ्यासानुरूप पावती सिद्गीते. ॥२५२९॥ 
जे. सगुणरूपीं भजती, । ल्यांचवरी सगुणाची माझी प्रीती, । एव तू मद्धक्त, 
म्हणोनी ये रीती । रहस्य भक्तीचेंच बोलिलो. ॥२५५३०॥ परंतु येथें संशय, । 
*की, भक्ति करितांच जाला प्रिय, । तयास मागुती उपदेरा काय । भक्तीचा £ 
म्हणूनी हे शंका. | २५५३१ ॥ तरी पुत्र आवडे पितया, । आणि पिता आवडे 
बाळा तया, । तथापि आवडी अधिक त्या स्वतनया । लागे ऐसी स्वसेवा 
शिकवीच कीं. ॥ २५३२ 1 ऐसा जरी मी प्रिय तुजला, । आणि 
तही प्रिय अगा ! मजला, । परंतु अद्वेतभक्तिपथ नव्हता समजला । 
तुज, तो विदोषे बोलिला ये रीती. ॥ २५२३२३ । कीं ज्ञानपरिपाकाविना । 
मोक्ष न घडे अना ! । म्हणूनी हे भक्तिरचना । पुन्हा विशद बोलिर्लो. 
॥ २५३४ ॥ एऐसं सुचवी देव, । एवेछोकीं हाची भाव, । सुचवूनी, बोलिला 
स्वयमेव । “सवेयुह्यतमं भूयः शुणु” म्हणोनी. ॥ २५३२५ ॥ द्वादशी 
बोठिलो भक्ती, । त्याची हे पुनरुक्ती, । द्वादशी माझी ऐसी उक्ती, । कीं 
““अभ्यासेप्यसमर्था5सि मत्कमपरमो भव” ॥ २५३६ ॥ ज्ञानपरिपाक 
व्हावयास । तुज बोलिला प्रथम अभ्यास, । तोही करितां वाटे जरी 
आयास, । तरी 'मत्कर्मपरम होय' बोलठिलो. ॥ २५३७ ॥ ऐसें बोलिलों 
द्वादशी, । विराद तेंची अष्टाद्शीं । पुनः ऐक म्हणोनी तुजसी । बोलिलो 
म्हणतो ते, असे देव म्हणे. | २५२३८ ॥ ज्या उक्तीची देव । पुनरुक्ति 
म्हणतो ' खयमेव, । द्वादशी ते उक्ति “मत्कर्मपरमो भव” । “मदर्थमापि 
कर्माणि कुवेन सिद्धिमवाप्स्यसि.” ॥ २५३९ ॥ कीं करितां मत्कर्म, । 


* १. शेष सुद्धां, २. अ० १२, शो० १०. 


२७६ बाममर्पेडितकृत 


भावरतां माथे भागवतधर्म, । सिद्धि पावसी, जे मी सर्वोततम । 'अम्यासें 
पाव म्हणतसे. ॥ २५४० ॥ एवं हे ज्ञानपरिपाकाकीरणें । बोठिले पुन- 
रक्तिरूप नारायणे, । दादर्शी छृपाळूपणें । जे भागवतघर्म बोलिले. |॥२५४ १4] 
परंतु हे भागवतधर्म । स्पशेले ज्ञान, आणि स्पर्शले कर्म, । जे बोलिला जगद्वाम | 
“मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु.”?॥ २५४२ ॥ हे पुन- 
शक्ति अष्टाद्शीं, । याची प्रथम उक्ती द्वादशी । “मत्कमपरमो भव” 
म्हणूनी उपदेशी । अपरोक्षबोध बिंबावया. ॥२५४२३॥ दुसरा भागवतधर्म | 
तो नसे स्पदीला कर्म, । सर्वही टाकणें, आणि ब्रह्म । जे स्वरूप, आश्रय 
तयाचा त्या धर्मी. ॥ २५४४ ॥ ज्यास ज्ञानाची ठागळी गोडी, । सगुणी 
अत्यंत भावडी, । लाणें या भागवतधर्माग्रृतीं बुडी । द्यावी, आणि बाहेर 
न निघावे. ॥ २५४५ ॥ गार उदकाची उदकीं । बुडवितां हळूहळू विधरेच 
कीं । तैसा सर्वाकार सर्वर, ला उत्तमळोकीं । जो बुडी देतो, होय अनन्य 
तद्वक्त. ॥ २५४६ ॥ त्यावेंगळे धर्म सकळ । टाकूनी, आश्रय त्याचाच 
केवळ । धरितां, बाणे पुष्कळ । सर्वात्मता समाधी. ॥ २५४१७ ॥' 
हें द्वादशी भगवंत । बोलिला, कीं, मद्योगाचा आश्रित । होऊनी, टाकी 
निश्चित । सवे कर्मे, आणि स्पृहा सुखा तुच्छाची, ॥ २५४८ ॥ परी आधी 
स्वधर्म देव । बोलिला, कीं, “मत्कमपरमो भव. । लापुढें दुसरिया होकी 
देवाधिदेव । म्हणे, हें न ठाके तुज जरी, ॥२५४९॥तरी माझा ऐश्वयेयोग । 
तयातें आश्रित होऊनी कर्मयोग । टाकी, आणि करितां बिषयभोग । फळ जें 
सोख्य, लातेंही. ॥ २५५० || “ अथेतैदप्यशक्तो$सि करत” या छोकेंक- 
रूनी । “मद्योगमाश्रितः सवेकर्मफलत्यागं ततः कुरु? म्हणोनी । 
देव बोलिला, तेची पुनरुक्ति येथुनी । बोलतसे हा छोक. ॥ २५५१ ॥ 
सवेधमोन्परित्यज्य मामेक शरणं व्रज ! 
अहं त्या सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच: ॥ ६६ ॥ 


सर्घे धमोतें त्यागुनी, । मी एकची जो सर्व होउनी, । त्या माते. शरण 
* ये, म्हणोनी । एबोधी देव म्हणे. ॥ २५५२ ॥ उत्तरारधाीं फळ याचें, । 
कीं, मी तुज सोडवीन हें साचें; । 'कोणापासूनी!! म्हणसील तरी ज्या पापाचें । 
बंधन तूज, त्या सवे पापांपासुनी. ॥ २५५३२ ॥ जरी पापाचें देखिलें'बंधन, । 
तरी म्हणतो 'मी सोडवीन!' । परी पाप तेसंची पुण्यही म्हणून । सर्वत्र वेदी. 


“०७००७७० ७ शता 0 
क ह - नातक टटका 


१. अ० १२, छो० ११. 


१८ अध्याय ) यथार्थदीपिका २१:३७ 


॥ २५५४ ॥ भोग पापाचा वाईट, । पुण्याचा बरा उत्कट, । शंखका सुव- 
णोचीही संकट, । मुक्ती दोहींपासूनी तोची मुक्त. ॥ २५५५ ॥ म्हणूनी एर्वीळ 
सचित, । ते कर्म पापरूपची निश्चित, । ते हानपरिपार्के जळे, कीं, जेव्हां 
चित्त । चिन्मय चिद्रस्तूच्या अनुभवी होतसे. ॥ २५५६ ॥ चित्त चिन्मय 
जालें, । ते चिदमींत बीज भाजले, । ज्या बीजापासूनी उपजले, । ते कर्म 
नानाभोगाथ. ॥ २५५५७ ॥ जळे जयाचें मूळ, । तो नासेच बृक्ष सकळ; । 
चित्तास जाळी ज्ञानानळ, । मग संचित्तफळ होईना. ॥ २५५८ ॥ ऐसें 
पूर्वकर्म, । त्यांत कांहीं धर्म, कांहीं अधर्म, दोनी बंधकेंची, हें बैर्म, । कीं बेडी 
लोहाची, तैसीच सुवणोची. ॥ २५५९ ॥ एवं बंध जैसा पापाचा, । बंध 
तैसाच पुण्याचा, । म्हणूनी पापशब्द वाचक कमीचा । उभयरूपी. ॥२५५६०॥ 
या कारणें श्रुती । पापची संचित क्रियमाण म्हणती, । विशद बिचार हा 
वेदांती, । त्यास प्रमाण हे बेदांतसूत्र. ॥ २५६१ ॥ 


वेदांतसूत्र-तदथिगमे उत्तर पूवोघयोरश्ठेषविनाशी तब्धपदेशात ॥ 
* तो आत्मा कळलियावरी, । पुढील आणि प्रवीळ पाप तदुपरी । न स्पर्श 
आणि नासे, यापरी । बेदांतसूत्राचा अर्थ. ॥२५६२॥ त्यांत पुढिल्याचा नव्हे 
लेप, । म्हणजे पुढें होणार जें पुण्यपाप, । तें न स्पर्श, जेव्हां चिदात्मस्वरूप । 
अकर्तेपणे बुद्धि पाहे. ॥ २५६३ ॥ आणि एू्वील पाप । नासे, प्यातां स्वख- 
रूप; । ऐसा ज्ञानाचा प्रताप । काय एक आणि एकाच देहाच्या पापाच- 
पुरता £॥ २५६४ ॥ ज्ञानें मुक्ति निश्चित, । आणि बंध तरी पुण्या- 
चाही अत्यंत; । पापची नासे तेव्हां पुण्य संचित । ज्ञानियाचें उरेल, 
हं घडेना. ॥। २५६५ ॥ एवं हा अर्थची न घडे, । पापशब्द दोही- 
कडे, । कीं, ज्या पुण्ये बंधीं पडे, । तेंही पापचि बोलावें. | २५६६ ॥ याच 
वेदवेदांतरीतीकरूनी । मी सर्वा पापांपासुनी । सोडवीन, शोक न करणें, 
म्हणोनी । देव म्हणे. ॥ २५६७ ।॥ ज्ञान जालियाउपरी । संचित्तक्रियमाणापा- 
सूनी सुटका, परी । ते ज्ञान बरवें बिंबे तरी, । तदर्थची उपदेश हा अर्जुनाते. 
॥ २५६८ ॥ कीं, एका मातें ये शरण्‌, । टाकूनी सर्वे धर्माचरण; । सग मी * 
तुझे संचितक्रियमाण'।] नाशीन, ज्ञान दढ बिंबवुनी. ॥ २५६०९ ॥ तीं सर्व 
पार्पे यायरी, । जीं बेदांतसूत्री ज्ञानाउपरी । न स्पशीती आणि नाराती दों प्रकारी । 
सूत्र म्हणे, | २५७० ॥ एवं दोहींपासूनी ज्ञानी । सुटे, पुण्यपापरूपां पार्पांपा- 


“नट टा न-> > _ *-- --->-<<* ->>* का हाव व्र 


: १. मुख्य तस्व, मुधाचा स्ठांश, 


२ऊ्टॅ वामनपंडितकूत 


सुनी; । प्रस्तुती दोनी सुचवुनी । “सोडवीन' म्हणे भगवंत. ॥ २५७१ ॥ 
क्रियमाणाचा नव्हे लेप । कर्मी स्मरतां अकतात्मखरूप; । चित्त चिन्मय होतां 
जळे पाप, । ते संचित म्हणावें. ॥ २५७२ ॥ दोहींपासूनी ये रीती । सोड॑- 
थीन, म्हणतो श्रीपती, । भाव कीं, बाणतां ज्ञानस्थिती । जळेल संचित 
आणि न स्पददील क्रियमाण. ॥ २५७३ ॥ येविषयीं शोक । नको करू, 
म्हणे उत्तमशोक, । कीं, ज्ञान बिंबतां, नुरे बंधक । कर्म कांही. ॥ २५७० ॥ 
परी पार्थ हें वर्म नेणे, । आणि मनीं रेसें म्हणे, । कीं, 'ज्ञान मज केंवी 
बाणे £ । सर्चित ऐसा. ॥ २५७५ ॥ येविषयी चिंतातुर । होता अलंत पांडु- 
कुमार, । कीं, 'ज्ञान बोलिला हा सर्वेश्वर, । परी या स्वखरूपीं स्थिति केसी 
मज बाणे £' | २५७६ ॥ तरी, स्थिति बाणली याच काळीं । ह्ञान संचित 
पापातें जाळी, । आणि आत्मता पाहतां प्रकृतीवेगळी । न रिंपे क्रियमाणरूपें 
पातके. ॥ २५७७ ॥ मग चिंताच नलगे करणें, । परंतु ते स्थितीतें पावा- 
वयाकारणें, । छपाय सांगितला नारायर्णे, । कीं, 'एका माते शरण ये. 
॥ २५७८॥ “एकत्व शरण मातें । येतांच, पापापासुनी तूर्ते । सोडवीन,' ऐसेॅ' 
अभय अजुनातें । दिधले आधीं. ॥ २५७९ ॥ मग म्हणे उत्तमशछोक, । की. 
तूं नको करूं शोक, । भाव कीं, टाकी जो हा एक । शोक चित्तांत तुज 
होता. ॥ २५८० ॥ ते ज्ञानाची स्थिती । तुज बाणेल, तेव्हां ये रीती । 
सुटसी कमोपासूनी गा ! सुभद्रापती ! । तरी येविषयीं झणी करिसी तूं शोकः' 
॥ २५८१ ॥ शछोकाचा अर्थ ये रीती, । परंतु कोणी प्रकारांतरें बोलती, । 
कीं, 'शोक टाकी! म्हणतो श्रीपती । 'धर्मत्यागप्रथवायाचा.' | २५८२ ॥ 
म्हणे, 'तूं सर्वे घमोतें त्यागिसी, । त्या त्यागें पाप पावसी, । तरी त्या निमित्ते 
मानसीं । नको धरूं शोकाते. ॥ २५८२ ॥ मी सर्वी पापांपासुनी । तूते 
सोडबीन म्हणोनी, । झणीं तूं हा शोक मनीं । धरिसी १ अलुंना !' ॥२५८४॥ 
देव म्हणे ये रीती । म्हणूनी ऐसा अर्थ करिती, । हे वाक्‍यारथांस कल्पिती 
गती, । न सांपडतां मुल््याथ. ॥ २५८५ ।| “शरण ये एका मातें । लागुनी 
' सवे धर्मात, । त्या पार्पे पावसी बंधातें, | म॒ग मी सोडवीन यापासुनी; ॥२५८६॥ 
म्हणूनी 'धघर्मत्यागें करूनी । जें पाप लागेल, त्यापासुनी 4 मी सुटेना,' ऐसा 
मनीं । नको करूं शोक.” ॥ २५८७ ॥ अर्थ या दों ओबियांत । ओलिला 
ऐसें बोलतो म्हणावें भगवंत, । तेव्हां धर्मत्यागनिमित्त । जीं पार्पे, लापासूनी 
सोडबीन म्हणतो, म्हणो ये. ॥ २५८८ ॥ कीं घडे जरी बंधन, । तरी बंधास 
बोलावें मोचन, । प्रस्तुती बोलतो कमलनयन । सोडवीन सर्वी पापांपासुनी' 


१ ८ अध्याय ) यंथार्थदीपिका, २७९ 


॥ २५८९ ॥ आतां, 'सबो पापांपासुनी । सोडवीन; याचा लेला किती?” 
म्हणोनी । म्हणैतो, म्हणावें ये रीतीकरूनी; । तथापि ल्यागें पाप, हें तों सिद्ध 
होतसे. ॥ २५५९० ॥ तरी पार्पेकरूनी बद्ध आधीं व्हावें, । त्या बंधापासूनी 
मग सुटावे, । सर्वो युद्यांत गुह्य उत्तम देवें । काय इतकेंची बोलिलें! हो! 
॥ २५९१ ॥ शोवटीं शरणागती आपली । हेची काय देवें उपदेशिली? । 
कीं, शरण येतांच वेहिली । बंध करी आधींच पापाचा. ॥ २५९२ ॥ 'शर- 
णागतीने बंधन । होईल, मग ला बंधापासूनी मोचन । करीन,' म्हणतो 
कमलनयन, । तरी काय अपराध अजुनाचा ? ॥ २५९३ ॥ या पूर्विल्याच 
छोकेंकरूनी । “प्रियो5सि मे! म्हणोनी । 'तूं प्रिय माझा' ऐसें बोलोनी, । 
कां त्यास बंध होय ऐसी शरणागती बोलतो? ॥ २५९४ ॥ 'बंध जालियाउ- 
परी । सोडवीन,' म्हणतो; परी । आधीं बंधीं पडे ऐसी हरी । काँ स्बशर- 
णागती सांगतो? ॥ २५९५ ॥ आणि बंध शरणागतीकरूनी, । कृष्ण सोड- 
वणार त्याच बंधापासुनी, । शरणागती ऐसी काय म्हणोनी । सांगतो 
भगवंत अशुनाते ? ॥ २५५९६ ।॥ करुनिया सघर्मीचरण । सेवी श्रीहरीचे 
चरण, ।! तो काय म्हणवेना हरण? । कां या त्यागें प्रैत्यवाय जोडावा 
॥ २५९७ ॥ आतां भळतसा हाच अर्थ । साधून दाखवावा यथार्थ, । 
म्हणूनी जे बोलावें, तें व्यर्थ, । कीं बद्ध देखिला, तरी सोडबीन म्हणतो. 
॥ २५९८ ॥ 'बेर्धन घडे' ये रीती । भाव दावूनी ऐसा श्रीपती । बोलतो, 
म्हणूनी गती । लावितांही लागेना. ॥ २५९९ ॥ कीं स्वी पापांपासुनी । सोड- 
वीन म्हणोनी, । म्हणतो तेव्हां पापे बघकें देखोनी, । मग सोडवीन म्हणतसे. 
|| २६०० ॥ तीं पावे इतरें । देखिली म्हणावी सर्वेश्वरे, । तरी दाटू निया 
त्यागे पातक खरें । अजुन मानूनी शांकला म्हणार्वे किमर्थः2 ॥ २६०१ ॥ 
आतां पातक उपजले, । तें देवें स्पर्शाची नाहीं दिधले, । ऐसें म्हणतां 
प्राप्त जाळे । पाप या शरणागतीकरूनी. ॥ २६०२ ॥ तरी, ज्या गोष्टीने 
पाप, । ते गोष्टी कृपाळू मायबाप । कां करवूनी, मग सांगे आपला प्रताप? । 
की, 'मी सोडवीन त्यापासूनी.' ॥२६०३ ॥ करी सर्वधरमोचरण, । त्या कर्माचे 
करी समपेण, । आणि दृढ धरी श्रीकृष्णचरण, । तरी न उपजे पाप आणि 
उद्गरे तत्काळ. ॥ २६०४ ॥ हें बहुधा भगवंत । या गीतेंतची बोलिला 


पला काकतकर -ट-ल टाटा ला कण च क ७-५ आपट. 22८ ककत 2९४0 “शा “हा तक त्यटीतत तकी अटक क शह शाक टल कटक. 


१. स्वघमेत्यागजन्य पापाचा हिशोब तो कसला? २. ताबडतोब, प्रथम, ३. दोप, इ. बंध 
न? असा पाठ आढळती. 





२्ट्ळ आऑधिनरपंडितछत 


निश्चित, । ला. अवघियाहूनी गद्य असंत । पाप उपजे ऐसें सांगतो 
॥ २६०५ ॥ हें तों बोलणें अनुचित, । आणि ऐसें घडेना निश्चित, । कीं, 
बोलेळ अनुचित अच्युत, । एवं अर्थची अनुचित सर्वथा. ॥ २६०६ ॥ जक 
हाची अबाधित, । कीं, क्रियमाणसंचित । दोहींस बेद आणि बेदांत । पाप 
म्हणती. | २६०७ ॥ हान बिंबल्याचडपरी । सुटका दोहींपासूनी दोंपरी, । 
कीं, योगभ्रष्ट जन्मांतरी । पुन्हा योग साधूनी पाबतो मोक्षाते. ॥ २६०८ ॥ 
द्विविध कर्मही नुरे, । आणि प्रारब्ध भोगें सरे, । मग तो सर्वेथा न फिरे, । 
जन्मांतर तया कैंचें? ॥ २६०९ ॥ जो योगसिद्ध नर। त्यातें न घडे जन्मा- 
तर; । जो असे द्विविध कमीचा पसर । जन्मांतरही तोंबरी. | २६१० ॥ एवं 
योगसिद्वीकरूनी । सुटका कमोपासुनी, । म्हणूनी चिंता वाहे मनीं । ज्ञानी 
योग बाणायानिनित्त. ॥ २६११ ॥ चिंता मनीं असते, । तरीच बुद्धि यत्री 
प्रवर्तते;। आणि कार्यसिद्धि तरीच होते, । जरी चिंता असते अंतरीं. ॥२६१२॥ 
आणि चिता ज्याची अंतरीं, । ते ज्ञान बिंबे जोवरी, । शोक असतोच तोंवरी; । 
कीं, का भद्यापे बाणेना? ॥ २६१३ ॥ शोक ऐसा मनीं । ज्ञानियांस असतो 
म्हणुनी । 'तूं शोक करिसी झणीं!' । देव म्हणे. ॥२६१४]॥ कीं, 'ज्ञून बिब- 
त्याविना । पापा बघका कर्मापासुनी सुटका होईना; । मी त्यापासुनी सोडवीन, 
म्हणतो, अजुंना ! । आतां शोक तूं नको करूं, हाची अर्थ. २६१५ ॥ तें 
संचितक्रियमाण । न नासे ज्ञान बिंबल्यावीण, । त्याकारणं म्हणतो नारायण, । 
:एका मातें शरण ये.' ॥२६१६॥ 'कीं, तूं जालासी जानी, । परी तें बिंबले 
पाहिजे, म्हणोनी । एका मातेंची एकत्बेंकरूनी । शरण ये” ॥ २६१७ ॥ 
“करितां प्रकृतिपुरुषांचा विवेक, । जं गुरुमुखें कळे एक । तें एकची, जग 
भनेक, । तो एक त्या मातें शरण ये. ॥ २६१८ ॥ तें एकत्व माझे योग ऐे- 
श्वररूप, । कीं, जडप्रपेच मी चित्सरूप, । जें सगुणरूप अध्यात्मदीप । नवमी 
पाहे! ऐसें अर्जुना! बोलिलो. ॥ २६१९ ॥ “मत्स्थानि सरवेभूतानि । न 
वाहे तेष्ववस्थितः” म्हणोनी, । मागुती “ने च मत्स्थानि भूतानि” । 
, म्हणोनी बदलो कीं “पड्य मे योगमेश्वरं.” ॥२६२०॥ 'जो ऐेसा एक, । 
कीं, एकची होऊनीही अनेक, । तो योग ऐश्वररूप मी उत्तमछोक, । त्या एका 
माते शरण ये. ॥ २६२१॥ हे पुनरुक्ति अष्टादशी, । ऐसंची बोलिला द्वा- 
दशी, । दारणागतीच बोलिलो तेथें ऐसी, । अगा! अजुना! | २६२२.॥ 


१, ८ ९, घो० ४. २. अ० ९ शो० «त 


१८ अध्याय] यथार्थेदीपिका. * र्ट्र 


अचैतेद्प्यशक्तोडसि कर्शु” या छोकेकरूनी । “मथयोगमाशितः* 
म्हणोनी, । जें बोलिला, तेची परतोनी । बोलतो. ॥ २६२१ ॥ माझ्या 
योगाचा आश्रित । होई, आणि सर्व कर्मत्याग अत्यंत । करीं, म्हणूनी बोलिली 
यानिमित्त, । की, हान दृढ त्या मद्योगाभ्रये होणार. ॥ २६२४ ॥ योग 
म्हणजे योग ऐश्वर, । खर्ये मीच त्या रूपी सर्वेश्वर, । आश्रित, त्याचा दढ- 
तर । होई, म्हणजे त्या माते शरण ये. ॥ २६२५ ॥ जो जयाचा भाधव्रित, । 
तोच त्याचा शरणागत, । तोच अथे येर्थे बोलतो', ऐसा अच्युत । भाव दावी' 
॥ २६२६ ॥ “सवेयुह्मतमं भूयः शणु” म्हणोनी । बोलोनी, मग या, 
छहोकेंकरूनी । अर्थ पूर्वाक्त बोले, दावुनी । भाव ऐसा, म्हणतां 'पुन्हा आईक 
॥ २६२७ ॥ कीं, मद्योग म्हणजे योग ऐश्वर, । त्यातें शरण ये', म्हणे दादशीं 
सादर; । अष्टादर्शी म्हणे सर्वेश्वर, | “रका माते शरण ये' म्हणोनी. ॥२६२८॥ 
तेथें म्हणे, 'टाकीं सर्वे कर्म, । येथे म्हणे, “टाकी सर्व धर्म, । हें शरणागतीर्थे 
वर्ग, । कीं त्यावेगळीं कांहीं नाचरें. ॥ २६२९ ॥ द्वादशी 'सर्व कर्मे आणि 
फळ । टाकीं' म्हणे मेघनीळ, । फलशब्दे सुख विषयमूळ, । 'टाकीं' म्हणे 
तयातेंही. | २६३० ॥ कीं बिहित कर्मे त्यागी, । आणि धांवे विषयाळागीं, । 
तो आसक्त होऊनी भोगीं । उभयभ्रष्ट होणार. ॥ २६३१ ॥ येथें बोलतां. 
राहिलें, । तें तेथें असे बोलिलें, । हें 'पुन्हा आईक' म्हणतां सुचविले म्हणूनी 
येथे धर्मयाग मात्र बोलतो. ॥ २६३२ ॥ कीं, पर्वेसंस्कारें स्फुरे कर्म, । तो 
म्हणे, 'म्यां टाकिले धर्म, । आणि जें एक योग रेश्वररूप सगुणबह्य । शरण 
मी असें, म्हणे, एका तयातें, ॥ २६२३३ ॥ की जें दिसतें अनेक, । ते सर्वही 
आत्मा एक, । दढ बिंबावया हा विवेक, । ल्याच योगा ऐश्वररूपा एका शरण 
मी. ॥ २६३४ ॥ तदर्थ सर्व कर्म । टाकिले सर्वे धर्म, । चिंतिता तो एकची 
परम, । ते एकत्व मज बिंबेल.! ॥ २६२३५ ॥ ऐसा हरण एकातें निश्चित, । 
ऐसा ऐश्वर योगाचा आश्रित, । कीं, तो योग जाणतां विभूतींसहित । अचळ 
सर्वात्मयोग बाणतो. ॥ २६३६ ॥ हें दशमी सिद्ध जालें, । द्वादशी प्रसंगी 
तेंची आलें, । तेच अष्टाद्शीही बोलिटें, । ज्ञान बिंबावें म्हणूनी. ॥ २६३१७ ॥ 
परी तो विभूतींसहित । जाणोनी योग, व्हावे य्यार्चे आश्रित, । कीं, जावें 
शरण त्या एकास निश्चित । त्यागोनी सर्व धमोर्ते. ॥ २६३८ । विभूती. 
सहित योग ऐश्वर । जाणतां अदैतानुमव दढतर । बिंबे, म्हणूनी सर्वेश्वर । 
बोलिला दरशमीं विभूति सांगतां. ॥ २६३१९ ॥ “ऐतां विभूर्ति योगं 


3 








१, भ० १२, छो० ११, २. अ० २०, डो० उ. 
२८ ता० प० 


२८२ वामनर्पडितकूत 


शवे” या ' छोकेकरूनी । “मम यो वेत्ति तत्त्वतः” म्हणोनी, | “सो 
बिकंपेन योगेन युज्यते” रेस बोलोनी । दशमी केली या गोष्टीची 
सूचना. | २६४० ॥ कीं, 'ह्या विभूति माझिया, । आणि योग माझा धर्न- 
जया! । जो जाणे, बाणे तया । अद्वेत योग अविकंपॅकरूनी. ॥ २६४१ ॥ 
सर्वत्र सर्वदा स्फुरे चित्सवरूप, । आणि वाटे, कीं, नसोनी भासते जडरूप । 
हीऊनी सर्वरूप आत्मा अरूप, । हें रूप अविकंपयोगाचे. | २६४२ ॥ 
विभूतींसह तत्त्वता । योग माझा पांडुसुता! । जो जाणतो, तो जाणता, 
ऐसिया अविकंपयोगे योजतो.' ॥ २६४२३ ॥ विभूतियोग ज्ञानकळ, । दरमीं 
पेसे बोळे घननीळ; । परंतु साळी गाई ज्याच्या घरीं पुष्कळ, । तो सुप्रास- 
भोक्ता, ऐशा न्यायें बोलिला. ॥ २६४४ ॥ परी “त्या साळी कांहूनी, । पाक 
त्या तंदूळांचा करूनी, । घरतदुर्धयुक्त सुग्रास जेवितो,' म्हणोनी । बोलणेंची 
असे. ॥ २६१४५ ॥ अथवा जो धनवंत, । तो भोग भोगितो अत्यंत, । 
त्या न्यायें बोलिला भगवंत, । कीं, योग जाणे अविकंपयोगे. ॥ २६४६ ॥ 
परंतु त्या धने मेळवी विषय, । भोग भोगी तेव्हां, रेसा निश्चय; । तैसा जो 
योग जाणे विश्वमय, । त्याला तदेकनिष्टले सिद्धि हे. ॥ २६४७ ॥ की, वि 
भूतींसहित । जाणे योग ऐश्वर अद्भुत. । तेव्हां त्याच योगीं चित्त । अबिफं- 
पयोर्ग योजत. ॥ २६५४८ ॥ कीं, जेव्हां त्याच्या सख्थैयोनिमित्त । टाकूनी 
सवी धर्मोतें अत्यंत, । हें सर्वही भगवट्रप निश्चित, । म्हणूनी असे शरण 
एकत्वें. | २६४९, ॥ तेव्हां त्या शरणागतींकरूनी । चित्त तनिष्ठ होऊं लागे, 
म्हणोनी । सुटका या कमौपासुनी, । ध्याता देहिककर्मी अकत्तोत्मत्व पाहतां. 
॥ २६५० | ध्यातां अद्वितीयत्व, । अनेकीं देखे एकत्ब, । चित्त पावता 
चिन्मयत्व, । संचि्ते जळती सकळही. ॥ २६५१ ॥ चतुथोध्यायी प्वक्रपाणी । 
म्हणे, “ज्ञानाभ्निः सवेकमोणि । भस्मसात्कुरुते5जुन” म्हणोनी, । सं- 
चिताविषपरयी बोलिला. ॥ २६५२ | त्याच मागे छोक, । तेथे म्हणे उत्तम- 
शोक, । कीं, ज्ञानाच्या नावेनें पातक । तरसी, म्हणूनी ते क्रियमाण. 
॥ २६५३ ॥ प्रारूधे देह संचरे, । तव्हा चिदाकाशी तनुघट फिरे, । ह्या 
अनुभबीं न शिरे । कतृत्व कांहीं चित्तांत. | २६५४ ॥ या अनुभवरीतीक- 
रूनी । सुटे दोहीं कमोपासुनी, । या भावें 'सोडवीन पापापासुनी' म्हणोनी । 


ल कटक. आड १० कळक नहरतकटव्वाचल लही. हकक टा 4५ न. हतकडे. “तच -नस पाप्णणापापशणेण शाशी न्स्वालाणाणीपन्काक्ाणीसटीीथयाशककणीणशाचाणप0ककशकी पणाणीए)0ी?0णी काणी प१ी?१ ची पणणण्यणण पचाणा पयाणय 





१. अ० १०, छहो> ११. २. तांदूळ. २. अ० ४, छहो० २७. ४, “भम्मसात्कुर्ते तया' 
अस) खर! पाट आहे. ं 


१८ अध्याय ] यथार्थदीप्रिका, स्ट्ड 


बोळे भगवंत, ॥२६५५॥ परंतु सवे करमोतें । त्यागूनी, नानारूपा एका अनं- 
तातें । जो शरेण जाय, याते । बाणे योग अविकंप. ॥ २६५६ ॥ विभूर्ती- 
रहित योग जाणे, । याते अविकंपयोग बाणे, । म्हणूनी दशमाथ्यायी देव 
म्हणे, । “तो अविकंपयोग बाणे ये रीती,” ॥ २६५७ ॥ तेव्हां संचितें 
जळती, । क्रियमाणेही न आतळती, । द्विबिध पापबंध गळती, । बाणतां योग 
अविक्रंप. | २६५८ ॥ या भावेंकरूनी । 'सोडबीन मी पापापासुनी, । शोक 
करिसी झणीं ? म्हणोनी । बोलिला देव ॥ २६५९॥ कीं, शोकास न उरे ठाव,। 
जेव्हां बिंबे सर्वात्मभाव, । या भावंकरूनी देव । 'नको करू शोक' बोलिला. 
॥ २६६० ॥ 'कर्मत्यागनिमित्त । बंध घडेल, ल्यापासूनी निश्चित । सोडबीन,?! 
म्हणतो अच्युत । हा अथंची न घडे. ॥ २६६१ ॥ लाची लागें हे शर- 
णागती । बोलिली श्रीमद्वागवतीं, । सर्वात्मभावें शरण येती, । लांस पापची 
नसे कर्म टाकितां. | २६६२ ॥ एकादश स्कंधीं ये रीती । नवयोगी जनक- 
रायाप्रती । तत्त्व शरणागतीचे बोलती, । त्या प्रसगीं हा छोक. ॥ २६६२॥ 
*श्रीमद्वागवतशछोक--- 


देवर्षिभूताधततणां पितृणां न किंकरो नायखणी च राजन ॥ 
सर्वात्मना यः शरणं शरण्ये गतो मुकुंद परिह्त्य कतेम्‌ ॥ 


योगी म्हणती, अगा ! जनकराया ! । जो टाकूनी सकळक्रिया, । शरण 
ये मुकुदा सवोत्मया । सर्वात्मतंकरूनी, | २६६४ ॥ तो कोणाचा नव्हे विवि- 
किंकर, । जरी न प्रजी देव, कमरे, पितर, । तरी कण लांच्या तो नर । 
बद्ध नव्हे. ॥ २६६५ ॥ तत्त्व एसंची द्वाद्शी । गीतेत अजुनातें उपदेशी, । 
आणि पुनरुक्तीनं अष्टादशीं । प्रस्तुती तत्व हंची शहरणागतीच. ॥ २६६६ ॥ 
सवोत्मतेकरूनी शरण मुकुदाते, म्हणोनी । भागवतीं बोलिले, ऐसंची 
बचनीं । भगवताच्या गीतेत. ॥ २६६७ ॥ 'एका माते शरण । 
ये? म्हण सदंद्चरण; । एकराब्दाच विवरण । अनेकही जो एक 
आपण म्हणोनी. ॥ २६६८ ॥ 'सरवेही, मी एक, म्हणोनी । ये मातें शरण 
ये रीतीकरूनी, । मी सबा पापापासुनी । साडवीन,' म्हण अलुना. 
॥ २६६९ ॥ सोडवीन म्हणतां हरी, । 'मी मुकुद' एसे परी । सुचवी 
रेसीच वैखरी । नवयोगियांची भागवतीं या झोका. ॥ २६७० ॥ सर्वोततेनं 
शरण । मुकुंदाते, म्हणतां गीत!थबिवरण । आलें, कीं, जगदवययचरण । 
म्हणे 'मी सोडबीन पापापासुनी.' ॥ २६७१ ॥ 'या मातें ये शरण, । की, 


र्ट वामनपंडितकत 


सोडतील तो आुकुंद हें व्याकरण, । आणि 'एका माते? म्हणे करण, । कीं, 
“सर्ब मी एक, त्या मार्ते शरण ये.' ॥२६७२॥ 'शरण सर्वात्मना' म्हणोनी । 
आगवतीं याच वचनी, । कीं, सर्वही एक आत्मा ये रीतीकरूनी । शरण 
श्रीलुकुंदाते. ॥२६७३१॥ टाकूनी सर्वही क्रिया, । शरण मुकुंदा देवराया । जातो, 
तो जनकराया ! । कणी नव्हे देवां, पितरां, कोणाचा. ॥ २६७४ ॥ हें भा- 
गवतीं स्कंधीं एकादशी, । यास मूळ या गीतेत अष्टादशीं । हा 'छोक 
जो भगवंत उपदेशी । शेबटी स्वी उपदेशांच्या. ॥ २६७५ ॥ हें शेवटी 
अष्टादश्ी, । ऐसेंच एबी द्वादशी, । विशद पुनरुक्तीनें प्रकाशी । शर- 
णागति ह्ानिया भक्तांते. ॥ २६७६ ॥ एवंच या शरणागतीकरूनी । 
त्यागी कर्मे अपक्कही ज्ञानी, । तथापि तो प्रत्यवाय पावेल, म्हणोनी । 
शेकाच हे फटकाळ. ॥ २६७७ ॥ जरी अपक ज्ञानी । शरण सवो- 
त्मभाबेंकरूनी । जाय, सवी धमोर्ते लागुनी, । नसे लाला ल्या कर्म- 
त्याग प्रत्यवाय, ॥। २६७८ ॥ परंतु संवोत्मभावे शरण । तदर्थ टाकी 
सवघमोचरण, । आणि विषयसुख इच्छी अंतःकरण, । तैस नसावें. ॥२६७९॥ 
म्हणूनी द्वादशी भगवंत । म्हणे, 'होऊनी माझ्या योगाचा आश्रित, । तदथे 
करीं तूं त्याग अत्यंत । सवा कमीचा फळाचाही. ॥ २६८० ॥ कीं विषय- 
भोगारचें फळ । सुखची म्हणती सकळ,' । हा अथे या टीकेमध्यें प्रांजळ । 
द्वादर्शीच जाला. ॥। २६८१ ॥ कीं फळशब्दाचा ये रीती। अथे जेन 
करिती, । त्यांच्या टीकेस लागती । बहुत बाध. | २६८२ ॥ कीं ज्ञान 
देऊनी ह्री, । अभ्यास सांगे तदुपरी, । कर्मफलल्याग तरी । एर्वीच चित्त- 
शुद्धीकारणें. ॥ २६८३ ॥ कर्माची फळें टाकुनी, । ईश्वरी अपी कर्मे क- 
रूनी, ) तोच चित्तुद्धी पावोनी, । ज्ञान पावतो. ॥ २६८४ ॥ द्वादशी 
अजुन ज्ञानी | त्यास अभ्यास आधीं सांगोनी, । 'अभ्यास न घडे, तरी म- 
त्कर्मपर होई,' म्हणोनी । देव म्हणे. | २६८५ ॥ 'तेंही करू्न शकसी 
जरी, । तरी सर्वकमफलत्याग करीं, । ह्‌ जहान जालिया उपरी । हाची ज्ञान- 
परिपाकाथ बोलतो. | २६८६ ॥ कमोीचा टाकणें फलभोग, । हा या सम- 
याचा नव्हे त्याग, । एवं फलरशाब्दे विषयसुखभोग, । 'त्यासहित कर्मे टाकी' हा 
अथे. ॥ २६८७ ॥ एवंच फलरान्दार्थ । विपयसुख हें यथाथ, । या'पुढिल्या 
शोकीं समथ । हेंची द्वादशी बोलिला. ॥ २६८८ ॥ “श्रेथयो हि ज्ञानम- 


बाला चि ३ करस िशशवा॒ााय्य् 


१. पोष. २, अ० १२ शछो० १२. 


१८ अध्याय] ययार्वदीपिका रुट 


भ्यासात्‌॑” या छोकेंकरूनी । “श्ञानाड्यानं बिशिष्यते” म्हणोनी, । 
“घ्यानात्कमफलत्यागं” रेसें म्हणतो, यावरूनी । पर्वे्ोकोक्त कर्मफलतयाय 
ऐसा वाढविला. || २६८९ ॥ हान जालियाउपरी, । घ्यान बिंबलिवाहीवरी, । 
कर्मफलत्याग बोले हरी । था भावे. ॥२६९०॥ कीं कमोीचा आणि फळाचा । 
फळशब्दे विषयसुखाचा । त्याग घडतो साचा । पक्षयोगियाते. ॥ २६९१ ॥ 
पर्वे्ोकीं कर्मफलाचा । अर्थ हाची साचा, । परी अपक्कास जह्ञानपरिपाकार्थ या 
त्यागाचा । विधि बोलिला, जो या अष्टाद्शी या शहोकीं. | २६९२ ॥ द्वादशी 
हा निर्णय, । या टीकेंत जाला निश्चय; । ज्यांस उरेल येथे संशय, । त्यानें 
तेथे पाहावे. | २६९३ ॥ एवं ज्ञान जालियाउपरी, । स्थिति बाणाबय़ा बरी, । 
सर्वात्मभावें ह्री । भजावा, टाकूनी दों गोष्टींते. ॥ २६९४ ॥ सवे कर्मे आणि 
विषयभोग । या दों गोष्टींचा त्याग, । न टाकवे बिषयसुखभोग, । प्रत्यवाय 
त्यास कर्म टाकितां. ॥ २६९५॥ हे या छोकीं बोलतः राहिलें, । तरी द्वादशी 
असे बोलिलें, । हें त्याची पुनरुक्ति, ऐसे सूचविलें । याचीकारणें भगवते या 
'प्रकरणीं. ॥ २६९६ ॥ आत्मज्ञान जालियावरी । जोपर्यत अभ्यास न करी, । 
तोंपर्यंत स्थिति बरी । हञानाची न बाणे. ॥ २६९७ ॥ त्यांत जे ह्ञानानंतर । 
सोडिती सगुण सर्वेश्वर । आणि ध्याती नुसर्त भक्षर, । त्यांस अभ्यासची 
साधन योगसिद्धीचे. ॥ २६९८ ॥ अभ्यासीं न थारे चित्त, । तरी श्रम 
मांडिती त्यानिमित्त, । आणि जे भक्त ज्ञानी, तयां अत्यंत | आयास नलगे. 
॥ २६९९ ॥ त्यांत उपाय दोनी । ज्ञानपरिपाकार्थ म्हणोनी, | “ अभ्यासेप्य- 
समर्थासि” येथूनी ।“मत्कमेपरमो भव? ऐसं द्वादशी देव म्हणे.॥२७००॥ 
कीं करू न शकसी अभ्यास, । तरी ते सोडीं आयास, । आणि करीं, म्हणे 
जगनिवास, । कर्मे माझी. ॥२७०१॥ जरी अभ्यासीं वाटती श्रम, । तरी होय 
मत्कर्मपरम, । मदर्थ माक्षे भागवतधर्म । करितां, योगसिद्धि सत्वर पावसी, 
॥२७०२॥ जे रेसी द्वादशी उक्ती, । तेची “मेन्मना भव?” हे येथें पुनरुक्ती, । 
कीं, झानपरिपाककारणें भक्ती । करी हे गा! अजुंना! ॥२७०३॥ हॅ हानपरिपा- 
कार्थ,। म्हणूनी येथे न बोळे समर्थ, । की पुतरुक्ति म्हणतां जाणे पार्थ, । द्रादशी जो 
समजला. ॥२७०४॥ वी “मत्कमंपरमो भव” हें दादी माधव । बोलिला 
भक्तीचे बैभव, | ज्ञान बिंबावयाकारणे. || २७०५॥ आतां भक्त सगुणाचा ज्ञानी, 
परी । क्ञानरूथची भक्ति करी, । हे कर्मरूप भक्ति चित्ती न धरी, । तरी कर्मलागे 


कट कणा एहककळीफीशीणण पतीकककाची टाओणीणशी वकक होधणीते४चा पण. कक आयण पण भाण आ टा 











हि िरिशि 


र. ० १२२, हो १०, ५१, अ० ९, ४० २४. 


२८६ वामनपॅडितकृत 


आणि भोगलागें सिद्धि तया. ॥२७०६॥ कीं जो अंद्वेत ऐश्वर योग, त्याचां आ- 
श्रय । म्हणजे सर्वही बासुदेव, ऐेसा निश्चय, । जरी जडीं न स्फुरे चित्मलय, । 
तरी तदाभ्रित होऊनी कर्मे टाकावी. ॥ २७०७ ॥ याकारणें उत्तमछोकन 
“अथेतदप्यशक्तो$सि कक्तु/हा छोक । बोले, कीं आवडोनी ज्ञानची एक; । 
जरी मत्कर्म करूं तूं न हकसी, ॥ २७०८॥ तरी सर्वकर्मत्याग । आणि जो 
विषयभोग । सुखरूप वाटे, तो फलभाग। टाकीं, धरूनी आश्रय माझ्या- यो- 
गाचा. ॥२७०९ ॥ “अधेतदप्यशक्तो$सि करस” या छोकेंकरूनी । म्हणे 
मद्योगाचा आश्रित ऐेसा होऊनी, । “सर्वकमेफलत्यागं ततः कुरु” म्ह- 
णोनी । द्वादशी म्हणे. | २७१० ॥ तेची पुनरुक्तिरूपष अष्टादशशीं । भगवंत 
येथें उपदेशी, । कीं येथे राहिलें, ते पाहावें द्वादशी, । आणि तेथें नसे ते येथें 
पहावे. | २७११ ॥ याकारणें मागुती मागुती । द्वादशाष्टादशाची संगती, । 
बोलणें लागलें, याचा संतीं । उबग सर्वथा न मानावा. । २७१२ ॥ कीं 
द्वादशी त्याग सर्व कर्माचा, । तोची अष्टादर्शी सर्व धर्माचा, । येथें त्याग विष- 
याच्या सुखाचा । नाहीं, जो द्वादशी फलराब्दे बोलिला. ॥ २७१२३ ॥ तरी' 
द्वाद्शींची पुनरुक्ती । तेथें पहावी भगवदुक्ती, । तेव्हां जें येथे नाहीं, त्याची 
प्रसक्ती । जालीच द्वादशी पाहतां. ॥२७१४॥ रेसीच शका येथें दुसरी, । तेही 
हवादर्शी निरसिळी बरी, । आतां शंका केसे परी, । आणि केसी परिहरिढी 
द्वादशांत ? ॥२७१५॥ तरी बिंबाबया ज्ञानयोग, । देव बोलतो, हा त्याग । एक 
सर्वकमीचा, आणि सुखभोग । फलडाब्दे तयाचाही. ॥ २७१६ ॥ तो येथें 
नसे, । तरी नसो, हाद्शीं असे, । तरी हे त्याग बाणती कैसे ? । ते ज्ञान न 
बिंबलें या. ॥ २७१७ ॥ कीं ज्ञान बिंबाबयालागीं । जो ह्या दोन्ही गोष्टी 
त्यागी, । तो अपक्ष योगी, । सास केसा बाणे हा लाग? ।| २७१८॥ कीं 
कर्ममात्र टाकील भलता, । परी विषयसुखाची इच्छाळता । न तुटे, जों न बिंबे 
तत्त्वता । अद्वैतसुख. ॥ २७१९ ॥ आणि ज्याची पुनरुक्ति हे अष्टादर्शी, । 
ते पाहतां द्वादशी, । त्याग तेथें उपदेशी । कमोचा आणि फळडाब्दे सुखाचा. 
: ॥ २७२० ॥ तरी अपक्क ज्ञानियाठा 3 हा त्याग कैसा बाणतो, बोला? । 
संदेह ऐसा प्राप्त जाला । या यागप्रकरणीं. ॥ २७२१ ॥ तरी या संदेहाचा 
परिहार, । द्वादशी सये जगदाधार । करिता जाला तदुत्तर | दुसरिया 'छोकीं 
य्यापुढे. ॥ २७२२ ॥ “सवेकर्मफलत्यागं ततः कुरु" । म्हणूनी बोलिला 


क्त तयान ल्क 
क. त 00006... 0000. 4 वि शिब॒ि॒ा्मा्यसबाबायावयषष च य ह ययॅ्शसि्शशिशशुधिधाथाशााााअयांु्ंर क्र क्ाळायावा ळकवा ्ामडवकमककमममडयाडामंमाी विििशशशबअ््स् ्हशश्म्त्ननििय(ूुओकशबाागगबन्सिमिसवि डड मड डड की 
आ 


१, अ० १२, हो० ११. 


१८ अघ्याय ] यथाथेदौपिका. र्‌टऊ 


कल्पतरू, | तों. देखता जाला जगहुरू । या संदेहाचें स्थळ हें म्हणोनी' 
॥ २७२३ ॥ तरी हा करितां त्याग, । बाणेल स्बोत्मयोग, । तेव्हां पूर्बीच 
जो त्यजिला विषयसुखभोग, । त्याग बिंबेळ यांचा अनायासे. ॥ २७२१ ॥ 
तोंपर्यंत ला लागाचें । हें बीज पेरिले, ऐस तत्त्व याचे, । फल त्या बीजाचें 
तेंची साचं, । कीं ज्ञान बिबतां बिंबे हा लाग. | २७२५ ॥ म्हणूनी आधीं 
जगदुरू । म्हणे, “सवैकमेफलत्यागं ततः कुरू” । हें सागबीज पेरूनी 
कल्पतरू, । द्वादशी बोलिला हा छोक. ॥ २७२६ ॥ 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्यानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कमॅफलत्यागस्त्यागाच्छांतिरनंतरम्‌ ॥ 

ज्या स्वरूपअभ्यासावरूनी । प्रसंगसंगतीकरूनी, । हा लाग करीं म्हणे, 
त्या अभ्यासाइुनी । ज्ञान श्रेय देव म्हणे. ॥ २७२७ ॥ तरी आधीं ज्ञान होय 
जरी, । अम्यास मांडावा तदुपरी, । त्या अभ्यासाहुनीही ह्री । ज्ञान श्रेय काँ 
म्हणे? | २७२८ ॥ या विरोधाचा परिहार । ज्ञानराब्दी दावी सर्वेश्वर, । 
कीं एक ब्रह्म नानाकार ।) जाणणे, ते ज्ञान बोलावें. ॥ २७२९ ॥ व्यतिरेकें 
जडाडूनी । विलक्षण चिदात्मा, म्हणोनी । कळलं आणि तितकेंची समजोनी । 
अभ्यास मांडी. ॥ २७३० ॥ तरी नाहींच जालें ज्ञान, । कीं जडही बअह्ष. 
अद्वैतज्ञान, । बोध ऐसा नव्हे, तों. समाघान, । साधकाचे होईना. ॥२७३१॥ 
त्या अभ्यासाहुनी । ज्ञान सर्वही अद्य ये रीतीकरूनी । श्रय अल्लंत म्हणोनी । 
देव म्हणे. | २७३२ ॥ सागरी तरंगांचा पसर, । तैसें आत्मयांत चराचर । 
जो देखेळ, तोची नर । ज्ञान पावला. ॥ २७३३ ॥ प्रमाण यासी हेची 
गीता, । कीं चतुथोध्यायांत पांड्सुता । खूण ऐसीच सांगे तत्त्वता । ज्ञानाची 
श्रीजगदरू. | २७३४ ॥ “यंज्ज्ञात्वा न पुनर्माहं या झछोकेंकरूनी । 
“येन भरूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि” म्हणोनी । देव बोलिला यावरूनी । 
ज्ञान म्हणजे कळणें सर्वही ब्रह्म. ॥ २७३५ ॥ आणि नुसता आतमस्वरूपी 
चित्तास । पुनःपुन्हा योजणे हा अभ्यास, । ल्या अभ्यासाहूनीही, जगनिवास । 
म्हणे, ज्ञान श्रेय ओळखणे सर्वोत्मता. |" २७३६ ॥ की. ज्ञान बिंबायाचें हें 
प्रकरण, । येथे ज्याणें ते सिद्धि, ल्याला श्रेयपण, । तरी विभूतिअध्यायांत 
कमलेक्षणं । बोलिला, तो छोक या प्रसंगींही वा्णला. | २७३७ | ऐता 
विभूति योगं च 'मम यो वेत्ति । सोडविकंपेन योगेन युज्यते” म्हणे 


७ ब 7-2 ४४५८ ५५०७-४५” "7 ४-४ ४४" अटी णणती णी णी (शी 7 पा चयतकक णाचनकर का म मटन 


१, अ० ४, शेळ २५ २, अ० 2०, दे ०७ '$ 


२१८८ वामनपंडितकत 


श्रीपती. । विभूतिसहित योग तो हाच, ये रीती । वी सवेही वासुदेव. 
॥ २७३८ ॥ ला अद्वेतयोगीं क्शिष गुण । जेथे दिसे, तेर्थे विभूतिपण, । 
आणि योगाचें काय जें लक्षण, । ते॑नवमाध्यायांत बोलिले. | २७३१९१ 
योग रेश्वर नवमी अर्जुनाला । “पॅश्‍्य मे योगमेश्वर॑” म्हणूनी दाविला, । 
तोची विश्वरूपी प्रगट केला, । “दिब्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योग- 
मैश्वर” म्हणोनी. ॥ २७४० ॥ एवंच विश्व आकार भगवंताचा, । जो 
सर्वात्मा ये रीती साचा, । तो योग सूचवूनी बोले वाचा । दशमी “हता 
विभूतिं योर्ग 'च” म्हणोनी. ॥ २७४१ ॥ कीं या विभूतीसहित । हा योग 
तत्त्वता जाणे निश्चित, । तो अबिकंपयोगे म्हणे, भगवंत । योजतो येथें संदय 
असेना. ॥ २७४२ ॥ या योगार्चे ज्ञान, । ते श्रेय अभ्यासाहून, । या गोष्टीचे 
व्याख्यान । बिशद टीर्केत द्वादशी. ॥ २७४३ ॥ एवं स्वरूपी चित्त । स्थिर 
कंरावयानिमित्त । जो अम्यास, त्यापरीस अच्युत । ज्ञान श्रेय म्हणतो ये रीती. 
॥ २७४४ ॥ तरी विभूतीसहित । योग म्हणजे जाणे सवोत्मता निश्चित, । 
लो अविकंपयोगें योजतो म्हणे भगवंत । तो अविकंपयोग बाणे घ्यानेंकरूनी. 
॥ २७४५ ॥ तेव्हां सवोत्मक ह्लानाहीहुनी, । घ्यान श्रेय म्हणोनी, । “ज्ञा- 
नाड्यानं विशिष्यते” या चरणेंकरूनी । ध्यान सर्वात्मयोगाचे बोलिला. 
॥ २७४६ ॥ तदर्थ सर्वेकर्मफललाग देव । द्वादशी याहूनी पूर्वशोकीं बोळे 
स्वयमेव, । तो त्याग, आतां देवाधिदेव । ध्यान बाणतां, बाणतो म्हणतसे. 
॥ २७४७ ॥ “ध्यानात्कर्मफठत्याग॑? या चरणेंकरूनी । हा त्याग 
ध्यानानेतर, म्हणोनी । देव म्हणे, यावरूनी । हे सिद्धि हाद्शी प्रवेशोकोक्त 
त्यागाची. ॥ २७४८ ॥ आणि अर्थही एवेछोकोक्त त्यागाचा । निवडतो या 
शहोकेंची साचा, । कीं अर्थ सर्वकर्मफलल्यागाचा । जो उघड, तो न घडे उभ- 
यत्र. ॥ २७४९ ॥ श्रेय अभ्यासाहूनी हान, । अधिक लाटूनीही व्यान, । 
ज्या थ्यानीं समाधान । अद्वैत अपरोक्ष अनुभवाचे. ॥ २७५० ॥ त्याही 
थ्यानानंतर । कर्मफलल्याग बोले सर्वेश्वर, । उघड अथे भलता नर | जाणे, तो 
येथ उचित न दिसे. ॥२७५१॥ कमोच्या फलाचा लाग।हा उघड अथे, परी 
फलभोग, । ज्ञान नसतां, कर्मयोग । करितां, चित्तथुद्ध्य्थ टाकिठा. ॥ २७५२ ॥ 
कीं जिज्ञासु ज्ञानाकारणें । जेव्हां करी कर्माचरणे, .। तेव्हां घडले टाकणें । 
फळ कमोर्चे आरंभीं. ॥ २७५३ ॥ तं जालिया ज्ञान, । बिंबलिया अद्वैत 

१. अ« ९ छो० ५. २. ल० ११ छो० ८. ३. अ० १०, हो० ऊफ. इ. ही 
झुडशन्दयोगी भन्यय “दुनी' या पंचमीचे प्रत्ययापूर्वींच लाविलें आहे, ५, अ० १२ झो० १२, 


१८ अध्याय ] यथाथेदीपिका. २८९ 


अपरोक्षांनुभवव्यान, । येथें कर्म फल्यागार्चे व्याख्यान । न लगतां, टीकाकार 
गजबजले. ॥ २७५४ ॥ ते या कमोच्या फलत्यागाचा बिचार । बोलोनी गेले 
कीं मिथ्याची स्तुतिप्रकार, । उगेंची श्रेष्ठत्व बोलिळें त्यागाचे, ऐेसा निधोर । 
करूनी गेले. । २७५५ ॥ कोणी अर्थची नाहीं बोलिला, । कोणी भावार्थ 
मात्र गोफाटिळा, । जैसा तेसा छोक लाटिला, । परी ते बरे त्याहुनी. 
॥ २७५६ ॥ कीं जे गीताशास्त्री् ये रीती, । तत्रापि या अध्यायांत मिध्य- 
स्नुती, । थोर होऊनी वाखाणिती, । नवळ मोठें. ॥ २७५७ ॥ ज्या द्वाद- 
झाच्या अती, । “ये' तु धम्यांमृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते” म्हणे श्रीपती, । 
त्याही अध्यायांत मिथ्या स्तुती । बोळती होऊनी पडित. ॥ २७५८ ॥ अर्थ 
न कळे म्हणावें, । न बोठतां बोलिले, ऐसे गणाव, | न कळतां ऐसंची वा- 
खाणावें, । हे स्तुति उगीच त्यागाची म्हणोनी. ॥ २७५९ ॥ म्हणतां काचे 
फट, । अर्थची बुडतो सकळ, । एवं फलडशाब्दे बोलावें प्रांजळ । बिषयसुख' 
म्हणोनी. ॥ २७६० ॥ कीं विपय मिळाळे पुष्कळ, । तथापि सुख न उपजे, 
तंव्हा निष्फळ, । सुख होतांच त सफळ, । जे कांहीं मेळविळें. ॥ २७६१ ॥ 
म्हणतां सर्वे कर्मफलत्याग, । कर्मययागची विषयसुखत्याग, । दोनीं छोकीं 
श्रीरग । सर्वकर्मफळव्याग वोलिळा. || २७६२ | परवेळोकां म्हण श्रीगुरू, । 
कीं सर्व “कमॅफलत्यागं ततः कुरु” । बोळे स्वरूपसुखसमाधीचा कल्पतरू, । 
कीं त्याग वारी कमाचा आणि जिपयसुग्यावाटी, | ७६२३ | परवेळोकीं तयाग 
करी, । इतकेंवी बोळे; परी | त्याग बाणे घ्यानाटपरी, । जाणोनी हे, दृसरिया 
छोकीं बोलिला. ॥२७६४॥ पर्वश्गोकीं करी म्हणोनी, । “सर्वकमॅफलत्याग॑” 
दादशीं बोळोनी, | तो घ्यानंकरूनी बाणे एस संचतनी, | * ““यानात्कमेफल- 
त्याग” एस बोळिला. | २७६" || एवंच विवावया अनुभवज्ञान, । करा- 
वया सर्वात्मकध्यान, । द्वादशी बोठिळा जगंलिवान | त्याग कमाचा आणि 
वरिपयानंदाचा. ॥ २७६६ ॥ हे द्वादशी भगवदुक्ती, । येथे “भूयः शणु" 
म्हणूनी पुनरुक्ती, | सांत एका माते शरण ये, ऐसी भक्ती | करीं, त्यागूनी 
सर्वेधमतें, म्हणतसे. ॥ २७६५७ ॥ येथे फठत्यागशव्देकरूनी । बिषयसुख- 
लाग म्हणोनी, । बोळांवा, तो तेथें बोळिळा व्यावरूनी । “भूयः शणु” 
म्हणतां सुचविला. || २७४९८ ॥ ण्वच टाकूनी समवम, । सोडोनी बदोक्त 
स्वकंर्म, । शरण जावें, त्याचें हे वर्म, । कीं. विप्रयसुखच्छा जरी टाकी, 


किशन डड 
की नन“ क शत नी 








ऱाटक- "कणा ए णणाणाचण शण पापणी नाण हक "कन “> 4 य“ 


शे 


१, अ० १२ ो० २०. २. अ० १२ शो० ११. अ० १२ कझो०१२, 


२९० बामनपंडितकृत 


॥ २७६९ ॥ ते सोडितांही सुटेना, । तोडितांही तुटेना, । तथापि सुख तें 
नळगे म्हणूनी मना, । त्याग युक्त साधर्के करावा. ॥ २७७० ॥ विषयसुख- 
त्यागी । होउनी, मग सवी खधर्मास लयागी, । मग सर्वात्मभावें योगी । ध्यान 
करितां, बिंबला देखे तो लाग. ॥ २७७१ ॥ म्हणूनी म्हणतो गदाम्रज । 
कीं “सर्वधरमान्परित्यज्य । मामेकं शरणं व्रज । अहे त्वा सवेपा- 
पेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः” ॥ २७७२ ॥ द्वादशाध्यायोक्त अथ 
पोटी, । तो “भूयः शणु” म्हणूनी शेवटी । म्हणे, अद्दया एका मातें कि- 
रीटी ! । शरण ये, टाकूनी सर्वघरमीते. ॥ २७७३ ॥ बोलतां लागला उशीर, | 
तों शर्खे हाणो लागळे वीर, । म्हणूनी द्वादशयान्यायाथे यदुवीर । पोटीं धरूनी 
बोळे “भूयः शणु” म्हणोनी. ॥ २७७४ ॥ युद्धत्वरेने गीताकार । बोलिला, 
तो अर्थ टीकाकार । तिहीं वाखाणावा यथाप्रकार, । की तांतडी तयां असना, 
॥ २७७५ ॥ तथापि ग्रंथ वाढला बहुत, । आणि एवोपर विचारासहित । 
बोलणें ठागठें, म्हणूनी भंत । केला संक्षेप बहुतां शब्दांचा, ॥ २७७६ ॥ 
तथापि ग्रंथ वाढला । आणि दों अध्यायांचा प्रसंग ठागळा, । याकरितां दुर्ग 
मसा दिसो आला, । तरी क्षमा करावी श्रोतयांही. | २७७७॥ कीं जे भोळे 
मक्त, आप्त, । त अर्थभावाथंची होती तृप्त, । परी ज्यांच्या हृदयीं सदेह गुप्त, । 
संदेहयुक्त त होती. ॥ २७७८॥ आणि जो जो बाधित अथ, । तो तो 
मानिला जिहीं यथाथ, । आणि बोलकेही समर्थ । समाधान व्हावें यांचेही. 
॥२७७९॥ आणि नामें यथाथंदीपिका । भगवतं मांडिली हे टीका, | अथर 
बाधित तितका फिका, । न वाटतां अबावितार्थ, केंवी रुचे 2 ॥ २७८० ] 
म्हणूनी अर्थ बाटे दुर्गम, । परतु पयाठोचने बहुत सुगम, । भाषेमध्ये निग- 
मागम । भतिमंत दिसती. | २७८१ ॥ अतिसुगम गीता, परी । अबाधित 
अर्थ समजे जरी, । बाधित अथ जनवैेखरी । बोले, तो नव्हेच गीतार्थ. 
॥ २७८२ ॥ करितां ते बाघधपरिहार, । टीका दुर्गम वाटते फार, । आणि 
बोलतां अनुभवचमत्कार, । साधारणास दुर्गम वाटते. ॥ २७८३ ॥ जरी 
सुगम होय जे जे रीती, । ते ते रीतीने शब्द चालती । जे अधिकारी सुमती, । 
सुगमची त्यांडा. ॥ २७८४ ॥ जे ज्ञानी भक्त । भगवत्पदीं अनुरक्त, | लांच- 
कारणें हें भगवदक्त । गीताशास्त्र प्रगटले. ॥२७८५॥ हेंची आतां. भगवंत । 
बोलेल, कीं यथयर्येत । उपदेश जाला, आतां अनंत । अनधिकारी, अधि- 


न. "> 4“ << ती नट स -२__ ०२-५५” 


१. कुष्ण, २, अ० १८ हो० ६४. 


१८ अध्याय ] वथार्थदीपिका. २९१ 


कारी बोलेल वा झाखाचें. ॥ २७८६ ॥ तांत भक्तची अविकारी, । ऐसें पुढे 
संसारकंसारी *। बोलेळ रोकडे, अनधिकारी । निवढूनी बोठतो, या 
शोके. ॥ २७८७ ॥ 

इद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 

न खाशुध्रषये वाच्यं न च मां यो्भ्यस्‌यति ॥ ९७॥ 


अगा ! ज्याच्या ठायीं नसेल तप, । लयास हें शास्र अध्यात्मदीप । न सा- 
गांवें तुवां, म्हणे बाप । विधातयाचा. ॥ २७८८ ॥ तपशब्दाचे अथभेद । 
बहुतांपरी बोलती बेद, । त्यांत येथे मुकुंद । तप आठोचन बोलतो. 
॥ २७८९ ॥ आलोसन म्हणिजे विचार, । ज्याच्या बुद्धीस समजे तत्त्व- 
निर्धार, । श्रवण होतांच मननप्रकार । करूं शके, तो बिचारनिष्ठ जाणावा. 
| २७९० ॥ तत्त्वविचारी बुद्धी । प्रवर्ते ज्याची, त्यातेंची सिद्धी, । आत्मा- 
नुभवसुखसमृद्धी । होऊं दाके. ॥ २७०१ ॥ परंतु इहजन्मी, अथबा ज- 
न्मांतरीं ॥। तपश्चर्या स्वघर्मांचरणादि बरी । संचितरूपे असेल, तोची करी| 
गीताश्रवण होतांच मननाते. । २७९२ ॥ एवं तपरखी तोची ख्वरा, । कीं 
स्वहितविचारशील असे बरा, । अध्यात्मशास्त्र त्याच नरा । अनुभवफलप्रद 
होणार. ॥ २७९३ ॥ तप आलोचनातें म्हणावें, । ये रीती तप जाणावें, । 
जो ऐसा नसेल त्याळा न सांगावें । हे गीताशास्त्र, देव म्हणे. ॥ २७९४ ॥ 
आपस्तेबशाखा यजुरनदी, । त्यांत भगुवळी उपनिपदी । भगूतं बरुण 
प्रतिपदीं । म्हण, तर्पेकरूना ब्रह्म जाण. ॥ २७०५ ॥ तां भृगु विचार 
करी, । अन ब्रह्म म्हणूनी जाण; तदूपरी । त्याला मागुती वरुणाची वेग्वरी । 
म्हणे, तपकरूनी अह्म जाण. || २७९६ ॥ ता पुन्हां विचार करी, । प्राण 
ब्रेझ जाणे; तदुपरी । त्याला पुन्हां गुरूची वेस्वरी | म्हण, तर्पे अह्म जाण. 
॥ २७९७ ॥ एऐंसाच वारंवार । भरगु करी विचार, | तो. पुनः पुन्हा म्हण 
तत्प्रकार, । तपे ब्रह्म जाण म्हणानी. ॥ २७९८ ॥ एवँच तपराब्दे बिचार, । 
ज्या बिचारें कळे निर्विकार, | जथं नसे तो प्रकार, । तेथ अर्थना! हें तुवां 
न सांगावं. | २७९९ ॥ कव्पवृक्षाचे बीज तिमळ, । तेंही ऊखर भूनिवरी 
परितां निष्फळ, | या भावं म्हण जगन्मगलळ. । जो अतपस्क, लाला न 
सांगावें. || २८०० ॥ स्वहितविचार जथे, । फळलीं सकळही तपे तेथे, । 
जो स्वहितवरिचारदीन, तो येथं । अधिकारी नव्ह हा अथ. ॥२८०१॥ आतां 


'१ विचार, 


२९२ ब्रामनंपंडितळत 


तपाचेही बहुत प्रकार, । त्यांत सात्विक तर्पे स्वहितनिष्टाविचार, ॥ ल्यास 
लाचा सत्त्वसंस्कार । सात्विक भक्तीच उपजवी. ॥ २८०२ ॥ य्ांत झुद 
सत्त्वगुण, । उपाधि ज्याचा श्रीनारायण, । जो अमक्त, जो नव्हे तत्परायण!। 
मोक्षाधिकारी तो नव्हे. ॥ २८०३ ॥ नसे भगवद्भक्ति ज्याला, । मोक्ष अ- 
त्यंत दूर लयाला । हें अध्यात्मशात्र तैसियाळा । सांगोनी काय 2 ॥ २८०४॥ 
वृष्टि पाषाणभूमीवरी, । हे गीता अभक्तां यापरी, । या कारणें म्हणे हरी । 
हे अभक्तांकारणें न सांगावें. ॥ २८०५ ॥ येर्थे म्हणे कमललोचन । कीं 
“नाभक्ताय कदाचन” । अभक्तांते कदापिही नको म्हणे, हें वचन । भाव 
गंभीर बोलतसे. ॥ २८०६ ॥ कीं आहे सखवसंस्कारी । भगवद्वक्तीस अ- 
विकारी, । आणि संगदोपॅकरूनी करी । भजन राजस तामस. ॥ २८०७ ॥ 
तोही सत्संगॅकरूनी । सत्वोपाधि एकची सवेश्वर, म्हणोनी । जगत्कारण 
श्रीकांत समजोनी, । भगवद्गक्त जरी जाला असे. | २८०८ ॥ त्यास आधीं 
गावे । हें मीताशासत्र सट्रावे, । आणि जां खभक्ती नाही, तो. न उप- 
देशाव, । कदापि हं शास्त्र. ॥ २८०९ ॥ एवेच भगवद्भधक्ति'नाहीं जोवरी, । 
कदापि सांगा नय तोंचवरी, । तोच जरी सद्भक्त होय, तरी । कां न सांगावें 
हं शास्र? ॥ २८१० ॥ ताकारण म्हग ह वचन, । कीं “नाभक्ताय 
कदाचन । कदापि सांगा नको म्हणे पद्लांचन, । अभक्तपण जों असे. 
८११ ॥ पूर्वी होता अभक्त, । तोची जालियावरिही भक्त, । 'कदाचन 
शब्द सदहयुक्त । होऊं नये तेवबां. ॥ २८१२ ॥ कदापिही न सांगावें, । 
हे अभक्तास बोलिलें दे4; । तरी आतां भगवद्वधक्ति धरिली जरी भावे । 
तरी पूर्वा अभक्त तो होता. ॥ २८१३१ ॥ “कदाचन” म्हणिजे कोणे 
काळीं । न सांगावं म्हणूनी बोळे वनमाळी, । यावरूनी भक्ति करितां, कोणे 
काळीं । सांगावी गीता तयाते. | २८१४ ।॥।) देवालयामध्ये कदापी । येऊं 
नका देऊं पापी, । म्हणूनी आक्षा, तथापी । तोंच आज्ञा, जों तो शुद्ध होय. 
॥ २८१५॥ तोंच झुद्ध जालियावरी, । देवालयांत येऊं द्यावा, परी । अशुद्र 
काळी शुद्ध होईलची याउपरी, | म्हणूनी कदापि येऊं न द्यावा. ॥ २८१६ ॥ 
या प्रकारें जो अभक्त, । तोही पुरे होईल भक्त, । म्हणूनी जोवरी अभक्त, 
तोंवरी कदापिही नव्हे युक्त, । त्यास सांगणें ही गीता. ॥ २८१७] 
या भावें पप्मलोचन । बोलिला ऐसं वचन, | कॉ * *नाभक्ताय कदाचन” । 
आतां “न चाथुश्रूषवे वाच्य” म्हणतसे. ॥ २८१८ ॥ शुश्रूषा 


१८ अब्याय ] यथा्थेदीपिका ९९३ 


नसे ज्याला, । हें तुवां न सांगावें लाला, । म्हणूनी देव बोळे या बोला । 
अर्थ याचा दोंपरी. ॥ २८१९ ॥ शुश्रूषा, सेवा म्हणूनी बाखाणिती, । 
“आणि सुश्रूषा, श्रवणाची इच्छाही म्हणती; । परंतु हे दोन्ही अथ लागती । 
अगत्य येथे. ॥ २८२० ॥ कीं श्रवणाचा असे आदर, । तो वक्तयाची सेवा 
करी सादर, । श्रवणी ज्याला अनादर, । तो कां सादर सेवील वक्तयातें: 
॥ २८२१ ॥ आणि हें श्रवण करवावं तया, । कीं श्रवणी आदर असे जया, । 
, त्याचा आदर पहावया । सेबा पहावी तयाची. ॥ २८२२ ॥ आतां सेवाही 
करी, । आणि इच्छा इतर अंतरा, । गीताश्रवणीं आदर बरा न धरी, । लास 
ही गीता सांगो नये. ॥ २८२९ ॥ कीं वक्ता प्रारधे घनवंत, । अथबा 
गीतार्थवक्ता विबिधगुणवंत,। कायीतराकारणें अत्यंत । सेविती तया. ॥२८२४॥ 
गीतार्थ ज्यास बाणे, । तो थोर हे गीता जाणे, । कोणी सादर सेवितां 
झहणे, । गीताश्रवणार्थ सेविती हा मातें. ॥ २८२५ ॥ म्हणूनी इच्छूनी इतर 
कारण, । सेविता, वक्ता आपण । त्यास करवी गीताश्रवण, । तरी गीतार्थ- 
सार्थकता नव्हे तेथें. | २८२६ ॥ या कारणं श्रवणादर, । आणि सेवेसही 
सादर, । ऐसा नसेळ ल्याला दामोदर । अर्जुना म्हणे, हें तुवां न सांगावें. 
॥ २८२७ ॥ द्विविधही झुश्रपा । असेल ज्याला, त्याच पुरुपा | गीता सां« 
गांवी, या विशेषा । चकारें देव सुचवी. ॥ २८२८॥ “न चाझुश्रूषवे” 
म्हणोनी, । येर्थे या चकारेंकरूनी । अथ दुसराही सुचवूनी, । देव बोले. 
॥ २८२९ ॥ आतां श्रवणादरही घरी, । आणि सेवाही सादर करी. । सर्व 
विपर्यी बरा, परी । माझी असूया करी, तरी लासही न सांगावे. ॥ २८१०॥ 
असूया म्हणजे जो निर्दोष । त्यास लावणें दोप, । तो असूयायुक्त पुरुष, । 
आणि असूया ते क्रिया तयाची, २८२३१ ॥ तरी मज निर्दापा दोष लावी, । 
त्यास हे गीता न सांगावी, । ते दोंरूपी दोंपरी बदावी, । ऐसें भगवंत सु- 
चवी, ॥ २८३२ ॥ कीं एक रूप अवतारी इंश्वर, । दुसरें रूप त्याचेची 
विविच अवतार, । नसे दोषही दिप्रकार, । दोही निर्दोषरूपीं ये, रीती. ' 
॥२८२३॥ कीं डेश्वर सर्व कर्ता, । इश्वर सर्वमती, । वेदी, शास्री, लौकिकीं 
हे वार्त । प्रसिद्ध सवेत्र., ॥ २८३४ ॥ यावरूनी दुःखितां । दुःख इश्वर 
देतो ऐेसं बोलत, । सुखितांस तोची सुख देतो, रेस म्हणतां, । दोष ईश्वरी 
लाविती. | २८२५ ॥ कीं बरें केलें जया, | तो काय आप्त तया? | आणि 
'दुःख दिघलं ज्या प्राणिरयां, । ते काय घेरी तयाचे? | २८३६ ॥ हें वैषम्य 


र९्४श्‍ वामनर्पंडितछत 


आणि निदेयत्म । ईश्वरी लाविती दीनत्व, । त्यांत हें गीतारहस्यतत्व । ' सार्गो 
नये. ॥ २८१७ ॥ तो सुखदुःखदाता केवळ, । परंतु देतो कमोनुरूप फ- 
ळ । ऐसें म्हणतां, म्हणती खळ । कीं कर्मे तोची करवषितो. ॥ २८रेट रॉ 
जरी कर्मे तोची करवी, । तरी कां न देई स्वीस बुद्धि बरवी? । कळा ऐसी 
काँ हो! फिरवी? । की जन पावती नरकदु खे. ॥ २८१९॥ आणि जो 
आपण पार्पे करवी, । त्यास तोची नरक नाना योनी भोगवी, । तेव्हां विषंम- 
त्बनिर्दयत्वपदवी । जो ऐसें करी तयातें. | २८४० ॥ याचा परिहार भगवंत 
बोलिला पंचमाध्यायांत, । कीं इश्वर नसे निमित । कर्तृत्व आणि कर्मे कोणाची. 
॥ २८४१॥ “से कर्तृत्व न कमोणि । लोकस्य सजति प्रभुः” म्हणे 
'्वक्रपाणी, । हें तत्व सांगताही, ज्यांची वाणी । तोची कता म्हणती, ते 
असूयक. ॥ २८४२ ॥ दुसरी असूया ये रीती, । कीं अवताररूपें श्रीपती । 
सकामासही कथाप्रीती | ढागो म्हणूनी गोपिकांशीं त्रीडला. ॥ २८४३ ॥ 
, त्यास म्हणती, कामातुर । तरी परलत्त्रियांशीं सादर । रमला आणि उखळी 
बांधला दाढोदर, । तो काय मुक्ति देईल भक्तांते ? ॥ २८४४ ॥ जरासं- 
धापुढें पळाला, । सामर्थ्य केंचें तयाला 2 । इत्यादि दोष निर्दोषाला । लाविती, 
हांस हें न सांगावें. ॥ २८४५ ॥ एवंच सेवा, श्रवणादर । दोनी दाविती 
सादर, । आणि दोष लाविती मज पामर, । त्यांसही नको सांगो भाव ऐसा. 
॥ २८४६ 1 कोणी भरावया उदर, । कोणी म्हणावया 'चतुर, । सेवा आणि 
श्रवणादर । दाखवितीलळ गीता कळावी म्हणोनी. ॥ २८४७ ॥ तथापि ही 
परीक्षा पहावी, । कीं जो दोष मातें न लावी, । अथवा सांगतां निर्दोषपदवी। 
माझी धरी चित्तांत, | २८४८ ॥ लास हे गीता सांगावी तुवां, । अन्यथा 
सांगों नये पांडवा! । म्हणूनी भावार्थ दावी सबी संदेवां । देवाधिदेव. 
॥ २८४९ ॥ कीं निर्दोष अवतारचरित । श्रोता समजे, तो मुक्त होतो 
निश्चित, । ऐसें चतुभी अच्युत । ख्ये बोलिला. ॥ २८५० ॥ “जन्म कम 
व मे दिव्य” या छोकेंकरूनी, । माझी जन्मकमे दिव्य अलोलिके म्हणोनी, । 
बिशद बोलिला, त्यावरूनी । कळलेंचं निर्दोषत्व मोक्षाधिकारी श्रोतयांतें. 
॥ २८५१ ॥ पंचमी इश्वराचें बिषमत्व । आणि ड्श्वराचें निदेयत्व । उडे, 
ऐसें बोलिलें तत्त्व, । तेथे निर्दोषत्व श्रोते समजले. ॥ २८५२ ॥ ऐसें अ-. 
सोनी मागुती, । हें असूयकाप्रती । न सांगावें, म्हणे श्रीपती । याची भावें. 


३५१ आही, ककल. कक. ३९५ आळी िििड॒जबअ | बेब अ बळ कळक 0७ कचा 





१. अ९ ५ शो» १४. २. अर इ छये० ९. 


१८ अध्याय ] यभार्थदीपरिका . ७. 


॥ २८५३ ॥ कीं गीतार्य ऐके, परी । अभक्ति आपकी अंतरी, | तो हई 
निर्दोषत्व न धरी । मनीं आपुल्या. ॥ २८५४ ॥ एव नक्त भघिकारी 3 
गीताश्रकणीं, ऐसें मुरारी । सुचवी, जो कैवारी । अनन्यभक्तांचा, ॥२८०५ 
यालागीं कमललोचन । म्हणे, “नाभक्ताय कदाचन” । गहन भावें हे 
वचन । आधींच बदला. ॥ २८५६ ॥ अतएव सांगतां अनधिकारी, । तहि- 
लक्षण तितर्के अधिकारी । सुच्ची भगवंत सुखकारी | भक्तजनांचा, ॥२८५॥ 
, म्हणूनी भक्ताप्रती गीताथे । जो सांगेळ यथार्थ, । तो अल्लंत प्रिय हतार्थ, । 
रेसें सांगो पाहतो येथूनी. ॥ २८५८॥ कैसें गीताथाचें निरूपण । करावें, 
ते भगवंत आपण । बोलतो, आणि कोणाप्रती श्रवण । करवावे हें भाषी 
बोलतो या छोकीं. २८५९ ॥ 

य इद्‌ परमं गुद्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति । 

भक्ति मयि परां छत्या मामेवेष्यत्यसंदायः ॥ ६८ ॥ 


अगा ! हें गुह्य परम, । मथन करूनी सर्वेही निगम, । काढिले, कीं 
सर्वही मीच पुरुषोत्तम । गुह्य उत्तमोत्तम हें ऐसें. ॥ २८६०१॥ माशिया 
मक्तांचमाजी याते । जो सांगेल, तो सर्वश्वरात । मातें. पावेल, येबिषयी 
संशयातें । मानू नको सरवेथा. ॥ २८६१ ॥ कीं जो असेल माझा भक्त, । 
तोची हें शास्र भक्तियुक्त, । जे माझे चरणीं अनुरक्त, । लांतेंची हें 
सांगेळ. ॥ २८६२ ॥ परंतु जे रीतीकरूनी । हे परम गुह्य वाखाणुनी, । 
मज पावेल म्हणोनी । म्हणतो, ते रीति अजुना आईक. ॥ २८६३ ॥ 
कीं सर्वत्र या गीतेत । भक्तीतंची मी भगवंत । श्रेष्ठ करूनी अल्ंत । 
सर्वापरीस, बोलिला. || २८६४ ॥ तैसीच रीति अवलंबुनी, । जे माझ्या 
ठायीं भक्तीतेंची थोर करूनी, । माझ्या अतिशयोक्तीकरूनी । जो सांगेल, 
॥ २८६५ ॥ अवलंबूनी ऐसी रीती, । आणि सांगेल माझ्या भक्तांचप्रती, । 
भक्ति थोर ऐेसी व्याश्या करील सुमती, । तो निःसंशय मातेची पावेल. 
॥ २८६६ ॥ सर्वोहुनी भक्तीचे श्रेष्टपण, । म्हणूनी करितां निरूपण, ) विसा. 
भगवद्धक्त कवण । इष्ट मानील ल्या 'निरूपणातें? ॥ २८६७ ॥ निर्गुणीपास- 
नातत्पर्‌ । लास सर्वातमभक्तीनें सर्वेश्वर । सगुणपणें मजावा सादर, । 
मान्यच नसे हे गोष्टी, | २८६८ ॥ म्हणूनी जे अद्दयज्ञानयुक्त । सर्वात्म- 
भक्ती करिती भक्त, । लांबांचूनी इतरांपाशीं अयुक्त । बोलणें परत्ब सर्वीहूनी 
अक्तीचें. ॥ २८६९ ॥ ज़ञो निर्युणोपासनाभिभानी, । तो हे गोष्टी सरवेथ्रा 


२९४ वामनपंडितकूत 


न मानी, । त्याच्या मतें जो हानी, । सगुणभक्ति नलगे तया. ॥ २८७०॥ 
गीतेत ज्ञाननिष्ट भक्त जेर्थे, । ते विपरीत वाखाणिती तेथें, '। किंबडुना 
या छोकीं येथे । झांकिळा अबाधित अर्थ हा. ॥ २८७१ ॥ भक्ति 
सर्बोहूनीही समर्थ, । हा तिहीं मानावा जेव्हां अर्थ, । टीकाच लांची होते 
व्यर्थ, । कीं ज्ञानियास भक्ति नलगे, ऐसें मत तयांचे. ॥ २८७२ | जे 
आत्मप्रीति तेची भक्ति त्यांची, । आतमत्वें सगुण सर्वात्मयाची । ऐसी असती 
टीका तयांची, । तरी हा अथ ते मानिते. । २८७३ ॥ कीं भक्ति थोर 
करूनी, । हे गीता वाखाणावी म्हणोनी, । म्हण भगवत ला अथीते आ- 
च्छादुनी, । बाधित अर्थ बोलती. ॥ २८७४ ॥ “मद्वक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा” ये रीती । अन्वय दोही चरणाचा न बोलती । 
तिसरा चरण योजिती चतुथोते. ॥ २८७५ ॥ “भक्ति मयि परां 
कृत्वा” हा चरण, । “मामेवेष्यति” म्हणूनी योजून, व्याकरण । करिती 
कीं भक्ति थोर माझे ठायीं करूनी, निपुण । मातेंची पावेळ, तो भक्त. 
॥ २८७६ ॥ जो हे परम गुह्य गीता । सागेल माझ्या भक्तापासीं तत्त्तां, | 
तो मग माझे ठार्यी पांडुसुता ! । करूनी मोठे भक्तीते, मातेंची पावेल. 
॥ २८७७ ॥ देव म्हणतो ये रीती, । म्हणोनी एक निर्गणाभिमानी 
बदती, । एक त्याहीपरीस दाविती । चातुये येर्थे. | २८७८ ॥ कीं माज्ञे 
ठायीं भक्ति आधीं करूनी, । मग हे ग्रीता माझ्या भक्तापासी सांगोनी, । 
त्याउपरी मातेची पावतो, म्हणोनी । म्हणती म्हणतो श्रीकृष्ण. ॥२८७९॥ दोही 
परी गीताथोचे निरूपण । व्यर्थची होते, करिता एसे विवरण. । की हे प्रस्तुत 
प्रकरण । गीतार्थनिरूपणाचे. ॥२८८०॥ मक्तांपा्शी गीताध । न सांगे, आणि 
कृष्णभक्तीने कृतार्थ, । तो त्याते पावेळ कीं न पावेळ, हे यथार्थ । सांगा 
म्हणतांच, उडतो अर्थ त्यांचा. ॥ २८८१ ॥ गीतार्थ सांगीतल्याविना | 
भक्तीने भजतां जगजीवना, । न पावे म्हणतां, श्रवणनिष्ठां भक्तजनां । 
, भगवत्यापति नाहीं म्हणावे. ॥ २८८२ ॥ तेव्हा ज्याणें गीता आयकावी, । 
त्याणें भक्त मेळवूनी ते सांगावी, । मग भगवद्धक्ति जेव्हां करावी, । भग- 
यत्माति तेव्हां तयाते. ॥ २८८३ ॥ एवच ऐसें बोलतां नव्हेसें जाले | 
हा बाध देखतांच मन भ्याले, । आतां बोळणे इकडे आले, । कीं न सां- 
गतांही गीतार्थ प्राप्ति भक्तीने. ॥ २८८४ ॥ भक्तांत गीतेचा अर्थ । न 
सांगताही, जो भक्तीने छृतार्थ, । त्यासही भगवच्याहि हें यथार्थ, । तरी फळ 





१८ अध्याय | श्यक 


कोणते गीतानिरूपणाचें ? ॥ २८८५॥ भगवतमाति. अत्तीकरूनी-) गीता* 
निरूपणाहीवांचुनी, । प्राप्ति भक्तीनेंची गीता ही सांगोती, । तरी बय. 
मँहिमा काय गीता निरूपणाचा १? ॥ २टट६॥ खंच हा नवहे या छो. 
कांचा अर्थ, | मताभिमानेंकरूनी कल्पिला व्यर्थ, । अर्थ हाची एक समधे, ।. 
कीं भक्ति थोर करूनी सांगणे, हे रीति गीतानिरूपणाची, ॥ २८८७ 
अवलेबूनी भगवद्वाक्याते, । न मितां इतर टीकापांडिलयाते, । श्रेष्ट सबीत 
भक्ति, ऐसे माझ्या भक्ताते ! गीता सांगे, तो मातेची पावे हा अर्थ, 
॥ २टटट ॥ अर्थ हाची अबाधित, । तो अथ सर्वथा बाधित, । भाता 
आधीं भक्तीकरूनी, मग भक्तांत । गीता सांगतो, मातें पावे, एक म्हणती. 
॥ २८८९ ॥ तोही अर्थ न घडे ! बरा, विचार उडे, | फळ लाही 
अर्थी न सापड । गीतायाच्या निरूपणाचें. ॥ २८९० ॥ जे, प्रा 
श्र्ठा भक्ति, तेची करी, । आणि गीता विष्णुभक्तापासीं न सांगे जरी, । 
न्यास भगवत्याप्ति व्हावी बरी, | ते काय गीता न सांगतां राहेल! 
॥ २८९१ ॥ राहेळ म्हणता अनव, । होईल म्हणता लाची टीका व्यर्थ, । 
कीं भक्तात सांगण गीताथ, | काय बोलिळ फळ लाचे १॥ २८९२ ॥ कीं 
परा भक्ति ज्यागे केली, । त्यास याबाचूनोही जे प्राप्ति बोलिली, । तेची लया- 
तेची या निरूपणही जाली, । विशेष कोण तो निरूपणाचा१॥ २८९३ | 
भगवत्मापि ज्या भक्तीकरूनीं, । कृतार्थ त भक्तीने होउनी, । पाबणार गीता 
निरूपणावाचुनी । तची प्राप्ति गीतानिरूपण, | २८९४ ॥ येर्थे निरुत्तर 
होती, | परि उगेच न राहती, । उत्तर नसोनी, मागुती । म्हणतील ऐसें, 
॥ २८९५ | की सांगेल भक्तांत गीता, | तो न भजे भक्तीने अनता, । 
तरी काय पावेळ भगवता ! | की न पावेल म्हणूनी पुसतीठळ? ॥ २८९६ ॥ 
या पुसण्यात ऐसी युक्ती, । की जरी प्रामि बोलता नथ विनाभक्ती, । तरी 
जे आपली उक्ती, । सिद्ध तेची होणार. | २८९७ ॥ की सागोबीही गीता, । 
भक्ति करूनी मग, अव्युता | पाबाव, तरी आम्ही बोठतो तची तत्त्तां । 
का नव्हे सिद्ध. ॥ २८९८ | यास उत्तर ये राती, | की. भक्तीबिण भनायासें 
श्रीपती .। दुलभ, परतु ,जो सुमती । ये रीती भक्तास गीताथे सांगेळ, 
॥ २८९९ ॥ त्यास गीतानिरूपणीं | जरी भक्ति काही होय उणी, । सर्बी- 
त्मभावें सगुणीं आणि नियुंणीं । भक्ति न बसे, | २९०० ॥ तरी हे शंका 
कुतकोश्चित, । बाध ढावित्य निश्चित, । आणि ऐसें नसतें, तरो भगवंत । 
४०, वा० ५० 


२९ वाभनर्पडितडूत 


कल गीतार्थनिरूपणाचें ऐसें न बोलतां. ॥ २९०१ ॥ प्राते तेची गींतार्थ- 
निरूपणें । जे सर्वात्मभक्तीच्या दृढपर्णे, । कीगीतार्थनिरूपणींच अभ्यासाही- 
बिर्णे । होणार हानी परिपाक आणि दढ निष्ठा भक्तीची, ॥ २९०२ ॥. 
आत्महानावीण । मोक्ष बोडेळ कवण ? । तथापि जों नव्हे क्ञानार्चे दढपण, । 
तों पुनर्जन्म न चुके. ॥ २९०३ ॥ त्या ज्ञानाच्या दृढपणाकारणें । निर्गुणपरा 
अभ्यास मात्र करणें, । प्रथगात्मस्वरूप अंतःकरणे । पहावें अथवा सर्वेभूर्ती 
चित्सवरूप. ॥ २९०१४ ॥ न सोडितां तो अभ्यास, । भक्त भजती जगनि- 
बास, । प्रात लयांठा विनाप्रयास, । आयास अधिकतर अव्यक्तोपासकां. 
॥ २९०५ ॥ त्यांत भक्तांस भक्तीचे प्रकार । बोलिले, तदनुरूप भक्तीचे 
व्यापार । करितां, प्राप्ति प्रेमानुसार । अनायासे. | २९०६॥ त्यांत एक 
आक्मवेत्ता भक्त ते प्रकार । न करी, आणि हे गीताच वारंवार । भगवंत 
बोलिला तदनुसार । सांगे, थोर करूनी सत्रोत्मभक्तीते. | २९०७ ॥ सांगे 
भॅगवद्वक्तांप्रती, । तरी गीताथोच्या निरूपणेंची मती । पावे ल्याची अनायास 
स्थिती । सवोत्मबोधीं सप्रेम, | २९०८ ॥ जं भगवद्रीतानिरूपण, । तेंच 
भगवद्धक्तीचें दढपण; । जरी भगवदुक्तिप्रकारें विवरण । करी सर्वोत्कर्ष 
भक्तीचे. ॥ २९०९ ॥ जें गीताथोनिरूपण, । तेंची ज्ञान भक्तीचे 
दृढपण, या वेगळें सुलरें कारण । प्रात्तीस न दिसे या छोकीं. ॥ २९१० ॥ 
म्हणूनी बोलिला भगवंत, । कीं गीतार्थनिरूपणेंची निश्चित । भातें 
पावेल, ऐसे असंत । फल गीतानिरूपणाचे बोलिलें. ॥ २९११ ॥ 
अरे ! वांश व्यालीची वेदना । नेणे, आणि पुत्राचिया आलळिंगना; । निररुणबा- 
दियांस कळेना । गीताव्याख्यान आणि प्रात्तिसुख. | २९१२ ॥ भक्तीहुनी 
ज्यांची रसना । अधिक बोले निरुणोपासना, । त्यांस हा गीताथ अनुभत्र 
आकळेना, | काय जाळावे तयांचे पांडिय! ॥ २९१३ ॥ निर्गुणोपासकांपरीस 
अत्यंत । भक्त मज युक्ततम, म्हणे, भगवंत, । येथे पांडियबळें बोलती विप- 
रीत, प्रासि गीता्थनिरूपणें तयां केंची? ॥ २९१४ ॥ जे भगवंते थोर केले । 
सर्वापरीस उच्च पदवीस नेले, । यांस उणेपणें जे बोलिले, । प्राप्ती कैंची 
तर्या गीतानिरूपणे! | २९१५ । गीतानिरूपणाचें फळ । जरी कळतें 
निर्मळ, । तरी ते न बोलते ऐसें केवळ । कदापिही. ॥ २९१६ ॥ कीं गी: 
ता्थे भक्तांप्रती । सांगोनियांही, मागुती । न पावतां भगवतञयामीची स्थिती, । 
सग भक्ति करील प्राततीकारणे. ॥ २९१७ ॥ दुसरे निपुण लाहुनी । म्हणती; 


१८ अध्याय ] यथारथेदीपिका "२६९ 


भक्ति आधी करूनी, । मग गीता्थ भक्तांस सांगोनी, । पावले भगवतयातीतें 
॥ २९१८ ॥ तेव्हां रवी जे भक्ति केली, । ते गीता न सांगतां बाय 
शेली, | अथवा बाट पाहत राहिली, । कीं गीताथे सांगतां नेईळ भगव 
त्याप्तीतें ? | २९१९ ॥ तेव्हां पूर्वकत भक्तीही नव्हे समर्थ, । आणि गीततार्थ 
सांगणेंही जालें व्यर्थ, । कीं ततूर्वकृत भक्तीने छतार्थ । विशेष न दिसे 
गीतानिरूपणीं. ॥ २९२० ॥ आणि भगवत तरी ऐसें म्हणतो, । कीं गीता 
-जो म झिया भक्तांपासी सांगतो, । तो ल्या गीतानिरूपणें पावतो । मातेंची 
निःसंशय म्हणोनी. ॥ २९२१ ॥ गीतानिरूपणफलाचें प्रकरण, । प्रात्तीका- 
रणे बदावें गीतानिरूपण, । तें उडते कारणपण, । कारण भक्ति दोंहीपरी 
बोलतां. | २९२२ ॥ तेव्हां जें बोलतो भगवंत, । त्यास यास विरुद्ध 
अलसंत । वाक्या ऐरेसा संत । मानिती कैसा? ॥ २९२३ ॥ एबंअर्थ जो अ- 
बीधित, । तो हाची, कीं या छोकीं भरवत । गीतानिरूपणफलची अत्यंत । 
स्प्राप्तीकारण बोलतो. ॥ २९२४ ॥ तेव्हां जो तृतीय चरण, । 'भर्कि 
मर्यि परां कृत्वा' म्हणूनी म्हणतो नारायण, । या चरणाचें हेंच व्या- 
ख्यान, । कीं भक्ति माझी श्रेष्ट करूनी । हे गीता जो सांगे, ॥ २९२५ | 
तो मातेंची पावे नि.संशय, । जो माझ्या भक्तापासी, ऐसा निर्णय । करूनी 
सांगे भक्तिमय । हें शास्र मारे. ॥ २९२६ ॥ आतां भावार्थ ये रीती, । 
कीं ज्याची अविद्यांबृत मती, । त्यास या गीताथीची गती । काय कळे! 
॥ २९२७ ॥ आणि ज्याची गेली अविद्या, । प्राप्त जाली अनुभवत्रह्मविद्या, | 
तो पावलाच त्या आद्या । गीतार्थनिरूपणावांचूनीही. ॥ २९२८ | आणि 
गीतार्थनिरूपणें देव । स्वप्राप्ति बोळंतो स्वयमेव, । ज्ञानियांस तों देवाधिदेव | 
प्राप्तच असे. ॥। २९२९ ॥ नाहीं पावला अज्ञानी, । त्यास प्राप्ति बोलावी 
गीतानिरूपणंकरूनी, | तरी तो अनधिकारी, ज्ञानावांचुनी । काय गीतार्थ 
संगेळ? ॥ २९३०॥ या विरोधाचा परिहार । तोची देवाधिदेव बोलणार, 

प्रातीस उरी आणि सांगावया अधिकार, । ज्ञान भक्ति या दोहींकरूनी. 
॥ २९३१ ॥ ऐसा काढावा अधिकारी, । म्हणूनी या छोकीं हरी) गी 
तानिरूपण आणि आपली प्राति बोलतां बरी, । भाव ऐसा सुचवितो 
॥ २९२२ ॥ कीं आमेज्ञानेंची प्रात, परी । ते ज्ञान इढ बिंबल्याउपरी; । 
तथापि आत्मसत्ता कळावी बरी । गुरुमुखे, मग बित्रणे प्रयत्ने शि- 


बय. 4०८” कना आ 1 य की 





च्य. णावषणाणाणीपा स्कल किबा 


१, भश्ञानाने वेष्टित शाळेंली 


३०० वाममपंडितेकृत 


च्यान्या. ॥ २९२३३ ॥ तथापि तितर्केची कळणें पुरे, । म्हणुनी म्हणतां 
संसार न सरे, । कीं जों चित्त चित्खरूपीं न मुरे, । तोंवरी न चुकते पुन- 
अन्म, | २९२० ॥ जडावेगळे चिन्खरूप । कळल आणि जड नानारूप*] 
त्यांत तरंगामध्ये अरूप । कळला जरी चित्समुद्रही. ॥। २९३५ ॥ आणि 
स्वित्त नव्हे चिन्मय । तें तो. कळलें जरी अद्वय, । त्याला पुनजेन्म, हा 
भिर्णय । मागें जाला बहुतां स्थळी. २९३६ ॥ एव आधीं गुरूच्या मुखं 
कळावे, । मग तें प्रय्न बिज्रावे, । तोच प्रात्तीस पावला ऐेसे म्हणावें, | 
अन्यथा शब्दची तोंबरी. | २९३७ ॥ तो प्रश्र्नही दोंपरी, । तांत एक 
आत्मा कळलियावरी, । आतां सगुणभक्ती कां याउपरी! । म्हणुनी, टा- 
किती सगुणभक्तीते. | २९३८ ॥ आणि निर्गुणवी उपासिती, । अम्यासें 
चित्त चिन्मय करिती, । ते निशुणप्राततीतंची पावती, । परतु क्वेश अधिक- 
तर तयाते. | २९२३९ ॥ जे ज्ञान जालियावरी, । कांस सगुणाचीच धस्ती 
बरी, । त्यांस तारितो सत्वर ही । भवसागरी अनायास, ॥ २९४० |. 
हे द्वादशी स्पष्ट बोठणं जालें, । प्रसंग संक्षेप येर्थे आल, । की भक्तीनं ज्ञान 
बिंबल । खल्पायासं भक्तांचे. ॥ २९४१ । परंतु जो गुरुमुखें परात्पर । कळे, 
तोंवरी सगुण सर्वे्वर । दोही पक्षांस होतां प्रियकर, ! तरी गुरुरूपे भेटेल. 
॥ २९४२ ।॥ कीं सगुणप्रसादावीण । ज्ञान पावला कवण? । वेदी वेदांती 
श्रवण । सर्वास ऐसं. ॥ २९४३ ॥ परतु ते सगुणाची प्रीती, । नव्हतां 
अद्वैत सर्वरीत्मरीती, । साकार सगुण श्रीपती । भजती श्रवणकीर्तने जिज्ञासु. 
॥ २९४० ॥ ज्ञान जालियावरी । सगुण सोडिला जिहीं हरी, । त्यांचा आ- 
दर निसुंणावरी । बैसला अलंत. ॥ २९४५ ॥ निखळ चित्सवरूप नि- 
गुंण, । मायाभास विश्व जिगुण, | त्या भासास निगुंगीं एकपण । पाहती, 
रजञूस सर्पास जे रीती. ॥ २९४६ ॥ त्या खरूपींच अभ्यास | मागुती योजिती 
चित्तास, | न थारतां, पावती आयास । सगुणभक्तीत टाकितां. ॥ २९४७॥ जे 
न सोडिती सुगुणास, । अद्वेतबोध कळतांच त्यांस | जग अवघे जगन्िवास, । 
मग सवोत्मभक्ति ऐसी ते करिती. | २९४८ ॥ ते भक्ति करितां आत्मत्े, 
त्यांचे । ज्ञान अद्वेतत्वे बिंबतं साचे, । तेंच पावणं भगवंताचे । आणि प्रयास 
- अति अल्प. ॥ २९४९ ॥ तैसा जो भक्त । जाला ज्ञानयुक्त, । जो एरवी 
होतां अनुरक्त, । न जाणतां भदवेत, एकाच सभुणरूपी. ॥ २९५० ॥ तास 
जाले ज्ञान, । आतां सवेही बासुदेव ऐसे व्यान । करोनी, पावार्वे समाधान । 


शा 
ह 


१८ अध्याय ] यथार्थदीपिका 1 


त्याच भगवत्याततीकरूनी, ॥ २९५१ ॥ हा प्राप्तीचा उपाय परी, । जों 
सर्वात्मभक्तीची असे उरी, । जे सर्वात्मभक्ति केलियावरी, । त्या ज्ञानियाचें 
“ज्ञान अपरोक्ष बिंबणार. ॥ २९५२ ॥ कीं तत्व समजला, पंरी । ज्ञान 
भक्ति दोन्ही बिंबावी तदुपरी, । ऐसिया समयांत जरी करी । भक्तापाशी 
निरूपण गीतेचें. ॥ २९५३ ॥ तरी त्या गीतानिरूपणमात्रेंकरूनी, । ज्ञान 
सवीत्मभक्तियोगे बिंबेल म्हणोनी, । भाव ऐसा अंतरीं धरूनी, । हे फल 
बोळे गीतानिरूपणाचें. ॥ २९५४ ॥ कीं आत्मज्ञान जालें, ते बिनठें नसे, | 
आणि सगुणमूतिमात्रीं भक्ति दिसे, । तो गीतानिरूपणें पावतसे । दढ 
सत्रोत्मभक्तीते. | २९५५ ॥ सर्वात्मभक्तीचें दृढपण, । तेंच ज्ञानपरिपाकाचें 
लक्षण, । याचेंची नांव कमलेक्षण । निजप्रात्ति बोलतसे. ॥ २९५६ ॥ याही 
वेगळे जे परिपक्क ये रीती, । ते प्रीतिपात्र भगवंताचे असती, । परंतु 
नो वक्ता गीतेचा प्रस्तुती, । लाच आधी अपकज्ञान, भक्तीही अपक, 
॥ २९५७ ॥ ज्ञान अद्वेत तरी जालें, । परंतु नाहीं मिबले, । आणि सगुण 
नाहीं बाणळं । सवात्मभक्तीकरूनी, | २९५८ ॥ तथापि गीताथ सांगाबया । 
अधिकार जाला जया । प्राति सास अगा ! घनजया! । गीता सांगतां, भाव 
ऐसा. ॥ २९५९ ॥ कीं प्राप्तीस उरी । नसती त्याला जरी, । मातें पावती 
एसं म्हणेळ हरी । हं घडेना. । २९६० ॥ आणि ज्ञान अद्वैत । भक्तियुक्त 
नसे, तोंपर्यंत । गीतार्थ यथोक्त सांगेळ नुसता पडित, । हें कदापि घडेना. 
॥ २९६१ ॥ यालागीं गीताद सांगेळ, तो । मातंची पावेल देव जेथें 
म्हणतो, । तेथ आधीं सुचवितो, | कीं तो ज्ञानी आणि भक्त. ॥ २९६२ ॥ 
नदीच्या पळ तीरा । पावतो म्हणतां, सा नरा । पोहता यते, ऐसा बरा । 
दांबिळाच भाव. ॥ २९६३ ॥ जो वक्ता गीताथाचा, | तो अदैतवेत्ताच 
सांचा, । जो पांडियमाजे बोलेल, त्याचा | हा बडिवार भगवंत बोलेना, 
॥ २९२९६१४ ॥ आतां अद्वेतवेत्ता जरी, । व्यास प्राप्तीत गोष्टी नलगे दुसरी, । 
आणि भगवंत तरी । म्हणतो तो मातं पावतो. | २९६५ ॥ गीता सांगत! 
उरी । प्राप्तीस देशिली, वरी म्हणतो हरी । कीं गीता सांगे, तो मातं पा- 
वतो. .॥ २९६६ ।. एव अदवेतवेत्ता तरी म्हणावा, | आगि भगकताति 
'नाही ऐसा अपुक्ही गणावा, । तो या छोकीं बोठिळा जाणावा । या प्रा- 
प्तीयोग्य वक्ता गीतेचा. । २९६७ ॥ परतु नव्हे आणि नुसतं अद्वैत जाणे, । 
'भक्तीचें रहस्य नेणे, । या ज्ञानियास न म्हणे, । प्राप्ति हे ग्रीतानिरूपर्णे- 


9 


३०रँ ब्रामनपंडिंतक्त 

करूनी. ॥ २९६८ ॥ कीं “मद्धक्तेष्वभिघास्यति” । म्हणूनी म्हणे श्री- 
पती, । जो हॅ रहस्य भक्तांप्रती । सांगे, तो मातेची पावे, म्हणतसे. ॥२९६९॥ 
ज्यास भक्तीचा अभिलाष । भक्तांपासीं तोची पुरुष | सांगेल गीतार्थपीयूष, 
एवं ज्ञानी आणि भक्त तो. | २९७० ॥ परंतु नव्हे पक्क ज्ञानी, । नव्हे 
पक भक्त, म्हणोनी । गीतार्थनिरूप्णेंचीकरूनी । मातें पावतो देव म्हणे. 
॥ २९७१ ॥ जो स्पर्शांनी गीतार्थ, । तो गीतार्थ सांगतांच होतो कृतार्थ, । 
भगवव्मापि परमपुरुषार्थ । गीताथ सांगतांच वक्ता तो पावे, ॥ २९७२ ॥. 
सप्तमी भक्त जो ज्ञानी, । तो थोर सर्वाहूनी । जो 'बासुदेवः सर्वमिति' 
म्हणोनी, । तं वर्णिता वक्ताच बासुदेव. ॥ २९७३ ॥ ज्या चित्समुर्द्रे सर्वा 
जगास । प्रकाश, चराचर तरंगांस | तो आत्माच आपण जगनिवास 
वासुदेव, कीं वास सर्वोभूती आपला. ॥ २९७४ ॥ नवमी आत्मरजवरी । 
देखे विश्वसप जेव्हा, अजुंनास हरी । 'भत्स्थानि सवेभूतानि' ऐसा उषप- 
देश करी, ।आणि "ह 'ने 'चा्हँ तेष्ववस्थितः।२९७'५॥कीं मजमाजीं भूतें 
सकळ, । परी मी नसे त्या भूती केवळ, । रजूमध्यें जैसा व्याळ, । परी' 
जो नाहींच, त्या व्याळीं रज कैंचा ? ॥२९७६॥ या स्थळीं होतां निरूपण, । 
सर्वोभूती प्रकाशक आपण, । भूतांचे देख मिथ्यापण, । तीं नाहींत, मीच 
तीं, ऐसें वक्ता अनुभवी. ॥ २९७७॥ तों “नेच मत्स्थानि भूतानि । 
पश्य मे योगमेश्वरं” म्हणोनी । निरूपण चालतां या वचनीं । बक्ताच 
होय तो योग ऐश्वर. ॥ २९७८ ॥ कीं नसोनी विश्व दिसे,॥ हे अघटित 
घटना इैश्वराची असे, । आपणास आपण करल्पूनी, भासे । खर्ये सगुण 
सर्वेश्वर. । २९७९ ॥ ला इंभ्वराचा अनुभव । आपण जगदात्मा माधव, । 
तेंची आत्मत्व अभिनव, । जाणे गुरुमुखं वक्ता गीतेचा. | २९८० ॥ परंतु 
नाहीं बिंबठे, । त गीतानिरूपणीं ठसावलं, । 'पुनःपुन्हा निरूपितां बाणलें। 
सगुणपणींही अद्वेत. ॥ २९८१ ॥ कीं आत्मा चित्सागर, । तरंग लाचे 
चराचर । नसोन दिसती हा योग ऐश्वर, । वक्ताच होतो सांगतां स्पर्ॉनी 
अथोतें. | २९८२ ॥ एवंच जो खहिततत्पर, । तो ऐसाच अनुभवे सादर | 
गीतार्थ सांगतां निरंतर, | तोची अनुभव ठसावे प्रसादे सर्वेश्वराच्या.॥२९८३॥ 
पदोपदी जे ऐसे भनुभव, । ते स्प्शीनी सांगतां वैभव, । ज्ञान सवीत्मभक्ती 
बिंबेळ, याचें अभिनव । न वाटे रसज्ञां निर्मत्सरां. ॥ २९८४. ॥ हें विश्व 


प्न एटा ० टपणा शन्कयाचणलानराणीी र्ट सात पाप ककल 





अ. “र काटा 








यी 


१. अ» ७, ० १९. २.भअ०३, हो० ४. ३. अ०९, श्रे० ५, 





 णाजरनाका व. धपयाण च जकयाला जकाळया. 


१८ अध्याय ] यथार्थदीपिका. ३्क्३ 


सर्वेश्वर, । हें विश्व योग ऐश्वर, । ऐसें ठसावे, तोची पाबळा नर । षड्युणा 
सर्वेश्वराते. ॥ २९८५ ॥ “श्रीभगवानुवाच'? म्हणोनी । गीताउपदेश 
होतो ज्या नविंकरूनी, । तो षड्गुणत्वें जगची, म्हणोनी । वक्ता या भावें 
निजप्रात्ति या शछोकीं बोलतो. ॥ २९८६ ॥ या छोकी “मामेवेष्यत्यसं- 
शयः? या रीती । मातेची पावतो, म्हणे जगदाकृती, । कीं षड्गुण माश्ले 
दिसती । तरिश्वरूपी. ॥ २९८७ ॥ ते षडयुणत्व मायाभुजंग, । आत्मा रज 
झा सबाह्य अंतरंग, । ऐसें अनुभवितो, तो भक्त मीच श्रीरंग, । गीता- 
निरूपणें ये रीती मात पावतो. ॥ २९८८ ॥ तो सरवात्मभक्तीतें पावला, । तो 
आत्माच माझा जाला, । जैसा ज्ञानी भक्त सप्तमी बोलिला, । “ज्ञानी 
त्वात्मेव मे मतं” म्हणोनी. ॥ २९८९ ॥ अगा ! सर्वास सबोहुनी । 
प्रिय आत्माच आपला विशेषेंकरूनी, । मज तो अखंड स्फुरतो, त्याबांचुनी । 
दुसरें दिसेना. ॥ २९९० ॥ तैसाच गीताथीचा वक्ता, । कीं मजवेगळें 
कर्हींच न दिसे त्या भक्ता, । मग तो जीवन्मुक्त मज निलसुक्ता । कीं आव- 
'डतो म्हणुनी मी किती सांगो? ॥ २९९१ ॥ या गीतार्थबक्तयाची आवडी । 
सांगतां न पुरती युगांच्या कोडी, । तथापि लाच्या प्रीतीची कांहीं एक थोडी । 
गोष्टी सांगतों, या भावें बदे या छोकें. ॥ २९९२ ॥ 


न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियटत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९ ॥ 


प्रगट करूनी भक्तीची थोरी, । न करितां यथोक्त अथाची चोरी, । जो 
हे गीता भक्तांपासीं सांगे बरी । त्याहूनी माझें प्रिय करणार कोणी असेना. 
॥ २९९३ ॥ प्रिय अनेकांमध्ये प्रिय उत्तम, । तैंची प्रिय करील मार्च, तो 
प्रियक्त्तम, । तैसा प्रियकत्तम मी पुरुषोत्तम । त्या गीताथेवक्तयातेंची मानितो. 
॥ २९९४ ॥ लाठहूनी कोणीही एक नर । नसे अजुना! माझा प्रिपतर, । 
कीं जें मज अति प्रियतर, । तैसं गीताव्याख्पान जो करी. ॥ २९९५ | 
म्हणसी आतां प्रस्तुत, | या गीतार्थवक्तपासारिखा प्रिय करणार अथंत । 
नसेल, परी पुढे कोणी होईल भद्भुत, । कीं ऐसा गीतावत्त्मापरीस तो आवडे. 
॥ २९९६ ॥ तरी भूतभविष्याचा जाणता, । सर्वज्ञ मी बोलतो, पांडुसुता! । 
कीं भक्तिश्रेष्ठपणें जो गीतार्थवक्ता, । प्रियकर पुढेंही कोणी न होणार लया. 
परीस. ॥ २९९७ ॥ अगा! स्वहिततत्पर । जे या भूमीवरी असती नर, | 


“४४४0000 हिना ण पणी म क. टक “य “०८. २००० सववि. २. “० (१० “टच. ना क वी 


व रै क जर जरि घत जू श्शे .* ६ 4 वट 


३०४" बामसर्पडितकूत 


तेची मनुष्य, इतर वानर, खर; । लांची नसे या प्रसंगी वात्ताही. ॥२९९८॥ 
परंतु ला तैसियां मनुष्यांतही । आतां, पुढेंही, कोणी ऐसा होणार नाहीं, । कीं 
ऐशा गीतार्थवक्यासारिखे कांहीं । प्रिय माझें तो करी. ॥ २९९९ | जो 
ऐेसं माश्वं प्रिय उत्तम । करी, गीतार्थवक्ता प्रियकत्तम, । मजही प्रिय दुसरा 
त्यासम । न दिसे, तेव्हां त्याहूनी अधिक प्रिय केंचा? ॥ २००० ॥ या भू- 
मीवरी नर, । जे मनुष्य म्हणजे स्वहिततत्पर, । त्यांत यासारिखा कोणी नाहीं 
प्रियतर, । जो यथाथ गीतार्थ वाखाणी. ॥ २००१ ॥ प्रस्तुत आतां तेसा्‌ 
नाहीं प्रिय, । हें असो, पुढील बोलतो निश्चय, । कीं पुढेंही तैसा कोणी नव्हे 
हा निर्णय, । जसा यथार्थ गीताथेवक्ता प्रिय मला. | ३००२ ॥ ज्या समयीं 
जो कोण ऐसा गीता । वाखाणी, तोच वर्तैमानकाळ तत्त्वता; । भविष्य पु- 
ढीळ कळेल एसं पांडुसुता । सुचवी देव. ॥ २९००३ ॥ की उपदेराकाळींच 
वक्ता दूसरा । न दिसे तया सर्वश्वरा, । एवं याउपरांतिक वदेळ तल्या नरा ३ 
या प्रीतीने याणती. ॥ १००४ | आणि जो हे भगवद्वाणी । यथा्थेरूये 
"वाखाणी, । तो तोच, ज्या एकास चक्रपाणी । वर्णितो. ॥ ३००५ ॥ जो 
माझ्या पोटास यईल, । तो पुत्र मज प्रिय होईल, । ऐसें म्हणतां कवण पुत्र 
राहील १ ) जरी बहुत पुत्र जाल. | ३००६ ॥ एवच गीता यथाप्रकार । 
बाखाणितीळ टीकाकार, । आणि तेची जे सांगती यशविचार, । ते सकळ 
एकएका वचनांत सुचनिळे. || ३००७ ॥ आतां मनुष्यांमध्ये भूमीवरी । कोणी 
एसं माझें प्रिय करी, । ऐसा नसे, न होणारही, म्हण हरी । गहन भावें. 
॥ २००८ ॥ कीं मनुष्यदेही येच भूमीवरी । तपकरूनी पदवी बरबी करी, । 
तो देवत्व पावा, दुसरी । भूमि नसे फलप्रद. | ३००९ ॥ सामग्री येथूनी 
न्यावी, । तेची देवदेहीं वंचावी, । या भूमीवेंगळी नवी पदवी । कर्मफळ नस 
अन्यत्र, ३२०१०] 'मनुष्येषुः आणि 'भुवि' ! या दो पदी ऐसे मुचती, । 
कीं यर्थेची याच देहीं साव्य पदवी; | तथं ह पदवी एकाच गीताथेवक्यातें. 
॥३०१ १॥ श्रेष्टत्व भक्तीच यथाथ | प्रगट करूनी, गीता्थ । भक्तांस सांगे, त्याचा 
पुरुषार्थ । जो यां दों छोकीं बोलिला, | ३०१२ ॥ तो अन्य लोकीं नसे, । 
देबादि जन्मीही न गवसे, । का तो बकुठी भगवद्रप वसे, । पाय मस्तकी 
ठेवूनी देवांच्या. ॥ ३०१३ ॥ पुनर्जन्म नाहीं, म्हणोनी । न पावे देबादि- 
योनी, । इत्यादि गूढ भावेंकरूनी । “मनुष्यषु' आणि “भु? म्हणे भगवंत. 


ल. ककत श७% आत यी जन्य वक पबंरन, हिं कमय 


१, 'म्हणतो? असा पाठ आढळतो, 





१८ अध्याय ] शग 


॥ २०१४ |आतां अर्थ न कळे जया, । पाठमा्जची तया ।) फळ मोठें 
होतें, घनंजया । म्हणूनी म्हणतो या शलोकी, ॥ ३०१५ ॥ 

अध्येष्यते ख य इमं धघर्म्य संवादमावयो! । 

शानयश्षेन तेनाइमिष्टः स्वामिति मे मतिः ॥ ७३० ॥ 


आगा! हा माझा तुझा संबाद, | जो धम्ये, ज्यांत सयुणभक्तीचा भद्दयानंद, । 
सघर्म जो मी सगुण गोर्विद, । तोच अद्दय सर्वही म्हणूनी. ॥ १०१६ ॥ 
तें राजविद्या राजगुद्यप्रकरण, । जेथे केवळ अदैत बोधार्चे बिवरण, । तेंही 
धर्म्ये म्हणूनी नवमीं मी नारायण । बोलता जाला. ॥ ३०१७ ॥ सागरतरंग 
घर्मासहित, । हेमअलेकार धर्मोन्वित, । किरणजडाभास धमेयुत, । जगदाकार, 
घर्मयुक्त चैतन्य तैसें. ॥ ३०१८ ॥ ज्ञान रेसें अनुभवावें । ते धर्म्ये म्हणूनी 
बोलावें, । नसोनी जड जग, देखाबें । तें अतर्क्य युक्तिचातुर्य हेश्वराचें 
॥ ३०१९ ॥ युक्ति इश्वराची ये रीती, । म्हणूनी हे चराचर आकृती । योग 
' ऐश्वर, म्हणे मी श्रीपती, । तें धम्येज्ञान आधींच बोलिला. ॥। २०२०॥ कीं 
विबर्तांसहित अधिष्ठान, । या रेश्वर योगाचें ज्ञान, । जगदाकारें मी अगनि- 
घान । चित्सरूप सगुण योगची बोलिलो. | ३०२१ ॥ तैसेची विश्वरूप- 
संदर्शनीं । “दिन्यं द्दामि ते चक्षुः? या अर्थेकरूनी | “पश्य मे योग- 
सैश्वरं” म्हणोनी, । सगुण रेश्वर योगची तुज दाविळा. ॥ ३०२२ ॥ जो 
ज्ञानदृष्टी योग ऐश्वर । नवमी दाविता जालों मी हश्वर, । तोची एकादशी 
दाविळा हा पसर, । दिव्यचक्षुही देउनी. ॥ ३०२३ ॥ कीं ज्ञानदृष्टीकरूनी । 
बिश्व अवघे योग रेश्वर म्हणोनी । ओळखिलें, परंतु नयनीं । कोण आकार! 
कोठें! कैसा! ऐसें न देखिले. | ३०२१४ ॥ तें पहावयाची इच्छा मनीं । जठु 
उपजल्त्र, म्हणोनी । दिव्यदृष्टि तूर्ते देउनी, । यथाप्रकारें दाविले विश्वरूप. 
॥३१०२५ ॥ अगा! ते काय निरुण निधेमे? । तेची विश्वरूप सगुण स्म, । 
जें सघम, जें सयुण, तेची धर्म्ये, । की मायाधमोबेंगळें नदिसे ते रूप. | 
॥ ३०२६ ॥ तें धर्म्य विश्वरूप ईश्वराचे, । म्हणुनी योग रेश्वर नांव याचें,। . 
याळागी दिव्यचक्षु.देतां बोलिलो साचें, । कीं “पेश्य मे. योगमेश्वरम्‌.” 
॥ ३०२७॥ ते विश्व. नुसतें जढरूप, । दाविले म्हणोनी इश्वररूप, । 
तरी नवमी जड विश्व चित्सरूप । दाविले योग रेश्र. ॥ २०२८ ॥। “नेच 
मुठाबानि भूतानि । पश्य मे योगमेश्वरं” म्हणोनी, । विश्व असोनी माझही 


१. ज« ११ झो ८. '२. भ० ९ हो० ५, 
४१ बा० र्पर 








क््भ्द्े कामबर्ाडितळत 


ये रीतीकरूनी, । 'योग रेश्वर'नरविंची दाविठें. ॥३०२९॥ त्रित्सिध् जेव्हां दिते,। 
तेव्हां तरंग जड मिथ्या मासे, । अनुमवें ऐशाच गत्रसे । बोम ऐश्वर. ॥३०३०॥ 
आतां म्हणसी योग ऐश्वर । ईश्वराचा युक्तिचातुर्य प्रकार, । तरी लाचे चातुर्यची 
त्याचा आकार, । म्हणूनी योग ऐश्वर नांव विश्वरूपा शश्वराचें. ॥ १०११ ॥ 
€ “दिव्य ददामि ते ्वक्षुः” ऐसें बोलीनी, | “पृश्य मे योगमेम्वर॑” 
म्हणोनी । बोलिलो, आणि विश्वरूप मार्हें दावुनी, । पुरविले तुझे ममोरथ. 
॥ ३०१२ ॥ एवंच माझा योग रेशर, । रूप माझे मीच ईश्वर, । करूनी. 
झापणाते आपण शर्वेश्वर, । चराचररूपी मी जालो. । १०३३ | क्‍थापि 
निरीण निर्धर्मस्वरूप । न म्हणावें योग रेश्वररूप, । परंतु रूपी रूप नाष्टी, 
आहे ते अरूप, । तो योगरेश्वर तुज अनुभवे दाविला. | ३०२४9 ॥ त्यास 
आधीं आरभीं अजुना! । हें सगुणज्ञान बाटावें तुझ्या मना, । म्हणूनी नबमीं 
बोलिले प्रथम या वचना, । कीं राजयगुद्य धर्म्ये सांगेन तूते म्हणोनी. 
॥ ३१०४३५ ॥ जेर्थे मायागुणाचे धर्म, | त अधिष्ठान धम्ये बोलावे सधर्म,। 
अद्वेत अनुभवरूप आणि नुसते नव्हे निघेर्म, । ते ज्ञान धर्म्य बोळवें.' 
॥ २०३६ ॥ तरी बहुतेक हे गीता । धम्येसंवादरूपची तत्त्वता, । द्वादशींही, 
पांडुसुता! । हें धम्योग्ृत म्हणूनी बोलिळो. ॥ ३०१७ ॥ यालागीं हा घग्ये 
संवाद, । जेथे अद्वेतबोधरूप मी सगुण नोबिंद, । म्हणूनी येथे प्रतिषद । 
भक्ति थोर आणि भक्त थोर, ऐसें बोलिलो. ॥ ३०३८ ॥ अदवैतबोधालिन्ा 
मायागुण । न घडे, की बझात्मत्बबोधस्फुरण । तेही न घडे सस्तांशावीज, । 
तोही धर्म्येच अनुभब निर्गुणाचा. ॥ २०१९ ॥ श्रुति “हृशयते त्वग्र्यया 
बुद्ध्या” म्हणोनी । म्हणे, अह्य दिसतें सूक्ष्म बुदीकरूनी, । बुसधिप्राहाय- 
तींद्रियं” रेसें गीतावचनीं । भगवद्ाक्य. २०४० ॥ येतो यतो निथ्- 
रति । मनश्रंचटमस्यिरं” म्हणे श्रीपती, । ““ततस्ततो नियम्येतदात्म- 
न्येब वश नयेत? ये रीती । भगवद्वाक्य. ॥ ३०४१ ॥ स्थळस्वळीं व 
म्वनें । वेदी, पुराणीं, कीं बुद्धीनें, मनें । तत्व ओळखावे, तरंगजीबने । 
* मराबें चित्सागरी हेंही सधम्ये. ३०४२ ॥ तोची आत्मा निर्गुण । बिश्वाकारें 
देखतां सगुण, । निगुणिंची दिसती त्रिगुण, । हें धम्ये हान तो. अतिशह. 
॥ ३०४३ ॥ हाची बोध निर्गुणोपासकांही, । तथापि गौण हे घरम्येहान 
सगुण ऐसे कांहीं । मानूनियां, सगुण भक्ति करणे नाहीं, । म्हणूनी हेवा 
श्रभिकतर तयांत. | ३०४४ । आणि ज्ञानी भक्त । याच बोधाते. सघन 


१. अ० ९, शोे० २. २, भ० ६, झहे०२१. ३. अ० ६, डो०२६. 


१८ अध्याय ] मानीन, ३७$ 


मागूनी) अलुरक्त । समुणपफ्णी म्हणुनी, तें युक्त । दुत्ततत संगत मंज याहुनी; 
हे २०४० ॥ ऐेसेंच अष्टादशी रोषटी । कुज गोलिशो असा! फिरीटी! | शी 
जे तवीत्ममत्ती माझी मोटी, । ते जो अहथूत अह. जलख तों पावती; 
॥ २०४६0 “जहामूतः प्रस्सात्मा” या रोकेकरनी । “मसारि 
ठशसे वरा” म्हणोनी, | ते भक्तिही अल्लभूतायोग्य दावुनी, । बोलि, वीं 
“शभ! सर्वेचु मूतेष मदर्कि लभते परा.” ॥ ३०४७ ॥ पुन्हां ताही 
मक्तीकरूनी । बोलिला, मातें जाणतो, म्हणोनी । “भक्त्या मामनिजॉ- 
मासि” येथूनी । सगुण साक्षिरूप तो म्रह्मभूत जाणतो. ३०४८ ॥ रेख 
मार्ने समुणत्व । अद्भूत जो अनुभवे पाषला अहत्व, । तोही तदुपरी योग्य 
होतो, जाणाव्या तरव । साक्षीपण सयुणपणार्चे माशिया. ॥ ३०४९ | 
:शक्त्वा मामभिजानाति” । म्हणूनी जें बोलिली तुजप्रती, । तो तें अ- 
झरूप जाल, ये रीती । त्या मागिल्या छहोकी बोलिली. ॥ ३०५० ॥ जो 
बरस. जोला मोगी, । सगुणत्ब माझें तयाहीलागी, | मग कळतें, ऐसें प्रति- 
' प्रलंमी । मुख्यत्वे सगुणची बोलिलो. ॥ ३०५१ ॥ म्हणोनी हा धर्म्येसंवाद । 
तुझा माझा, म्हणे गोव्दि,। भाव ऐेसा दाउनी, घर्म्यपद । बोलिळा, तो भाष 
बर्गिला. | ३०५२ ।॥ आतां म्हणतो गोविद, । कीं तुझ्या माझां हा धर्म्ये 
संकाद, । जो मुखेंकरूनी प्रतिपद । म्हणेलही अजुना, ॥ ३०५३ ॥ त्यानेही 
शसवजकर्टनी । मज यजिलेंची म्हणोनी । मी मानि्तो, याकरूनी । तोही 
ज्ञानयर्झ़ यजी माते, हा भाव. | २०'५४॥ कीं रन्नाची पेटी अर्पिली ज्याणें । 
ज्या पेटींत रलखचित अवर्घे लेणे, । तीं ळेणीं लेवविठींच त्याणें, | नाहीं जरी 
लेंबधिली, | २०५५ ॥ अमा! गहु आणि दुभतें | जो दे मिष्टानभोक्तयातें,। 
म्हणे काव काव जेथूं घातलें त्यातें । तरी पाकक्रिया तो नेणे. ॥ ३०५६ ॥ 
अमा! कामधेनू ज्यानें दिधली, । आणि ते देतां सहज धेनू साधारण मानिली, । 
तथाफि ज्यासी दिधली, त्याची पुरबिळी । सकळ कामना तया दातयानें. 
है ३०५७ ॥ अगा! पाणी म्हणूनी पाजिले, । तथापि तें अमृत पाणी न 
जालें, । पिता पितां ते गोडची लागळें, । अमृत न कळोनीही माजितां, 
॥ ३१०५८ ॥ कैसा.न कळोनीही गीताथं, । म्हणें पाठ वाची धरूनी मावार्थ, | 
कले नी.तो ऐलें मानित यथार्थ, । की हानयज्ने त्याने मज पजिलें. ॥३ ०५५९ 
समा! हें तत्व सांगतो तुजला, । कीं जो ज्या रूप मनछा । कळत, न कळत, 
जरी. नशा, | तरी मी व्या रूपं लयाला प्रकटतो. ॥ ३१०६० ॥ मथे-न कळे, 


4 * दक क श्द १ श्रे ह षु | 


श्न्ट वाबनपॅडित हत 


परी । माशी गीता म्हणे जरी, । मी हें गीतागरृत तयावरी । वर्षेच निश्चित 
अर्जुना! ॥ ९०६१ ॥ ज्यावरी गरीताथे असृतदृष्टी । होय, त्याछा झानदष्टी । 
मद्रूप जेव्हा दिसेल सृष्टी, । तेव्हां ज्ञानयज्ञ नव्हे तो काय? ॥ ३०६२ शै 
एवंच गीता म्हणायाचें फळ । ज्ञानयहुची निर्मळ, । तो मज देणेंची केवळ, । 
जो गीता म्हणेळ लया धन्यातं. ॥ ३०६३ ॥ म्हणूनी म्हणतां पाठमात्र । 
हानयज्ञेची मज तो पवित्र। यजितो ऐसें मानितो, म्हणे कमलनेत्र । या भावे- 
करूनी. | ३०६४ ॥ पेरितां उसाची पेरी, । ता काय गूळ, शकेरा पेरी! ।. 
परी दूरदृष्टी पाहसी जरी, । पेरिटींच स्वैही तीं ताणे. ॥ १०६५ ॥ कींतते 
भूमि गूळ, शर्करा, । अमर्याद देते त्या नरा, । ते पदार्थ अगा ! पांडुकुमारा !। 
कोठोनी आले? ॥ ३०६६ ॥ पेरितां उसाची पेरी, । काय तीं गोड लागती 
जिभेवरी ! । उंताडा पिकाचा आलियावरी, । गोडीच अवधी चोष्यपेयभक्ष्य- 
मोज्यांत. ॥ ३०६७ ॥ गीता म्हणतां तो नर । नेणे ज्ञानयज्ञाचे प्रकार .। 
परंतु तेंच फल देतों मी गीताकार, म्हणूनी ऐसें आधींच मानिर्तो.॥३२०६८॥ 
कीं ज्ञानयईहईषंकरूनी । मज यजिले त्यानें, म्हणोनी । मी मानितो. ऐसें हृदर्यी " 
धरूनी, । देव बोलिला हा छोक, ॥ ३०६९ ॥ आणि येर्थे म्हणे, माझी 
मती । अगा! अर्जुना! ये रीती । कीं हा महिमा म्हणणार नेणती, । तथापि 
मति माझी जाणते. | ३०७० ॥ मति म्हणजे सत्त्ववृत्ति बुद्धी, । ज्या वृत्तीर्न 
निश्चयाची सिद्धी, । ऐसी तत्त्वसंख्या शास्री प्रसिद्धी, । एवंच मतिशाब्दे निश्चय 
आपला सुचवी, | ३०७१ ॥ ऐसा महिमा येथपर्यंत । गीतार्थनिरूपणाचा, 
पठनाचाही भगवंत । बोलिला, लांत अर्थबक्ता असंत । प्रिय, बोलतां श्रोतेही, 
बोलिला. || ३०७२॥ “मैद्धक्तेष्वभिधास्यति” । म्हणूनी बोलिला श्री- 
पती, । कीं हे गीता माझ्या भक्तांप्रती । जो सांगेळ, सवोह्ूनी प्रिय मला. 
॥ ३०७३ ॥ सांगेड म्हणतां भक्तांप्रती; । तैसीच ला श्रोतयांचीही प्रीती । 
आपणास म्हणोनी, यदुपती । “सक्भक्तेषु” म्हणोनी श्रोते अथोचेंही बोलिले. 
॥ ३०७४ ॥ माझिया लेंकुरातें । दूध पाजी तो आवडे मातें, । या न्यायें 
: बोलिलें रमाकांते । “य इदं परमं गुह्य मद्धक्तेष्वभिघधास्यति” या 
श्होकी, ॥ ३०७५ ॥ एबं गीताथे श्रवणपर । प्रसंगोपात बोलिलेच नर, । 
कीं वक्ता जैसा प्रियतर, । प्रिय तेही आपणातें. ॥ ३०७६ ॥ यादुपरी जो 
अर्थावांचुनी । गीता म्हणेल, तोही ज्ञानयईहेंकरूनी । मातें पजितो, म्हणोनी । 
बोलिला देव. ॥३०७७॥ गीतार्थे न कळे जयाला, । परंतु भक्तीकरूनी वाचो 


ह अ साक. पपप तो" र ओखधिडजि॒॒ुुुिच 


१. उतारा, २. भ० १८ हो० ६८. 


१८ अध्याय ] ययाथेदीपिदा. ३०%, 


ळागळी, । तोही असंत प्रिय मजळा, । “अहूनां जन्मनामंते” मागे निरू- 
पिले. ॥३०७८॥ आणीक अ्थोवीण । उर्गेची गीतेचें श्रवण । घडे, तयाजेंही 
कल आपण । बोलतो आतां या छोकीं. ॥ ३०७९ ॥ 
श्रद्धावाननसयत्थ श्टणुयादपि यो नरः । 
सो5पि सुक्तः धुभाोकान प्रामुयात्पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 

'झगा! उगीच हे गीता । आयके जरी होऊनी श्रोता, । तरी तोही पांडु. 
"सुता । शुभ लोकांतें पावतो. | ३०८० ॥ ज्या शुभ लोकांतें सुमती । अगण्य 
पुण्य करणारची जाती, । त्या अुभ लोकांचप्रती । जातो जो उगीही गीता 
आयके. | ३०८१ ॥ आतां असेल जरी पापयुक्त, । तरी होणार त्यापासूनी 
मुक्त, । पापापासूनी सुटल्याव्यतिरिक्त | केंबी पाबे शुभ लोकातें? ॥ ३०८२॥ 
श्रवणेंची जाय पाप, । पावे दयुभ लोकांतें निष्पाप, । हा गीताश्रवणाचा 
पृताप, । पापी परी जरी असे गुण एक, आणि दुरुण एक नसे. ॥२०८३॥ 
कीं असावा श्रद्धावंत, । आस्तिक्यबुद्धि, कीं गीता थोर अलंत, । जिचा वक्ता 
सये भगवंत, । जो इश्वर ईश्वराचा. | ३०८४ ॥ श्रद्धा असावी यापरी, । 
आणि माझी असूया नसावी अंतरीं, । कीं ठेवणें दोष मज निर्दोषावरी, । 
असूया म्हणावें तें कर्म. ॥ ३०८५ ॥ ज्याला असेल ते असूया, । भसूयु 
म्हणिजेतें तया, । ते असूया नसे जया, । लालाच फळेल गीता हे. ॥३०८६॥ 
ईश्वरत्वी विषमत्व । आणि लागे निर्दयत्ब, । ऐसा निश्चय जयाचा, त्यास 
योग्यत्व । नाहीं गीताश्रवणाचें. ॥ ३०८७ ॥ आणि अवताररूपीं, नाना । 
लोकांसारिखी कर्मरचना, । तेथें दोष ठावी जो अजुना! । त्यासही गीताश्र- 
वण निष्फळ. ॥ ३०८८ ॥ याकारणें जो श्रद्धावंत । आणि जो असूयारहित| 
तो श्रवणमात्रेंही निश्चित । निष्पाप होय, पावे छ्युभ लोकांते. ॥ ३१०८९ ॥ 
ऐसा गीतामहिमालेश । समाप्त जालिया उपदेश । बोळोनी, आतां हृषीकेश । 
बोलवितो अजुुनातें. ॥ ३०९० ॥ कीं हा उपदेश ब्िंबळा, । आणि जो 
निश्चय अजुनें केला, । तो ल्याने वदावां, म्हणूनियां बोळा । बोलतसे या 
छोकीं. ॥ २०९१ ॥ न 

कथिदेंतर्छुतं . पार्थ त्वयेकाभ्रेण चेतसा । 
कश्दिद्डानसंमोहः प्रनटस्ते घनंजय ॥ ७२ ॥ 
अगा! पाथा! हें जे कांहीं । बोलिली, तें आइकिलें कीं नाहीं! । ऐसें 


प िज्ग्ब्ख्ड आजह 





१. 1... त.- श्षे० १९, 


११५. बालनर्वइिंतछत 


अ्ंनाते परुसतांही, । स्थळ राका मानायाचें देखिले, ॥ १०९२ | की कार्यी 
शब्द पडती, । परंतु बुद्धि ठायी नसतां, उडती, । भागि आईकिलेसेच बा- 
 टती । ते शब्द. ॥ २०९३ ॥ तैसेंही जो भाइकतो, । तोही म्यां अयकिठेवी* 
म्हणतो, । म्हणूनी देव मागुती पुसतो, । “प्काग्रेण चेतसा” म्हणोनी 
॥ ३०९४ ॥ अमा! एकाम्रनुद्धीकरूनी । हें आडकिळें कीं नाहीं? म्हणोनी । 
अज्ञेना पुसतो, ऐसा सश्रचनीं । दाखवी भाव. ॥ ३०९५ ॥ आतां एकाम्रही 
असे बुद्धी, । आणि कळे अथौचीदी समृद्धी, । तथापि नाहीं हेत ते गोष्टीची. 
सिद्धी, । ज्या गोष्टीकारणें तें श्रवण. ॥ ३०९६ ॥ भय उपजले कांही चित्ती, । 
त्याच्या परिद्दाराथ श्दप्रवृत्ती । आयके समजोनी, तरी निदृत्ती । त्मा भयाची 
होईना. ॥ २०९७ ॥ एकाम्रनुद्धीकरुनी । श्रवण बरवेंही छडोनी, । शंकानि- 
वृत्ति न घडे, म्हणोनी । नव्हे सार्थकत्न निरूपणाचें, श्रवणाचें. ॥ ३०९८ 
तरी आपलें गीतानिरूपण । आणि पाथीचें श्रवण, । दोषहींचेंही सार्थकपण । 
प्रगट व्हावे मुर्ख अजुंनाच्या. ॥ ३२०९९ ॥ याकारणें याउपरी । जे रीति 
' अर्जुनाची वैखरी । हा अर्थ बोले, रेसें हरी । उत्तरार्ध बोलतो. १३११०० ॥ 


होको'तराध:--कश्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते घनंजय ।॥। 

- अगा ! तुझे आत्मविषयीं अज्ञान, । ज्यास्तव असंत गहन, । जो मोह 
नानात्वभान, । तो नाशला कीं न नादाला £ | ३१०१ ॥ कीं आधीं आत्म- 
रजुचें अज्ञान, । मग नानाजडत्व सर्पभान, । ऐेसें द्विविध अज्ञान नाशी ज्ञान, 
तें या गीतेत उपदेशिलें. ॥ ३१०२ ॥ तरी तुर्झ अज्ञान गेलें कीं नाहीं, । 
हें आम्हांस न कळे कांहीं, । ऐसें ठोकदृष्टी पुसतांही, । सर्वेक्तत्व सुचवी 
श्रीकृ'ण ॥२१०३॥ अगा ! धनंजया ! म्हणोनी, । या धनंजय नांवेंकरूनी । 
या शोकी अर्जुनाते आळवूनी, । सुचवी ऐसें. ॥ २१०४ ॥ कीं तुज़ हान 
जालें, । हे आम्हांस बरवें कळो आलें, । तरी 'घनंजया !' म्हणूनी आळविळें । 
अर्जुना तुंते. ॥ ३१०५ ॥ कीं अद्वैत आत्मधन । जिंकिता जाळा अर्जुव, । 
'ऐेसें समजोनी जगज्जीवन, । “धनंजय' ऐसें म्हणतसे. | ३१०६ ॥ सुचबूली 
ये रीती, । ज्ञान जालें की नाहीं, पुसे मागुती, । यांतही खुबी श्रीपती । 
अथे ऐसा. | ३१०७ ॥ कीं धन जिंके तो धनंजय, । तरी तुज प्राए जालें 
अक्षय, । तथापि तुझ्या मुखे कळावे निश्चय । स्वीस, म्हणूनी पुसतसें, हा 
भाव. ॥ ३१०८ ॥ रेसें देवाचें वचन । परिसतां प्रेमे भरले लोचन, । कंठ 
दाटला, तथापि अर्जुन । सांभाळून बोलतो हा शोक. ॥ ३१०९. ॥ 


१८ अध्याय ] मगरवेदीविका. 1.6. 


स्थिशोअश्सि गतसंदेहः करिष्ये बचनं तच ॥ ७३ ॥ 

अर्जुन म्हणे जी अच्युता ! । मोह माझा गेला पुरता, । स्मृति पाक्डो 
तस्वतां । प्रसार्दे तुझिया. ॥ २११० ॥ गेला सकळ संदेह, । आहें होऊनी 
गतसंदेह, । तुशा प्रसाद होता अज्ञानमोह । राहेड कैसा! ॥ ४१११ ॥ 
करीन तुझें वचन, । करीन कोरबांचें कदन, । म्हणुनी म्हणे अर्जुन । याचा 
' विशद अर्थ ये रीती. ॥। ३११२ ॥ प्रश्न, तुझ गेलें की नाहीं अज्ञान, । 
आणि मोह नानात्वजडभान, । त्यास आधीं बोलिला अजुन । मोह नाशळा 
म्हणोनी. ॥ ३११२३ ॥ आधीं आपण कैवण । हे कळावी खूण, । मग 
जडतरंगास चित्सिधुपण, । त्या चित्सिधुयो्गे कळतसे. | ३११४ ॥ अव- 
खंबूनी हा क्रम, । उपदेशक्रमें पुसे पुरुषोत्तम; । अर्जुन आधीं म्हणे, गेला 
मोहश्रम । नानाजडत्व भेदाचा. ॥ २११५ ॥ बोलोनी ऐसें प्रथम, । मग 
आठविला करम, । आणि म्हणे, की आतमस्मृति परम । पावलों म्हणोनी. 
॥ ३११६ ॥ कीं लाभ होय आत्मस्पृतीचा, । होतां विवेक जडचैतन्याचा, । 
भग सर्वात्मनोध साचा । अनुभवा येतो, हा क्रम. | २३११७ ॥ परंतु लाम 
मोठा वाटला, । जेव्हां मोह जडपणाचा तुटला, । पूर आनंदाचा लोटला .। 
्वराचर लहरियांसमवेत. | ३११८ ॥ म्हणुनी आधीं मुखास आला, । 
जो सर्वीत्मतेचा बोध जाला, । कीं सामप्री मिळाली तेव्हां जेविला, । तथापि 
छाम मोठा जेवणाचा. ॥ ३११९ ॥ या भावेंकरूनी, । आधीं म्हणे मोह 
नाशळा म्हणोनी, । मग बोलिला आठवूनी, । कीं स्मृति पावर्लो. तुझ्या 
प्रसादे. ॥ ११२० ॥ कीं जडतरंगीं स्फुरण । प्रथम ज्या चित्समुर्दरे, तो 
आपण, । ऐसे होऊं लागलें स्मरण, । प्रथम जडनिषेघे कळतां चिदात्मा, 
॥ ३१२१ ॥ या भावें म्हणे, स्मृती । पाब्लो जी ! जगत्पती ! । आतां 
करीन म्हणतो महामती, । आज्ञा तुझी अध्युता! ॥ ३१२२ ॥ देवा! 
आलां म्हणसी मला, | कीं अनुमब ऐसा जाळा तुजला, । आतां काय करणार! 
तरी तुझ्या बोला । मस्तकीं धरूनी बर्तेन. ॥ ३१२२ ॥ कीं प्रारन्धक्रमीचा 
क्षय । भोगेंच्री करूनी, रेसा निणेय । जो तूं बोलिलासी, तो निश्चय । 
शरिठा -भ्रीकृष्णा! ॥ ३१२४ ॥ देवा! बोल्लासी गोष्टी रेसी, | कीं हें 
अहंब्यरें न मानिसी, । तरी तू अजुना! बाया जासी, । कीं सवमावजनित 
कर्मे तुं निवद, ॥ २१२५ ॥ एवं जेव्हां प्रारधची ये रीती, । आणि तूं 
झाझ करिसी जगती !.। आतां हें करितांच तुकी प्रीती । संपादणें ठचित 


श्रे वामनॅपॅडितकृत 


मजला. ॥३१२६॥ या भावें म्हणे अजुन, । कीं देचा ! करीन तुर्शे वचन । 
ऐसें या संवादाचे निवेदन । धृतराष्ट्रस संजय करितसे. ॥ २१२७ ॥ 
कृष्ण आणि धनंजय । संवाद यांचा संजय । आइकतां जो सखानंदमय, ॥ 
तो आतां स्व उक्ती येथूनी बोलतसे. ॥ २१२८ ॥ 


संजय उवाच--दशत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन: । 
संबाद्मिममधीौषमद्धतं रोमहर्षणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


संजय म्हणे, वासुदेव । जो सर्वोभूतीं वसे देव, । तो ख्य श्रीकृष्ण 
देवाधिदेव । आणि पाथ, संबाद या दोघांचा. ॥ २१२९ ॥ तो पा्थे आ- 
पल्या हातें । साडेतीन हात, इतकेंची त्यातें । तूं जाणसी राया ! परंतु मातें । 
दिसतो आतां तोही बासुदेव. ॥ ३१३० ॥ या भावेंकरूनी । म्हणे, महात्मा 
म्हणोनी, । आत्मशब्दे बुद्धि सुचवूनी, । अनुभवें बासुदेव तोही म्हणतसे. 
॥ ११३११ ॥ कीं. आत्मा सर्वगत, परी सवीस । न कळे तो कळला जं- 
यास, । तो स्वबुद्धीने सये जगनिवास, । ऐसें अनुभवे, देखतो. ॥ ३१३२॥ 
तो महात्मा म्हणावा, । याचीच बुद्धि मोठी, रेसा गणावा, । तोची बासुदेव 
जाणावा, । जो सर्वेभूतीं देखे आपुला वास. ॥ ३१३३ ॥ देह आत्मा सात 
विती, । जे बुद्धि ऐसें मानीत होती, । ते अनत ब्रह्मांडींची स्थिती । ल्या 
आत्मयाची देखते. ॥ ३१२४ ॥ ज्याची बुद्धि ये रीती, । महात्मा तयातेंची 
म्हणती, या भावें धृतराष्ट्राप्रती । संजय म्हणे, की महात्मा पाथ. ॥ ३१३५॥ 
कीं हा संवाद बासुदेवाचा । आणि जो महात्मा त्या पाथाचा, । प्रश्नोत्तरी 
दोघां ऐसियांची वाचा । जयांत. ॥ ३१२६ ॥ तो हा संबाद मी तयां) 
पासूनी ऐकता जालों धृतराष्ट्राया ! । जो स्मरतां, माझिया देहास या । 
रोमांच उठती. ॥ ३१२७ ॥ संवाद महा अद्भुत, । कीं सगुणरूपीं अद्वैत, । 
मिथ्या भासरूपेंही द्वैत । नुरे जेथ. |॥२१२३८॥ कीं सर्वही म्हणतां निर्गुण, । 
निर्गुण नव्हे, साकारपण, । तेव्हां तद्रिलक्षण म्रुषा, हेंही सगुण, । अद्वैत 
अद्भुतलें वाटे. ॥ २१२३९ ॥ शिष्य अजुन, गुरु भगवंत, । संवाद लांचा 
भद्धत, । जो अनुभव झांकला होता आजपर्यंत, । तो या प्रसंगें प्रगटला. 
॥ २१४० ॥ मजही माझा गुरुनाथ । ब्यास करिता जाला सनाथ, । परी 
सगुण योग रेश्वर हा जगनाथ । बोलतां, समजला मज राया! 1 ३१४१ ॥ 
तथापि बोलतो बोल साचा, । कीं हा प्रसाद श्रीज्यासाचा, । तरी हा योग ऐे- 
श्वर या जंगनिवासाचा । आाइकता जालों, म्हणतसे या छोकी. ॥ ३१४२ ॥ 


१८ अध्याय ] यथार्थदीपिका ह. 
व्यासमसादाच्ळृतवानेतहुक्षातमं परम्‌ । 


थोगं योनेश्वरात्छृच्णात्साशझात्कथयस: स्वयम्‌ । ७५ ॥ 


श्रीगुरु च्यासाच्या प्रसादास्तव । हें गुह्य आइकता जालों वास्तब, । परंतु 
गुह्य वाटले यास्तव, । कीं उपदेश ब्यासमुखे हा नव्हता. ॥ ९११४३ ॥ मी 
शिष्य व्यासाचा, । दिधला ज्याणे त्रह्मसाक्षात्कार साचा, । तथापि योग रेश्वर 
, जगनिवासाचा, । हें जग रेसेंची म्हणूनी मी नेणें. | ३१४९ ॥ हें जगची 
जगदीश्वर । परम गुह्य हा योग रेश्वर, । तो स्वयें बोलता योगेश्वर । आइ- 
कता मी जालो तयापासुनी. ॥ ३१४५ ॥ म्हणतां व्यासप्रसादेकरूनी । 
गुह्य आइकिलें म्हणोनी, । तें गुह्य काय? तरी योग आणि योगेश्वरापासूनी । 
म्हणतां बोले हा अर्थ. ॥ ३१४६ ॥ कीं याहूनी पवी शिष्य ब्यासाचा, । 
आणि अनुभवी संपणे साचा, । त्याचीच बोले हे वाचा, | की यद्य थ्या 
आयकिलें. ॥ ३१३१४७ ॥ ज्यास हें एकत्र ठायी पडे, । तंच त्यास अन्यत्रही 
सांपडे, । तेव्हां यास गुह्य म्हणणें न घडे । कदापिही. ॥ ३१४८ ॥ आणि 
ज्यास कळलें बहुत, । जो सर्वज्ञ स्र्ये अतयंत, । त्यासही कांहीं कळे अद्भुत, । 
तरी ते गुह्य त्यानें म्हणावें. | २१४९ । अपरोक्षसाक्षात्कारेंकरूनी । संजय 
पक्क अनुभवी, ज्ञानी, । सर्वज्ञ, शिष्य व्यासाचा होउनी, । हें गुह्य अद्भुत 
आइकिलें म्हणतसे. || ३१५० ॥ आत्मा अद्वैत कळतां, श्रती । सकळ 
कळलें म्हणती, । व्यासशिष्य सेजय महामती । स्व जाणे. ॥ ३१५१ ॥ 
अनुभवबोध ब्यासापासुनी । नसता, तरी व्यासशिष्य म्हणोनी । प्रसिद्धि 
नसती, कीं श्रीकृष्णवचर्नेकरुनी । ब्वानगुद्य कळलें त्याला म्हणावें. ॥२१"५२॥ 
आणि पूर्वी त्यास जरी नसतें ज्ञान, । तरी व्यासाच्या वरें त्याचे कान । 
शाब्दमात्र घेते, जैसें अनुभवावीण व्याख्यान । व्युत्पनञ आतां करिती गीतेचे, 
॥ ३११५३ ॥ आतां ब्यासापासूनी शास्त्र शिकला । आणि ज्ञान गीता उपदे- 
शितां पावला, । तेव्हां गुरु श्रीकृष्णची बोलिला, । ज्ञानदाता तोची गुरु. 
॥ २१५४ ॥ एवंच संजय ज्ञानी, ह्याला । गुह्य उपदेश हा वाटला, । दीं ' 
योग ऐेश्वर नव्हता आइकिल[ । याहूनी पूर्वी गुरुमुखे. | २१५५ ॥ रेसा हा 
योग ऐश्वर अनुभव, । जे ब्रह्मानुभवी ल्यांसही अभिनव, । परंतु जया ज्ञानि- 
यास मक्तीचें वैभव, । त्यालाच अनुभव हा घडे. ॥ ३१५६ ॥ ञ्यासरिष्य 
अनुभवी, । त्यासही हे गोष्टी बाटली नवी, । म्हणोनी बोलतां सुचवी, | कीं 
हें युद्य भद्धुत भाइकिलें, ॥ ३१५७ ॥ आणिज्या हेश्वराचा योग ऐेश्वर, । हें 


४५ वा०० 


३१४ वामनॅपंडितछत 


विश्व अवघे चराचर, । तोची आपण योगेश्वर । या योगानुभवाते बोलिला. 
॥ ३१५८ ॥ ल्ाचपासूनी केवळ । आइकता जालो निवळ, । की मजमाजी 
भूतें सकळ, । परी ल्या भूतांत मी नसे. ॥३१५५९॥ तींही मजमाजी नसती, !* 
कीं नसोनी मिथ्या दिसती, । पाहे अजुना! ये रीती । माझा योग ऐश्वर. 
॥ ३१६० ॥ ऐसा योग रेश्वर । सये बोले योगेश्वर, । तो म्यां आइकिला 
सविस्तर । प्रसादे व्यासाच्या. ॥ २१६१ ॥ कीं ल्या प्रसादेकरूनी । अपरो- 
क्षानुभब होता, म्हणोनी । त्या स्वरूपी भूतें दिसती नसोनी, । हा योग रेश्वर. 
म्हणतां मज कळला. ॥ ३१६२॥ नसोनी अपरोक्षसाक्षात्कार, । दोहीं सैन्यांत 
जो प्रकार । वर्तेळ, तितका कळावा विचार । मज, म्हणूनी वर या गुरुबरें 
दिधला. ॥ ३१६१९ ॥ तरी हा संवाद कळला बरा, |.अन्यथा अजेनाबांचून 
दुसरा । कोण जाणतो या गुद्या परात्परा | संवादाते १॥ ११६४ ॥ संजय 
बोले"ये रीती, । तों धडी घडी अंगीं रोमांच उठती, । म्हणूनी बोलतो धूत 
राष्ट्राप्ती । ह शोक. ॥ २१६५ ॥ 

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भूतम्‌ । 

केशवाजुनयोः पुण्यं हृपष्यामि च मुदुर्मुदठः ॥ ७६ ॥ 


: राया! या परम अद्भुताते । आठआठवूनी संबादाते, । पुनःपुन्हा हषे 
बाटतो माते, । शरीरी उठती रोमांच. ॥ ३१६६ ॥ हा संवाद केशवाचा 
आणि -अजुंनाचा, । ज्यांत या दोघांचिया वाचा, । ज्यास अथे न कळे 
याचा, । तासही पुण्य याचिया श्रवणपठणे. ॥ ३१६७ ॥ रेसा हा संबाद 
पुण्य, । पुण्य याच्या श्रवणे अगण्य, । न करितां तप, न सेबितां अरण्य, । 
पुण्य भगण्य साधारणासही, ॥ ३१६८ ॥ ज्यांस गीतार्थ अनुभव घडे| 
त्यांचे पुण्य आणि पापही उडे, । अनुभवावांचुनी अर्थ ठायीं पडे, तरी भ- 
गण्य साधन अनुभवाचे. ॥ ३१६९ ॥ या भावेंकरूनी । हा पुण्यसंबाद, 
म्हणोनी, । सेंजय सांगे, तों मनीं ) पुनःपुन्हा आर्ठ्वे विश्वरूप. ॥३१७०॥ 
डे गुह्य अनुभवे कळलें, । विश्वरूप डोळां देखिले, । हें अद्भुतदृय रेखिलें । 
हृदर्यी सेजयाऱ्या. 1 २१७१ । त्यांत अनुभवे संवादाचें श्रवण, । सांगितलें 
अद्भुतपण, । आतां विश्वरूपही भद्वत आपण । देखिले, तें सांगतों या 
शोकी. ॥ २१७२॥ «६ 

ता सस्यतस्य सस्वत्य, रूपसत्यद्धत हरे; । 
बिस्मथो मे महान्‌ राजन दृप्यामि अ पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 


१८ अध्याय ] यथार्थदौपिका ३१५, 


राया ! तें श्रीहरीचे रूप, । अद्भुत जे विश्वरूप, । ज्या ज्या नाना रूपी 
अरूप चित्सरूप । दाऊनी हरी हरी जडत्वाते. ॥ २१७३ ॥ विश्वरूप 
चित्सिधुलहरी । ऐसा अनुभवें हरी । जडभ्रमातें परिहरी, । त्या हरीचे ते 
रूप. ॥ ३१७४ ॥ दिव्यदृष्टि अजुन लाहे, । दिव्य चक्षूकरूनी विश्व पाहे । 
तो लाहूनी पूर्वी मज आहे, । वर माझिया गुरूचा. ॥ ३१७५ ॥ कीं सेना- 
दूर्यांत जें व्हावे, । तें भवघे मज दिसावे, । ते जडभ्रांति हरूनी देवें । 
.ज्रैसे॑ अर्जुनास तैसेंच मज दाबिलें. | ३१७६ ॥ हरुनी अवघे जडत्व, । 
जडीं नगीं दाविले चित्सुवणेत्व, | या अर्था हरीचें हरित्व । स्मरोनी सेजय 
म्हर्णे, कीं रूप त्या हरीचे. ॥ ३११७७ ॥ दीपाचें नाम हरी, । तो तमा 
बाइटातेंची परिहरी, । हरि नाम हेमाचे असे जरी, । तें परिहरी अलंकाराचेंची 
मिथ्यात्व, ॥ ३१७८ ॥ जितकें बाईट तितकें हरी, । त्या हरीचें रूप तोची 
हरी, । दाबितां आधीं; परिहरी । जडत्व, मग दाखवी विश्वरूप, । ३१७९ ॥ 
, नयनीं जडत्व भासे, । तों बुद्धीस चित्खरूप दिसे, । ऊंस काष्ठासारिखा 
दिसतसे, । परी रसनेस रस तो गोड. ॥ ३१८० ॥ तें हरीचे स्वरूप अद्भुत, 
आठवुनी मी अत्यंत । हषे पावतो, आणि रोमांचित । देह पुनः पुन्हां होतसे. 
॥ २३१८१ ॥ ला रूपाचे मातें । राया! परम आश्वये वाटतें, | तें सांगतां 
कंठीं दाटतें । प्रेम तया श्रीहरीचे. | ३१८२ ॥ ऐसे एका उणे सात हत । 
श्होक जाले अद्भुत, | आतां छोक एक उर्वरित | संजयाचा. ॥ ३१८३ ॥ 
त्या शोकांचें निमित्त । ऐसें, कीं धृतराष्ट्राचें चित्त । शंकित ये रीति, कीं 
राज्यवित्त । धर्मन्यायें स्वपुत्रांचे. | २१८४ ॥ धमेक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे' या छोकीं। 
व्यंगोक्तीर्न बोलिला, कीं । पुत्र माझे असतां या ढोकीं, । राज्य न ढाघती 
पांडव. ॥ २१८५ ॥ 'धमेक्षेत्रे' या छोकेंकरूनी । 'मामकाः पांडवा- 
श्षैव' म्हणोनी । 'मामका एव पांडवाश्व' ऐसें व्यंग्य सुचवुनी, । व्यं- 
ग्योक्तीने अन्याय पांडबांकडे लाविला. | ३१८६॥ एवशब्द आणि 'चकार, | 
दोहींकडे दोनी प्रकार । लपे, याचा विशद बिचार । प्रथमाध्यायांत 
वर्णिला. | ३१८७. ॥ कीं धर्मरूप जें क्षत्र, | ऐसं श्रीकुरक्षेत्र, | तेर्थेही न 
उधडती नेत्र । पांडवांचे. ॥३१८८॥ कीं पुत्र माझे 'मामका एव' । म्हणजे 
ज्यांचा पिता मीच स्वयमेव, । ते माझेच पोटींचे आणि पांडव, । “पांडवाश्व' 
म्हणजे पांडुचेही - पुत्र बोलावे. ॥ ३१८९ ॥ कीं ते पांडूपासूनी । नाही 


कक्कय्या काका कस्का 








न १. भ० १ शहो० १६. 


३१६ वामनपंडितकृस 


जाले म्हणोनी, । तथापि त्याच्या स्त्रियांचे पुत्र, यावरूनी । पांडूवेही पुत्र 
बोलावे. ॥ २१९० ॥ एवंच पांडुपुत्र हे पांडव, । नव्हती हे माझेच हा 
भाव, । आणि धर्मक्षेत्री मिळाळे सर्व । युद्धाकारणं. ॥ ३१९१ ॥ यांत. 
माझ्या पुत्रांस उचित, । कीं ते स्र्ये माझेच सुत, । परी पांडव पांडूचे 
नव्हती निश्चित, । तिहीं राज्याकारणें कां भांडावे£ ॥ ३१९२ ॥ हें छवी 
नाहीं सुचले. । स्वारथीच चित्त प्रवेशले, । परंतु धर्मक्षेत्रींही मनीं धरिले । 
कीं भांडावेंची राज्यानिमित्त. ॥ ३१९३ ॥ हें धर्माचें क्षेत्र, । मन येथेंही 
तयांचें अपवित्र, । हें सेजया वाटतें विचित्र, । म्हणूनी व्यंग्योक्तीर्न बोलिला. 
॥ २१९४ ॥ ते गोष्टी संजयाच्या मनीं । खुपत रुतली होती, म्हणोनी । 
उत्तर ला गोष्टीचें आठवूनी, । 'जिकडे कृष्ण तिकडे सर्व, रेसें म्हणतसे 
या शछोकीं. ॥ ३१९५ | 


यत्र योगेश्वरः छृष्णो यत्न पार्था धनुधर: । 
तत्र ध्रीर्विजयोभूति्धवा नीतिमेतिमम ॥ ७८ ॥ 


राया ! विश्व अवघे योग ऐश्वर, । त्या अघटितघटनाचातुयोचा ईश्वर, । 
ते योग ऐश्वर रूपच ज्याचे, तो योगेश्वर | श्रीकृष्ण जिकडे; ॥ ३१९६ ॥ 
आणि पृथा कुंती तिचा सुत, । परी विभूति या. योगेश्वराची अद्भुत, । 
धनुधेर राजे मिळाळे बहुत, । परंतु तो धरितो धनुधेर पार्थ जिकडे; 
॥ ३१९७ ॥ ऐसा योगेश्वर योगशरीर, । आणि विभूति अद्भुत धनुधेर 
प्रवीर, । हे दोघे जगदेकवीर । असतील जेथें; | ३१९८ ॥ तेथेच श्री असे 
हा निश्चय, | तेथेंची राजा! विजय, । तेथेंची सर्वे भूति हा निणय । आणि 
तेथेंची शाश्वत नीतिही. ॥ ३१९९ ॥ जेथें स्वयें श्रीपति, । तेथेंची श्रीची 
वसती; । विजय भबघे तेथेंची असती, । श्रीपति जेथे श्रीसह. ॥ ३२०० ॥ 
जेथें स्यें श्रीपती, । तेथेंची नाना बिभवरूपें ब्रिभूती, । तेथेंची शाश्वती 
नीती, । अन्याय तिकडे ज्यांकडे तो नसे. ॥ २२०१ ॥ ज्यांकडे स्वयें श्री- 
'पती, ।.त्यांचकडे शाश्वती नीती, । जिकडे उगवे गभस्ती, | तिकडे विका- 
शती अंबुजे. | २२०२ ॥ श्रीकृष्ण असेल जेथें, । सकळ नीति असतील 
तेथें, । घुवा नीति म्हणतो येथें, | या भावें संजय. ॥ ३२०३ ॥ संजय ऐसें 
सुचवी, कीं । जिकडे कृष्ण तिकडे बोलिलों जितकी; । विलक्षण लास तीं 
तितकीं । असती ते्थेची ज्याकडे तो असेना. ॥ ३२०४ ॥ एवंच अन्याय 
तुमचेच सकळ, । पांडब भगवद्धक्त केवळ, । तरी हा उपदेश जो जगन्मं- 


१८ अध्याय ] यथार्थदीपिका. '३१७ 


गळ, | तो त्यांच्या मुळें प्रगटला. ॥ ३२०५ ॥ तो भगवदुपदेश; | ज्या 
देशी असेल, धन्य तो देश, । तेथेंची तो हृषीकेश । योगेश्वर आणि धनुर्धर 
याही. । २२०६ | तोची पार्थ, जो करी गीताथोचें श्रवण, । आणि वक्ता 
तोची योगेश्वर श्रीकृष्ण. । ऐसें या छोकीं निपुण । संजय सुचवी. ॥३२०७॥ 
एवंच जेथे गीता, । श्रीकृष्ण अजुन तेथंची तत्त्वता, । तेथें श्री, विजय, 
भूति, नीति, या अमृता । जे सेविती, तेची धन्य. ॥३२०८॥ ऐसे सातडात हे 
,रहोक, । तोच बाखाणिता जाला उत्तमछोक,। जे स्वहिततत्पर, परम पुण्यश्होक, । 
तेच समजतील रस याचा. ॥ ३२०९ ॥ जे स्वहिततत्पर । अपेक्षिती 
परात्पर, तेच चतुर, निर्मत्सर । पावतील योग ऐश्वर अनुभवातें. ॥३२१०॥ काय 
बोलळोनी बहुत, । सेवितां कळेल अमृत, । ज्यांस पाहिजे केवळ स्वहित, । तेच 
अधिकारी या टीकेचे. ॥ ३२११ ॥ ऐसी हे यथा्थदीपिका । संपर्ण जाली 
टीका, । अर्पिली श्रीझेषपर्यका, । श्रीवत्सांका योगेश्वरातें. | ३२१२ ॥ सकळ 
त्याचीच करणी, । तो गीताकारची टीकाकार चक्रपाणी, । म्यां लेखकें लि्हूंनी 
आअपिली त्याचे चरणीं, । हेंही सकळ तोची बामन म्हणे. । ३२१३ ॥ चरणीं 
अर्पितां सादर, । टीका हृदयी घरी योगेश्वर, । यांत भाव दावी सर्वेश्वर । कीं 
माझे हृदयच हें वेणिलं. ॥ ३२१४ ॥ 





आ सपाटा 


श्या अध्यायाच्या शेवटी पुढील गद्यात्मक संस्कृत शेरा आहे:- 
हरिः ३८ तत्सदिंति श्रीसच्िदानंदमुकुंदपादारविंदद्रंद्रचिन्मकरंदलब्धानंदमनो- 
मधुपश्रीवामन्‌पंडितविरचितयथा्थेदीपिकानाम श्रीमद्वगवद्रीताटीकाया भोक्ष- 
-संन्यासयोगो नामाष्टादशो$ध्याय: ॥ १८ ॥ खुभं भूयातू ॥. 


